अखिल भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेलन 
शतवर्ष महोत्सव ग्रंथमाला - २९ 


ललितासहस्रनाम - रहस्य 


(श्री भास्करराय कृत सौभाग्यभास्कर भाष्याचे अध्ययन) 
डॉ. मेधा श्री. देशपांडे 


प्रधानसंपादक 
आचार्य श्रीनिवास वरखेडी 


कुलगुरु 


संपादक 
आचार्य मधुसूदन पेन्ना 
संचालक, संशोधन व प्रकाशन विभाग 





कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय 
रामटेक, जि. नागपुर (महाराष्ट्र) 
एवं 


CC-0. न्यू “करंतीयं “बुक कोरपौरेशन”“ दिल्ली" 


शीर्षक 
लेखिका 
प्रधानसंपादक 


संपादक 


अखिल भारतीय 
प्राच्यविद्या सम्मेलन 


संपादक मंडळ 


प्रकाशन वर्ष 
आवृत्ती 

मूल्य 

आय .एस .बी .एन. 
मुखपृष्ठ 
प्रकाशक 


The KK Sanskrit University does not hold any responsibility regarding the 
content, language, originality, Plagiarism or views expressed by the author of 
these centenary publication books. The respective author is solely responsible. 


ललितासहस्रनाम - रहस्य 
डॉ. मेधा श्री. देशपांडे 
आचार्य श्रीनिवास वरखेडी 
कुलगुरु, FAIA., रामटेक 


आचार्य मधुसूदन TAT 
संचालक, संशोधन व प्रकाशन विभाग, 
क.कासंवि., रामटेक 


प्रो. गौतम पटेल, अध्यक्ष 

प्रो. सरोजा भाटे, सचिव 

प्रो. ग. उ. थिटे, उपाध्यक्ष 

डॉ. दिनकर मराठे, क.का.संवि., रामटेक 
डॉ. वीणा गानु, नागपुर. 

२०२० 

प्रथम 

रू. ३२०/- 

978-81-8315-400-0 

श्री. उमेश पाटील 


कुलसचिव, क.का.सं.वि., रामटेक 

प्रशासकीय भवन, मौदा रोड, रामटेक. 
एवं 

न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन 

२०८, द्वितीय तल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 

४७३५/२२, अंसारी रोड, दरिया गंज, 

नई दिल्ली - ११०००२ 

फोन नं. : २३२८०२१४, २३२८०२०९ 





एस. के. आफॉसेट, दिल्ली 


PREFACE 


It is indeed a matter of great pleasure and pride for Kavikulaguru 
Kalidas Sanskrit University, Ramtek to have this rarest oppor- 
tunity of hosting the 50th session of All India Oriental Confer- 
ence at Nagpur. This AIOC-50th session at Nagpur will be for- 
ever remembered by all as the year 2019 also happens to be the 
year of Centenary Celebration of AIOC. The premier objective 
with which the great scholars of yester years had contemplated 
and established this national academic event called All India 
Oriental Conference has been achieved through these years with 
scores of young scholars contributing significantly to the trea- 
sure house of knowledge through their valuable research work. 


The research of yore and of the present should be properly re- 
corded so as to make it easily available to all lovers of knowl- 
edge and wisdom in the years to come. With this objective, we 
have contemplated to commemorate the 100th year of this grand 
event of 50th session of AIOC by way of publishing 100 mono- 
graphs on different subjects in four languages viz., Sanskrit, 
Hindi, Marathi and English. It is no doubt a herculean task but 
still worth of it, for the reason that these 100 monographs will 
inspire many young scholars to take upon a fresh study and 
research of the oriental subjects with more vigour and zeal. 


The AIOC Centenary Publication Series includes wide variety 
of subjects like Literature, Language, Veda, Indian Philosophy, 
Sanskrit Grammar, Law, Children Literature, Yoga, Astronomy 
and Astrology, Ayurveda, Pali, Prakrit, Jain, Buddhism, Edu- 
cation, Library Science, Poetics, Aesthetics, and Indology. It 
also includes reprint of some rare texts of academic importance 
which have gone out of print are not easily available. We wish 
to mark this centenary celebrations with this series that con- 
nects the glory of the past and aspirations of future. I place on 
record my sincere gratitude to all the authors of these mono- 


graphs Wht पिलो जिउ VAC CHESS of this 


series. 


Iam confident that the books published in these series will defi- 
nitely inspire the lovers of Oriental Learning in general and of 
Sanskrit Language and Literature in particular. 


On this occasion, we have published a memorable book of all 
the speeches of Section-Presidents of all previous sessions of 
AIOC. It is indeed a very capacious addition to any collection. 
I with all respect thank two eminent scholars of our times - 
Prof. Gautam Patel, President and Prof. Saroja Bhate, General 
Secretary, the torch bearers of AIOC who have not only en- 
couraged us in this venture but also made all efforts to provide 
these valuable historical speeches for us. I thank all executive 
members of AIOC and my colleagues of the varsity for making 
this event a grand success. My words fall short in describing the 
painstaking efforts and scholarly commitment of my esteemed 
colleague Prof. Madhusudan Penna, local secretary of this ses- 
sion in bringing out this series. 


I also take this opportunity to profusely thank Shri. Subhash 
Jain and Shri Dipak Jain, the proprietors of New Bharatiya Book 
Corporation, New Delhi for their enthusiastic approach and 
timely work with all precision and grace. 


Let us all sanctify ourselves in the eternal flow of wisdom by 
reading these books and recommending these to others also! 





सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ 
Ramtek Prof. Srinivasa Varakhedi 
10th January 2020 Vice Chancellor, KKSU 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University 
All India Oriental Conference 


10-12 January, 2020 





Chief Patron 
Hon'ble Nitin Gadkari 
Minister of Road, Transport & Highways of India 


Patron 
Prof. Srinivasa Varakhedi 
Vice Chancellor, KKSU, Ramtek 


AIOC President 
Prof. Gautam Patel 
Chairman, Sanskrit Seva Samiti, Ahmedabad. 


AIOC General Secretary 
Prof. Saroja Bhate 
Professor of Sanskrit (Retd.), Pune University, Pune 


AIOC Local Secretary 
Prof. Penna Madhusudan 
Dean, KKSU, Ramtek 


Additional Local Secretary 
Dr. Harekrishna A gasti Dr. Dinakar Marathe 
Dr. Kalapini Agasti Dr. Parag Joshi 


Organising Committee 
Prof. C.G. Vij ayakumar, Registrar (I/c) & Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Nanda Puri, Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Krishnakumar Pandey, Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Laita Chandratre, Dean, KKSU, Ramtek 
Dr. Ramachandra 1 oshi, Finance Officer, KKSU, Ramtek 
Dr. Umesh Shivahare, Controller of Examination, KKSU, Ramtek 
Dr. Dipak Kapade, Librarian, KKSU, Ramtek 
Dr. Renuka Bokare, PRO, KKSU, Ramtek 
CSH KRYK eary dels Rens फल RRR SUCRHERERN 
Shri. Pravin Kalambe, Security Officer, KKSU, Ramtek 


Reception Committee 
Prof. Srinivasa Varakhedi, Chairperson Reception Committee & VC, KKSU 
Parampujya Govindagiri Swamiji, Rishikesh 
Prof. P.T Chande, Former VC, KKSU 
Prof. Uma Vaidya, Former VC, KKSU 
Prof. Vy endra Kumar, VC, National Law University, Nagpur 
Prof. Rajnish Shukla, VC, National Hindi University, Wardha 
Prof. Vinayak Kane, VC, RTM Nagpur University, Nagpur 
Shri Krupal Tumane, Member of Parliament 
Shri Girishji Vyas, Member of Legislative Council 
Shri. Chandrashekhar Bawankule, Guardian Minister, Nagpur 
Prof. Vishram J amdar, Director, VNIT, Nagpur 
Dr. Bhushankumar Upadhyay, Commissioner of Police, Nagpur 
Shri Vy ay P hanshikar, Editor, The Hitavada, Nagpur 
Shri Rajkumar Tirpude, Tirpude Group of Insitutions, Nagpur 
Shri. Mohabbat Singh, Tuli International, Nagpur. 
Shri. Chandragupta Varnekar, Principal Retd., Nagpur 
Shri. Suresh Sharma, Baidyanath, Nagpur 
Shri. Prabhakar Rao Mundle, Dharampeth Educational Institutions, Nagpur 


Executive Committee 


Prof. G. U. Thite, Dr. Brijeshkumar Shukla, 
Vice President Treasurer 
Members 
Dr. Rajni Satish Chandra Jha Dr. Mithilesh Kumar 
Prof. Shukla Ramakant Prof. Singh Prasoon Dutta 
Dr. Behera Ranjit Shri. Mishra Arun Ranjan 
Dr. Meena Shukla Dr. Mishra Baidyanath 
Dr. Nirmala Kulkarni Dr. Tripathi Rajendra Rasraj 
Dr. Roy Gauri Nath Shri. Harshdev Madhav 
Dr. Tripathi Uma Rani Dr. Kamdev Jha 
Dr. Pushpa Jha Dr. Parinita Deshpande 
Dr. Basu Ratna Dr. Jha Udayanath (Ashok) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ऋण-निर्देश 





सर्वप्रथम माता ललिता परमेश्वरीला वंदन करते जिच्या आशीर्वादाने 
हे पवित्र संशोधन यज्ञाची पूर्णाहुती होऊ शकली. आणि मी पूज्य अप्पा 
(पूर्वाश्रमीचे प्रा.अ.दा. आठवले) आणि पूज्य दादा (संतकवी दासगणू महाराज) 
यांच्या कृपाशीर्वादाचे स्मरण करते. शोधरूप यज्ञ सफल करण्यासाठी 
अनेकांनी अनेकांगी कष्ट घेतले. विचारात, लेखनात आणि मांडणीत सुसूत्रता 
राखणे ही तारेवरचा कसरत असते. 























पण अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी धीर देउन संशोधनाला रचनात्मक दिशा 
देण्याचे कार्य तत्त्वज्ञ मार्गदर्शक प्रा. मधुसूदन पेन्ना यांनी केले. ते या यज्ञाचे 
प्रमुख ऋत्विज आहेत. तंत्रशास्त्रवेत्ते आणि ईश्वरधनी वे.शा.पा. गणेश्वरशास्त्री 
द्रावीड यांच्या प्रेरणेने मी या रहस्यमय विषयाकडे वळले मी यांच्या चरणी 
साष्टांग प्रणाम समर्पित करते. संशोधनाच्या या वारीत अनेक ग्रन्थरूपी 
वारकरी भेटले. अनेक दुर्मिळ असे ग्रन्थ अनेक मित्रांच्या सहायतेने उपलब्ध 
झालेत. 


























मुंबई विद्यापीठ तसेच त्या विभागाचे डॉ. माधवी नरसाळे, डॉ. श्रीधर अय्यर, 
डॉ. शकुंतला गावंडे, प्रा. शोभा सहस्रबुद्धे, डॉ. अतुल ठाकुर यांनी वेळोवेळी 
दुर्मिळ असे ग्रन्थ उपलब्ध करून दिले त्याबद्दल मी त्यांच्या प्रती आभार 
व्यक्‍त करते. या संशोधनात माझे वडील डॉ. श्रीकांत देशपांडे आणि आई डॉ. 
श्रूती देशपांडे यांचा आधार आणि साथीशिवाय मला काहीही शक्य नव्हते. मी 
यांच्या क्रणातच सदैव राहू इच्छिते. 


माझी मोठी बहीण डॉ. प्रज्ञा देशपांडे (पळसोदकर), आणि पती श्री. सलील 
पळसोदकर यांची मला वेळोवेळी मदत मिळाळी. मी त्यांच्या प्रती आभार 
व्यक्‍त करते. वेळोवेळी माझी प्रकृती सांभाळणारे माझे मामा डॉ. अंबादास 
कुलकार्णी यांचे प्रती मी सदैव ऋणी आहे. तसेच ऐनवेळी अंकलेखनाचे कार्य 
करून उपकृत केल्याबद्दल टंकलेखक श्री. उमेश पाटील यांचे प्रती आभार 
व्यक्त करू इच्छिते. पुनश्च सर्वाप्रती आभार व्यक्त करते. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University डॉ मधी 
डा. HAT 


श्री ion = 
1 श्री. देशपांडे 



































प्रस्तावना 


भारतीय संस्कृतीमध्ये उपासनेला अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. त्या 
उपासनेचा भाग म्हणून इष्टदेवतेची सहस्रनामे रचलेली आढळतात. 
'स्तोत्र' अर्थात विशिष्ट देवतेच्या नामांची नामावली असा अर्थ करणे 
अयोग्य आहे. भक्त हा आपले उच्च-नीच स्थान विसरून एक शिशु, एक नम्र 
सेवक अशा भूमिकांतून वर-अभय देणाऱ्या इष्टदेवतेचा महिमा गात गात 
ज्या विशिष्ट पद्यप्रकारातून आपले आर्त भाव मुक्तपणे प्रकट करतो, ते 
म्हणजे स्तोत्र होय. सहस्रनामात शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा, ललिता इ. 
सहस्रनामे प्रसिद्ध आहेत. 


त्यातील सहस्रनामे ललितासहस्रनाम हे ब्रह्मांड पुराणाचा अंश आहे. 
ललितासहस्रनामात एकूण ३२० श्लोक असून भगवान हयग्रीव व अगस्त्य 
मुनींचा हा संवाद आहे. त्यावर अनेक भाष्ये झालेली दिसून येतात. 
संकृतात 'सौभाग्यभास्कर' नावाने श्री.भास्कररायांनी भाष्य केले आहे. 
ललितासहस्रनामावरील बिल्वमंगल टीका सुद्धा प्रसिद्ध आहे. सर जॉन 
ash विल्सनने (एवलोन) तान्त्रिक ग्रंथांमध्ये याचा अनेक ठिकाणी 
उल्लेख केला आहे. 


सौभाग्यभास्कर' भाष्यात भास्कररायांनी १२ कलांच्या आधारे 
(उपोद्वाता ते क्षमा) नामांचे विवेचन केले आहे. सौभाग्यभास्कराचे 
भाष्यवाझयातील स्थान अतुलनीय आहे. भाष्यकारांच्या विवेचनाच्या 
आधारे या प्रबंधात विज्ञानकोश तयार केला गेला आहे. ज्यात व्याकरण, 
छंदशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र, विविश कला,साहित्यशास्त्र, दर्शनशात्र, तन्त्रशास्त्र 
आणि अन्य शास्त्रांचा समावेश होतो. ज्याचा उपयोग शोधछात्रांना 
निश्चितपणे होऊ शकेल. अशा प्रकारे शोधप्रबंधाची मांडणी केली गेली 


आहे. 


मै नैः K नः न K 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


1 


NON णि (न 


अनुकमणिका 


प्रस्तावना 





प्रथमप्रकरण- सहस्रनामसाहित्याचा परिचय 





E नामसाहित्याचा 
द्वितीयप्रकरण-- ललितासहस्र याचा परिचय आणि 
सौभाग्यभास्कर भाष्याचा परिचय 





तृतीयप्रकरण-- सौभाग्यभास्कर भाष्यातील दार्शनिक विषय 
चतुर्थप्रकरण-- सौभाग्यभास्कर भाष्यातील शास्त्रप्रसंग 
उपसंहार 

संदर्भसूची 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


2 


प्रथम प्रकरण 
सहस्रनाम साहित्याचा परिचय 


उपासना 


वेदवाड्युयात आणि प्रामुख्याने उपनिषदात अनेक विद्यांचा निर्देश दिसतो, 
त्या सर्व विविध प्रकारच्या उपासनाच होत. अविद्या नष्ट करण्यासाठी 
आणि आत्मज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी 'उपासना' हा अत्यंत श्रेयस मार्ग आहे. 
'उपगम्य आसनम्‌- इति उपासना' अर्थात्‌ सद्गुरूचरणांपाशी बसून 
आत्मविद्या प्राप्त करणे म्हणजे उपासना होय. 


भारतात वेदकालापासून उपासना प्रचलित आहेत. कर्म, उपासना व ज्ञान 
ही कांडत्रयी वैदिक वाड्यात आणि गीतेतही मानलेली आहे. उपासनेत 
कर्म आणि ज्ञान या दोहोंचाही अंतर्भाव असावा लागतो. उपनिषदातील 
दहरोपासना, प्रणवोपासना इ. उपासनांनी उपासकाने ब्रह्मपदी आरोहण 
करणे किंवा ईश्वराला प्रतिमाप्रतीकादिकात आवाहन करून त्यांचे स्वत: 
पुढे अवतरण करणे, अशा दोन प्रकिया उपासनेत असतात. 


वैदिक वाझयात उपासना हा शब्द आला आहे. तेलाच्या धारेप्रमाणे 
अखण्ड, दीर्घकालपर्यंत असलेली चित्ताची एकात्मता म्हणजे उपासना असे 
या संदर्भात आद्य शंकराचार्य म्हणतात. भक्ती, निष्ठा वा श्रद्धा 
असल्याशिवाय उपासना घडणे शक्य नाही. हे सर्व विश्व ब्रह्मच आहे, हे 
विश्व ब्रह्मातून निर्माण होते, ब्रह्मावर अधिष्ठित असते आणि ब्रह्मातच 
विलीन होते, हे जाणून उपासकाने शान्त चित्ताने त्या परब्रह्माची 
उपासना करावी. उपनिषदात उपासनेचा उल्लेख सर्वत्र आहे. जसे, 
ईशावास्योपनिषद्‌, केनोपानिषद्‌, कठोपनिषद्‌, प्रश्नोपनिषद्‌, तैत्तिरीयोप- 
निषद्‌ इ. अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथांमध्ये उपासनेचा गौरव केलेला आढळतो. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


3 


उपासनेचे महत्व आणि फलप्राप्ती 


उपासनेचे अनेक पैलू आहेत, परंतू मुख्यत: ती चित्तशुद्धीचे एक महत्त्वाचे 
साधन मानली गेली आहे. अंत:करण शुद्ध होण्यास ती साहाय्य करते. 
उपासनेत नामस्मरण, गुणस्मरण, गुणसंकीर्तन आदि गोष्टी येतात. नाम 
म्हणजे शब्द. शब्द अनादि असेल तर नामहि अनादि आहे. शब्द 
अर्थवाचक असतात तर नामहि अनादि आहे. शब्द अर्थवाचक असतात तर 
नामहि अर्थवाचक आहे. 


ईश्वराचे गुण कमी अधिक प्रमाणात सृष्टीच्या प्रत्येक अणु-रेणूत आहेत. 
माणसाचे अर्थात्‌ परस्परांचे गुण पाहण्याचा, ग्रहण करण्याचा अभ्यास 
व्हायला पाहिजे. हेच मनुष्यात विराजमान असलेल्या ईश्वराच्या दर्शनाचे 
प्रवेशद्वार आहे. भगवद्वीतेत अर्जुन प्रश्न विचारतो, -देवा, तुझी या सृष्टीत 
ओळख कशी व्हावी? तुला कुठे पहावे?” यावर भगवंतांनी हरिदर्शनाचा 
पाठच प्रस्तुत केला आहे. ते म्हणतात- “प्रथम सृष्टीत जे दिव्य, भव्य, 
तेजस्वी, उदात्त आहे, ती माझी विभूति मान...त्या विभूतींमध्ये प्रथम 
ईश्वरदर्शन कर म्हणजे हळुहळू आसपासच्या लहानमोठ्या साधारण 
वस्तूंमध्ये ईश्वरीय गुण पाहण्याचा अभ्यास होईल. ही एक प्रकारे गुण 
शोधण्याची उपासनाच आहे.” 


उपासनेचे सर्वोच्च शिखर ईश्वर साक्षात्कार आहे. या उपासनेच्या 
प्रवाशांना ईश्वर संतुष्ट होऊन जणू वैराग्याचे पारितोषिक देतो व मोक्षाचे 
बक्षिस देतो. हा प्रवास मोठा अवघड आहे, विष्रांच्या घाटांचा आहे, 
अपघाती वळणांचा आहे. या प्रवासात बुद्धिचा उपयोग तर आहेच पण 
काही ठिकाणी चढता बुद्धिचे अवसान गळून जाते. एखाद्या अतर्क्य 
चढणीवर बुद्धि घामाघूम होते, कोमेजून जाते, तेव्हा तिला मदत 
करण्यासाठी श्रद्धा” पुढे होते. परमार्थप्रवास असो वा इहलोकीचा 
प्रपंचप्रवास असो श्रद्धा या प्रवासात सर्वांनाच मदत करते. सूक्ष्मबुद्धी 
रूपगर्वितेप्रमाणे मला सर्व समजते अशा घमेंडीत असते, परन्तू 
सूक्ष्मतेबरोबरच बुद्धीला शुचिताही लागते. शुचिर्भूत बुद्धीलाच श्रद्धा 


म्हणतात CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
4 


श्रद्धेत उपासनेचे खाचखळगे जाणणारा डोळसपणा आहे. म्हणून उपासनेत 
श्रद्धा अतिशय महत्वाची आहे. हा प्रवास उत्कट भावनेशिवाय साध्य होऊ 
शकत नाही. भावनेच्या उत्कटतेचा परिणाम जशा भावना तशी फळाच्या 
बाबतीत विविधता आढळते. 


उपासनेचे भेद 

सगुण उपासना आणि निर्गुण उपासना 

श्रीशिवमहिस्नस्तोत्रात पुष्पदन्तमुनी म्हणतात- “ईश्वर हा उपासनेचा श्रेष्ठ 
विषय आहे. तो एकमेवाद्वितीय असून, अनेक देवदेवतांचा स्रष्टा, प्रभव, 
उद्धव व अधिप आहे. ईश्वर निर्गुण, निराकार असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्ति 
आपल्या आवडीप्रमाणे एखाद्या सगुण, साकार रूपात त्याची उपासनेसाठी 
निवड करते.” 


सगुण, साकार ईश्वराला कार्यब्रह्म म्हणतात. कार्यब्रह्म हे परिच्छिन्न असते. 
त्याच्या ठिकाणी व्यापक व सच्धिदानन्दरूप असे जे कारणब्रह्म अनुस्यूत 
असते तेच वस्तुत: उपास्य होय. पण त्याची उपासना निरालंब अतएव 
दुर्घट असल्यामुळे सामान्य लोक उपासनेसाठी त्याच्या सगुण साकार 
रूपाचेच ग्रहण करतात. अभ्यास आणि वैराग्याची शक्ति वाढविण्यासाठी 
ईश्वर प्रणिधान हवे. ईश्वर प्रणिधानासाठी मूर्ति हवी. कारण निर्गुणापर्यन्त 
पोचण्यासाठी सगुणापासूनच सुरवात करावी लागते. मूर्ती हे ईश्वराशी 
संबंध जोडणारे तारायन्त्र आहे. जणू शास्त्र श्रद्धेच्या लेखणीने, मनाच्या 
कागदावर, ईश्वराचा आकार काढून त्यात उपासनेचे रंग भरणे, म्हणजे 
मूर्तिपूजा आहे. मूर्ति परमेश्वरप्रा्तीचे द्वार आहे. ईश्वराचे प्रतिबिम्ब जीव, 
प्रेमाचे प्रतिबिम्ब भक्ति, तर कृपेचे प्रतिबिम्ब मूर्ति आहे. 


सकाम आणि निष्काम असे उपासनेचे मुख्य भेद सांगितले आहेत. निष्काम 

उपासना केवळ मोक्षाच्या उद्देशाने केली जाते. सकाम उपासना विशिष्ट 

कामनेच्या पूर्तीसाठी केली जाते. बहुधा मनुष्य हा सकाम उपासकच 

असतो. अशा उपासकांची सोय व्हावी म्हणून कोणत्या कामनेसाठी, 

कोणत्या देवतेची, कशी उपासना करावी हे पुराण, तंत्रग्रंथादींमध्ये 

सांगितले आहि? eR aR ee ड्फाससा'असेष्टीफ्हणतांलः'ज्याव्यति रिक्त 
5 


संध्यावंदनादी नित्य उपासनाही शास्त्रात सांगितल्या आहेत. सगुण 
उपासनेत देहबुद्धि जागृत असते. हळुहळू ती क्षीण होत जाऊन 
त्याठिकाणी ब्रह्मात्मैक्य स्थापित होणे ही उपासनेची परिणति समजावी. 


उपासनेत ईश्वराचे सगुण रूप श्रद्धेने गृहीत केलेले असते. त्यावाचून 
उपासना संभवणारच नाही. हीच श्रद्धा पुढे अनुभवाने दृढ होत जाते. 
निर्गुण-निराकार परब्रह्माचीही उपासना करणे शक्‍य आहे. पण सामान्य 
साधकाला तो मार्ग कष्टप्रद ठरतो. ज्यांचे चित्त अव्यक्ताच्या ठिकाणी 
आसक्त आहे, अर्थात जे अव्यक्तोपासक आहेत त्यांना कष्ट अधिक पडतात, 
असे गीताही म्हणते. पूजा, नामजप आणि ध्यान हे उपासनेचे मुख्य प्रकार 
आहेत. उपास्याच्या मूर्तीची मानसपूजा हीसुद्धा उपासनेत मोडते. 
याशिवाय नवविधा भक्ती, निष्काम कर्मयोग, लोकसेवा, शास्त्रसेवा, 
राजयोग, तांत्रिक अनुष्ठाने इ. सर्व गोष्टींना व्यापक अर्थाने उपासनाच 
म्हटले आहे. 


उपासनेचे प्रकार 


ऋग्वेद म्हणते- “एका सत्‌ स्वरूप परमेश्वराचे विद्वद्ज्जन विविध गुणांच्या 
आधाराने विविध प्रकारे वर्णन करतात. याच परमात्म्याला (ऐश्वर्यसंपन्न 
असल्यामुळे) इंद्र, (हितकारक असल्यामुळे) मित्र, (श्रेष्ठ असल्यामुळे) 
वरुण, (प्रकाशमान असल्यामुळे) अग्नि म्हटले गेले. हा परमात्मा उत्तम 
पालनकर्ता असल्यामुळे सुपर्ण तसेच गरुत्मान्‌ आहे.” यजुर्वेदातही असाच 
उल्लेख आढळतो. 


बहिरंग उपासना- बाह्य विषयभूत उपास्यांच्या बहिरंग उपासनेचे पुढील 
चार प्रकार भक्तिकोशात सांगितले आहेत- 


संपत्‌- अल्प वस्तूच्या ठिकाणी अनंत गुणांची भावना करणे. उदा. अन्न, 
प्राण, मन हेच ब्रह्म होय, अशी भावना स्व-स्वरूपाचे ज्ञान झाले 
नसतानाही करणे, हा संपत्विधि होय. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


6 


आरोप- उपास्याच्या एकदेशावर अथवा एका अंशावर किंवा त्याच्या 
प्रतिमादिकांवर सर्व उपास्य तत्वाचा आरोप करून त्याची उपासना करणे. 
उदा. शिव, विष्णू, राम, कृष्ण यांच्या प्रतिमांवर त्या देवतेची भावना 
करणे, याला आरोपविधी म्हणतात. 


संवर्ग- वेदातील अनेक देवतांची एका अग्नीच्या ठिकाणी धारणा करून 
उपासना करणे, हा संवर्गविधी होय. 


अध्यास- कोणत्याही प्रकारचे सारुप्य अथवा साधर्म्य नसताना एखाद्या 
वस्तूवर उपास्याचा आरोप करणे. उदा. शाळिग्रामावर विष्णूच्या आणि 
बाणलिंगावर शिवाच्या देहाकाराची धारणा करणे, याला अध्यासविधी 
म्हणतात. 


वरीलप्रमाणे उपास्य देवतेची ध्यानधारणा करीत असताना प्रथम त्या 
उपासनेत अनेक AA येतात. पण त्यामुळे चित्त विचलित होऊ न देता 
उपासकाने आपली साधना अखंड चालू ठेवणे अपेक्षित आहे. परिणामी पुढे 
क्रमाने उपास्य आणि उपासक यांच्यात तादात्म्य अनुभव येऊ लागतो. 


अन्तरङ्ग उपासना- ही बहिरंग उपासनेपेक्षा श्रेष्ठ मानली आहे. या 
उपासनेत व्यक्त व ज्ञात अशा नाम रूपाच्या मागे त्यांना अधिष्ठानरूप 
असणाऱ्या अव्यक्त व अज्ञात अशा सूक्ष्म तत्वाचे चिंतन, मनन व 
निदिध्यासन अभिप्रेत असते. यात ध्यानाद्वारे ध्याता व ध्येय, विषय व 
विषयी या दोहोतले द्वैत नाहीसे होऊन अखेर ध्याता, ध्यान, ध्येय ही 
त्रिपुटी मावळून शुद्ध निर्विशेष अखंडानंदरूप ज्ञान तेवढे उरते. तेच 
सच्चिदानंदस्वरूप होय. 


प्रत्येक मनुष्याची प्रकृती सत्व, रज, तम या त्रिगुणांमुळे भिन्न भिन्न बनते. 

प्रकृतिभेदानुसार त्या त्या मनुष्याचा आहार-विहार, व्यवहार व 

उपासनादेखील भिन्न होत असतात. म्हणून शास्त्रात उत्तम, मध्यम व 

निकृष्ट अशा अधिकारीभेदाने उपासनेचेही तीन भेद सांगितले आहेत. 

“सात्विक माणसे देवांचे यजन करतात, राजस माणसे यक्ष-राक्षसांचे व 

त्याहून अर्न्य भ्हैर्णजे चिस माणिसे/ से“ Pa Ta उपासनांचे 
7 


प्रकार वेगवेगळ्या हेतूंनी, सोयीसाठीही केलेले आढळतात. आणखीही 
पाच प्रकार सांगितले जातात - 


आसुरी उपासना- क्षुद्र देवता, ग्रामदेवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस आणि भूत- 
प्रेत यांची केलेली उपासना म्हणजे आसुरी उपासना होय. 


देव-ऋषी पितरांची उपासना- अष्ट वसू, द्वादशादित्य, एकादश रुद्र, इंद्र व 
प्रजापति आदि ३३ मूलदेवता मानलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त नैमित्तिक 
देवता ३३ कोटि प्रकारच्या आहेत. कोटि शब्द प्रकारवाचक आहे. 
ऋषींच्या सात श्रेणी आहेत. ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, काण्डर्षि, 
श्रुतर्षि व राजर्षि यांच्याद्वारे जगात वेदादी ग्रंथांच्या ज्ञानाचा विस्तार 
झाला. मार्कण्डेय पुराणान्वये पितरांची संख्या ३१ आहे. याशिवाय पितृ- 
पितामहादी हे नैमित्तिक पितर होत. यांच्या उपासनेचे विविध प्रकार 
शास्त्रात सांगितले आहेत. 


अवतारोपासना- नवविधा भक्तीद्वारे अवतारांची उपासना होते. भक्ती 
निष्काम असेल तर कैवल्यप्रा्ी होते व सकाम असेल तर यथाधिकार 
सालोक्य, सामीप्य इ. चतुर्विध मुक्तीची प्राप्ती होते. 


पञ्चसगुणब्रह्मोपासना- विष्णू, शिव, देवी, सूर्य व गणपती या पाच 
देवतांच्या उपासनेला पंचसगुणब्रह्मोपासना असे म्हणतात. या देवतांच्या 
मूर्ती किंवा प्रतीकाद्वारे त्यांची उपासना केली जाते. 


निर्गुणब्रहमोपासना- गुणरहित ईश्वराच्या उपासनेला निर्गुणब्रह्मोपासना 
म्हणतात. ही उपासना प्रणवाच्या साधनेने केली जाते. ओंकाराला निर्गुण 
परब्रह्माचा वाचक म्हटले असून, ते एकाक्षरब्रह्म आहे, असेही म्हटले आहे. 
ईश्वर भावग्राह्य, मनोमय आहे. ओंकार हे त्याचे रूप होय. 


प्रतीकोपासना- जिथे अंगी आणि अंग असा संबंध असतो तिथे 
प्रतीकोपासना सिद्ध होते. उदा. गोमातेच्या शेपटीला स्पर्श करून मी 
गोमातेचे दर्शन घेतो असे म्हणणे म्हणजे संपूर्ण गोमातेचे दर्शन 
घेण्यासारखे भहि-गघंर्णंजली-एंखा SE SSH PRI CHEE HRT आहे' असे 


8 


घरमालक म्हणतो. तेव्हा ती एक खोली संपूर्ण घराचे प्रतीक ठरते. अथांग 
पसरलेल्या गंगा नदीच्या कोणत्याही घाटावर स्नान केले असता “AT गंगेत 
स्नान केले' असे भक्त म्हणतो. त्याचा अर्थच 'संपूर्ण पवित्र जलात मी खान 
केले' असा होतो. 


शक्ती उपासनेचा इतिहास 


“शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि | 

अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविर्रिच्यादिभिरपि 

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ||” 
आद्य शंकराचार्यांनी लिहिलेल्या सौंदर्यलहरी या स्तोत्रामधील वर दिलेला 
श्लोक आहे. या श्लोकात शक्तीचे श्रेष्ठत्व वर्णिले आहे. शक्ति उपासना ही 
अनादि काळापासून सुरु आहे. जाणते-अजाणतेपणाने प्रत्येक मनुष्य ती 
करत आहे आणि त्याला या शक्तीचा अनुभवसुद्धा आहे. शक्ति नसेल तर 
मनुष्य क्षीण होतो, व्याधिग्रस्त होतो, दुःखी होतो, दुबळा होतो. परंतु 
शक्तीचे आधिक्य असेल तर तो महाकाय पराक्रम करतो, विजेता होतो, 
श्रेष्ठ होतो, आनंदित होतो, सुखी होतो, सुंदर होतो, समाधानी होतो. 
स्वतःमध्ये शक्तीचे आधिक्य कोणाला नको आहे? शक्तीचे स्वरूप समजून 
घेऊन तिला जवळ करण्याची प्रक्रिया म्हणजेच शक्तिउपासना होय. 
विशिष्ट संकेतांचे पालन केले असता, सहजच साधकाकडून शक्तिउपासना 
सुरु होऊ शकते. मनुष्यशरीरातील शक्तीला जाती, धर्म, वय, देश, काल, 
लिंग, रंग, वर्ण आदि कोणताही निर्बंध नसतो. 
भारतात शक्तिवादाचे जे स्वरूप परवर्ती काळात विकसित होऊन समोर 
येते, त्याच्या आदि उद्धवाला अर्थात्‌ मुळाला आपण ऋग्वेद अर्थात्‌ पूर्व 
वैदिक काळात शोधू शकतो. वस्तुत: या युगात धर्म देवताप्रधान होता. 
विष्णू, रुद्र, इंद्र, वरुण, मरुत्‌, अग्नि, बृहस्पति, सोम, प्रजापति, सविता 
सारख्या देवता प्रमुख होत्या. देवींची चर्चा देवापत्नींच्या रूपात “देवानां 
पत्नी: यजतिः | ” सारख्या वाक्यात केली गेली आहे. या युगाच्या 
देवींमधील काही A नाहे. Tey हविति.,दिति, सरस्वती, 


avi am 


9 


वाक्‌, आपः, पृथ्वी, राका, श्रद्धा, इंद्राणी, वरुणानी, रुद्राणी, आग्नेयी, 
शची, सीता, मही, भारती, उर्वशी आदि. ज्यांचे वर्णन ऋग्वेदात अनेक 
ठिकाणी मिळते. 

शक्तितत्वाच्या स्वतंत्र उपासनेचा या युगात अभाव दिसून येतो. पण ऋक्‌ 
संहितेच्या विविध मंत्रांमध्ये शक्ति तत्वाची बीजे सापडू शकतात. 
ऋग्वेदात ज्या तत्वांचे वर्णन केले गेले आहे, त्या सर्व शक्तीच्या विविध 
रूपांची प्रतिके प्रतिनिधी आहेत. शक्तीशिवाय व्यक्तित्व एवं अस्तित्वाची 
कल्पना केली जाऊ शकत नाही. ऋग्वेदात देवी तत्वाचे श्रेष्ठतम एवं 
स्पष्टतम वर्णन देवीसूक्तात मिळते. हे सूक्त अम्भूण नामक ऋषींची कन्या 
वाकू हिची उक्ति आहे. जिला स्वरूप प्रतिष्ठेच्या फलस्वरूप ब्रह्मतादात्म्य 
प्राप्त होते. या सूक्तात ब्रह्मस्वरूपा सर्वव्यापिनी शक्तीलाच समस्त विश्व व 
तिच्या क्रियांचा आधार मानले गेले आहे. यथार्थात ब्रह्म व त्याची शक्ति 
अनंत आहे, तरीही त्यात शक्तिमान आणि त्या शक्तीत भेदाची कल्पना 
करून शक्तीला प्रधान म्हटले आहे. हीच अवधारणा भारतीय 
शक्तिवादाचा मूलाधार आहे. मार्कण्डेय पुराणात वर्णित देवीमाहात्म्य 
याच सूक्तावर आधारित मानले जाते. देवी भागवतात प्रणवस्वरुपात तिचा 
उल्लेख आढळतो. तसेच सांगितले आहे की, या देवीशिवाय कोणत्याही 
तत्वाच्या सृजनापर्यंतचा विचार मनुष्य तथा देवतांच्या बुद्धीत येऊ शकत 
नाही. 

ऋग्वेदात देवी सरस्वतीच्या सौन्दर्याचे वर्णन येते. देवीच्या संपत्तीदायक 
वरदकर भक्तांवर असो अशी प्रार्थना येथे केलेली दिसते. यजुर्वेदात देवीचे 
वर्णन यज्ञाला विघ्लरहित करणारी असा आहे. देवीने इन्द्रासाठी 
सोमयागात मधुर औषधीना स्थापन केले. आणि इन्द्राला सामर्थ्य प्रदान 
करून अन्न, दही आदि रस एवं धन प्रदान केले असे वर्णन यजुर्वेदात 
सापडते. सरस्वतीच्या रूपात देवी यजमानाला गाई, अश्व, हवि आदि 
प्रदान करते आणि धन, पराक्रम, बल, एवं ऐश्वर्याने ती यजमानाला 
वरदान देते. अथर्ववेदात देवीच्या मेधा स्वरुपाचे विस्तृत वर्णन दिसते. 

तर अथर्ववेदाच्या अन्य काही मन्त्रात देवीच्या स्वधा स्वरुपाचे विवरण 
दिसते. तर काही मंत्रात सरस्वतीचे वर्णन येते. कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


10 


ब्राह्मणात देवीचा उल्लेख भारती, सरस्वती असा येतो. हाच समान धागा 
आपल्याला शतपथ ब्राह्मणात दिसून येतो. 

यजुर्वेदात देवीतत्वाच्या एका स्वरूपाला उद्घाटित करणारा एक 
उल्लेखनीय अंश दिसतो. परवर्ती पुराण आणि तंत्रादि साहित्यात वर्णित 
देवी इन्द्राला सामर्थ्य प्रदान करते. उत्तर वैदिक काळात देवीशक्तीच्या 
स्वरूपात नवीन आयाम जोडलेले दिसून येते. या युगात देवींचे महत्व 
पूर्वीपेक्षा वाढलेले दिसते. 

या काळातील देवींमध्ये अम्बिकेचे स्थान महत्वपूर्ण आहे. यजुर्वेदाची 
वाजसनेयी संहिता तथा तैत्तिरीय उपनिषदात हिला रुद्राची बहिण म्हटले 
गेले आहे तथा त्र्यंबक होमात रुद्राबरोबर आपला भाग घेण्यासाठी तिला 
आमंत्रित केले गेले आहे. तैत्तिरीय ब्राह्मणात अन्यत्र अंबिकेला रुद्राची 
पत्नीसुद्धा म्हटले गेले आहे. भागवतपुराणात तिला दुर्गा, वैरोचिनी, 
कात्यायनी तथा कन्याकुमारी ही नावे आहेत. उत्तरवैदिक साहित्यात 
उषेचा उल्लेख मिळत नाही. अदिति अजूनही आदित्यांची माता होती 
परंतू तिच्या प्रभावात क्रमश: घट दिसते. 

वेदांमध्ये चरम विकासाच्या रूपात उपनिषद युग येते. वाग्देवता 
सरस्वतीला मानले जाते. उपनिषदकालीन वाक्‌ शब्दाची व्युत्पत्ती तशीच 
आहे जशी वेदांमध्ये प्रतिपादित आहे. अर्थात वाक्‌ ती जी बोलली जाते. 
बृहदारण्यक उपनिषदात असे संदर्भ मिळतात, जेव्हा चंद्राच्या चांदणीचा 
सुद्धा प्रकाश नसतो, जेव्हा अग्नी पण विझून जातो, त्यावेळी मनुष्याला 
प्रकाश देणारी वाग्देवता सरस्वती आहे. ही वाग्देवताच सर्व जगताचे ज्ञान 
करून देते म्हणून तिची उपासना करावी. 

उपनिषदांची मुख्यवस्तू ब्रह्मविद्या होय. फलतः देवीच्या स्वरूपात नवीन 
दार्शनिक आयाम येथे जोडले जातात. उपनिषदानुसार जगताचे सार तथा 
परमतत्व ब्रह्म आहे. ते सत्य, अनंत मानले गेले आहे. ही जगत्‌ सृष्टि, 
स्थिति तथा विनाशाचे कारण आहे. ज्ञान तथा प्रज्ञेशीसुद्धा हिचे तादात्म्य 
स्थापित केले गेले आहे. बृहदारण्यक उपनिषदात वर्णन येते की, प्रारंभी 
ब्रह्म एकाकी होते, त्याला एकाहून अनेक होण्याची इच्छा झाली. तेव्हा 
त्याने स्वतःला द्विधेत विभक्त केले. हेच आदि मिथुन तत्व आहे. अद्वैतात 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


11 


निहित द्वैतवादाची ही कल्पना परवर्ती शक्ति तंत्रांमध्ये विकसित रूपात 
उपलब्ध होते. 

श्री सरस्वती रहस्योपनिषदात दहा बीजमंत्रांनी युक्त ऋग्वेदाच्या मंत्रांनी 
देवी सरस्वतीची स्तुती, त्याचे फळ, नाम-रूपाच्या संबंधात ब्रह्म तत्त्वाची 
जगत्स्वरूपता दर्शविली आहे. 

श्वेताश्वतर उपनिषदात याच विचाराचे सांख्यवादी स्वरूप मिळते. यात 
विश्वाच्या सक्रीय सृजनशक्तीच्या रुपात प्रकृतीचा उल्लेख येतो. हिलाच 
पुरुष वा परब्रह्माची शक्ति म्हटले आहे, ज्याद्वारे तो विश्वाची सृष्टि करतो. 
तो अनादि आहे. ती त्रिगुणात्मक आहे व जगताचा सृष्टिकर्ता आहे. पुरुष 
स्वयं स्रष्टा नाही, तर एकदा प्रकृतीला सक्रीय करून विलग होतो. तो 
केवळ प्रेक्षकाच्या रूपात राहतो. अशा प्रकारे पुरुष आणि प्रकृतीच्या 
रूपात शक्ति उपासनेला एक दार्शनिक स्वरूप मिळते. 

केनोपनिषदात यात एक नवीन आयाम जोडला जातो. यानुसार 
ब्रह्मशक्तीच वास्तविक शक्ति आहे, तीच अग्नि, वायु तथा इन्द्र आदि 
देवतांमध्ये क्रियमाण आहे. तिच्याशिवाय ते पूर्णत: प्रभावहीन आहेत. 
देवतांना हेच तत्व शिकवण्यासाठी साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या उमा हेमवतीच्या 
रूपात आकाशातून आविर्भूत झाली. यात देवतांना ब्रह्माचा परिचय एवं 
ज्ञान देण्याचे श्रेय देवीला दिले गेले आहे. SAA हे नाव सहजच शिवपत्नी 
उमेचे स्मरण देते, जी हिमवानाची पुत्री मानली आहे. 

मुण्डकोपनिषदात देवीची काही अन्य नावे येतात, ज्यात काही 
उल्लेखनीय आहेत. काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, स्फुल्िंगिनी, 
धूम्रवर्णा तथा विश्वरूपा. हीच सात नावे अग्नीच्या जिभांची आहेत. यात 
कालीचे विवेचन करताना म्हटले आहे की, अत्यंत उग्र, मनासारखी चंचल, 
लालीयुक्त, धूम्रवर्णा तथा ठिणगीसारखी आहे. हे तत्व मन, वाणी व 
इंद्रियांच्या पकडीपासून सामान्यत: बाहेर राहते. हीच चिति-शक्ति आहे. 
अशा प्रकारे उपनिषदांमध्ये देवीच्या सर्वथा नवीन रूपांचे उद्धाटन होते. 
वैदिक व पौराणिक युगाच्या मध्य सूत्रांचा व महाकाव्यांचा काळ येतो. 
यातील प्राप्त उल्लेख वेदोपनिषदातील शक्ति तत्वाच्या विकसित होणाऱ्या 
स्वरूपालाच पुष्ट एवं परिवर्धित करतात. वस्तुत: शाक्तमताला एका 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


12 


स्वतंत्र मताच्या रूपात दिसणे याच युगात सुरु होते. सूत्रांमध्ये देवीची 
विभिन्न रूपे वैदिक ग्रंथांच्या तुलनेत अधिक स्पष्ट होत जातात. 
सूत्रसाहित्यात उषेचे वर्णन मिळत नाही. पण सरस्वतीचा उल्लेख 
मिळतो. वैदिक कल्पसूतत्रांमध्ये वाक्‌ आणि सरस्वतीच्या एकरूपतेचे 
दर्शन होते. हिरण्यकेशीय श्रौत सूत्रात सरस्वतीच्या नावाला 'भारती' शी 
जोडले आहे. नंतरच्या साहित्यात सरस्वतीचे हे 'भारती' नाव विशेषत: 
लोकप्रिय झाले तथा सरस्वती देवीला ज्ञानाचेच दुसरे नाव मानले जाऊ 
लागले. गृह्यसूत्रात सरस्वती देवीची आराधना क्रमश: लोकप्रिय होऊ 
लागली तथा परिणामत: उपनयन संस्कारात सरस्वतीपूजन अनिवार्यत: 
होऊ लागले. 
शांखायन श्रौतसूत्रात देवीला रुद्रपत्नीच्या रूपात ईशानी, रुद्राणी तथा 
शर्वाणी आदि नावे दिली गेली आहेत. पारस्कर गृह्यसूत्रात देवीला यज्ञात 
हवि देण्याचेही विधान आहे. काठक गृह्यसूत्रात तथा मानव गृह्यसूत्रात 
हलीं, श्रीं, लक्ष्मी, पृष्टि, काली, षष्ठी, भद्रकाली तथा महीषिरा इ. देवींचे 
वर्णन मिळते. 
बौधायन गृह्यसूत्र तथा मनुसंहितेत दुर्गा आणि ज्येष्ठेला अर्पित केली 
जाणारी सामग्री तिचा उल्लेख येतो. वैदिक परंपरेप्रमाणेच गृह्यसूत्रात 
श्रद्धा, मेधा तथा भूति (समृद्धि) ला देवीच्या रूपात चित्रित केले आहे. 
सूत्रसाहित्यात गंगा, यमुना आणि इषवती इ. नद्यांचे वर्णन येते. गायीला 
उपयुक्त मानून पृथ्वीपासून अभिन्न मानले गेले आहे. बौधायन धर्मसूत्रात 
रुद्राच्या भूतिंबरोबर त्याची पत्नी जिला दुर्गा मानले आहे तिच्या पूजेचा 
विधी सांगितला आहे. 
अशा प्रकारे या ग्रंथांमध्ये प्रयुक्त उपाधींचे अध्ययन तथा शांखायन आणि 
हिरण्यकेशी गृह्यसूत्रात प्रयुक्त भद्रकाली आणि भवानी नावांवरून स्पष्ट 
होते की, त्यावेळी देवीचे स्वरूप जवळपास तसेच मानले जाऊ लागले 
होते जसे की परवर्ती युगात दुर्गेचे मिळते. 
सूत्र साहित्यानंतर रामायण आणि महाभारतात शक्ति उपासनेची 
रूपरेखा आणि तिचा भक्तिमार्ग अधिक स्पष्ट होतो. रामायणात देवीचा 
स्वतंत्र उपास्य देवीच्या रूपात उल्लेख मिळत नाही, पण रुद्रशिवाची 
पत्नी या रूपीते अनॅकश्स्थानी RT मिळेते. थीं ग्रथति शिंवौचे रौद्ररूप 
13 


अधिक बहरले आहे. या वेळेपर्यंत वैदिक देवमंडलाचे अवसान झाले होते. 
व त्या स्थानी त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णू व शिवाचे उत्थान होत होते. ही 
रामायणाची विशेषता आहे कि यात, रुद्रशिवाबरोबर निरंतर त्यांच्या 
पत्नीचा उल्लेख मिळतो. उमा, गिरिजा, भवानी आणि पार्वती आदि 
नावांनी संबोधित केले आहे. यात शंकर -पार्वती यांच्या प्रणयक्रीडेचे 


वर्णन येते. शिवसमान या देवीचेही आदिम भयावह रूप भक्तिवादाच्या 
प्रवाहाच्या फलस्वरूप हळूहळू लुस होत गेले व ही देवी एक सौम्या, 
लक्ष्मी, कल्याणकारी आणि दयावती बनली. समस्त सृष्टि तिचा सन्मान 
करते व देवतादेखील त्यांच्याकडे दृष्टि वर करून पाहत नाहीत. 

अशा प्रकारे हे स्पष्ट होते की, रामायण-महाभारत काळात शक्ति 
उपासनेचे प्रचलन होते. कुठेही शक्तीची स्वतंत्र उपासना वा पृथक्‌ शाक्त 
संप्रदायाच्या अस्तित्वाचा उल्लेख मिळत नाही. रामायणाप्रमाणेच 
महाभारतातही शक्ति उपासना दिसते. महाभारताचे मङ्गलाचरण देवी 
सरस्वतीस वन्दन करुन दिसते. महाभारत काळापर्यंत देवी उपासना शैव 
धर्माचे एक अंग बनली होती. एका स्थानी शिवाची सहचरी म्हणून तिला 
स्पष्ट रूपात शिवाची शक्ति म्हटले आहे. 

विभिन्न ठिकाणी पार्वतीच्या वर्णनाशिवाय दोन स्थानांवर दुर्गेच्या स्तुतीचे 
संपूर्ण स्रोत दिले गेले आहेत. भीष्म पर्वाच्या प्रारंभी दुर्गा पूजेचा उल्लेख 
आहे. त्यानुसार कृष्णाच्या मंत्रणेवर अर्जुनाने भावी युद्धात विजय प्राप्ति 
निमित्त दुर्गा आराधना केली. सौस्तिक पर्वात सुद्धा दुर्गेला सिद्धांची 
सेनानेत्री, कालशक्ति, कपालधारिणी, कुमारी, काली, कपाली, कपिला, 
कृष्णपिंगला, भद्रकाली, महाकाली, चण्डी, समीरणी, सौम्या तथा सुंदर 
रूप असणारी कात्यायनी, कराली, विजया, ज्या आदि म्हटले आहे. हा 
स्रोत या गोष्टीचे प्रमाण आहे की, याच्या रचनासमयी दुर्गा स्वतंत्र रूपाने 
शक्ति संपन्ना देवी मानली जाऊ लागली होती व अनेक लोक तिला शिव व 
विष्णूसमान सर्वोच्च शक्तिमान देवी मानून पूजू लागले होते. 

विराट पर्व अध्याय ६ मध्ये देवीची स्तुती केली गेली आहे, यात तिचा 
उल्लेख इन्द्राणी, वारुणी, मालिनी असा दिसतो. या दुर्गास्तुतीत देवीला 
महिषासुरमर्दिनी, यशोदेच्या गर्भातून जन्म घेणारी, विन्ध्याचलवासिनी 


CC-0. Ravikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


14 


तथा नारायणाची परमप्रिया म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त सौप्तिक पर्व 
अध्याय ८ मध्ये देवीला प्रलय निशेची प्रतीक कालरात्रि म्हटले आहे. अशा 
प्रकारे महाभारतात शक्ति उपासनेचे स्वतंत्र रूप दिसते. ज्यात देवीला 
भक्त संरक्षिका आणि असुर संहारिका संबोधले आहे. याचेच विकसित रूप 
पुराणांमध्ये उपलब्ध होते. 
पौराणिक उपाख्यानांमध्ये शक्ति उपासना 
महाकाव्यांनंतर पुराणांचे युग येते. यांचे स्वरूप अतिप्राचीन असूनही 
स्थूलत: यांची रचना गुप्तकाल एवं गुप्तशासनाच्या तात्काल नंतरच्या 
शताब्दीत प्रतीत होते. यांची संख्या अधिक आहे, परंपरागत रूपात 
महापुराण तथा उपपुराणांची संख्या १८-१८ सांगितली आहे. यातील 
अधिकांश पुराणांमध्ये देवीचे न्यूनाधिक वर्णन मिळते किंतु शाक्तमताच्या 
विकासाच्या दृष्टीतून यात श्रीमद्देवीभागवत, कालिका पुराण तथा 
मार्कण्डेय पुराणातील देवी माहात्म्य तथा ब्रह्माण्ड पुराणातील 
ललितासहस्रनाम नामक प्रकरणांचे विशेष महत्व मानले जाते. या 
ग्रंथांमध्ये शक्तिवादाची पूर्व प्रचलित दार्शनिक आदि विभिन्न प्रवृत्तींचे 
अधिक विकसित रूप मिळते. वस्तुत: पौराणिक युगात शक्तिवादाचा 
विकास आपल्या अंतिम अवस्थेत पोचलेला दिसून येतो. श्वेताश्वतर 
उपनिषदात शिव शक्तिच्या सहोपासनेच्या दार्शनिक आधारांचा विस्तार 
सौर पुराणात मिळतो. ज्यानुसार देवी तत्व ही शिवाची ज्ञानमयी शक्ति 
आहे, ज्याद्वारा शिव सृष्टिची निर्मिती व संहार करतात. शक्ति 
त्रिगुणात्मिका आहे तथा शिवाचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी ती विभिन्न प्रसंगी 
विभिन्न रूपे धारण करते. अन्य एका स्थानी तिला परा एवं परम शक्ति 
म्हटले गेले आहे. जी सर्वत्र व्याप्त आहे. आणि जी महेश्वराची माया आहे. 
शिवाची शक्ति मायेच्या रूपात शिवापासून अभिन्न आहे. 
अज्ञानीच यात भेद करतात. शक्तीचा शिवाशी तसाच संबंध आहे जसा 
अग्नीचा त्याच्या ज्वलनशक्तीशी. पुराणकाळात शाक्त धर्म वा शक्ति 
उपासनेचे तसेच रूप प्रचलित होते जसे की महाकाव्यकाळात केवळ त्याचे 
फलक अधिक व्यापक दिसून येते. रामायण-महाभारतासारखी येथेही 
पार्वतीची कल्पना एक सौम्या आणि दयामयी स्त्री देवतेच्या रूपात केली 
गेली आहे. जिच्या अनुग्रहोसींटी "सर "विश्व र्थी” कस, शिवाची 
15 


सहचरी म्हणून तिला देवी, महादेवी तथा देवकन्या म्हटले आहे. यांची 
परमपिता शिवासमान जगन्मातेच्या रूपात स्तुति केली गेली आहे. 
जगताची नियंत्री, सर्वशक्तींची जननी, विश्वमाता आणि कल्याणकारिणी 
आदि म्हणून देवीची आराधना केली गेली आहे. 

शिव-पार्वतीच्या विवाहाचे वर्णनसुद्धा पुराणांत विस्ताराने मिळते. 
शिवाच्या शक्तीच्या रूपात पार्वतीची अवधारणा आणि दोघांमध्ये 
अभेदाच्या परिणामस्वरूप 'अर्द्धनारीश्वरा' चे स्वरूप या कालात विकसित 
होते. वायु पुराणात देवी सरस्वतीचा उल्लेख येतो, की ब्रह्मदेवांनी 
स्वतःच्या अर्धश्वेत भागापासून तिची रचना केली आहे. तर त्यांच्या 
अर्धशुक्ल वर्णभागापासून स्वाहा, स्वधा, महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी आणि 
गौरी यांचे निर्माण झाले. शिवाच्या या रूपाची चर्चा दोघांच्या 
सहोपासनेच्या संदर्भात अनेकदा झाली आहे. अशा प्रकारे भक्तीवादाची 
सौम्यरूपा, शिवपल्नीच्या रूपात देवीची उपासना उमा, गौरी, पार्वती, 
अन्नपूर्णा आदि नामरूपात होते. दुसरीकडे उग्र रूपात देवी एका स्वतंत्र 
मताची उपास्य देवीदेखील होती. अग्नी पुराणात देखील देवीउत्पत्तीसंबंधी 
जगत-सृष्टि रचनार्थ स्वशरीराचे दोन भाग केल्याची कथा दिसते. 

उग्र अर्थात्‌ तामस रूपातील देवीची सामान्यत: नामे चण्डिका, काली 
तथा दुर्गा आहेत. ती तीक्ष्णदंष्र, करालाकृति आहे. सिंहावर ती आरूढ 
आहे. तिचे चार, आठ आणि दहा हात आहेत. ज्यात ती विविध शस्त्र-अस्त्र 
धारण करते. ब्रह्मा, विष्णू, महेश आदि सर्व देवता तिची आराधना 
करतात. ती शिवाचीच नव्हे तर सर्व देवतांची शक्ति आहे. तिचे प्रमुख 
कार्य असुरांचा संहार हे आहे. दुर्गेच्या हातून महिषासुराच्या वधाची कथा 
अनेक पुराणांमध्ये दिली गेली आहे. ब्रह्माण्ड पुराणात सरस्वतीच्या 
उत्पत्तीची कथा दिसून येते. याव्यतिरिक्त रक्तबीज, शुम्भ-निशुम्भ, मधु- 
कैटभ आणि भंडासुराचाही वध देवीने केला. विष्णु पुराणात म्हटले आहे 
की, शुम्भ-निशुम्भ आदि सहस्र असुरांना मारून तिने भूमंडलाच्या अनेक 
स्थानांना सुशोभित केले. वृत्तासुराचा वध करताना तिने कात्यायनी रूप 
धारण केले. वराह पुराणात त्रिशक्ती माहात्म्य येते ज्यात देवीचे वागीशा, 


एकाक्षरा, विश्वेश्वरी, अमिताक्षरा, ज्ञाननिधी, विभावरी या स्वरूपाचा 
संदर्भ आढर्ळी? Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


16 


ब्रह्माण्ड पुराणानुसार इन्द्र तथा अन्यान्य देवतांद्वारा आराधित शक्तींनी 
भंडासुराचा वध करण्याचे वचन दिले. उग्ररूपा देवी प्राय: तीक्षणदन्ता, 
करालाकृति, सिंहवाहिनी, परमुन्डधारिणी म्हटली आहे. परंतु येथे 
देवीच्या उग्र आणि सौम्य रूपांमध्ये पूर्ण पार्थक्य कधीच मानले गेले नाही. 
उदा. जेव्हा उपासक गौरवर्णी पार्वतीची आराधना करत होता तेव्हा तो 
भयंकर उग्ररूपा देवीची पण चर्चा करीत होता, ज्यात ती असुरांचा संहार 
करते. 

याव्यतिरिक्त पद्म, वायु, अग्नि, स्कंद, वाराह, ब्रह्मवैवर्त, भविष्य, गरुड, 
ब्रह्माण्ड, कूर्म, मत्स्य तथा देवी भागवतादि पुराणांमध्ये देवीशी संबंधित 
विभिन्न कथा वर्णित आहेत. देवी भागवत पुराणही शाक्त उपसकांचा 
प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. यात देवी भगवतीच्या महिम्याचे विशेष वर्णन 
केले आहे. यात पराशक्ति आणि परब्रह्माच्या सर्वथा सर्वदा एकत्व, त्यांचा 
अविनाभाव संबंध, शक्ति आणि शक्तिमानात भेदमूलक क्रिया 
दिसल्यावरही त्यांमध्ये नित्य अभेद शक्तिची सर्वप्रधानता एवं त्या 
शक्तीच्या विभिन्न लीला व उपासनांचे वर्णन येते. भागवतपुराणातही 
भगवती लक्ष्मीचे वर्णन येते. 

शक्ति उपासनेच्या दृष्टीतून मार्कण्डेय पुराणाचे देवी माहात्म्य (अध्याय- 
८१-८३) विशेष रूपाने महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय आहे. याचा रचनाकाल 
गुप्तकालीन मानला जातो. या ग्रंथाला शाक्त मतात काही असे स्थान प्राप्त 
आहे जसे की, वैष्णव मतात श्रीमद्भगवद्गीतेला. गीतेप्रमाणे यात सातशे 
श्लोक आहेत, ज्यामुळे त्याला दुर्गासप्तशती म्हटले जाते.ब्रह्मवैवर्त पुराणात 
देवीचा उल्लेख विश्वजननी, त्रिगुणात्मिका सर्वमङ्गला असा येतो. यामल 
वाराही तथा कात्यायनी आदि तंत्रांमध्ये सप्तशतीच्या मंत्रांचे ७०० संख्येत 
विभाजनच सप्तशती नामकरणाचा मुख्य हेतू आहे. डामर तंत्राच्या 
मार्कण्डेयपुराणोक्त नित्यं चण्डीस्तवं पठन्‌' या वचनानुसार तथा 
मरीचिकल्पाच्या 'रात्रिसूक्तं जपेदादौमध्ये चण्डीस्तवं पठेत्‌' या उक्तिनुसार 
हिचे एक नाव चण्डीस्तव सुद्धा प्रमाणित होते. शान्तनवीकार हिला 
देवीमाहात्म्य म्हणतात. मार्कण्डेय पुराणानुसारसुद्धा याचे नाव 
देवीमाहात्म्यच आहे. अर्गलानुसार सहमहास्तोत्र तथा कीलकानुसार हे 
चणिडकारस्तोर्त्र” AE गरीजी भट्ट हिली “सण्डीस्तीत्र "था नावाने 

17 


संबोधतात. कवचानुसार ही ७०० मंत्रांची चण्डी आहे. हिचा आरंभ 
खूपदा गीतेसारखा होतो. अर्जुनाप्रमाणे येथेसुद्धा राजा सुरथ आणि 
समाधिवैश्य मोहग्रस्त आहेत. त्यांना मोहापासून उभरण्यासाठी व 
जीवनसिद्धी हेतु क्रषि मेधाशक्तीचे वर्णन करतात. सांप्रदायिक राग- 
द्वेषाच्या पलीकडे येथे समन्वयवादी दृष्टिकोन आहे. अंतत: देवीचे हे वचन 
गीतेच्या अवतारवादाची आठवण देते., की विभिन्न युगांमध्ये देवतांचे शत्रु 
दानव तथा असुरांचा वध करण्यासाठी देवी विभिन्न रूपांमध्ये अवतरित 
होईल. अशा प्रकारे वेद, उपनिषदे, पुराणात शक्ति उपासना दिसून येते. 


निष्कर्ष 
आत्तापर्यंत आपण उपासना, त्याचे भेद, परंपरा, प्रकार उद्देश, फल 
आदींची चर्चा केली. आता निष्कर्षाप्रत पोचताना असे लक्षात येते की, 
तत्त्वतः सगळ्या उपासना ह्या मुळात एकच आहेत. कारण उपास्य 
दैवतांच्या अंगचे गुणधर्म सारखेच आहेत. उपासनेचे वर्णन दोन ठिकाणी 
कमीजास्त स्वरुपात असले तरी त्या वेगळ्या आहेत असे मानू नये. उलट 
काही उपासनात थोडेफार साम्य असले तरी त्या सर्वप्रकारे निराळ्या 
असतात. छांदोग्यात एक 'वैश्वानर' सांगितला तर दुसरे 'दहराकाश' 
सांगितले. बृहदारण्यक उपनिषदाने 'मधुविद्या' सांगितली. तिन्हीत 
काही विशेष सारखेपणा नाही पण परिणामी त्या एकच आहेत. 
उपासनेचे प्रकार खूप वेगवेगळे वाटत असले तरी उपास्यदैवत एकुलता 
एक सर्वेश्वर म्हणजे 'परब्रह्मच' आहे. 
उपासनेचे जे साधन वापरांत येईल त्याप्रमाणे नावे वेगवेगळी ठेवली 
आहेत, पण सर्वाचे ध्येय एकच. 'ब्रह्मज्ञान' प्रास करणे हेच सर्व उपासनांचे 
फल आहे, हे त्यांच्या उपसंहारावरून सहज लक्षात येते.इंद्र, चंद्र, अग्नी, 
वरुण, यम, वायू, सुपर्ण यांचे रूप वेगळे व नाव ही वेगळे दिसते. पण 
श्रुती म्हणते, आपापल्या आवडीप्रमाणे नाव व रूप असले तरी मूळ 
तत्त्वात त्याने बाधा येत नाही. विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्यनारायण किंवा 
शक्ती किती तरी नामरुपांची वर्णने महात्म्यांनी केली आहेत. प्रत्येकजण 
आपल्या आपल्या उपास्य दैवताला जगत्कारण मानतो. जगाची उत्पत्ती, 
स्थिती व लट RAN AR OMT AE ठपासरक्काला आपले 
18 


उपास्यदैवत हे सर्वश्रेष्ठ सर्व शक्तिमान असून तेच सर्वांच्या अंतर्यामी असते 
व सर्व इच्छा पूर्ण करते असे वाटते. सर्व ब्रह्माण्डाचे सूत्रसंचालन 
त्याच्याकडेच असते. तिन्ही लोकांत त्याच्याइतकी श्रेष्ठ शक्ती दुसरी 
कोणतीही नाही. माझे उपास्य दैवतच श्रेष्ठ लक्षणांनी युक्त आहे, म्हणूनच 
त्यातील श्रेष्ठ तत्त्व सहज लक्षात येते. 


सर्व उपासकांची उपासना पद्धतीही सर्वसामान्यतः: सारखीच आहे. थोडेसे 
वेगळे वैशिष्ट्य काही ठिकाणी आहे. समंत्र, जलाभिषेक, धूप, दीप, गंध, 
फुले हे पूजेतले उपचार सगळीकडे सारखेच. शेवटी नैवेद्य समर्पण करणे, 
प्रेमभावाने प्रार्थना करणे. क्षमेची याचना करणे हे सगळीकडे सारखेच. 
उपास्य दैवताचे नाम व तिचे रूप वेगवेगळे असल्यामुळेच पूजेचे वेगळेपण 
थोडेसे वेगळे असते ते लक्षात घ्यावेच लागते.उपास्य देवता गणपती असेल 
तर दुर्वा वाहायला हव्यात, शंकर असेल तर बेल. पांडुरंगाला तुलसीदल 
वाहावे लागते. सर्व देव शेवटी एकच आहेत. 


सोंड आणि विशाल उदर हे गणेशाचे विशेषरूप आहे. तसे सूर्याचे वा इतर 
कोणाचे मानू नये. विष्णूच्या हातात त्रिशूल, महादेवाच्या हातात 
सुदर्शनचक्र, अष्टभुजा शेषावर झोपलीय अशी विपरीत कल्पनाही करू 
नये. जर अथर्ववेदी यजमान असेल तरच यज्ञ समारंभात त्यानेच 
मस्तकावर अग्नी धारण करावा. इतरांनी धारण करणे वर्ज्य आहे. तसा 
निषेध सांगितला आहे. दागिने हे देहाला शोभा प्राप्त करून देत असले. 
तरी पुरुषांनी नथ घालू नये. शहाण्या माणसांनी योग्य काय अयोग्य काय 
याचा विचार केला पाहिजे. तत्त्व एक असूनही व्यवहारात जो फरक 
असतो तो उपाधीमुळे असतो, हे समजून घ्यावे. तोच उपाधीमुळे जोपर्यंत 
आहे, तोपर्यंत त्या उपाधीला जे अनुकूल असेल, योग्य असेल तसेच 
आचरण केले पाहिजे. उपाधी संपली की मग विधिनिषेध बाळगण्याचे 
कारण नाही. उपाधीची विशेषता मग नष्ट होते. 


आपली कुवत, पात्रता, योग्यता ज्याला माहित असते त्याला विविधतेचा 

त्रास होत नाही. साधकाची प्रकृती, प्रवृत्ती व परिस्थिती यात खूप 

विविधता ACK ATT SAPS MPAA SA दृष्टान्त 
19 


उपमा योजल्या आहेत, पंथ - संप्रदाय सांगितले आहे. गीतेत भगवंत 
अर्जुनास म्हणतात. 'सामान्यांचा बुद्धिभेद होईल असे बोलू नये. कौतुक 
करावे. गौरव करावा. त्याचा उत्साह वाढवण्यासाठी आपणही 
त्याच्यासमोर त्या साधनांचा स्वीकार करावा.' जसे लहान मूल खूप 
खटपटीने एखादा उच्चार करते तेव्हा आई बोबड्या सुरात त्याचे कौतुक 
करते. हाच हेतु मनात धरून शास्त्रात भिन्नता दिसते. त्यात विरोधापेक्षा 
समन्वय साधावा. सारांश, शास्त्रे कितीही, केवढीही असोत त्यात एकच 
सिद्धान्त सांगितला आहे, उपासना मार्ग विविध, भिन्न असले तरी तत्त्व 
एकच आहे.हेच भाष्यकारांनाही अपेक्षित आहे., ते कसे ते पुढे येणाऱ्या 
प्रकरणातून स्पष्ट होईल. भाष्यकार श्री भासुरानंदनाथांचे संक्षिप्त चरित्र 
पुढील प्रकरणात पाहू. 


काही सहस्ननामांची नावे 
वक्रतुण्ड गणेश सहस्रनाम उच्छिष्टगणेश सहस्रनाम 
विष्णुकृत शिव सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम 
सूर्य सहस्रनाम हनुमत्‌ सहस्रनाम 
बटुक भैरव सहस्रनाम गायत्री सहस्रनाम 
दुर्गा सहस्रनाम तकारादि सहस्रनाम 
कुलसर्वस्व तारा सहस्रनाम छिन्नमस्ता सहस्रनाम 
त्रिपुरभैरवी सहस्रनाम धूमावती सहस्रनाम 
पीताम्बरी सहस्रनाम सिद्धिविनायक मातंगी 
भकारादि सहस्रनाम भुवनेश्वरी सहस्रनाम 
त्रिपुरसुंदरी सहस्रनाम लक्ष्मी सहस्रनाम 
कुमारी सहस्रनाम कालिंदी सहस्रनाम 
अन्नपूर्णा सहस्रनाम आञ्जनेय सहस्रनाम 
इन्द्र सहस्रनाम ककारादिकाली सहस्रनाम 
काकिन्यष्टोत्तर सहस्रनाम काली सहस्रनाम 
कुण्डलिनी सहस्रनाम कुमारी सहस्रनाम 
कृष्णचैतन्यस्य सहस्रनाम कृष्णसहस्रनाम (गर्गसंहिता) 


PAAT FD, suru Kalida Sanskrit Unive Ramer c ollection 
20 


गङ्गा सहस्रनाम 
गोपाल सहस्रनाम 
जगन्नाथ सहस्रनाम 
दत्त सहस्रनाम 

दुर्गा सहस्रनाम 
धर्मशास्ता सहस्रनाम 


हाकिनी सहस्रनाम 
गोपाल सहस्रनाम 
तारातकारादि सहस्रनाम 
दुर्गादकारादि सहस्रनाम 
पार्वती सहस्रनाम 
कालिका सहस्रनाम 


नारायण सहस्रनाम (लक्ष्मीनारायणीय संहिता)पीताम्बरी सहस्रनामपरशुराम 


सहस्रनाम (अग्निपुराण) 

बलराम सहस्रनाम 

महालक्ष्मी सहस्रनाम 

मृत्युञ्जय सहस्रनाम 

कालिंदि सहस्रनाम (गर्गसंहिता) 
राधाकृष्ण सहस्रनाम 

रेणुका सहस्रनाम 

लाकिनी सहस्रनाम 

विष्णु सहस्रनाम (गरुडपुराण) 
ललितासहस्रनाम (ब्रह्माण्ड पुराण) 


पुरुषोत्तम सहस्रनाम 
महागणपति सहस्रनाम 
महासरस्वती सहस्रनाम 
यमुना सहस्रनाम (गर्गसंहिता) 
राकिणीकेशव सहस्रनाम 

राम सहस्रनाम 

लक्ष्मीनृसिंह सहस्रनाम 

वल्ली सहस्रनाम 

वेङ्कटेश सहस्रनाम 

शनैश्वर सहस्रनाम 


शाकिनीसदाशिवस्तवनमङ्गलाष्टोत्तर सहस्रना शरभ सहस्रनाम 


शिवकामसुन्दरी 
शिवसहस्रनाम (लिङ्गपुराण) 
शिवसहस्रनाम (शिवरहस्य) 


श्यामला सहस्रनाम (सौभाग्यलक्ष्मीकल्प) 


सुदर्शन सहस्रनाम 
स्वर्णाकर्षण भैरव सहस्रनाम 


शिवसहस्रनाम (महाभारत) 
शिवसहस्रनाम (वायुपुराण) 
शिवसहस्रनाम (रुद्रयामल तंत्र) 
षोडशी सहस्रनाम 

सुब्रह्मण्य सहस्रनाम 
हरिहरपुत्राष्टोत्तर सहस्रनाम 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


द्वितीय प्रकरण 
ललितासहस्रनाम, त्यावरील भाष्ये आणि 'सौभाग्यभास्कर' 
भाष्य 


ललितासहस्रनामाचा थोडक्यात परिचय 


पद्मपुराणानुसार, जी सर्व लोकांच्या अतीत आहे आणि क्रीडा करणारी 
आहे, तिला ललिता म्हटले आहे. प्रयागात देवीची पूजा ललिता नावानेच 
होते. त्याला पीठांपैकी एक मानले जाते. ललिता शब्द 'लल' धातूपासून 
उत्पन्न होतो. ललिता शब्दाचे आठ अर्थ होतात- शोभा, विलास, माधुर्य, 
गांभीर्य, स्थिरता, तेजस्विता, लालित्य आणि औदार्य. हे आठ पौरुषगुण 
आहेत. कामशास्त्रानुसार ललित चा अर्थ आहे- रति-चेष्टा. सुकुमारता सुद्धा 
लालित्य आहे. देवीत हे सर्व गुणधर्म आहेत म्हणून ती ललिता नावाने 
प्रसिद्ध आहे. शब्दार्णवानुसार ललिता चा अर्थ सुंदर असा आहे. 


'ललितासहस्रनाम' ब्रहमाण्डपुराणाचा अंश आहे. ब्रह्माण्डपुराणात याचे 
शीर्षक 'ललितोपाख्यान' या रुपात आहे. ललितासहस्रनाम मूळ रुपात 
अनेक स्थानांतून प्रकाशित झाले आहे. सर जॉन वुडरफ विल्सनने 
(एवलोन) तांत्रिक ग्रंथांमध्ये याचा अनेक ठिकाणी उल्लेख केला आहे. 
संस्कृतशिवाय इंग्रजीत यावर श्री. आर. अनंतकृष्ण शास्त्रींनी भाष्य 
केले.ललितासह्रनामावरील बिल्वमंगल टीका सुद्धा प्रसिद्ध आहे. 
संस्कृतात याची परिभाषा 'सौभाग्यभास्कर' नावाने महान विद्वान 
भास्करराय मखी यांनी केली. सर्व भाष्यांचा आधार भास्कररायप्रणीत 
'सौभाग्यभास्कर' आहे. या स्तोत्राला अत्यधिक लोकप्रिय बनवण्याचे श्रेय 
यांनाच आहे. यांचेच दीक्षा नाव भासुरानन्दनाथ आहे. सर्वप्रथम 
सौभाग्यभास्कराचे प्रकाशन निर्णय सागर प्रेस, मुंबई हून झाले. 
सौभाग्यभास्कराची रचना काल संवत्‌ १७८५ मानला जातो याला 
भास्कररायांनी बनारस येथे पूर्ण केले होते. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


22 


ललितासहस्रनामात एकूण मिळून ३२० श्लोक आणि तीन भागात 
विभाजित आहे. पूर्वभागात ५१, द्वितीय भाग नामावलीत १८२/१/२ 
तसेच उत्तरभाग फलश्रुतीत ८६-१/२ श्लोक आहेत. ब्रहमांड पुराणाच्या 
उत्तरखण्डात भगवान हयग्रीव आणि महामुनि अगस्ती यांच्या संवादाच्या 
रुपात याचे विवेचन मिळते. हे पुराण महर्षि वेदव्यासरचित १८ वे व 
अंतिम पुराण आहे. याच्या अवलोकनानंतर असे स्पष्ट होते की, महर्षि 
वेदव्यासांनी या पुराणात तंत्राला अत्यधिक महत्व दिले आहे. 
ललितासहस्रनामाच्या पूर्वभाग, नामावली तसेच फलश्चुतित अनेकदा श्री 
विद्या व श्री चक्राचा उल्लेख आहे. सहस्रनामाच्या पारायणातही श्री 
विद्या तथा श्री चक्राच्या उपासनेवर जोर दिला आहे. यात किंचित देखील 
संशय नाही हे श्री विदयेचे मुख्य स्तोत्र आहे. पूर्व भाग तथा फलश्चुतिच्या 
अनेक श्लोकांत याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. 


नामावलीत देवींची जी नावे आली आहेत त्यात अधिकांश चक्रराजच्या 
देवींची तसेच अधिष्ठात्रींची नावे आहेत त्यात अधिकांश चक्रराजच्या 
देवींची तसेच अधिष्ठात्रींची नावे आहेत. शरीरस्थित चक्रांचे विवरण व 
कुण्डलिनी जागरणाची प्रक्रिया यांनादेखील गूढ संकेताद्वारे सांगितले आहे. 
हे देखील स्पष्ट आहे की ललितासहस्रनामासाठी श्रीविद्या आणि 
श्रीचक्राची साधना आवश्यक आहे आणि हा अधिकार दीक्षेनेच प्राप्त होतो. 


एक गोष्ट उल्लेखनीय आहे की, महर्षि दुर्वासांचे मतही हेच आहे की या 
विद्येत प्रवेशाचा अधिकार केवळ दीक्षित व्यक्तिलाच आहे. उक्त 
दृष्टिकोनातून दीक्षा प्रास्तिच्या साधनांचाही यात उल्लेख मिळतो. यात 
कादि व हादि विद्येचीसुद्धा चर्चा आहे. 


हयग्रीव व आगस्त्य मुनींच्या संवादातून प्रकटलेले भगवान वेदव्यासांनी 
लिहिलेले शेवटचे पुराण म्हणजे ब्रह्माण्ड पुराण' होय. याचे वैशिष्टय 
आणि श्रेष्ठत्व अशामुळे मानले जाते, की अन्यत्र न सांगितलेल्या गूढ तंत्र - 
मंत्र विद्या येथे प्रकाशात आणल्या आहेत. त्या सर्व विद्यांमध्ये 'श्री विद्या' 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


23 


ही सर्वश्रेष्ठ मानली जाते आणि तिचे प्रकाशन 'श्री ललिता सहस्रनाम' या 
स्तोत्राद्वारे केले आहे. 


पूर्णावतार हयग्रीव आणि अगस्त्य मुनी यांच्या संवादातून श्रीविद्या 
उपासनेचे रहस्योद्धाटन सहस्रनामाच्या आवरणातून कथन केले आहे. या 
संवादाचे तीन अध्याय असून या प्रभावी स्तोत्राची रचना स्वत: अष्ट 
वार्देवतांनी केल्याची घटना व याचा योग्य ग्रहणाधिकारी कोण असावा, 
हा भाग पहिल्या अध्यायात समाविष्ट केलेला असून दुसरा अध्याय म्हणजे 
अनुष्टुभ छंदातील संपूर्ण ललिता सहस्रनाम स्तोत्र होय. तर तिसरा 
अध्याय या स्तोत्राची सविस्तर फलश्रुती सांगणारा आहे. श्री 
ललितोपासना ही विद्यार्थी, धनार्थी गृहस्थी तसेच यति व संन्यासी आणि 
स्त्रिया, शूद्र, अतिशूद्र या सर्वांना करता येते आणि सकल सौभाग्यदायिनी 
श्री ललिता ही भक्ताच्या कामनेप्रमाणे त्याला इष्ट ते फल देते. सुलभतेने 
निश्चित फलप्राप्ती होत असल्यामुळे ललिता सहस्रनाम स्तोत्ररुपी उपासना 
भारतवर्षात विशेष लोकप्रिय झाली असावी. मग साधकांनी आपआपल्या 
उपास्य देवतेची सहस्रनामे रचिली आणि साहजिकच अनेक सहस्रनामे 
प्रकटली. त्यातील प्रमुख दहा अशी :- 


श्री ललिता सहस्रनाम 
श्री विष्णु सहस्रनाम 
श्री शिव सहस्रनाम 
श्री गायत्री सहस्रनाम 
श्री देवी सहस्रनाम 
श्री काली सहस्रनाम 
श्री लक्ष्मी सहस्रनाम 
श्री दत्त सहस्रनाम 

श्री भवानी सहस्रनाम 
श्री सूर्य सहस्रनाम 

श्री गणेश सहस्रनाम 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


24 


तथापि, फलदृष्टीने व तत्वदृष्टीने पाहता 'श्री ललिता सहस्रनामे समाविष्ट 
होतील.' कारण विलोभनीय ऐहिक उत्कर्ष आणि अंतिम ब्रह्मानुभव, असे 
दुहेरी फल अविरोधपणे देणारी अशी श्री. ललितेची सर्वदूर ख्याती आहे. 


हे स्तोत्र म्हणजे श्री ललिता देवीच्या सहस्र नामांची नामावली असा अर्थ 
करणे अयोग्य होय. कारण हे स्तोत्र आहे संस्कृतात 'स्तोत्र' या काव्याची 
उपयुक्तता, भावनिक उत्कटता व विशेषता सारे काही आगळेच आहे. भक्त 
हा आपले लौकिक उच्च - नीच स्थान विसरून एक शिशू, नम्र सेवक अशा 


भूमिकांतून वर - अभय देणाऱ्या इष्टदेवतेचा महिमा गात गात ज्या 


विशिष्ट पद्य प्रकारातून आपले आर्त भाव मुक्तपणे प्रकट करतो, ते म्हणजे 
'स्तोत्र' होय. 


श्री ललिता सहस्रनाम हे स्तोत्र असल्याने वरील सर्व विचार व भाव येथे 
पूर्णपणे अनुस्यूत आहेत आणि म्हणूनच ही जाणीव ठेवूनच या स्तोत्राचा 
पाठ साधकाने म्हटला पाहिजे. निर्मळ भक्तीची परमोत्कट भावधारा 
असलेल्या अंत: करणाने एकेक नावाचा उच्चार व्हावयास पाहिजे. प्रत्येक 
नावातील प्रकट व सूचित अर्थाकडे लक्ष ठेवूनच नाम घेतले पाहिजे. असे 
जर घडले नाही तर हा सहस्रनाम पाठ तद्दन पोपटपंची होईल. यांत्रिक 
आन्हिक होईल आणि उचित भावनेने अर्थाकडे लक्ष देऊन हा पाठ केला 
तर सहस्र पैलूतून प्रकाशणारी श्री ललितेची ऐश्वर्य व सामर्थ्ययुक्त 
चैतन्यमूर्ती हृदयात ठसेल, रुजेल आणि यथावकाश साक्षात्काराने प्रकटेल. 
मग या सकल सौभाग्यदायिनीची कृपा होण्यास असा कितीसा विलंब 
लागेल? 


श्री ललिता सहस्रनामाचे माहात्म्य एवढयानेच संपत नाही. कारण हे 
स्तोत्र म्हणजे खरोखरच वेदानुसार तंत्रशास्त्राचे दर्शन आहे. 
तंत्रपरंपरेप्रमाणे आदिशक्ति श्रीललितेची विविध रूपे व उपासना 
सांगितल्या आहेत आणि म्हणूनच मनात विचार चमकून जातो की 
तंत्रशास्त्र व श्री विद्या सिद्ध आद्य शंकराचार्यांना हे ललिता सहस्रनाम 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


25 


स्तोत्र वाचूनच श्री ललिता पंचरत्न स्तोत्र' रचण्याची प्रेरणा झाली 
असावी काय? 


तात्पर्य या स्तोत्राचे महत्व अमेय आहे. बहुतेक सर्व साधना व उपासना 
उघडपणे सांगितल्या जातात; परंतु 'श्रीविद्या' मात्र सदैव गुप्त ठेवली जाते. 
ती सूचित असली तरी प्रकट कोणीही करत नाहीत. श्री विद्येसंबंधी 
उपनिषदे, तंत्र ग्रंथ आणि स्तोत्रे यात जे विविरण आहे ते सर्व सांकेतिक 
पद्धतीने केलेले आहे आणि म्हणूनच श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रसुद्धा 
(ज्यात श्रीविद्या असल्याने) योग्य अधिकारी शिष्यावाचून कोणासही देऊ 
नये. तसेच, प्रकटही करू नये, असे सर्वज्ञ श्री ह्यग्रीवांनी अगस्त्य मुनींना 
सांगितले होते. 


साहजिकच 'ही गुप्तता का पाळली जाते?' असा प्रश्न वाचकांच्या मनात 
उपस्थित झाला असेल याचे कारण असे, की ही श्री विद्या तांत्रिक साधना 
असून सर्वसामान्यांना ती सिद्ध करता येणार नाही आणि सत्पात्र 
ग्रहणाधिकारी विरळाच असतो. सारांश: श्रीविद्या सर्वांसाठी नाही म्हणून 
सामान्यांपासून गुप्त ठेवली जाते. 


तांत्रिक उपासना प्रयोगाने सिद्ध होत असल्याने तर्काच्या चौकटीत 
बसणाऱ्या नाहीत. श्रीललिता सहस्र नामाचा अर्थ समजून घेऊन सश्रद्ध 
मनाने पाठ केल्यास तो एक प्रकारचा वाग्यज्ञच ठरेल आणि परिणाम 
स्वरूप उपासकाला त्याचे फळ खचितच मिळेल. 


श्रीललितासहस्रनाम स्तोत्रात भक्तियोग, ज्ञानयोग, कुण्डलिनी योग, श्री 
चक्रपूजा वगैरे वर्णने देवीनामाच्या अनुषंगाने आली आहेत. सामान्य 
माणसाने उन्नतीसाठी हे स्तोत्र रोज पठण करण्याचा परिपाठ ठेवल्यास 
त्याला संसारात राहून 'परमार्थ' खचितच साधता येईल. 


हृदयविकारावर हे स्तोत्र रामबाण उपाय आहे. या स्तोत्रातल्या पहिल्या 
श्रोकातच या स्तोत्राचे संपूर्ण सार आहे. ज्यांना संपूर्ण स्तोत्राचा पाठ करणे 
वेळेअभावी जमत नसेल त्यांनी निदान पहिला श्लोक (अर्थ लक्षात घेऊन) 


रोज १ ०८ वेळी RAT महभि University Ramtek Collection 
26 


ज्यांना रोज जमणार नाही, त्यांनी निदान पुण्यकाछी, पुण्यवासरे 
(शुभदिनी) हा सहस्रनाम पाठ करावाच. हे पुण्य दिवस पुढीलप्रमाणे :- 
दरमहा सूर्य एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो तो 'संक्रांत' दिवस, 
वर्षात हे बारा वेळा येतात. तीन जन्मतिथींचे दिवस - स्वत:चा, पत्नीचा 


व मुलाचा जन्मदिवस किंवा स्वतःचे जन्मनक्षत्र, त्यामागचे नवमी, 
चतुर्दशी, शुक्रवार विशेषतः पौर्णिमा फार महत्वाची. 


सहस्रनाम म्हणून तयार केलेली 'विभूती' रोगनिवारणार्थ उपयोगी पडते. 
रोग्याचे शरीराला ही विभूती लावावी. आजार कमी होतो. तापाच्या 
रोग्याचे कपाळावर आपला तळहात ठेवून ललितासहस्रनाम स्तोत्र 
म्हटल्यास ताप हटकून उतरतो. विंचू किंवा सर्पविष उतरण्यासाठी 
'ललिते'चे ध्यान करून सहस्रनाम स्तोत्राचा एक पाठ करून अभिमंत्रित 
तूप खावयास दिल्यास निःसंतान स्त्रीलाही संतती प्राप्त होते. 


या स्तोत्राच्या पाठाने घरातून निघून गेलेली व्यक्ती परत येते. हितशत्रूंचा 
त्रास नाहीसा होतो. विद्यार्थ्यांनी तसेच, लेखकांनी या स्तोत्राचे पठण 
नियमितपणे एक वर्ष केल्यास त्यांच्यावर सरस्वतीची असीम कृपा होते. 
थोडक्यात हे ललिता सहस्रनाम स्तोत्र म्हणजे अनन्य भक्तीची साधना 
आहे. आध्यात्मिक उपासनेचा सोपान आहे चारही पुरुषार्थ संपादन 
करावयाची सरणी आहे. हेतूशिवाय कुणाकडूनही कार्य घडत नसते. 
“प्रयोजनम्‌ अनुद्दिश्य न मन्दः अपि प्रवर्तते |' असे श्रीशंकराचार्यं म्हणतात. 
गरज आणि ज्ञानलालसेच्या बळावर जीवन चालू राहते. 


अनुवाद केवळ शब्दांचा, अर्थांचा व भावार्थाचा असू शकतो. 
ललितासहस्रनामाचे रहस्य, आद्य शंकराचार्यांच्या वाड्यातून कळू शकते. 
'सौंदर्यलहरी' हे त्यांचे तन्त्रावरील स्तोत्र आहे. नंतरच्या आचार्यामध्ये 
भाष्यकार ठरतात ते, सौभाग्यभास्कर भाष्यकार श्री.भास्करराय मखी 
त्यांचाही आधार घेऊन हे विवरण केले जात आहे. ब्रह्माण्ड पुराणाच्या 
उत्तरभागात हे आले आहे. महर्षि अगस्तींनी हयग्रीवांकडून 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


27 


ललितामाहात्म्य ऐकले व मग सविस्तर सांगण्याची विनंती केली. तेथून 
ही स्तोत्ररूप गंगा प्रवाहित झाली आहे. 


मुळात देवीची नामे अनंत आहेत. पण त्या अनंत नामांचे सार गुंफून हे 
स्तोत्र तयार झाले आहे. ही देवीची नामे सगुण निर्गुण आहेत. गुण - 
स्वभाव, धर्म - कर्म - फल आदींचे विशेष व्यक्त करणारी आहेत. 
शब्दार्थाच्या गांभीर्याच्या दृष्टीने विष्णु व ललिता सहस्रनाम अधिक पुढे 
आहे. रहस्ययुक्त मंत्र - तंत्र यात येतात. क्वचित्‌ व्दि - त्रिरुक्ति होते. 
त्यामुळे अर्थाची ओढाताणही होते. पण चमत्कृतिपूर्ण येतो. पूजेचे पर - 
अपर भेद, अनुष्ठान प्रकार, पुरश्चरणविधि, बीजमंत्राचे संपुटीकरण, 
उपासना सहस्रभोजनादि विविध कलापांचे विवरण येथे आढळते 
प्रमाणभूत विविध प्रकरण ग्रंथाचा आधार असे स्वरूप या स्तोत्रास प्राप्त 
झालेले आहे. तो विव्ददमान्य आहेच पण गुरुदीक्षेतून उपासना केल्यास 
शीघ्र फलप्रद होतो, असे श्री भास्करराय स्वत: म्हणतात. 


म. म. डॉ. प्रमोद गणेश लाळेंच्या मते- “बहुआयामी संस्कृत साहित्यात 
स्तोत्र पठण अविभाज्य भाग झाला आहे; एकात्म झाला आहे, प्रभु 
सम्मिततुल्य आहे. देवतेची आराधना स्मरणकीर्तनातून आपोआप घडते. 
या ललितास्तोत्रात अर्थबहुल समास आढळतात. ते सारगर्भ असून त्यात 


एकलय - माधुर्य - लावण्य - गेयता- ओज आहे. अलंकारांचाही सफाईने 
उपयोग स्तोत्रकार करतात. देवतेची भव्यता, दिव्यता, व्यापकता, सामर्थ्य 
गुणवैशिष्टये बिंबविण्याचे अपूर्व सामर्थ्य स्तोत्रामधे आहे.” 


यात तंत्र आणि वेदान्त लक्षणांचा सुंदर मिलाप आहे. ऐं हलीं क्लीं' सारखे 
बीजमंत्र, कामराज शक्तिकूटादींचे रहस्य महत्वाचे आहे. स्तोत्रपाठकाची 
लहानसहान पातके सहज नष्ट होऊन जातात; 


नामांचे वर्गीकरण आणि वर्ण्यविषयानुसार आढावा. 
१८३ पैकी %ला क्षेकाश्री Ales खेणऑद्रितीफ'मोठेकण'्सांगन्तो०” 


28 


श्लोक २ ते २१ श्री ललितेची साकार उपासना स्पष्ट करतो. 

श्लोक २२ ते २३ १/२ ललितेचे तंत्रशास्त्रातील श्री चक्ररूप वर्णितो. 
श्लोक २३ १/२ ते ३४ १/२ दुष्टांच्या परिहाराच्या कार्याचे रूप सांगतो. 
श्लोक ३४ १/२ ते ३५ त्रिकूटात्मक रूप वर्णितो. 

श्लोक ३६ ते ४० कुण्डलिनी शक्ति सुचवतो. 

श्लोक ४१ ते ४३ पराभक्तिमय स्वरूप दाखवितो. 

श्लोक ४४ ते ५० ललितेचे निर्गुण, केवळ (वेदान्तोक्त) रूप दाखवितो. 
श्लोक ५१ ते ६० ललितेचे समष्टिमय स्वरूप येते. 

श्लोक ६१ ते ९७ ललितेचे 'परा' स्वरूप दर्शविते. 

श्लोक ९७ ते ११० १/२ ललितेचे समष्टिभाव योगचक्ररूप दर्शविते. 
श्लोक १११ ते १८३ अपर व परात्पर स्वरूप सांगते. 


नकळत सर्व अंगांनी साधकाकडून जगज्जननीची अर्चना घडते. 
स्थूलमूर्तिपूजा, सांकेतिक पंचब्रह्मासन पूजा, श्री. चक्रपूजा, कुण्डलिनी रूप 
पूजा, त्रिकूटात्मक साधी व समंत्र पूजा, समष्टिरूप, अंतर्योगपूजा व 
विभुरूप पूजा घडत जाते. या श्री विद्येमध्ये परा भक्ति - अद्वैत - हठ - 


पातंजल; कुण्डलिनी - श्री चक्र - पंचदशी मंत्रविद्या येते. पाठापूर्वी न्यास 
केलाच पाहिजे असा नियम आहे. हे सहस्रनाम 'मालामहामंत्र' आहे. याचे 
द्रष्टे ऋषि वसिष्ठादि वशिन्यादि वाग्देवता आहेत. छंद अनुष्टरप्‌ इ. सर्व 
वर्णन येते. करन्यासादि, ध्यानरुपादि यांचे वर्णन श्लोक ५२-५३ त आलेले 
आहे. श्री भास्कररायांनी ललितासहस्रनामाचे मातृकाक्षराप्रमाणे 
विभाजन केले असले तरी, त्यांची व्यवस्थित क्रमवारी संशोधिकेने, 
शोधकार्यात सोयीची व आवश्यक असल्याने लाविली आहे. त्या अकारादि 


क्रमाने येणारी संख्या खालीलप्रमाणे आहे. 


आकारादि ४० (अर्व) अक्कारादि १० म इकारादि ०३ 
ईकारादि ०२ उकारादि ०२५ (इषु) एकारादि ०१ (नाकम्‌) 
ओकारादि ०२ अंकारादिनि ०४ ककारादि ८१ (फंज) 
खकारादि ०१ शकारादि २४ चकारादि २९ 


छकारादि o 2 FR जता सदि Ron 


29 


तकारादि ४६ (स्तम्भ) दकारादि ३७ (छल) धकारादि १४ (भय) 
नकारादि ७५ (मांसे) पकारादि ८१ (पदे) बकारादि २४ (वरः ) 
भकारादि ३७ (सङ्गः) मकारादि ११२ (प्रकट) यकारादि ०१३ (गया) 
रकारादि ३८ (जरेफा) लकारादि १४ (पाटी) वकारादि ७९ (धुलि) 
शकारादि ५९ (धर्मे) षकारादि ०५ सकारादि १२२(खखोल्कः) 
हकारादि ०११ (टीका) क्षकारादि ०९ (दी) 


काही महत्वाचे संदर्भ 


भास्कररायांनी स्वव्याख्यानात अनेक टीकांचा संदर्भ घेतला असे दिसते. 
त्या टीकांची नामसूचि श्री. वैभव वाघमारेलिखित सार्थ श्री 
ललितासहस्रनामस्तोत्र' या पुस्तकात पान २१५ ते २१९ पर्यंत दिली 
आहे. त्यांची अकारानुक्रमे सूचि या शोधप्रबंधात सोबत जोडली आहे. 
गया, वाटी - धर्म - खखोल्क टीका इ. आधुनिक अभ्यासाच्या दृष्टीने या 
शोधप्रबंधात अंकगणितीय स्वरुपात तीच मांडणी केलेली आहे. 


ही विद्या 'यज्ञ' स्वरुपात सुचविलेली आहे. पाच प्रकारचे अग्नि व त्यांची 
पाच प्रकारची हविद्र॑व्ये ती समर्पित झाल्यास होणारे पाच परिणाम, आदि 
बाबींचे विवरण येथे आढळते. सध्याच्या स्तरावर या विदयेबाबत एवढे 
स्पष्टीकरण पुरेसे आहे. यावर अधिक विवरण तंत्र प्रकरणात येईलच. 


ललितासहस्रनामाच्या भाष्यकारांचे नाव भास्करराय आहे. त्यांचा काल 
इ.स.१६८३ ते १७५० आहे. यांचे वडील श्री. गंभीरराय असून आई 
कोनमाम्बा आहे. श्री नृसिंह गुरूंनी त्यांना १८ विद्या शिकविल्या. श्री. 
शिवशुक्ल हे त्यांचे संन्यासदीक्षा देणारे गुरु आहेत. या सर्वांना ते 'नाथ' 
म्हणतात. दीक्षेनंतर भास्कररायांचे नाव 'भासुरानंद' झाले. त्यांनी 
लिहिलेल्या टीकेचे नाव “सौभाग्यभास्कर” आहे. वेदान्त आणि वारकरी 
संप्रदायाच्या 'त्रयी' प्रसिद्ध आहेत. तेथे येथे श्री विद्या -शक्ति उपासना 
संप्रदायाची ही त्रयी आहे. त्यात पहिला ग्रंथ “सौभाग्यभास्कर”, दुसरा 
'सेतुबन्ध', तिसरा “वरिवस्यारहस्य” आहे. हे तिन्ही ग्रंथ भासुरानंदांनी 
लिहिलेले ATE. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


30 


अकारानुक्रमे नामांची संख्या - सूचि 


ही ग- २४ भ-३७ 
ग. TEON म- ११२ 
इ- ०३ छ- ०१ य- १३ 
ई-०२ ज- १९/१८ र-३८ 
Ses g-o} ल- १४ 
oS त- ४६ व-७९ 
ओ-०२ द- २७ शू-५९ 
wim ध- १४ ष-०५ 
RS न- ७५ स- १२२ 
eas प-८१ ह-०११ 
क्ष- ०९ 

श्री ललितासहस्रनामस्तोत्र फलश्रुती 


घटकोद्भव आगस्त्यांना हयग्रीवांनी यानंतर श्रीललितादेवीच्या 
सहस्रनामस्तोत्राची फलश्रुती समजावून सांगितली. ही नामे सर्व रहस्यांचे 
रहस्य आहे. या स्तोत्राइतके चांगले स्तोत्र पूर्वी कधी झाले नव्हते. पुढे 
कधीही होणार नाही. याच्या पाठामुळे सर्व व्याधींचा नाश होईल. सर्व 
प्रकारचे वैभव वाढीस लागेल. अकाली येणारा मृत्यू टळेल. योग्यवेळी 
येणाऱ्या मृत्यूचे निवारण होईल. 


ज्वराची पीडा दूर होईल. दीर्घायुष्याचा लाभ होईल. या स्तोत्राच्या 
पाठामुळे पुत्राची प्राप्ती होईल. चारही पुरुषार्थ सिद्ध होतील. हे स्तोत्र 
देवीचे विशेष आवडते आहे. ललितेच्या उपासकाने नेहमी या 
सहस्रनामाचा पाठ करावा. 


प्रातःकाळी खान झाल्यावर, संध्यावंदनादी झाल्यावर देवघरात 

श्रीचक्राची पूजा करावी. पंचदशी, षोडशविद्येचा हजार, तीनशे अथवा 

शंभर तरी जप करीब" मग” यो रहस्यमय” EAA पुन्हा जप 
31 


करावा. कमीत कमी एकदा जरी याचा जप केला तरी त्याला 
गंगाखानाचे, पवित्र तीर्थात असंख्य वेळा खान केल्याचे पुण्य प्राप्त होते. 
अविमुक्तक्षेत्रात कोटिकोटी लिंगांची स्थापना केल्याने, सूर्यग्रहणाच्या वेळी 
विद्वान ब्राह्मणांना कोटिकोटी भर सुवर्णदान केल्याने, गंगेकाठी असंख्य 
अश्वमेधयज्ञ केल्याने जे फल प्रास होते, तेच या जपामुळे मिळते. 


निर्जल प्रदेशात विहीर खोदल्यास, दुष्काळात कोटिकोटी ब्राह्मणांना 
भोजन दिल्यास जे फल प्राप्त होते, ते या जपणे मिळते. जपकर्त्याची सर्व 
पापे नाहीशी होतात. हे सहस्रनाम सर्व पापांवरील तोडगा आहे. या 
नामांखेरीज जर कोणी अन्य उपाय केला तर, त्याने थंडीच्या 
निवारणासाठी हिमालयाकडे प्रयाण केल्याचे समजावे. या सहस्रनामाचा 
पाठ केल्यास देवी प्रसन्न होऊन इच्छित वरदान देते. नित्यपाठ शक्य 
नसेल तर शुभदिनी तरी याचा पाठ करावा. संक्रांत, सर्वात मोठा दिवस, 
सर्वात मोठी रात्र, जन्मदिनी, अयनकाली, शुक्ल नवमीस, चतुर्दशीस, 
शुक्रवारी, पौर्णिमेच्या दिवशी तरी या सहस्रनामाचा पाठ करावा. 


पंचोपचारांनी ललितामातेची पूजा करावी. म्हणजे सर्व आजार दूर 
होतील. या स्तोत्राच्या पाठामुळे ज्वरपीडा आणि डोकेदुखी कमी होईल. 
सहस्रनामाच्या पाठाने भस्मविलेपन केल्यास सर्व व्याधी दूर होतील. या 
स्तोत्राने पाणी मंतरून टाकल्यास दुष्ट ग्रह दूर जातील. अमृतसागराच्या 
मध्यभागी बसलेल्या श्रीललितामातेचे ध्यान केल्यास, सहस्रानामाचा पाठ 
केल्यास पोटात गेलेले विष पचून जाईल. याच्या जपणे पोटात गेलेले विष 
पचून जाईल. याच्या जपाने मंतरलेले लोणी घेतल्यास वांझ स्त्रीस खात्रीने 
मुले होतील. रात्री देवीचे ध्यान करून या स्तोत्राचा पाठ केल्यास इष्ट स्त्री 
जवळ येईल. तीन रात्री याचा पाठ केल्यास राजाला जिंकता येईल 
राजाच परवश होऊन हत्तीवरून वा घोड्यावरून स्तोत्रपाठ करणाऱ्याकडे 
येईल. वश झालेला राजा भक्ताला राज्यही देईल. या स्तोत्राचा पाठ 
करणाऱ्याचे नुसते मुखावलोकन करिताच तीनही लोक मोहून जातात. 


या स्तोत्राचा भक्तिपूर्वक पाठ केल्यास शत्रूंचा नाश शरभेश्वर करील. 
याचा पाठः८केल्थफ्खाएविछछऋ/अभधिन्नार्फ्रियफ Rae छोई, हा पाठ 
32 


करणाऱ्याकडे जो क्रूर दृष्टीने पाहतो, त्याला मार्तडभैरव आंधळे करतो. हा 
पाठ करणाऱ्यांचे द्रव्य चोरांनी नेले असल्यास त्या चोरांना क्षेत्रपाल ठार 
करतो. याचा जप करणारा मनुष्य पाहून त्याच्याशी कोणी वाद करील तर 
नकुलेश्वरी त्या वाद करणाऱ्यास मूक करील. याचा पाठ करणाऱ्याविरुद्ध 
कोणी युद्ध केल्यास त्या राजाचे सैन्य नष्ट होईल. या स्तोत्राचा सहा महिने 
निरंतर भक्तिपूर्वक पाठ केल्यास चंचल लक्ष्मी त्याच्या गृही वास करील. 
याच्या पाठाने जपकर्त्याच्या जिभेवर सरस्वती निवास करील. पंधरा 
दिवस याचा जप केल्यास एका दृष्टिपातातच स्त्रियांना मोह वाटेल. 


हे सहस्रनाम जाणून घेतल्यास अन्न, वस्त्र, धन-धान्य इत्यादींची कमतरता 
होणार नाही. जो पंचदशी जाणतो, श्रीचक्राची पूजा करतो, सहस्रनामाचा 
पाठ करतो, तोच सत्पात्र गणला जातो. पंचदशीचे ज्ञान नसणारा मनुष्य 
पशुवत मानला गेला आहे. या स्तोत्राची बरोबरी करणारे दुसरे स्तोत्र 
नाही. हे स्तोत्र जो पुस्तकात लिहून ठेवील, भक्तिपूर्वक अर्चना करील, 
त्याच्यावर त्रिपुरसुंदरी प्रसन्न होईल. सर्व तंत्रात याच्या तोडीचे दुसरे 
स्तोत्र नाही. 


कमळ, तुळशीचा गुच्छ, कल्हार, कदंबक, चंपक, जाईची फुले, मोगरा, 
करवीरक, उत्पल, बिल्वपत्र, कुंद, केसर, पाटल व केवडा व बटमोगरा, 
अशा सुगंधी फुलांनी या स्तोत्राचा पाठ करावा. श्रीचक्राच्या पूजेने जी 
पुण्यफळे मिळतात, ती महेश्वरांनाही वर्णन करिता येणार नाहीत. प्रत्येक 
महिन्याच्या पौर्णिमेच्या रात्री जो या नामांसह श्रीचक्रातील देवीचे पूजन 
करील, तो स्वत:च ललितामय होईल. 


ललिता व ललिताभक्त यांच्यात भेद नाही. श्रीचक्राच्या मध्यभागी 
असणाऱ्या देवीची पूजा महानवमीच्या दिवशी या सहस्रनामाने केल्यास 
मुक्ती त्याच्या हातात येईल. शुक्रवारी सहख्ननामासह महादेवीचे पूजन 
केले तर या जगतातील सर्व इच्छा पूर्ण होतील. सर्व प्रकारचे ऐश्वर्य प्राप्त 
होईल. पुत्रपौत्रांचे सुख मिळेल. इच्छिलेले सर्व सुखभोग भोगल्यानंतर 
श्रीललितादेवीच्या सायुज्याची प्राप्ती होईल. शिवादी गणही या 
सायुज्यप्रासपिसाठीमप्ररर्भूना ARTS SRT “का? RATS करून जो 
33 


भक्तियुक्त अन्त:करणाने एक हजार ब्राह्मणांना पायस, अपूप व षडूस अन्न 
यांचे भोजन देईल, त्यावर ललितादेवी प्रसन्न होते. ती त्याला साम्राज्य 
म्हणजे मोक्ष देते. 


या स्तोत्राचा पाठ निष्काम भावनेने केल्यास त्याला तीनही लोकातील 
हवी ती वस्तू प्राप्त होईल. त्याला ब्रह्मज्ञान होईल. धन, कीर्ती, ज्ञान, 
विद्या प्राप्त होईल. ऐहिक भोग व मोक्ष यांची प्राप्ती एकाचवेळी होईल. 
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास यांपैकी कोणत्याही आश्रमातील 
मनुष्याने याचा पाठ करावा. कलियुगातील अपूरे धर्माचरण या 
स्तोत्राच्या जपाने धर्मपूर्ण होते. विष्णूंच्या हजार नामांपेक्षा शिवांचे एक 
नाम उत्तम व शिवांच्या हजार नामांपेक्षा देवीचे एक नाम उत्तम. अशा 
प्रकारे ब्रह्माण्ड पुराणांत ललितासहस्रनाम स्तोत्राची फलश्रुति सांगितली 


आहे. 
महाराष्ट्रातील शक्ती उपासना 


या संशोधनाची स्वीकृत उद्दिष्टये, गृहीतके, आधार, संशोधनाचा प्रकार, 
महत्व, व्याप्ती आदि लक्षात घेता खालील मुद्द्यांवर विचार करणे 
अपरिहार्य आहे. हे भाष्य शक्ती उपासनेवरील आहे. शक्ती उपासनेला 
प्राचीन परंपरा आहे. तिचा काही भाग महाराष्ट्राशीही संबद्ध आहे. अशा 
स्थितीत या शक्ती उपासनेमधे तिचे नेमके स्वरूप समजून घेण्यासाठी 'श्री. 
शुकानंदनाथ संस्थान परंपरा व चरित्रे' हा ग्रंथ मौलिक माहिती देणारा 
आहे, असे जाणवले. 


या पुस्तकातील काही मुद्दे हे शोधकार्यासाठी साहाय्यक ठरलेले आहेत. 
त्याचा आढावा संक्षेपात खालीलप्रमाणे मांडला जात आहे. हे पुस्तक २५६ 
पानांचे असून १८ प्रकरणांचे आहे. खाली दिलेल्या मान्यवरांनी शक्ती 
उपासनेसंदर्भात आपले विचार मांडले आहेत. 


श्री. वि. द. सर्ज वेदोमूर्ती यज्ञेश्वरशास्त्री कस्तुरे 
श्री. चिंतामणी महाराज श्री. तात्यासाहेब कानोले 


इतिहासकार सेतु धि बर्वे पछी" University Ramtek Collection 
34 


शोधटिपणकार डॉ. भीमाशंकर देशपांडे 

सरस्वतीकवी श्री. मो. बा. रवंदे 

अत्यंत मौलिक व संशोधनाला प्रेरक ठरलेले विचार यांचा आढावा ७ ते 
७४ पर्यत घेतला आहे. या परंपरेतील प्रकाशानंदनाथ, भासुरानंदनाथ, 
उमापत्यानंद, शुकानंदनाथ, देशिकेंद्रनाथ व यज्ञेश्वरानंदनाथ यांचे 
सविस्तर ऐतिहासिक चरित्र ७५ ते २२२ पर्यंत आले आहे. या परंपरेशी 
नाळ राखणाऱ्या/ जोडणाऱ्या श्री. रघुनाथ महाराज गोडबोले यांचे 
चरित्रही २२३ ते २२६ पर्यंत आले आहे. 


“सौभाग्यभास्कर” ग्रंथकर्ते श्री. भासुरानंद यांच्या नारायणपेठ येथील 
पादुकांचा संक्षिप्त वृत्तांत २२७, २२८ पानांवर दिला आहे तर श्री विद्या 
आणि मंत्रशास्त्र याविषयी सूक्ष्म, मूलभूत, नेमकी आणि सारग्राही माहिती 
लेखकाने दिली आहे. (पान २२९ ते २४४) 


श्री विद्या ही गुरुपरंपरेने आलेली आहे आणि या परंपरा पुत्र व शिष्य या 
स्वरूपातीलही आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे. या दृष्टीने पान २५२ ते 
२५६ पर्यंत काही महत्वाचे तपशील पुस्तकलेखकाने दिले आहेत. श्री 
गुरुपरंपरा ग्रंथ संस्कृत मधून असून कविराज रामकृष्णबापू सोमयाजी 
यांनी तो लिहिला आहे. त्यावर विविध अभ्यासकांच्या प्रस्तावना आहेत. 
त्यात या ग्रंथाचे एकूण ५४ सर्ग आहेत. 


श्री. चिंतामणी महाराजांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेत सद्गुरूंचे महत्व, 
गुरुकृपेच्या तांत्रिक पद्धतीचे वर्णन, वेद आणि तंत्र - मंत्र यांचा संबंध तंत्र 
- मंत्र शास्त्राची व्याख्या ते वेदविरोधी नसणे, योग म्हणजे काय? योग 
आणि समाधी, प्रमुख योगमार्ग, नाथ संप्रदायाचे रहस्य, योग आणि 
मंत्रशास्त्र, मंत्रविद्या आणि सृष्टि उत्पत्ती यांचा अनुबंध, शब्दोत्पत्ती व चार 
वाणी, मंत्र आणि मंत्रामधे वस्तुनिर्मितीची शक्ति असणे, मंत्र विद्या - एक 
अमोल देणगी, तिचे भेद व त्यामागचे विज्ञान, मंत्र शक्ति जागृतीचे प्रकार 
आणि कुण्डलिनी, मानवी शरीरातील सूक्ष्म शक्तींची निवासस्थाने (चक्रे) 
आणि त्यांसे८-कॉर्ख०९ण्शीणयेलीलऽप्माडयकपप्रीणा््तिमि“'माहत्व, तिचे 
35 


मोठेपण व उपसंहार एवढे मुद्दे चिंतामणी सिद्ध महाराजांनी प्रतिपदिलेले 
आहेत. 


वेदमूर्ती श्री. कस्तुरे गुरुजींनी धर्माचे लक्षण, चार प्रमुख शक्ति संप्रदाय, 
दोन प्रकारचे वंश (विद्या आणि जन्म) शाक्त कोणाला म्हणावे तसेच 
शाक्तपंथीय का बदनाम झाले? हे साररुपात सांगितले आहे. श्री विद्येचा 
मार्ग मुळाशी जाऊन समजून घेतला पाहिजे आणि सर्व पंथोप- पंथांचा 
समन्वय करून तो जीवनात बाणवला पाहिजे अशी वेदांची अपेक्षा आहे 
असे शास्त्रीजी म्हणतात. यावरून उपासन ही प्रत्येकाच्या जीवनात अत्यंत 
आवश्यक आहे ती अभ्युदय आणि निःश्रेयस दोन्हीचा सेतु आहे, हे या 
विवेचनावरून स्पष्ट होते. श्री. सेतु माधवराव पगडी यांनी त्यांच्या 
प्रस्तावनेत इतिहासदृष्टया मागोवा घेतला आहे. यामध्ये काश्मीर शैव 
संप्रदायाचे प्रचारक महान्‌ शाक्त पंडित भास्करराय (इ.स.१६८२ ते 
१७५०) यांच्या पासून उपलब्ध ऐतिहासिक माहिती मांडली आहे. डॉ. 
भीमाशंकर देशपांडे यांनी भास्करराय, जाधव, गणेश देव, शुकानंद, 
देशिकानंद, मयुरेश या पीठाधीशांच्या चरित्राचा काही तपशील दिला 
आहे व ही विद्या आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक यांचा संगम करणारी आहे हा 
त्यांच्या प्रस्तावनेचा केंद्रबिंदू आहे. सरस्वतीकवी श्री. रवंदेनी श्री. दे. ल. 
महाजनांच्या ओव्यांचा निर्देश करून नांदेड जवळील मुगुट गावाचा 
त्यांच्या पूर्वजांशी असलेला श्री. गुरुपरंपरा ग्रंथात सापडलेला उल्लेख 
निर्दोशिला आहे. 


यानंतर या उपासना परंपरेतील श्री. प्रकाशानंद - भासुरानंद, 
उमापत्यानंद, शुकानंद, देशिकेंद्रनाथ, यज्ञेश्वरानंदनाथ तसेच श्री. रघुनाथ 
महाराज गोडबोले - मेणवलीकर यांचे चरित्र जे पुस्तक लेखकास उपलब्ध 
झाले ते सविस्तरपणे मांडले आहे. नारायणपेठ येथील श्री. 
भासुरानंदनाथांच्या पादुका स्थापनेचा वृत्तांत श्री. प्रभाकर देवाजींच्या 
शब्दात मांडलेला आढळतो. शोधकार्याचा आधार असणारा भाष्यग्रंथ हा 
श्री विद्या व मंत्रशास्त्राशी संबद्ध आहे. या दोहोंविषयी कमालीचे 
अपसमज EOP a ORC ATR RTA EOP ECT विचार 
36 


केला तर काही शंका खऱ्या वाटण्याची शक्‍यता आहे पण तसे झाले तर 
दोष मूळ आशय समजून न घेण्यामुळे होतो. या संकटाचे निवारण 
करण्यासाठी लेखकाने श्री विद्या आणि मंत्रशास्त्राविषयी विविध 
मान्यवरांनी प्रमाणित केलेली मर्मस्पर्शी अशी माहिती गद्य व पद्य 
स्वरुपात दिली आहे. यामध्ये श्री. विद्या म्हणजे काय, मंत्र व त्यांचे 
महत्त्व, उपासनाविधी व पाळावयाची पथ्ये व अपेक्षित परिणाम 
अनुभवाला येण्यासाठी काय करावे व करू नये याचे विधि निषेध 
साररुपात, संक्षेपात दिलेले आहेत. श्री. शुकानंदांची वंशावळ व 
शिष्यपरंपरा तसेच वसमत, मुखेड, कहाळा, उमरी, होळी या नांदेड 
जिल्ह्यातील पीठातील उपलब्ध परंपरांचा आढावा शोधकार्यात दिला 


आहे 
भाष्यकर्त्याचे जीवनवृत्त 


श्री भास्करराय- दीक्षानाम भासुरानंद (इ.स. १६८३-१७५०) 

मागील प्रकरणात आपण उपासना या विषयावर विस्तृत प्रकाश टाकला. 
तसेच ललितासहस्रनामाचा विस्तृत परिचय घेतला. भासुरानंदांच्या 
जीवनात घडलेल्या काही विशेष प्रसंगांमुळे ते तन्त्रमार्गी बनले. ते सर्व 
प्रसंग चरित्रात घेणे आवश्यक वाटल्याने चरित्र विस्तृत स्वरूपात मांडले 
गेले आहे. भाष्यकारांचे चरित्र आता अभ्यासू. श्री भास्करराय- दीक्षानाम 
भासुरानंद (इ.स.१६८३-१७५०) यांनी स्वतः आपला परिचय 
'सौभाग्यभास्कर' या त्यांच्या ग्रंथात दिला आहे. 


“श्रीगंभीर विपश्चितः पितुरभूद्यः कोनमाम्बो दरे | 
विद्याष्टादशकस्य मर्मभिद्यः श्रीनृसिंहाद्‌ गुरोः || 
यश्च श्रीशिवदत्तशुक्लचरणैः पूर्णाभिषिक्तो भवत्‌ | 
स त्रेता त्रिपुरा त्रयीति मनुते तामेव नाथत्रयीम्‌ || 
याचा थोडक्यात भावार्थ असा की श्री गंभीरराय (पिता) आणि कोनमांबा 
ही माता, अठरा विद्या शिकविणारे गुरु श्रीनृसिंह (विद्यागुरु) आणि 
पूर्णाभिषेक करणारे श्री शिवदत्त शुक्ल (दीक्षागुरु) हे तिघेही भासुरानंदांचे 


नाथ होत CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


37 


'वरिवस्यारहस्य' या भासुरानंदांच्या संस्कृत ग्रंथाच्या हिंदी 
भाषांतरामध्ये डॉ.श्यामकांत द्विवेदी यांनी भासुरानंदांचे चरित्र, वाझय, 
त्यांचा अधिकार आणि त्यांच्या कार्याविषयी माहिती लिहिली आहे. ते 
लिहितात की, भासुरानंदांच्या कार्याची तुलना आद्य शंकराचार्य या थोर 
अवतारी पुरुषांच्या कार्याशीच करता येईल. भासुरानंदांची बुद्धी व 
विद्वत्ता अगाध होती. त्यांचे ज्ञान आणि वैराग्य अतुल्य होते. आचार्य 
भास्कर हे बहुश्रुत, भारतीय मनीषींचे अद्भुत चमत्कार, प्रज्ञेचे सुधांशु, 
तांत्रिक साधनेचे ध्रुव नक्षत्र, सारस्वत साधनेचे अप्रतिम साधक, ज्ञान 
सिद्धीचे रत्नाकर, प्रतिभेचे मूर्तिमंत स्वरूप होते. 


इतकेच नव्हे तर भासुरानंद हे तांत्रिक पण श्रौतमार्गी, शाक्त पण 
शैवमार्गी, गृहस्थ पण संन्याशांना लाजवील असे वैराग्यवान्‌, निवृत्तिमार्गी 
पण लोकसंग्रही, भक्तिमार्गी साधक पण शाक्तपंथीय सिद्ध होते. 
भासुरानंदांनी शाक्त मतांच्या रहस्याचा आजीवन प्रचार आणि प्रसार 
केला. योग, कर्म, ज्ञान आणि भक्तीच्या बळावर आणि मंत्रतंत्रशास्त्राद्वारे 
त्यांनी स्वतःमधे एक अद्भुत सामर्थ्य निर्माण केले होते. त्यांच्या मनात 
सामान्य सांसारिक लोकांविषयी कळवळा होता. समाजाच्या प्रकृतीला 
अहितकारक आणि समाजधारणेला विघातक अशा कर्मकांडाविषयी चीड 
होती. तसेच व्यक्ति आणि समाजाला खरा परमार्थ समजावून सांगण्याची 
अखंड तळमळ होती. 


मंत्र जगतातील रहस्ये ज्यांनी उलगडून दिली त्या भासुरानंदांचे हे चरित्र 
आहे. बीजाक्षरांच्या साहाय्याने विविध देव-देवतांचे, विविध शक्ति- 
सामर्थ्य असलेले, विविध पीडाहारक किंवा उत्कर्ष साधून देणारे असे मंत्र 
तयार करणे, ते सिद्ध करणे, निःस्पृहपणे त्याचा समाजाच्या हितासाठी 
उपयोग करणे, ही सर्व कार्ये भासुरानंदांनी जीवनभर केली. भगवान्‌ शंकर 
म्हणतात- 'जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्नसंशयः|'तर मग जप 
करूनदेखील सिद्धि का मिळत नाहीत? मंत्र सिद्ध का होत नाहीत? 
याविषयी साधकाला ज्या शंका येतात, जे संशय असतात, जे तर्क आपण 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


38 


करतो किंवा जी जिज्ञासा असते त्याचे समाधान भासुरानंदांनी आपल्या 
अनेक ग्रंथांमधून केले आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे 


१. डौाँ.श्यामकांत द्विवेदी यांनी लिहिलेले श्रीभासुरानंदांचे चरित्र 

२. श्रीगुरुपरंपरा या ग्रंथाच्या दुसऱ्या खंडाच्या प्रस्तावनेत 
लिहिलेल्या नांदेडच्या श्री तात्यासाहेब तथा अंबादास कानोले 
यांनी लिहिलेले चरित्र 

३. बंगलोरच्या श्री अनिलकुमार नागरकट्टी यांनी लिहिलेले चरित्र 

४. काही वेबसाईट्सवर वर्णिलेले चरित्र 

५. डॉ.भीमाशंकर देशपांडे यांनी लिहिलेला शोध-निबंध आणि 

६. श्री सोमयाजीरचित गुरुपरंपरा या ग्रंथातील दोनशे सत्ताविसाव्या 

सत्पुरुषाचे म्हणजेच श्रीभासुरानंदांचे चरित्र (सर्ग ३५ ते ४३, अध्याय ४१ 

ते ४९. हे सर्व संदर्भ विचारात घेऊन खालील त्यांचे चरित्र थोडक्यात 

खाली वर्णिले आहे. 


“शुद्ध बीजापोटी|फळे रसाळ गोमटी|| 

किंवा पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा| 

ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा ||” 
ही तुकोबांची वचने अतिशय स्पष्ट अर्थाची आहेत. मुलांच्या किंवा 
शिष्यांच्या सद्गुणांमुळे गुरूंचा परिचय व्हावा, यासारखी चांगली गोष्ट 
नाही. यामुळे उभयतांचाही लौकिक वाढतो. याचाच जणु प्रत्यय 
विजापूरच्या गंभीररायांना आला. कारण त्यांच्या पोटीच श्री 
भासुरानंदांचा जन्म झाला. 


सर्व गुणांचे बीजस्थान अशी ख्याति झाल्याने त्यास विजापूर हे नाव 
पडले. त्या नगरावर एक यवन राजा राज्य करीत असे. तो बुद्धिमान 
होता. प्रजेचे पुत्रवत्‌ पालन करीत असे. म्हणूनच अनेक विद्वान पंडित 
त्याच्या पदरी होते. त्यापैकीच एक श्री गंभीरराय होते. ते अनेक शास्त्रांचे 
प्रकांडपंडित होते. त्यांना फारसी भाषा अवगत होती. त्यांनी यवन 
धर्मग्रंथांचा अभ्यास केला होता. दरबारात ते अमात्यप्रमुख म्हणजेच 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


39 


पंतप्रधान होते. गंभीररायांना विचारल्याशिवाय राजा कुठलाही निर्णय 
घेत नसे, इतका त्यांचा दरबारात वचक होता. 


एकदा गंभीररायांस कचेरीत येण्यास उशीर झाला, म्हणून विजापूरचा 
राजा स्वत: अश्वक्रीडेचे निमित्त करून त्यांच्या घरी गेला. तेव्हा त्यांनी 
पाहिले की, गंभीरराय काही निवडक मंडळींसोबत मोठ्या आवाजात 
चर्चा करीत होते. ती चर्चा राजाने ऐकली. त्याला गंभीरराय सांगत 
असलेला विषय व त्यावरील विवेचन आवडले. राजाने चौकशी केली 
म्हणून गंभीररायांनी सांगितले की, एकलक्ष श्लोकाच्या जगप्रसिद्ध 
महाभारत या ग्रंथातील एका श्लोकासंबंधी ती चर्चा चालली होती. ते 
ऐकून राजा फार आनंदित झाला. त्याने राजकार्यं समजून संपूर्ण 
महाभारत फारसीत करण्याची गंभीररायांना गळ घातली. राजहट्टाच्या 
अनुरोधाने गंभीररायांनी संपूर्ण महाभारताचे फारसीत भाषांतर केले. 
बादशहाने त्यांना 'भारती' या पदवीने गौरविले. गंभीररायाचे 
गंभीरभारती झाले. 


गंभीररायांनी आपल्या 'विष्णुनामप्रसूनांजलि' (विष्णुसह्रनामावरील 
टीका) या ग्रंथात आपला वंशपरिचय दिला आहे. त्यानुसार श्री एकनाथ हे 
त्यांच्या मूळ पुरुषाचे नाव होते. या श्री एकनाथांचा मुलगा पंडित तुकदेव 
आणि नातू यमाजी पंडित होते. यमाजींच्या पत्नीचे नाव होते चंद्रमाम्बा. 
याच दाम्पत्यांच्या पोटी गंभीररायांचा जन्म झाला. ते पुढे विजापुरलाच 
राहू लागले. गंभीररायांच्या पत्नीचे नाव कोणमांबा होते. या दाम्पत्याला 
पुत्रलाभ झाला. त्याचे नाव ठेवले होते नारायण. पण हा बालक सामान्य 
बुद्धीचा होता. अध्यापनादि प्रयत्न करूनसुद्धा त्या मुलास पित्याच्या 
योग्यतेस शोभेल असे ज्ञान प्राप्त करून घेता येईना. म्हणून गंभीरराय 
आणि विशेषतः कोणमाम्बा काळजी करीत असे. 


दैवयोगाने एके दिवशी एक सिद्ध सत्पुरुष त्यांच्या घरी अचानक आले. 
अतिशय निस्पृहपणे तो भविष्यवेत्ता बोलताना पाहून कोणमाम्बेने आपली 
व्यथा सांगितली. सिद्धाने सांगितले की, तुझ्या पोटी तुझ्या पतिहून 
विद्यायुक्त, कीर्सीसिणप्रषिशंकरु,०भीर्षासफःभाणग्रकर्ताङ ATT LT भास्कर, 


40 


काव्यात प्रतिकालिदास, भाषणात प्रतिबृहस्पति, असा मुलगा येईल. पण 
त्यासाठी तू सूर्यव्रत करावेस. सिद्धाच्या सांगण्यावरून कोणमाम्बेने 
सूर्यत्रताची कडकडीत उपासना केली. श्रावणाच्या पहिल्या रविवारपासून 
माघातील सप्तमीपर्यंत कोणमाम्बेने कामनिक सूर्यव्रत अतिशय तत्परतेने 
आणि श्रद्धेने पार पाडले. पुढे गंभीरराय सहकुटुंब हैद्राबादला गेले असता 
तिथेच कोणमाम्बा प्रसूत होऊन मुलगा झाला. 


तिसऱ्या वर्षापासून वेदांची षडांगे तो आपल्या पित्याकडून समजावून घेऊ 
लागला. प्रतिवर्षींप्रमाणे राजाची अनुज्ञा घेऊन पितृकार्यासाठी गंभीरराय 
सहकुटुंब काशी-गया-प्रयाग या त्रिवेणी संगमास आले. पितृश्राद्ध पार 
पडले. गंभीररायांचा अधिकार मोठा असल्याने अनेक शास्त्री पंडित 
त्यांच्याकडे येत असत. लहान भास्कर त्यावेळी चार वर्षांचा होता. त्याचे 
वास्तविक पाहता त्यावेळी मुंजीचे वय नव्हते. पण गंभीररायांचा 
काशीचा मुक्काम संपत आल्याने ब्राह्मणांनी घाई केली.व्रतबंध संस्कार 
झाला भास्करास गंभीररायांनी अर्थपूर्ण गायत्रीमंत्राचे उच्चारण करविले. 
मुंज लवकर ठरल्यामुळे विनोदाने ब्राह्मणमंडळी भास्करास म्हणाली की, 
पत्नी लवकर मिळावी म्हणून बापाने मुंज लवकर केली वाटते. त्यावर चार 
वर्षाच्या भास्कराने ताडूकन उत्तर दिले की, मिष्टान्न खावयास मिळते 
म्हणून सांसारिक लोक वानप्रस्थ उल्लंघून जसे संन्यास ग्रहण करतात 
तसेच हे झाले. चार वर्षाच्या बालकाचे हे अनपेक्षित पण चपखल उत्तर 
ऐकून ब्राह्मण चकित झाले. 


श्रीशृंगेरी मठाश्रित विद्यानृसिंह हे श्रुति-स्मृतींच्या रहस्यासहित अठरा 
विद्यांचे मर्मज्ञ जाणकार होते. त्यांची आणि गंभीररायांची विजापुरास 
भेट झाली. भास्कराचे पाठांतर व वेदोच्चारण ऐकून नृसिंहगुरूंनी 
भास्करास आपल्या मुलाबरोबर वेद शिकविण्यास प्रारंभ केला. पहिल्या 
वर्षी ऋग्वेद, दुसऱ्या वर्षी यजुर्वेद, तिसऱ्या वर्षी अथर्ववेद अभ्यासून 
झाला. मध्यंतरी पित्याने भास्करास त्याच्या विवाहाप्रीत्यर्थ विजापुरास 
बोलावून घेतले. विवाह झाला. भास्कराच्या पत्नीचे नाव होते पद्मावती 


घरी राहून रुक्मण्णापंडिताकड्न भास्कराने विरस छन्दशास्त्राचा अभ्यास 
C-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


41 


केला. रुक्मण्णापंडित किंवा रुक्मांगपंत पंडित इ.स.१६१० ते १७११, हे 
विजापूर येथील कृष्णपंडित यांचे सुपुत्र, आईचे नाव लक्ष्मी, गोत्र वत्स. हे 
तुकाराम, रामदासांच्या समकालीन होते. 


त्यानंतर अकराव्या वर्षापर्यंत छंदकिरिट, छंदोभास्कर आणि छंदकौस्तुभ 
हे तीन निबंधवजा छोटे ग्रंथ भास्करांनी लिहिले. विशेष म्हणजे संस्कृत 
भाषेतील हे ग्रंथ पंडितांनादेखील मान्य झाले. पुन्हा नारायणपेठेस येऊन 
नृसिंह दीक्षितापासून आयुर्वेद आणि धनुर्वेद हे शिकून घेतले. पुढे एका 
वर्षात गानयुक्त गांधर्ववेद आणि स्थापत्यशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण केला. 
शिवाय अवघ्या सोळा वर्षापर्यंत अठरा विद्या, अठरा पुराणे 
नृसिंहगुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भास्कररायांनी अभ्यासले. 


राजाज्ञेप्रमाणे गंभीरराय प्रजेतील न्यायव्यवस्था पाहण्याकरिता पर्यटन 
करू लागले. सोबत अर्थातच सगळा परिवार होता. प्रमुख अमात्य 
असल्यामुळे गंभीरराय ऐश्वर्यवंत होते. पर्यटनाचेवेळी भास्कर त्यांना 
त्यांच्या कामात मदत करीत असे. त्याची न्यायनिवाडा करण्याची आणि 
राजकर्मचाऱ्यांकडून आय-व्यय तपासण्याची पद्धत पाहून गंभीररायांना 
अतिशय संतोष होत असे. आपला कारभार पुढे भास्करावरच सोपवावा, 
हा विचारदेखील त्यांच्या मनी डोकावत असे. 


एकदा फिरता फिरता ऐन दुपारी विश्रांतीसाठी गंभीरराय एका वृक्षाच्या 
गर्दछायेत विसावले. तेथून किंचित दूर त्यांनी एक शिवभक्त योगी 
आपल्या आश्रमात ध्यानस्थ बसलेला पाहिला. इकडे त्या योग्यास 
नित्याप्रमाणे शिवाचे ध्यान करताना शिवमूर्ती तेजोहीन दिसू लागली. 
आज असे काय झाले म्हणून तो योगी आश्रमाबाहेर आला. त्याने पाहिले 
नदीच्या पलीकडे मनुष्य समुदाय विश्रांति घेत होता. भूत, भविष्य 
जाणता त्या योग्याने अंतरी ताडले की ज्या भास्कराच्या दर्शनार्थ तो त्या 
आश्रमात तिष्ठत होता, तोच पैलतिरी आलेला आहे. योगी आनंदला. 
तिसऱ्या प्रहरी काही निवडक लोकांसवे गंभीरराय त्या योग्याच्या दर्शनार्थ 
गेले. एकांतात तो योगी गंभीररायास म्हणाला की तुझा मुलगा अलौकिक 
आहे. 'तो' ८क्षपस्कराण्णछुछूपा ० ग्रलफ़च्या! एकाने” AH MEO ज्ञानप्रकाश 
42 


पाडण्याकरिता आलेला आहे. तेव्हा त्याला राज्यकारभारात गुंतवून 
यवनांची चाकरी करण्यास सांगू नकोस. 


वेदाविरुद्ध जी नाना मते पसरली आहेत ती मते नष्ट करण्यास पूर्वी 
शंकराचार्यांचा अवतार झाला होता. तसेच कार्य करून तुझा भास्कर पुन्हा 
सद्धर्म स्थापणार आहे. तेव्हा त्याला दिग्विजयार्थ संचार करू दे. एके 
दिवशी मुलाला एकांती घेऊन गंभीरराय म्हणाले- भास्करा, दैवयोगाने तू 
माझा पुत्र झाला आहेस. राजकार्यात गुंतून यवनांची सेवा करणे हे तुला 
उचित नाही. पूर्वी शंकराचार्यांनी दुर्मतींची वेदविरोधी मते खोडली 
आहेतच. परंतू पुन्हा ती वाढली आहेत, ती तू मुळापासून छेदून टाकावीत. 
त्यासाठी मी तुला मुबलक धन देतो, तुझी सोय होईल. तू सद्धर्माच्या 
प्रचारासाठी देशोदेशी संचार करावा आणि विजयी होऊन परतावे. 


पित्याच्या आज्ञेनुसार भास्कर आपल्या लवाजम्यासह प्रथम पैठणक्षेत्री 
आला. श्रीज्ञानोबामाऊली नंतर जवळपास ४०० वर्षांनी श्रीभासुरानंद 
पैठणला गेले. तेव्हा ऋग्वेदी आणि यजुर्वेदी यांच्यात aa पेटलेले होते 
स्वपक्षाचा अभिमान धरावा म्हणून दोघेही भास्कराला स्वतंत्रपणे 
विनवणी करीत होते. परंतु भास्कराने उभय पक्षाच्या विद्वानांना 
समजावून त्यांच्यात सख्य घडवून आणले. अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या 
वादात अडकल्याने विद्येचे माहेरघर असलेल्या पैठणात भास्कर येईपर्यंत 
कुणीही अजिंक्य झाला नव्हता. राजसभेतील एका लेखकाच्या ही गोष्ट 
लक्षात आली की हा भास्कर काही सामान्य नाही. तो अलौकिकच असला 
पाहिजे. तो लेखक गुरुमंत्रस्वीकृत, सकलविद्यानिष्णात, बोलका, चतुर 
आणि तेजस्वी होता. त्याने ओळखले की, भास्करास मंत्रशास्त्र सोडून इतर 
सर्व प्रकारचे योग्य ज्ञान आहे. त्या शास्त्राची महती आणि आवश्यकता त्या 
लेखकास ज्ञात असल्याने संधी साधून त्याने ही गोष्ट भास्करास सांगितली. 
भास्करास या गोष्टीचे वाईट वाटले की, आपल्या अज्ञानामुळे ही विद्या 
आपण श्री नृसिंह गुरूंपासून शिकून घेऊ शकलो नाही. आता आपणास 
कोण शिकवील? तेव्हा ते मनोमन नूसिंहगुरूस शरण गेले आणि माझी 


अडचण दूर करावी अशी प्रार्थना केली. प्रार्थना लगेच फळली. कारण त्या 
C-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


43 


लेखकाने सुरतनिवासी श्री प्रकाशानंदांचा उल्लेख केला आणि 
भास्कररायांनी मंत्रशास्त्र शिकण्याचा मनोमन निश्चय केला. 


सहा महिने पुरेल इतके धन-धान्य शिष्यास दिले आणि आपण एकटेच 
सायंकाळी सुरतेसाठी पायीच निघाले. श्रीविद्योपासक, अविच्छिन्न 
शांकरपरंपरेचे नागरब्राह्मण, सूरतनिवासी साधक आणि तपस्वी श्री 
शिवदत्त शुक्ल (दीक्षानाम प्रकाशानंद) यांच्याकडे पत्ता विचारीत 
भास्करराय पोहोचले.त्यावेळी प्रकाशानंद मंत्रजप करीत होते. कुणीतरी 
aaga झालेला धनवंत मलीन कपडे घातलेला त्यांनी पाहिला. जप 
करीत असल्याने न बोलताच बसा-स्वस्थ व्हा अशी खूण त्यांनी 
भास्कारांस केली. राहण्याची परवानगी मिळाली असे मानून भास्कराने 
गुरुसेवेस आरंभ केला. सडा-सारवण करावे, पूजेची उपकरणे घासून पुसून 
ठेवावीत, वस्त्रादि धुवावेत. पडेल ते काम करून व मिळेल ते खाऊन 
भास्कर तेथे राहु लागला. आत्मस्वरूपाचा अनुभव येण्यासाठी अत्यंत नम्र 
व निरहंकार वृत्तीने आणि शरीर मन-जीव-भावाने सद्गुरूंची सेवा करावी 
आणि मग अशा प्रेमाने केलेल्या सेवेने ते प्रसन्न होऊन आत्मज्ञानाविषयी 
प्रश्न केल्यास त्याचा बोध करून देतात. हे ज्ञान WA झाले असता 
अंतःकरण संकल्प करणेच विसरते. म्हणजे आत्मपदार्थावाचून इतर 
पदार्थाची ते कल्पनाच करीत नाही आणि जीवनमुक्त जीवन जगता येते. हे 
तत्व भास्कररायास पूर्ण ज्ञात होते म्हणून ते गुरुसेवेत रत झाले. 


भास्कर हा सामान्य शिष्य नाही ही गोष्ट गुरुकन्येच्या लक्षात आली. तिने 
आपल्या पित्यास सांगितले की, हा कुणी विद्वान महापुरुष असावा. कन्येचे 
म्हणणे ऐकून प्रकाशानंदांनी त्याला विचारायचे ठरवले. भास्कर 
सेवाकार्यात तत्पर असला तरी दूर दूर राहत असे. इतर शिष्यांमधून 
त्याला बोलण्याची संधी प्रकाशानंदांसही मिळाली नाही. 


अचानक एके दिवशी दिख्विजयार्थ निघालेले दिल्लीश्वराचे आश्रित आणि 

महान पंडित असलेले चौघे बंधू फिरत फिरत सुरतेस आले. 

दिल्लीश्वराच्या आज्ञेनुसार सर्व राजे त्या पंडितांचे आदरातिथ्य आणि 

सत्कार करीत". हवेलेएइल्याप्रमकोऽ्क'ऽलुरलेख्क5रक्नामे E paT सत्कार 
44 


करण्याचे ठरविले. सोबत येण्याची राजाने शुक्‍लजींना विनंती केली. नित्य 
आहिनकाची वेळ भंग होत असल्याने ते थोडे नाराजीनेच जाण्यास 
निघाले. अध्यापनाची वेळ भंग होत असल्याने हीच संधी आहे असे जाणून 
भास्कराने सद्गुरूंना नमस्कार केला आणि पुढे हात जोडून उभा राहिला. 
अतिशय नम्रतेने भास्कर म्हणाला की, एवढया शिष्यांच्या अध्यापनाची 
वेळ आहे आणि दिल्लीश्वराच्या कुण्या आश्रित पंडितांचा सत्कार 
करण्यासाठी आपण जाण्याची तशी आवश्यकता नाही, असे वाटते. 
भास्कराचे हे बोलणे गुरुकन्येस आवडले आणि तिने अनुमोदन दिल्याने 
आणि भास्कराची अध्यापनाची प्रीती ऐकून शुक्लजींनी जाणे रहित 
केले.खरे म्हणजे सत्य हे स्वत: सिद्धच असते आणि परीक्षेच्या वेळी त्याचा 
विजय होतोच. किंबहुना त्याचाच विजय होतो. तरीदेखील हेतुपुरस्सर 
असत्य आणि अनीतीचा आधार घेऊन सत्य सिद्ध करण्याचा प्रसंग येतो. 
तसाच भास्कररायांच्या जीवनात एक प्रसंग आला होता. भास्कराने 
प्रसंगावधान राखून शत्रूस नामोहरम करून यशश्री कशी खेचून आणली ते 
पाहूया.. 


तिकडे राजाने स्वत: त्या पंडितास सन्मानपूर्वक नगरात आणून त्याची 
राहण्या खाण्याची व्यवस्था ठेवली. शुक्लजींची त्या पंडितास ऐकून 
माहिती होती आणि ते स्वागतास आले नव्हते ही बाब त्या पंडितास 
खटकली. ते पंडित म्हणजे चौघे बंधू वेगवेगळ्या शास्त्रात प्रवीण होते. 
पहिला व्याकरणशास्त्रात, दुसरा व्याकरण आणि मीमांसाशास्त्रात, तिसरा 
व्याकरण-मीमांसा व न्यायशास्त्रात तर चौथा या तीन शास्त्रांशिवाय 
वेदांतशास्त्रात प्रवीण होता. ते चौघेही शुक्लजींवर रुष्ट होऊन त्यांच्याशी 
वाद घालून जिंकण्याच्या उद्देशाने स्वत:च शुक्लजींकडे आले. 


त्यांनी पूर्वपक्ष मांडताच शुक्‍लजींनी त्या चौघांनादेखील उत्तरपक्षाने 
पराजित केले. परंतु चौथ्याने वेदांत सिद्धांतावर स्वत:च शंका घेऊन स्वत: 
पूर्व पक्ष मांडण्यास सुरवात केली. तो म्हणाला विश्वनिर्मिती कशी झाली? 
ब्रह्म हे असंग, अक्रिय, अविकारी असल्याने त्यापासून विश्वाची उत्पत्ती 


कशी संभवते? मग ते नाही म्हणावे णावे तर ते प्रत्यक्ष दिसते याची वाट काय? 
C-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


45 


जड आणि अजड पदार्थ जर एका ठिकाणी राहू शकत नाहीत तर मग 
ब्रह्माच्या आश्रयाने विश्वाची घडणी असंभव आहे. आता विश्व तर 
त्रिगुणात्मक आहे आणि माया कल्पित आहे. म्हणजे ब्रह्मात विश्वाचा 
संभाव नाही आणि मायेला अस्तित्व नाही, मग विश्वनिर्मिती कशी 
झाली? असा प्रश्न त्या चौथ्या बंधूने केला. तो पुढे म्हणाला की, माझ्या 
शंकेचे निरसन करावे., अन्यथा मी तुमच्याकडून पराजित झालो आहे असे 
जयपत्र लिहून द्यावे. कारण आम्ही दिग्विजयार्थ निघालो असून भेटतील 
त्या सर्व पंडितांना पराजित केले आहे. तेव्हा अभिमानी अशा 
तुमच्यासारख्या पंडिताचा आमच्यापुढे काय पाड? 


शुक्लजी आत्मवेत्ते होते. त्यांनी त्यांची दर्पोक्ती ऐकली. क्षणभर विचार 
केला की विश्वनिर्मिती-ब्रह्ममाया या शुष्क विषयावर देहबुद्धीच्या 
माध्यमातून कशासाठी वाद घालायचा, म्हणून त्या पंडितास शुक्लजींनी 
जयपत्र देण्याची तयारी दर्शविली. पण पूजेची भांडी घासत असलेल्या 
भास्करास ते पटले नाही. आपले सद्गुरू न्यूनता घेण्यास प्रवृत्त होताहेत हे 
त्याला सहन झाले नाही. भरल्या हातांनी तो तेथे आला. गुरूंना वंदन 
केले. त्या पंडितास म्हणाला की तू परोक्षानुभूतीतून प्रश्न केला आहेस. 
माझे गुरु आत्मवेत्ते आहेत, त्यांना अपरोक्षातुभूती ते तुझ्याशी वाद 
घालण्याचा कंटाळा करीत आहेत. तू पूर्वपक्ष मांडताना जो काही संशय 
घेतला आहेस आणि वादापूर्वीच जयपत्र मागतो आहेस त्यावरून तू जसा 
अनात्मज्ञ आहेस तसाच मीदेखील आहे. तेव्हा माझ्याकडून उत्तर घे आणि 
माझ्याशी वाद घाल. आणि वाद झाला. 


भास्कर म्हणाला- कफ-वात-पित्ताच्या वैषम्याने जसे स्वप्न पडते व ते 
तेव्हा त्याला खरे वाटते आणि जागृती अवस्थेत तो स्वप्राकार होत नाही, 
तसेच आत्मविस्मृती झालेल्या तुझ्यामाझ्यासारख्याला हे विश्व खरे वाटते. 
सूर्याच्या तीव्र किरणांनी जमिनीलगतची हवा तापून ती वर जात 
असताना हरिणाला जशा पाण्याच्या लाटा दिसतात, ते पाण्याच्या 
अस्तित्वाच्या आशेने त्यापाठी भ्रमिष्टाप्रमाणे पळत सुटतात. तसे तुझ्या 


माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला जगाचे अस्तित्व खरे वाटते. ते मिथ्या 
0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


46 


आहे हे कळत नाही. म्हणजे ज्याला आत्मज्ञान नाही त्यालाच जगाचे भान 
असते. 


एरव्ही ज्ञात्याला सर्वत्र ब्रह्म परिपूर्ण व्यापक आहे, तेच सत्य आहे आणि 
जीवसुद्धा ब्रह्मच आहे असाच अनुभव असतो. तू विद्वान आहेस. विश्व हे 
मिथ्या आहे हे जाणतोस. तरी वंध्या स्त्रीचा पुत्र घरात आहे की नाही या 
प्रश्नासारखाच प्रश्न तू काढलास की, विश्व ब्रह्मात आहे की नाही.. ब्रह्म हे 
एक आणि अद्वितीय असून तेथे माया आणि गुणांचे अस्तित्व संभवत नाही. 
सर्व शास्त्रांचा सखोल अभ्यास झालेला असल्याने त्या वल्लभ सांप्रदायी 
आचार्यांचा पराभव करून भास्कररायाने शाइकर मताची ध्वजा 
फडकाविली आणि ते चौघेही बंधू खाली मान घालून भास्करावर 
जळफळत परंतु उद्या पुन्हा वाद करू असे सांगून परतले. 


भास्कराची असामान्य बुद्धिमत्ता, प्रगल्भ ज्ञानसंपदा, कमालीचे 
वाक्चातुर्य आणि विलक्षण नम्र भाव पाहून शुक्लजी अतिशय प्रसन्न झाले. 
भास्करास म्हणाले- अरे तुला एवढे येत असून तू माझ्याकडे सेवकाप्रमाणे 
राहून रात्रंदिवस का कष्ट करतोस? तेव्हा भास्कराने अतिशय विनयाने 
निवेदन केले की, श्रीचरणापासून महामंत्राचे रहस्य तथा विधान 
मिळविण्याची इच्छा आहे. प्रसन्नपणे हसून शुक्लजी म्हणाले वेद-वेदांग 
जाणत्या मुलाला मी श्रीविद्या का नाही देणार? निश्चितपणे देईन. 


दुसरे दिवशी सकाळीच भास्कर उठला. सद्गुरूंना म्हणाला की मी त्या 
चौघा पंडितांच्या निवासस्थानी जाऊन येतो. कुटिल कारस्थानी ते चौघे 
पंडित पराभवाने अपमानित झाल्याने गप्प बसणार नाहीत, काही तरी 
अभिचार प्रयोग करतील. सद्गुरूंनी परवानगी दिली. आशीर्वाद दिला. 
भास्करास आलेले पाहून त्यातील तिघे पुढे आले. वर वर का होईना, हसून 
भास्कराचे स्वागत केले. पण त्यातील चौथा दिसला नाही म्हणून 
भास्करास लगेच शंका आली. घर पाहण्याचे निमित्त करून भास्कर सबंध 
घरात त्या चौथ्यास शोधू लागले. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


47 


ईशान्य दिशेस एका कोपऱ्यात तो पडद्याआड अनुष्ठानास बसलेला 
दिसला. समोर कलश, त्यावर भूर्जपत्रावर काढलेले स्तंभनयंत्र, 
उदकपात्रातून सुवर्ण शलाकेने यंत्रावर जलसिंचन चाललेले होते. 
भास्कराने ओळखले की, प्रतिस्पर्ध्याचे म्हणजे आपलेच वाक्स्तम्भन 
करण्याच्या हेतूने मांडलेला हा अभिचार प्रयोग चालला आहे. क्षणाचाही 
विलंब न करता भास्कराने प्रसंगावधान राखून भोवळ आल्याचे सोंग 
करून उभ्या उभ्याच त्याच्या साधनसामग्रीवर कोसळला. साधन 
विस्कळीत झाले, भूर्जपत्रावरील यंत्र फाटले. उदक, कलश अस्ताव्यस्त 
पडला. इकडे हे तिघे घाबरून गेले. त्यांनी भास्करास तोंडावर पाणी 
मारून उठविले. वस्त्र भिजवून त्यांनी भास्कराचे डोळे पुसले. 


भास्कराने सावध झाल्याचे सोंग केले आणि म्हणाला, पित्ताच्या प्रकोपाने 
मला कधी कधी अशी भोवळ येते. कुणीतरी पूजा करीत होते पण मला 
काहीच कळले नाही. माझ्या पडण्याने त्यांची पूजा भंग पावली असेल. 
तुम्ही थोर विद्वान आहात. मला माझ्या हातून घडलेल्या अपराधाची क्षमा 
करा. शत्रूचे मर्मस्थान ओळखून घाव घालणे ही युद्धनीती भास्करास 
चांगलीच ठाऊक होती. त्याची ती नम्र वाणी ऐकून ते म्हणाले- छे छे 
काही अपराध घडला नाही, कारण तुझी शुद्धच हरपली होती. पुढे 
म्हणाले- आम्ही या पृथ्वीवर फिरून विजय संपादन केले आहेत. पण 
तुझ्यासारखा विद्वान आम्हाला भेटला नाही. तेव्हा तुझीच आमच्यावर 
कृपा व्हावी ही मनी आस्था आहे. तरी तुम्हाला काही तरी द्यावे अशी 
आमची आस्था आहे. परंतु आम्ही प्रवासी आहोत, आम्हाला जे शक्‍य आहे 
त्यातलेच जर मागितले तर आम्ही समाधानाने देऊ, आमच्याच जवळ 
नसेल ते कसे देणार? 


हे त्यांचे भाषण ऐकून, चालून आलेल्या संधीचा पुरेपूर उपयोग घेण्याच्या 
उद्देशाने भास्कर लगेच म्हणाला- तुमच्या उपयोगाची वस्तू मी मागणार 
नाही. जे तुमच्याजवळ आहे पण उपयोगाचे नाही असे काही तरी मला 
द्यावे.. हे ऐकून संतोषाने निश्चितपणे दिले असे समज, असे ते म्हणाले. 


त्यांचे आश्वासन ऐकताच भास्कर म्हणाला - मला तुम्ही मिळविलेली सर्व 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek tion 


48 


जयपत्रे देऊन टाका. आता ते चौघेही चकित झाले पण दिलेले वचन 
मोडवेना. अतिशय दु:खी अंत:करणाने ती जयपत्रे त्यांनी भास्करास दिली. 
भास्कराने ती गुरुचरणी अर्पण केली. ती हिरावून आणलेली जयपत्रे पाहून 
शुक्लजींना अतिशय संतोष वाटला. परंतु त्यांनी उचित दक्षिणेसह ती 
जयपत्रे पुन्हा त्या पंडितांकडे परत पाठविली. 


वर वर पाहता भास्कराने पूजेचा विध्वंस करणे हे योग्य कर्म नव्हे परंतु 
आपल्या परंपरेनुसार कुठल्याही क्रियेमागील हेतू महत्वाचा असतो. हेतू 

निव्वळ स्वार्थी किंवा द्वेषयुक्त असेल आणि वरवर दिसणारे कर्म कितीही 
चांगले किंवा स्तुत्य असले तरी उपयोग नाही हे लक्षात घेऊन भास्कराने 
त्याच्याच वाक्स्तम्भनार्थ (वाक्स्तम्भनार्थ-ऐनवेळी बोलती बंद व्हावी 
किंवा बुद्धी भ्रमित होऊन योग्य ते उत्तर सुचू नये म्हणून केलेला अभिचार 
प्रयोग) केलेला पूजेचा विध्वंस हे अयोग्य कर्म ठरत नाही. 


षोडशीसारख्या दुर्लभ मंत्राच्या दीक्षा ग्रहणाच्या समारंभास भरपूर खर्च 
येणार हे पाहून शुक्लजी भास्करास म्हणाले- तू आमच्या कीर्तीस कारण 
आहेस. आम्ही यशोधनाने श्रीमंत आहोत परंतु व्यावहारिक धन 
आमच्याकडे नाही. हे ऐकून भास्करराय शुक्लजींच्या शिष्यमंडळींस घेऊन 
द्रव्यसंपादनार्थ बाहेर पडले. एव्हाना भास्कररायांची कीर्ती चारही दिशेस 
पसरली होती. आणि दिल्लीतील पंडितास वादात जिंकल्यामुळे आणखी 
लोक आकर्षित होत होते. भास्करराय गावोगावी फिरले प्रांताप्रांतात 
फिरले. अनेकांची संकटे हरण केली. अनेक लोक शिष्य झाले. 
दीक्षाग्रहणार्थ लागणारा सर्व खर्च आम्ही देऊ असे म्हणणारे अनेक हात 
आनंदाने पुढे आले. शुक्लजी अतिशय प्रसन्न झाले. पूर्णाभिषेकाची तयारी 
झाली. स्वत: शुक्लजी वेदोक्त वाचन करीत होते. सर्व ऋत्विज, सुवासिनी 
आणि कुमारिका यांचे वस्त्रालंकारांनी पूजन झाले. चौसष्ट उपचारांनी 
चक्रेश्वरी महात्रिपुरसुंदरीचे अर्चन झाले. स्वत: शुक्लजीनी ऋत्विजांसह 
सिद्ध अशा नवकुंडात हवि अर्पण केला. तीन जलकुंभातील पवित्र उदकाने 
कृपापात्र अशा भास्करास सद्गुरूंनी अभिषेक घातला. भास्कराने अत्यंत 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


49 


लीनतेने सद्गुरूंना साष्टांग प्रणिपात केला. गुरूंनी प्रसन्नपणे आशीर्वाद 
दिला आणि दीक्षानामाभिधान झाले 'भासुरानंद'. 


भास्कररायाचे भासुरानंद झाले. सद्गुरुचरणी भासुरानंदांनी एकलक्ष 
दक्षिणा ठेवली. गुरुमाता आणि गुरुकन्येला वस्त्रभूषणे अर्पिली. सर्व 
उपस्थित ऋत्विजांना यथोचित दक्षिणा अर्पिली. सर्व गावजेवण झाले. 
आणि अशा प्रकारे पूर्णाभिषेकाचा समारंभ पार पडला. भासुरानंदांनी पुढे 
सद्गुरूंची आज्ञा मागितली. मोठ्या कष्टाने ती मिळाली. गुरुमातेचा 
निरोप घेताना सर्व उपस्थितांचे डोळे पाणावले. सांदीपनी ऋषींच्या 
आश्रमातून नंदनंदन गोपालकृष्ण निरोप घेताना जसे झाले असेल तसाच 
प्रसंग होता. मोठ्या कष्टाने गुरुमातेने भासुरानंदांना निरोप दिला. 
भासुरानंद परत आपल्या शिष्याकडे पैठणनगरीत आले. मंत्रलाभ 
झाल्यापासून भासुरानंद अधिकच कांतिमान दिसत होते. पुढे पित्याची 
भेट घेण्यास भासुरानंद पालखीतून विजापूरला आले. पित्यास नमस्कार 
केला. भास्करास पाहून गंभीररायांनी आलिंगन दिले. मस्तकाचे अवघ्राण 
केले. कुशल विचारले. घडलेली सर्व हकिकत पित्यास सविस्तर सांगितली. 


गंभीररायास अतिशय आनंद झाला. काही दिवस भासुरानंद विजापूर 
मुक्कामीच होते. त्यावेळी अध्यापनाचे काम करीत असत. परंतु 
भासुरानंदांचे ज्येष्ठबंधू नारायणाला त्यांचे हे वाढलेले महत्व मानवेना. तो 
भासुरानंदांचा द्वेष करीत असे. हे सर्व अंतरी जाणून आणि त्याच्या 
परिणामाची जाणीव ठेऊन भासुरानंदांनी पित्याच्या आज्ञेने पत्नीसह 
आणि शिष्यांसह विजापूर सोडले आणि ते दिखिजयार्थ पर्यटनास निघाले. 


प्रथम उत्तर दिशेस ते निघाले. भासुरानंदांचे माहात्म्य ऐकून त्या त्या 
प्रांतीच्या राजाने त्यांचा सन्मान करावा, पूजा करावी. जे कुणी अभिमानी 
पंडित भेटले त्यांना वादात जिंकावे. काहीवेळा अभिचार पीडित लोकांना 
त्याच्या त्रासातून सोडवावे. कामनिकांच्या इच्छा पुरवाव्या. असे करीत 
पर्यटन चालू होते. असेच फिरता फिरता भासुरानंद भालकीस आले. 
पृथ्वीच्या भालभागी म्हणजे ललाटस्थानी असल्याने त्या गावास भालकी 
असे म्हणतातःभपलके/ब्रु हेन्लेीभ्कअ्गमकैधल$ ty Ramtek Collection 
50 


त्या प्रांतीचा राजा होता चंद्रसेन त्याचा थोडक्यात इतिहास असा- 


शाहू महाराजांच्या घोडदळाचे दोन मुख्य सरदार संताजी घोरपडे आणि 
धनाजी जाधव यांचा निजामशाहीवर अतिशय वाचक होता. त्यातील 
जाधवांची जहागीर वीस परगण्याची होती. आणि त्यातील काही गावे 
भासुरानंदांच्या जाण्यायेण्यातील होती. पुढे याच धनाजी जाधवांचा 
मुलगा चंद्रसेन जाधव हा निजामास मिळाला. आणि तरीही या चंद्रसेन 
जाधवाच्या मुलास म्हणजे रामचंद्र जाधवास निजामाने कपटाने मारले. 
असा इतिहास आहे. 


चंद्रसेन अतिशय बुद्धिमान, शूर, लढवय्या आणि कडकडीत धर्माभिमानी 
होता. पुण्याचे शूर पेशवे आणि नागपूरचे भोसले यांचा निजामास फार 
धाक वाटत असे. म्हणून हैदराबादेचा निजाम चंद्रसेनास आपला मित्र 
मानीत असे. एकदा असेच निजाम म्हणाला की, चंद्रसेना तू जर 
माझ्याबरोबर जेवण घेशील तर मी तुला अर्ध राज्य देईन. त्याचवेळी 
चंद्रसेन ताड्कन म्हणाला की, राजन्‌ राज्यापेक्षा धर्म श्रेष्ठ असतो. तो 
ईश्वराने दिलेला असतो. तो पराक्रमाने मिळविता येत नाही. एकवेळ 
पृथ्वीचे राज्य मिळविता येईल पण धर्म नाही. तो जन्मतःच प्राप्त असतो. 
आणि राज्याच्या लोभाने स्वधर्माचा त्याग करावा हे माझ्या मताप्रमाणे 
उचित नाही. त्यावेळी तरी निजाम बरे म्हणून गप्प बसला. परंतु अंतरी 
त्याने ठरवून टाकले की, काही करून याला यवन करायचे. 


त्या परिस्थितीतच निजामाला एक यवन मांत्रिक भेटला. त्याला काही 
यावनी मंत्र येत होते. (काही क्षुद्र सिद्धी प्राप्त होण्यासाठी उर्दू भाषेत काही 
मंत्र आहेत. त्याच्या अनुष्ठानाने काही चमत्कारिक गोष्टी घडू शकतात) 
त्यांच्या प्रयोगबलाने तो कुणासही मोहवून वशीभूत करीत असे. 
त्याच्याजवळील सिद्धी सामर्थ्य पाहून निजाम चकित झाला. निजामाने 
त्या मांत्रिकास सांगितले की, तुझ्या मंत्रबळाने तू असे काही तरी कर कर 
की चंद्रसेन स्वतःहून मुसलमान होण्यास तयार झाला पाहिजे. या कुटिल 
हेतूने त्या मांत्रिकास एक पत्र देऊन निजामाने चंद्रसेनाकडे पाठविले. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


51 


निजामाचा खास पाहुणा म्हणून चंद्रसेनाने त्याची खास व्यवस्था ठेवली 
व जातीने लक्ष दिले. दरम्यान, या साधूने यावनी वशीकरणाच्या 
मंत्रप्रभावाने चंद्रसेनास आपलेसे करवून घेतले. आपल्या धर्माचे भ्रामक 
तत्वज्ञान वरचेवर सांगून मांत्रिकाने आपल्या मंत्रप्रभावाने चंद्रसेनास इतके 
प्रभावित केले की, चंद्रसेन आपले घरदार विसरला. चंद्रसेन बायको 
मुलाला विसरला. इतकेच नव्हे तर त्या मांत्रिकाकडे इस्लाम धर्म 
स्वीकारण्याचा आग्रह धरू लागला. त्या मांत्रिकाने त्यांच्या दृष्टीने चांगला 
दिवस-वार म्हणून पाच दिवसांनंतरचा खास शुक्रवार हा दिवस निवडला. 
इतका उशीर नको म्हणून चंद्रसेन त्या मांत्रिकाची विनवणी करू लागला. 


इकडे काही ब्राह्मण मंडळींस हे सर्व वर्तमान कळले. त्यांनी ते 
भासुरानंदांस सांगितले. चंद्रसेनाची पत्नी ही त्याच सुमारास हे प्रकरण 
सांगण्यास भासुरानंदांकडे आली. राणीची भासुरानंदांवर अतिशय श्रद्धा 
होती. तिने अतिशय कळवळून 'धर्म रक्षावा पती परत द्यावा' अशी 
भासुरानंदांच्या चरणी पदर पसरून विनंती केली. परमेश्वर “ये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ |” असे कधी वागू शकतो. पण संतांचे 
अंत:करण भक्तावरील संकटानेदेखील कळवळून उठते. भासुरानंदांना 
अतिशय वाईट वाटले आणि निश्चयपूर्ण स्वरात त्यांनी राणीला धीर 
दिला. 'अनुष्ठानासाठी सहस्र द्रव्य लागेल' असे सांगितले. प्रयत्न हे 
प्रारब्धाचे प्रकाशक असते, असे म्हणून राणीला परमेश्वरावर भरवसा 
ठेऊन निश्चिंत राहण्यास सांगितले. 


राणीने क्षणाचाही विलंब न करता स्वत:चा रत्नजडित कंठा विकून धन 
आणण्यास सांगितले. धनाचे काम झाले. केवळ मुदतीचे तीनच दिवस 
उरले होते. भासुरानंदांनी चाळीस ब्राह्मण अनुष्ठानास बसविले आणि 
सिद्धमंत्र दंडिनीचा एकशे बारा अक्षराचा, एक लक्ष बारा हजार जप 
सुस्पष्ट वाणीत करवून घेतला. तसेच त्या मांत्रिक फकीराचे उच्चाटन 
करण्याकरिता त्रिशतीचे पारायण स्वत: रात्रंदिवस एकासनावर बसून 
केले. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


52 


तीन दिवसात अनुष्ठान पूर्ण झाले. इकडे राणीची सेवकमंडळी 
नित्याप्रमाणे राजाचा समाचार घेण्यास त्या मांत्रिकाच्या निवासस्थानी 
गेली. अनेक पशू-पक्षी-कुत्री-कोंबडे त्या मांत्रिकाने पिंजऱ्यात कोंडून ठेवले 
होते. शिवाय काही हत्ती-घोडे चंद्रसेनाने त्याला दिलेले होते. पाहतात तर 
या सर्वांसह तो मांत्रिक पळून गेला होता. आणि चंद्रसेन साई साई म्हणत 
त्या ठिकाणी वेडयाप्रमाणे फिरत होता. चार चौघांनी बळेच उचलून 
चंद्रसेनास राणीच्या महालाजवळ आणले. त्याला पाहून राणीने 
ताबडतोब त्याला पालखीत घालून गुरुस्थानी पाठविले. आणि 
स्वत:देखील पाठोपाठ तेथे गेली. 


देवता तीर्थसिंचन आणि अभिमंत्रित भस्माचे लेपन करताच चंद्रसेन 
हळूहळू शुद्धीवर आला. त्याच्या स्मृति पूर्ववत होण्यास तीन दिवस 
लागले. शुद्धीवर येताच त्याला सखेदाश्चर्य वाटून त्याने लज्जित स्वरात 
सचिवास विचारले की, राणी कधीही अन्तःपुरातून बाहेर येत नसे. ती 
येथे कशी आली आहे? आणि हे तेजस्वी सत्पुरुष कोण आहेत? राजाला 
असेही आठवले की मी स्वत: स्वधर्मनिष्ठ असून यवन होऊ इच्छित होतो. 
नंतर सचिवाने सांगितले की, त्या महादुष्ट मांत्रिकाने आपणास भ्रमिष्ट केले 
होते. आणि भासुरानंदांनी अनुष्ठानाने आपला भ्रम दूर केला व त्या 
मांत्रिकाचेच उच्चाटन केले आहे. हे ऐकताच राजाने दोन्ही हात जोडून 
भासुरानंदांचे चरणी मस्तक ठेऊन प्रणिपात केला. सद्गुरूंनी आशीर्वाद 
दिला, राजाकडून सर्व ब्राह्मणांचे पूजन करविले आणि राजाला गणेश 
आणि बालामंत्र दिला.पुढे राजाने कृष्णानदीच्या दक्षिणेस कावेरी 
नदीच्याजवळ स्वेच्छेने एक नागर वसविले आणि त्याचे नाव ठेवले 
भास्करपुरी. तेथे भासुरानंदांनी एक शिवालय स्थापन केले आणि स्वत: 
तेथे बराच काळ राहिले. 


केल्याने देशाटन पंडितमैत्री सभेत संचार |....' ही मोरोपंतांची आर्या 
आहे. देशाटन करण्याची आपल्याकडे पूर्वापार पद्धत चालत आलेली आहे. 
पूर्वीचे अनेक ऋषि-मुनि, भगवान शंकराचार्य, माऊली ज्ञानोबा-नामदेव 
समर्थ रामदास किंवा अगदी अलीकडे ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज या 


C-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


53 


सर्वांनी देशाटन केलेले आहे. सबंध भारतभर भ्रमण करायचे, तीर्थक्षेत्राचे 
दर्शन घ्यायचे, विविध समाजातील लोकांशी संवाद साधायचा, त्यांचे 
राहणीमान, नोकरी-व्यवसाय, परिस्थिति लक्षात घ्यायची, आवश्यक तेथे 
समाज प्रबोधन करायचे असा यामागचा उद्देश असे. तसेच 
श्री.भासुरानंदांनीसुद्धा भारतभ्रमण केले होते. 


भासुरानंद मार्गक्रमण करत रामेश्वरला आले. पुढे कुंभेशाचे निवासस्थान 
महाक्षेत्र कुंभकोण येथे श्रीविष्णूच्या सहा प्रतिमांचे दर्शन घेतले. पुढे 
पक्षितीर्थ, सेतुबंध, रामेश्वर, नवपाषाणतीर्थ येथील देवतांचे दर्शन घेतले. 
येथे असतानाच पत्राद्वारे पित्याच्या निधनाची दु:खद वार्ता आणि 
पाठोपाठ माताही निवर्तल्याची वार्ता कळली. ब्राह्मणांच्या संमतीने 
श्राद्धादी कर्मे केली. रामेश्वरास त्रिशुद्धि केली. रामेश्वर या शब्दाची योग्य 
अशी फोड करून भासुरानंदांनी शास्त्री-पंडितांना प्रमुदित केले. ते 
म्हणाले, रामेश्वर म्हणजे राम ज्याचा ईश्वर असा अर्थ केला तर ते 
रामालाच विक्षेपकर होते. कारण ते पूज्याला पूजकत्व दिल्यासारखे होते. 
राम आणि ईश्वर असा समाहार द्रंद्र समास केला तर तो द्वैतदर्शक होतो. हे 
द्वैत उपासकाला दुःखकारक आहे. राम हाच ईश्वर असा कर्मधारय समास 
करावा तर सेव्य-सेवक भावाचा लोप होतो. कारण शिवपूजक रामाचा 
तसा हेतू नाही. तेव्हा रामाचा जो असे ईश असा तत्पुरुष समास केला तर 
तो रामाला विशेष संतोषकारक होईल. शिव ज्ञानरूप असल्याने "शिवो 
भूत्वा शिवं यजेत्‌ | हा अनन्यभाव अपेक्षित आहे. तेथून पुढे दर्भाशयी 
श्रीविष्णूचे दर्शन घेतले, मदुरा, मीनाक्षी, पट्टानंतशयन पद्मनाभ 
जनार्दनाचे दर्शन घेतले. 


भगवान्‌ शंकराचार्यांच्या शृंगेरी येथील पीठाधीश पुरुषोत्तमभारती यांना 
वंदन करून त्यांची स्तुति केली. आपला पर्यटनाचा हेतू स्पष्ट करून 
अतिशय नम्रतेने त्यासाठी अनुज्ञा मागितली. भासुरानंदांचा अधिकार 
जाणून स्वामींनी अनुज्ञा दिली. आणि इतर मठांनी निषेध करू नये म्हणून, 
भासुरानंदांना छत्र, चामर, दंड देऊन निरोप दिला. तेथून गोकर्ण 
महाबळेश्वर, करवीरची महालक्ष्मी, भार्गवतीर्थ, विराटपूर वाईमार्गे 


C-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


54 


भीमाशंकर, मयूरपुरीचा गणेश, गोदातीरी पंचवटीतील श्रीरामाचे दर्शन 
घेतले. पुढे त्र्यंबकेश्वर येथे भासुरानंदांचा अधिकार जाणून माधवराव 
पेशव्यांचे प्रसिद्ध न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांनी भासुरानंदांच्या 
पादुका मस्तकी धारण करून पालखीसोबत पायी चालले. 


पुढे पुण्यनगरी, सप्तशुंगीदेवी, घृष्णेश्वर, बडोदामार्गे सुरतेस आपले सद्गुरू 
प्रकाशानंद यांचे दर्शनार्थ गेले. शिष्याला पाहताच सद्गुरू आलिंगन 
द्यावयास पुढे येताच भासुरानंदांनी त्वरित पायी डोके ठेवले. तेथे अजपा 
गायत्रीजपाचा अर्थ स्पष्ट करणारे स्तोत्र गुरुस्तवनार्थ रचले. पुढे द्वारकेस 
श्रीकृष्णस्तोत्र रचले, सोरटी सोमनाथ, पांचाळदेवता, काश्मीर येथील 
शारदापीठ, ओंकार उज्जयिनी, हरिद्वार पंचप्रयाग, गंगोत्तरि, गुप्तकाशी, 
केदार, बद्रीनारायण, पशुपतिनाथ नेपाळ, अयोध्या, मथुरा, काशी, गया, 
गौतमाश्रम वंदिले.कामरूप कामाख्य सिद्धपीठी पोटभरू मांत्रिकांचा खूप 
सुळसुळाट होता. सामान्य नागरिक त्यांच्या भयाने मंदिरातसुद्धा जात 
नसत. ते त्यांचे भय जावे म्हणून भासुरानंद स्वत:च एका शिबिकेत बसले. 
सद्गुरूंचे स्मरण करून आणि पादुकामंत्र जपून नरवाहकाशिवायच ती 
शिबिका मंदिरापर्यंत आणली. ही गोष्ट सर्व उपस्थित मांत्रिकांनी पाहिली 
तरी पण त्यांच्यावर वाक्स्तम्भनाचे काही अभिचार प्रयोग केले पण 
त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही 


या अभिचार प्रयोगापासून संरक्षण होण्यासाठी भगवन्नामस्मरणासारखा 
हुकमी उपाय नाही. कारण भासुरानंदांचे मंत्रशास्त्राचे ज्ञान तर अगाध 
होतेच परंतु त्याच्या जोडीला परमेश्वराच्या चरणी दृढ भक्तिभाव होता. 

भोळ्या भाविकांविषयी अपार करूणा होती. त्यांच्या प्रभावापुढे तेथील 
मांत्रिक अक्षरशः शरण आले व परत येताना त्या मांत्रिकांनीच त्यांची 
शिबिका वाहिली. जारण-मारण-उच्चाटन यांचे मंत्र सिद्ध होऊ शकतात. 
त्याची प्रचीतिदेखील येते. पण ते वाईट उद्देशाने केल्यास स्वतःवरच 
उलटण्याची दाट शक्यता असते. 


तेथून जगन्नाथपुरी, नागपूरमार्गे औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, 
तुळजाभवार्मपिखे कर्शानाश्णेलले।०घुढेशआपले/ कुलदैबत्त/पंडरुफ्कव्या विठोबा- 
55 


रुक्मिणीचे दर्शन घेऊन पांडुरंगाष्टक रचले, सन्नतिक्षेत्री जाऊन श्री 
चंदलापरमेश्वरीचे दर्शन घेतले. 


तेथे श्रीयंत्राच्या आकाराचे मंदिर बांधून घेतले. संगमेश्वर येथे जाऊन 
चंदलाष्टक रचले आणि शेवटी स्वग्राम नारायणपेठेस आले. भास्कररायांचे 
वास्तव्य नारायणपेठ, भालकी, कृष्णा, कावेरीकाठी असताना मध्व 
संप्रदायाच्या सत्यबोधतीर्थ स्वामींचे वास्तव्य नारायणपेठेस पडले. हे 
तप्तमुद्रांकित कट्टर वैष्णव संप्रदायाचे द्रैतमतवादी होते. भासुरानंदांच्या 
घरासमोर सूर्यास्ताच्या वेळी वाद्यांचा गजर होत असे आणि ते 
विजयचिन्ह धारण करीत असत. ते त्या यतींनी पाहिले आणि क्रोधवशे तो 
वाद्यघोष स्थगित करावा असा निरोप दिला. मला वादात जिंकावे आणि 
वाद्यपताका स्थगित कराव्या या उलट निरोपाने क्रोधित होऊन ते यति 
भासुरानंदांस म्हणाले - तू गृहस्थ मी संन्यासी. हा वाद होणे शक्‍य नाही. 
तेव्हा मी द्वैत सिद्धांताचा पूर्वपक्ष पत्राने लिहून पाठवितो त्याचे उत्तर 
द्यावे. त्यावर भासुरानंद शान्तपणे म्हणाले, मी वादात पराभूत झाल्यास 
आपल्या वैष्णवांच्या तप्त मुद्रा धारण करून आपले शिष्यत्व पत्करीन 
आणि आपण हरल्यास माझे इच्छित मला द्यावे. त्या दोघांनी परस्परांना 
अनेक पत्रे पाठविली. 


जीव माझाच अंश आहे हे स्वत: भगवान्‌ बोलले तेव्हा सगळे जीव 
ब्रह्मरूपच आहेत. मग एक सुखी, एक दु:खी, एक सर्वज्ञ तर एक मूर्ख असे 
का? असे यतींनी विचारले. तेव्हा भासुरानंदांनी लिहिले- ते उपाधीभेदाने 
सुखी वा दुःखी आहेत. कारण अमूर्त जे अपरिच्छिन्न असते. ते उपाधीने 
परिच्छिन्न भासते जसे अमूर्त आकाश नीलवर्ण भासते व ढगांनी 
आच्छादिले की वेगळे भासते. म्हणजे ढगांच्या उपाधीने ते वेगळे भासते. 
कारणाहून कार्य कधीही भिन्न नसते. जसे सोन्याहून अलंकार, 
अलंकाराआधी सोने - अलंकारातही सोने - मोडले तरी सोने. 


म्हणजे अंगठी किंवा बांगड्या आदी अलंकार या उपाधी आहेत. पण मूळ 
सोनेच आहे. तसे, जीव शिररुपच्‌ आहे. ST वेगळे 


a n: 


56 


दिसतात. उपाधीचा त्याग करून अनन्य भावाने सद्गुरूंना शरण गेल्यास 
शिष्याला ईश्वरत्व प्राप्त होते. 


अशा प्रकारच्या त्या स्वामींनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला 
भासुरानंदांनी चोख उत्तर दिले. शेवटी काय लिहावे हेही यतींना कळेनासे 
झाले. आणि ते गाव सोडून कृष्णाकाठी राहावयास गेले. हे भासुरानंदांस 
कळताच त्यांनी आपला शिष्य राजा चंद्रसेन यांच्यातर्फे आमंत्रण पाठवून 
यतींना बोलावून घेतले. यती आले. त्यांना उच्चासनी बसविले. परंतु 
वादात पराभूत झाल्यामुळे माझे इच्छित देणे आपणास भाग आहे या 
वादाच्या अटीचे स्मरण करून दिले. यती म्हणाले- तुझे मागणे योग्य 
असल्यास मी सहर्ष मान्य करीन. ते ऐकून भासुरानंद म्हणाले मी काही 
याचक म्हणून मागत नाही. 


आपण वादात पराभूत झाल्यामुळे मी मागेन ते देणे आपले कर्तव्य 
आहे. आणि यतींच्या पूर्वाश्रमींच्या भावाच्या मुलीसाठी भासुरानंदांनी 
स्वतःकरिता मागणी घातली. ती यतींनी मान्य केली. विवाह झाला. 
वधूचे नाव ठेवले माध्वी. स्वत: चंद्रसेनाने तो विवाह थाटात घडवून 
आणला. यतींचा भाऊ म्हणजे भासुरानंदांचा सासरा कट्टर द्वैतमतवादी 
होता. परंतु भावाच्या वचनापुढे त्याला काही बोलता आले नाही. तो 
आतून भयंकर क्रुद्ध झाला होता. जळफळाटाने त्याने ठरवून टाकले की, 
अभिचार प्रयोग करून भासुरानंदांचा घात करावा. 


मध्यंतरी भासुरानंदांनी उत्तम शिल्पकारांकडून आपल्या 
कुलदैवताचे म्हणजेच श्री विठ्ुल-रुक्मिणीचे एक चक्राकृती मंदिर उभारले. 
हे मंदिर नारायणपेठजवळ आहे. श्री पांडुरंगाचा मुकुट आणि मंदिराचा 
आकार श्री यंत्रासारखा आहे. भासुरानंदांचा शिष्य राजा चंद्रसेन हा 
निपुत्रिक होता. त्याला पुत्र व्हावा म्हणून भासुरानंदांनी स्वतःच्या 
उपस्थितीत पुत्रकामेष्टी यज्ञ करविला. प्रसादास राजा चंद्रसेन पत्नीसह 
आला होता. आणि राजपत्नी गरोदर राहिली. भासुरानंदांनी “पुत्रवती भव' 
असा आशीर्वाद दिला. अतिशय समाधानाने चंद्रसेन परत भालकीस परत 


आला CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


57 


भासुरानंदांच्या समकालीन नरावणी गावचे नारायणदेव हे एक 
सिद्ध पुरुष होते. त्या नरावणी गावची अशी गोष्ट सांगतात की, 
प्रभुरामचंद्रांनी रावणास मारल्याने रावणी ब्रह्महत्या पाठी लागली. अनेक 
उपाय करून ती शान्त होईना. शेवटी गुरु वसिष्ठांनी रामचंद्रास 
ब्रह्मनिर्मित एका प्राचीन तीर्थात स्नान करण्यास सांगितले. आणि ती 
रावणी शक्ति नाहीशी झाली. तेव्हापासून त्या तीर्थास नरावणी हे नाव 
पडले. तेथील त्या नारायणदेव नावाच्या ब्राह्मणाची अशी गोष्ट सांगतात 
की, यांनी पस्तीस वर्ष वृक्षाची गळलेली पाने खाऊन गायत्री पुरश्चरण 
करून भ्रमरांबिका देवीला प्रसन्न करून भालकी नावाची वाक्सिद्धी प्रा 
करून घेतली होती. 


पस्तीस वर्षांचा कालावधी गेल्याने पत्नी वयस्क होऊन मूलबाळ 
होण्याची शक्यता मावळली. दुसरा विवाह करावा असा विचार मनात 
होता परंतु वय झाल्याने आणि घरी गरिबी असल्याने ते घडून येईना. एके 
दिवशी जवळच्या गावातली स्वशाखेतील एका श्रीमंत ब्राह्मणाची दहा 
वर्षांची मुलगी एकाएकी वारली. तिचे आई-वडील फार शोक करू लागले. 
गावातील लोक प्रेत नेण्यासाठी आले. तेवढ्यात नारायणदेव स्वतः तेथे 
गेले आणि त्या शोकाकूल माता-पित्यास म्हणाले की, तुम्ही या कन्येचा 
विवाह जर माझ्याशी लाऊन द्याल तर मी माझ्या सिद्धीद्वारे हिला जीवंत 
करू शकतो. त्या मात्या-पित्यांनी ते अतिशय आनंदाने मान्य केले आणि 
नारायणदेवांनी इष्टदेवतेचे स्मरण करून त्या प्रेतावर उदक शिंपडिले. 
आणि ती मुलगी झोपेतून उठल्याप्रमाणे जिवंत झाली. पुढे ठरल्याप्रमाणे 
त्यांचा विवाह झाला. 


एकदा फिरत फिरत हेच नारायणदेव भालकीस आले असता चंद्रसेनाने 
सहजच आपली पत्नी गरोदर असून तिला काय होईल असा प्रश्न 
विचारला? भविष्य जाणून घेण्याची सवय चांगली नसते. तरीपण राजा 
असो की रंक असो, उत्कंठा सर्वांना असते. हे दुबळ्या मनाचे प्रतीक आहे, 
असे प्रसंग घडून गेल्यावर पटते. असो. नारायणदेव म्हणाले की मुलगी 


होईल. पण लगेच चंद्रसेनाला आठवले की, भासुरानंदांच्या उपस्थितीत 
C-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


58 


पुत्रप्राप्तीसाठीच पुत्रकामेष्टी यज्ञ सफल होऊन आपणाला मुलगा होईल 
असा आशीर्वाद सद्गुरू भासुरानंदांनी दिला होता. हे लक्षात येताच त्याने 
ते लगेच नारायणदेवांना सांगितले. भासुरानंदांचे नाव ऐकताच 
नारायणदेव चपापले आणि गंभीर होऊन एकदम चिडून म्हणाले की, 
भासुरानंद हे थोर सत्पुरुष आहेत. त्यांनी एकदा मुलगा होईल म्हटल्यावर 
पुन्हा मला कशाला विचारलेस? 


म्हणजे माझी परीक्षा पाहात होतास काय? त्यांचा शब्द अमोघ असतो 
आणि सिद्धीच्या कृपेने माझाही शब्द छोटा व्हायचा नाही. तेव्हा तुला 
तुझ्या या अविवेकी कृत्याचे फळ भोगावेच लागेल. आणि याचे फळ 
म्हणून तुला नपुंसक मुलगा होईल. आणि नारायणदेव निघून गेले. पुढे तो 
मुलगा खरोखरच नपुंसक झाला. परंतु श्री भासुरानंदांनी स्वसामर्थ्याने 
अनुष्ठान करून त्याला पौरुष प्रदान केले, तो कथाभाग पुढे आहे. 


एकदा भासुरानंद कानपूर या गावी गेले. एका अविचारी यवनराजाच्या 
अधिपत्याखाली कानपूर होते. त्याचा प्रधान होता एक मध्वसांप्रदायी 
ब्राह्मण. तो भासुरानंदांचा अतिशय द्वेष करीत असे. कारण त्याच्या 
आचार्याला म्हणजे सत्यबोधस्वामींना भासुरानंदांनी वादात जिंकले होते. 
अनायासे ते आपल्या गावी आल्याने भूपाकडून त्यांना शिक्षा देता येईल या 
विचारे तो प्रधान मनोमन आनंदित होता. त्याने त्या यवन राजाचे कान 
भरले की, हा भासुरानंद राजा चन्द्रसेनाचा गुरु आहे. आपल्या मंत्रबळे 
इतर राजास वश केल्याने ते राजे चंद्रसेनास शरण जातात. आणि आपली 
सत्ता संपत्ती चंद्रसेनास अर्पण करतात. हे ऐकून अपेक्षेप्रमाणे तो यवन 
राजा क्रुद्ध झाला आणि भासुरानंदास उद्याच जाऊन मारून टाकावे असा 
आपल्या सैनिकास आदेश दिला. ही बातमी शिष्यांकडून त्यांना समजली. 
शिष्यमंडळी घाबरली आणि कानपूर सोडून जाण्याची विनंती करू 
लागली. 


भासुरानंद निश्चिंत होते. म्हणाले अभाग्यास दुःखभोगप्राप्ती कधीही चुकत 

नाही आणि पळून गेल्याने मृत्यू टळत नाही. शिष्यांना धीर देत म्हणाले, 

चिंता करू सकए, KA ATT AAT BTA प्रत्यक्षत्रफदेखील/खत्मर्थ नाही. मग 
59 


इतरांची काय कथा? दुसरे दिवशी नित्याचे आहिनक पार पाडून 
भासुरानंद शिष्यास शास्त्र शिकविण्यास बसले. इतक्यात राजाचे सैनिक 
हातात शस्त्र धरून उन्मत्तपाने म्हणाले, चंद्रसेनाचा गुरु कोण आहे. 
भासुरानंदास पाहून हाच गुरु असावा म्हणून शस्त्र उगारून मारण्यास 
धावले. परंतु भासुरानंदांच्या तेजाकडे पाहून केवळ पुतळ्यासारखे उभे 
राहिले. 


भासुरानंदास मारण्यास गेलेले सैनिक अजून कसे परतले नाहीत हे पाहून 
तो यवन राजा अत्यंत क्रोधायमान झाला व स्वतःच निघाला. परंतु 
भासुरानंदांकडे पाहून त्याचे नयन दिपले आणि सैनिकास म्हणाला, हा 
साक्षात अल्लाच आहे. त्यांची निंदा करून प्रधानाने मोठा अपराध केला 
आहे त्याचाच प्राण घ्यावा. तेव्हा भासुरानंद म्हणाले, त्याने केलेल्या 
निन्देने तू मला वधायोग्य ठरविले. खरे तर तोही वध्य नाही. पण एक 
गोष्ट लक्षात ठेव की, त्याने केलेल्या निंदेमुळे माझे मरण ओढवणार नाही. 
माझे आयुष्य संपल्याशिवाय तूही मला मारू शकणार नाहीस. हे ऐकून 
राजाने आपल्या आश्रित ब्राह्मणाकडून भासुरानंदांचे पूजन केले. 
भासुरानंदांनी पुढे कानपूर सोडून भालकीस प्रयाण केले. 


सद्गुरू येत आहेत हे ऐकून चंद्रसेन ससैन्य स्वागतासाठी पुढे गेला आणि 
सद्गुरूंना गावात घेऊन आला. इकडे चंद्रसेनाची पत्नी प्रसूत होऊन मुलगा 
झाला होता. राणीने गुरुदर्शन घेतले आणि मुलगा पायावर घातला. 
भासुरानंदांनी मुलाकडे नखशिखांत पहिले. नपुंसकत्वाची लक्षणे 
आढळताच राणीला विचारले तेव्हा तिने नारायणसिद्धाचे वृत्त कथन केले. 


त्या पुत्रास घेऊन त्याला पौरुष प्रदान करण्याकरता कृष्णा नदीच्या काठी 
राहिले. आणि तृच्यार्घ्य दानानुष्ठान आरंभ केले. राहण्याचे ठिकाण कृष्णा 
नदीपासून फार लांब असल्याने आणि रोजच्या चालण्याने त्यांच्या 
पायावर सूज येऊ लागली. शिष्यांना वाईट वाटू लागले. तेव्हा त्यांनी 
विनंती केली की, आपला निवास नदीकाठी हलवू म्हणजे त्रास होणार 
नाही. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


60 


तेव्हा भास्करराय म्हणाले, आपण तिथे जाण्यापेक्षा नदीसच इथे आणा. 
शिष्यांना या गोष्टीचा उलगडा होईना. पण भासुरानंदांनी दुसरे दिवशी 
सूर्यदेवाचे आवाहनपूर्वक पूजन केले आणि नदीचा मार्ग फिरवून अनुकूल 
करण्यासाठी विनंती केली. ती विनंती त्यांच्या हयातीपुरती सूर्यदेवाने 
मान्य केली. म्हणूनच त्या ठिकाणास मूलिमडू (कानडी भाषेमध्ये या 
शब्दाचा अर्थ होतो पाण्याचा प्रवाह बदलण्याचे ठिकाण) आणि ती 
कृष्णानदी भासुरानंदांच्या ठिकाणाजवळून वाहू लागली. आणि तृच्यार्घ्य 
दानानुष्ठान पूर्ण झाले. आजही त्या जंगलातून प्रवाह वाहिलेल्या खुणा 
दिसतात, असे सांगतात. 


हे ठिकाण महबूबनगर जिल्ह्यातील आत्मकूर तालुक्यात, आत्मकूरपासून 
११ कि.मी. अंतरावर कृष्णानदीच्या तीरावर आहे. याच विषयावर 
त्यांनी 'तृचाभास्कर' नावाचा ग्रंथ लिहिला. भासुरानंदांनी ताबडतोब 
भद्रमंत्रांनी शिशुवर जलसिंचन केले. आणि त्याला वीर्यवंत करून स्वत: 
नामकरण केले. नाव ठेवले रामचंद्र. हे पाहून चंद्रसेन आनंदित झाला 
आणि सद्गुरूंच्या कृपेला अंतपार नाही म्हणून भरपूर दानधर्म केला. 
भासुरानंदांच्या पत्नीस म्हणजे पद्मावतीस मुलगी झाली. नाव ठेवले काकू. 
आणि माध्वीदेखील प्रसूत होऊन मुलगी झाली नाव ठेवले ललिता. 
भासुरानंद भालकी, नारायणपेठ, कधी भास्करपुरी तर कधी कृष्णातटी 
स्वतः स्थापिलेल्या पांडुरंगाच्या सन्निध राहत असत. दरम्यानच्या काळात 
ललितासहस्रनामावर टीका “सौभाग्यभास्कर” या नावाने गोव्यातील नार्वे 
या गावी सप्तकोटेश्वर या शिवलिंग मंदिराजवळ लिहिली. तसेच पुढे 
गणेशसहस्रनामावर 'गुसवती' आणि वामकेश्वरतंत्र ग्रंथावर 'सेतुबंध' 
नावाची टीका लिहिली. 


कुंभकोणजवळ मध्वार्जुनक्षेत्री (मध्य महालिंगेश्वर- आजचे नाव 
तिरूविडैमरडूर) असताना रोज भासुरानंद आपल्या घरी व्हरांडयात 
आपल्या शिष्यांशी वार्तालाप करीत असत, त्यांना काही शिकवीत असत 
नेमक्या त्याचवेळी वेप्पट्ट्रचे एक संन्यासी त्यांच्या दारावरून आपल्या 


AN 


शिष्यांसह श्री. महालिंगेश्वर मंदिरात जात असत. पण भासुरानंद त्यांना 
C-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


61 


अभिवादनही करीत नसत. या गोष्टीबद्दल संन्याशांच्या शिष्यांना 
भासुरानंदांचा फार राग येई. कारण भासुरानंद हे गृहस्थाश्रमी व्यक्ती 
असून उच्चतर आश्रमातील संन्यासी यतींना यांनी अभिवादन करायलाच 
हवे असे त्यांचे मत होते. या भासुरानंद काय उत्तर देतात म्हणून 
काहीजणांनी त्या यतीकडे भासुरानंदांची तक्रार केली. लोकांचे म्हणणे खरे 
वाटल्याने त्या यतींनी आपला एक शिष्य भासुरानंदांस बोलावून 
आणण्यासाठी पाठविला. 


तो शिष्य दारात आल्याबरोबर तो काही बोलण्याआधीच भासुरानंद 
त्याला म्हणाले की, तुझ्या येण्याचे प्रयोजन मला माहिती आहे. चल मी 
तुझ्या पाठोपाठ यतींकडे येतो. आणि भासुरानंद आपल्या काही शिष्यांसह 
पालखीत बसून त्या यतींकडे गेले. तिथे बरीच विद्वान मंडळी बसलेली 
होती. पण कुणीच काहीच बोलेना. तेव्हा स्वतः भासुरानंदच म्हणाले, 
आपणा सर्वांचा मला पाचारण करण्याचा हेतू मी जाणला आहे. मी 
यतींना नमस्कार करणे यात पाप आहे की पुण्य आहे याचे प्रमाण 
पाहण्याकरिता यतींचे कमंडलू माझ्यासमोर ठेवा, त्याला आधी मी 
नमस्कार करतो. तो पुढे ठेवण्यात आला. त्याला भासुरानंदांनी नमस्कार 
करताच तो तांब्याचा जाड कमंडलू ताडकन फुटला. यतींनादेखील 
भासुरानंदांचा अधिकार कळला आणि ते प्रकरण तेथेच मिटले. 


श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन मुक्कामी श्रीनृसिंह दीक्षितांचा मुलगा स्वामीशास्त्री 
आणि भासुरानंदांची प्रत्यक्ष भेट झाली. उभयतांना अतिशय आनंद झाला. 
राजा चंद्रसेन म्हणाला, आम्हाला गंगा-यमुनेच्या संगमाचा लाभ झाला. 
उभयतांचे बोलणे सामान्यांना कळेना, तेव्हा लोकांनी आग्रह केला की, 
आपण आम्हाला कळेल अशा शब्दात वाद करावा म्हणजे श्रुति-स्मृति युक्त 
असे आपले बोलणे ऐकून आमचे कान तृप्त होतील. परंतु भासुरानंद 
म्हणाले, गुरूचा नंदन हा गुरुसमान असल्याने वाद शक्‍य नाही. तरीही 
आपली इच्छा असल्यास एक पर्याय सांगतो. आम्ही परस्परांना क्षेम 
समाचार विचारण्याच्या निमित्ताने पत्र पाठवित जाऊ. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


62 


त्याप्रमाणे उभयतांनी परस्परांना एकवीस एकवीस पत्रे पाठविली. सर्व 
सम संख्येची पत्रे भासुरानंदांची व विषम संख्येची पत्रे शास्त्रीजींची होती. 
शेवटच्या बेचाळिसाव्या पत्रात भासुरानंदांनी लिहिले की, या पत्राच्या 
उत्तराची अपेक्षा नाही. ती सर्व पत्रे मीमांसाशास्त्राधारित असून शास्त्रशुद्ध 
पद्धतीने तर्कसंगत आहेत. 


पुढे पद्मावतीस मुलगा झाला. हा मुलगा जन्मला तेव्हा दैवज्ञ ब्राह्मणांनी 
त्याचे भविष्य सांगितले की, तो मुलगा अल्पायुषी असून अल्पमतीसुद्धा 
आहे. तेव्हा भासुरानंदांची मुद्रा गंभीर झाली. आपल्या भक्ताची अवस्था 
पाहून भगवती द्रवली आणि मुलाचे अल्पमतीपण भगवतीने हरण केले. 
त्या तान्ह्या मुलाच्या गालावरील प्रत्यक्ष भगवतीचे दूध पाहून 
भासुरानंदांना अतिशय धन्यता वाटली. शिवाय तो अल्पायुषी असला तरी 
त्याला निदान आपले वर्षश्राद्ध होईपर्यंत तरी आयुष्य लाभावे म्हणून 
भगवतीची प्रार्थना केली. भगवती तथास्तु म्हणाली. पुढे तसेच झाले पण 
हा पांडुरंग (पत्नीचे नाव रुक्मिणी) निपुत्रिक वारला म्हणून 
भासुरानंदांच्या मुलीचा, काकूचा वंश अजूनही नारायणपेठ येथे चालू 


आहे. 


श्री. भासुरानंद काशीत असताना सौभाग्यभास्कर या ग्रंथाचे लिखाण 
संपले होते. हा ग्रंथ म्हणजे ललितासहस्रनामावरील टीका होय. 
सहस्रनामातील प्रत्येक नामाचा विविध प्रकारे सशास्त्र अर्थ केला आहे. 
पंडितांनी ग्रंथ चुका काढण्याच्या दृष्टीने अवलोकिला. परंतु काहीही वैगुण्य 
आढळले नाही. भासुरानंदांचे श्रेष्ठत्व स्वीकारणे त्या सर्व शास्त्री-पंडितांस 
अवघड जाऊ लागल्याने त्यांनी एक आडवा प्रश्न विचारला, की योगिनीला 
आपण ‘Her हे विशेषण दिले आहे. तेव्हा देवतांना ऋषीच्छंदादि 
असतीलच, तरी आपण आम्हाला चौसष्ट कोटी योगिनींची नावे आणि 
त्यांची ऋषीच्छंदांची माहिती सांगावी. 


भासुरानंद म्हणाले, दुसरे दिवशी लिहिण्याच्या तयारीसह गंगेच्या काठी 
सायंकाळी जमावे. आणि ठरलेल्या वेळी लिखाणास आरंभ झाला. शीघ्र 
लिखाणात फरुंम्कमअझेस्की०्मंङळीः'गोलककल्यफम्केलीणह्लेत्ती. ठरलेल्या 


63 


वेळी सभा भरली. भासुरानंद शांत होते. त्यांनी सांगावयास आरंभ केला. 
शेवटी लिहावयास बसलेल्या कुणालाही भासुरानंदांच्या सांगण्याच्या 
गतीने लिहिता येईना. त्यांना आश्चर्य वाटले की, भासुरानंद एकटे असून 
प्रत्येक लेखकास असे वाटले की ते मलाच सांगताहेत. हा चमत्कार तेथे 
उपस्थित सर्व लेखकांच्या लक्षात आला. ते पाहून सर्व पंडित क्षमा मागून 
निघून गेले. 


एकदा भासुरानंद भालकीत असताना विरुपाक्ष नावाचा त्यांचा एक शिष्य 
भालकीस आला. त्या विरुपाक्षास सिद्धी प्राप्त असल्याने त्याला अदृश्य 
गोष्टी दिसत असत. त्याने पहिले की, भासुरानंदांवर एक अग्निचक्र येत 
आहे. ती करणी परतवून लावण्यास त्याने भासुरानंदांस सावध केले. 
भासुरानंदांनी सिद्धमंत्राचा जप करून त्या शक्तीचा नाश केला आणि तो 
प्रयोग आपल्याच सासऱ्याने केल्याचे विरुपाक्षास सांगितले. पुढे आपला 
शिष्य उमानंद याच्या हातून परशुराम कल्पसूत्राचे संक्षिप्त रुपांतर करून 
घेतले व त्याचे नाव ठेवले नित्योत्सव. 


श्रीभासुरानंदांच्या समकालीन भालकीत श्रीराम दीक्षित नावाचा एक 
सदाचारी कीर्तनकार होता. अनेक जातीचे लोक यांचे शिष्य होते. एकदा 
त्यांचे कीर्तन असताना बाजूच्याच घरात श्री भासुरानंदांचा मुक्काम होता. 
कीर्तन स्पष्टपाने ऐकू येत होते. श्रीभासुरानंदांस ते अतिशय आवडले. 
मधेच ते कीर्तनास आले. श्री भासुरानंद स्वत: आलेले पाहून राम 
दिक्षितांनी त्यांना नमस्कार केला. श्री भासुरानंदांनी त्यास आलिंगन दिले. 
भासुरानंदांनी आपल्या दुसऱ्या पत्नीच्या मुलीचा म्हणजेच ललिताचा 
विवाह भालकीच्या राम दीक्षित यांच्या मुलाशी करून दिला. 


एकदा राम दीक्षितांच्या कीर्तनास येण्यास राजा चंद्रसेनास उशीर 

झाल्याने पूर्वरंग ऐकावयास मिळाला नाही. म्हणून त्यांनी पूर्वरंग परत 

सांगण्यास दीक्षितास विनंती केली. परंतु पूर्वी राजाने दोन गाव समर्पण 

केल्यामुळे आपणास सेवक समजून आज्ञापना करीत असल्याची शंका 

आल्याने राम दीक्षितांनी राजास सुनावले आणि ती दोन गावे परत केली. 

दिलेले दानपपरला-भेकलक्चेः्पामऽआफाल्या०माःथीआळुफासे०्शमकघाबरला व 
64 


आपली चूक कबूल करून दान परत घ्यावे अशी विनवणी करू लागला. 
तेव्हा त्याच्या अंतरीचा भाव जाणून राम दीक्षिताने ते दान परत घेतले. 


परंतु ही गोष्ट भासुरानंदांच्या कानावर गेली. ते अतिशय चिडले. मी 
चंद्रसेनाचे तोंड पाहणार नाही असे म्हणून परत राजास माझ्यापुढे आणू 
नका असा आपल्या शिष्यास आदेश दिला. याचे राजास फार वाईट 
वाटले. त्यानेदेखील निश्चय केला की सद्गुरूचरणावलोकन करूनच प्राण 
त्यागीन. 


एकदा हैद्राबादच्या राजाने चंद्रसेनास आज्ञा केली की, त्याने राजनिष्ठा 
तपासण्यासाठी सर्व राज्यभर परिभ्रमण करावे. राजाज्ञेनुसार बहुसैन्य 
घेऊन चंद्रसेन निघाला. अचानक तो बदामिका किल्ल्यावर गेला असता 
त्याला कळाले की, सद्गुरू भासुरानंदांचा मुक्काम तेथेच आहे. एका कुशल 
दूताकडून त्यांचे निवासस्थान जाणून घेतले. गुरूंच्या आज्ञेनुसार तोंड 
दाखवायचे नाही म्हणून स्वत: कांबळ पांघरून गर्दीचा उपयोग करून 
घेऊन तो हळूच गुरुचरणावर नतमस्तक झाला. सद्गुरु चरणाचे प्रत्यक्ष 
दर्शन झाल्याने त्याचा कंठ दाटून आला. अष्टसात्विक भाव जागृत झाले. 
हुंदका इतक्या जोरात आला की तो पूर्णपणे दाबणे त्याला अतिशय कठीण 
झाले. परंतु सद्गुरूंचा शब्द खरा करायचा, त्यांना तोंड दाखवायचे नाही 
म्हणून त्याने तो हुंदका इतक्या जोरात दाबला की तो श्वास पूर्णपणे आत 
मुरला आणि सद्गुरूचरण स्पर्शाने त्याला इतका आनंद झाला की दुसरा 
श्वास घेण्याची गरजच पडली नाही. आणि सूक्ष्मदेहाने आपली वाट स्वत: 
शोधली आणि तो चंद्रसेनाचा नश्वर देह सोडून बाहेर पडला. पायावर 
मस्तक टेकलेली व्यक्ती उठत का नाही म्हणून भासुरानंदांनी कांबळ दूर 
केली. 


चंद्रसेनाचा निपचित देह इतर शिष्यांनी नीट ठेवला आणि 
भासुरानंदांनीत्याचे मुख कुरवाळले. ते म्हणाले, माझी प्रतिज्ञा खरी 
करण्यास या शिष्याने स्वतःचे प्राणार्पण केले. असा शिष्य न कधी झाला 
न कधी होईल आणि म्हणाले हा साक्षात चंडभैरवावतार होता. गुरुभक्ती 
वाढविण्यास'आलफहोकाःआज्मणलकर्पने जधर्मासरओोस्का Collection 

65 


पुढे राणीचे सांत्वन करून आपले शिष्य उमापत्यानंदनाथाकडून 
चंद्रसेनाच्या मुलास मंत्रदीक्षा दिली आणि राणीस काळजी न करण्याचे 
सांगून तुझ्या मुलाचे पूर्णपणे रक्षण होईल असे आश्वासन दिले. भासुरानंद 
माध्वर्जुनक्षेत्री आले. तेथून जवळच सत्यबोधयती राहत होते. मागील 
भांडण आठवून त्याने पुन्हा भासुरानंदांवर तीव्र अभिचार प्रयोग केला. 
आपल्या कन्येलाच संभवत: वैधव्य येईल हे जाणूनसुद्धा त्या दृष्टाने प्रयोग 
केला. बदला घेण्याची भावना किती उग्र धाराग करू शकते याचे हे 
उदाहरणच आहे. अग्निज्वालेप्रमाणे हे संकट भासुरानंदास दिसले तेव्हा ते 
आपला शिष्य उमानंदास म्हणाले की, आता माझ्या आयुष्याचा शेवट 
आलेला आहे. तेव्हा सिद्ध मंत्राने हा अभिचार प्रयोग निवारून मी 
देहत्याग करतो. अशाप्रकारे आषाढ महिन्यात शुक्ल पक्षात त्रयोदेशीच्या 
दिवशी भासुरानंदांनी देहत्याग केला. 


श्री भासुरानंदांनी देह विसर्जन केल्यामुळे त्यांच्या दोन्ही पत्नी माध्वी 
आणि पद्मावती या आपला मुलगा पांडुरंग आणि सून रुक्मिणीसह 
भास्करपुरात राहात असत. पांडुरंगाचे सासरे मोत्यांचा व्यापार करीत 
पुण्याला असत. मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे पांडुरंग अल्पायुषी ठरला आणि 
आपल्या पित्याचे वर्षश्राद्ध झाल्याबरोबर वारला. भासुरानंदांच्या काकू 
नावाच्या मुलीला पाच मुलगे झाले. त्यातील गंगाधर बुद्धिमान होता. 
त्याचा वंश अजून नारायणपेठ या गावी आहे. 


श्री भासुरानंदांच्या या मुलीच्या वंशाची वंशावळ खालीलप्रमाणे आहे. 
भास्करराय भारती - मथुरायदेव - अंबिकानाथदेव - विश्वनाथदेव - 
रघुनाथदेव - बापूदेव - विठ्ठलदेव - भास्करदेव (चक्रानंदनाथ) - हल्ली 
गादीवर असलेले म्हणजेच षोडशीचा पूर्णाभिषेक झालेले श्री. पद्माकर 
देवजी (दीक्षानाम श्रीपरसुखानंदनाथ) हे नारायणपेठ जि. महबूबनगर येथे 
राहतात तर कधी हैद्राबादला मुलाकडे राहतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत 
श्री. प्रभाकरदेव (श्री. पद्माकर देवांचा भाऊ) यांचा मुलगा श्री ज्ञानेश्वरदेव 
हे संस्थानची काळजी घेतात. या संस्थानास हल्ली श्री. धीरानंदनाथ 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


66 


यांनी नारायणपेठ येथे संजीवन समाधी घेतलेली आहे. या समाधीवर 
समतल आकाराचे श्रीयंत्र आहे. हे अतिशय जागृत आहे. 


असे वाटते की, अशी ही सर्व संतमंडळी भगवंताच्या आदेशानुसार जन्म 
घेतात आणि आपल्यावर भगवंतांनी सोपविलेली कामगिरी पूर्ण करून 
इहलोकाची यात्रा संपवितात. सामान्याजनासाठी अस्तित्वात असलेल्या 
आत्मोन्नतीच्या वाटा स्वच्छ करतात, काही जणांनी स्वार्थी हेतूने जुन्या 
रूढी परंपरांचे केलेले विपरीत अर्थ मोडीत काढतात आणि जे वैयक्तिक 
आणि सामाजिक पातळीवर सर्वांना सर्वदा हितावह आहे असे वागून 
दाखवतात. भासुरानंदांचे कार्य अशा प्रकारचेच होते. हे कार्य करीत 
असताना जिथे जिथे काही विशेष प्रसंग येतील तिथे तिथे ईश्वरी यंत्रणा 
अशा संतांच्या मदतीसाठी धावून जाते. आपल्यासारख्या सामान्यांना असे 
प्रसंग म्हणजे चमत्कार वाटतात. 


असे संत सदैव अस्तित्वात असतातच. अशा संतांचा सहवास लाभणे ही 
अत्यंत भाग्याची गोष्ट असते. अशा संतांविषयी ऐकून माहिती असली तरी 
त्यांचे दर्शन घेण्याची, त्यांच्याशी संभाषण करण्याची त्यांनी लिहिले 
असल्यास ते वाझूय वाचून त्याप्रमाणे वर्तन करण्याची, त्यांच्या संपर्कात 
राहण्याची आपल्याला संधीच लाभत नाही. बुद्धी झाली तर भेट नाही. 
भेट झाली तर त्यांनी सांगितलेली साधना घडत नाही, काही तरी होते 
आणि याविषयीचे आपल्या बुदधीचे निर्णय चुकतात आणि यालाच तर 
कदाचित दुर्दैव असे म्हणत असावेत. हे होऊ नये म्हणून तर सत्संग, 
सद्विचार, सद्वासना हे सर्व सांगितले आहे. श्रीगुरुपरंपरा या ग्रंथाच्या 
आधारे श्री. भासुरानंदांच्या चरित्रातील महत्त्वाचे qe आपण वर 
वाचलेत. 


खालील काही मुद्देदेखील महत्त्वाचे आहेत... 

श्री. अनिलकुमार शंकरभट्ट नागरकट्टी यांनी मैसूर येथे कार्तिक शुद्ध 

प्रत्तिपदा शके १९१४ म्हणजेच दि. २६.१०.१९९२ रोजी कन्नड भाषेत 

श्री भासुरानंदांचे चरित्र प्रसिदध केले आहे. वसमत येथील श्री 

शुकानंदनाथ८संसकाकबा" Bali aS RTM PATH ORME Sas BT [UT शिष्य 
67 


श्री. महेंद्र कुलकर्णी यांनी ते पुस्तक मराठी भाषेत करून दिल्यामुळे 
त्यातील जे प्रसंग किंवा मुद्दे 'श्री गुरुपरंपरा' या ग्रंथात वर्णन केल्यापेक्षा 
नवीन माहितीदेखील आहे ते सर्व खाली दिले आहे. म्हणजे जिज्ञासूंना 
तौलनिक अभ्यास करण्यास मदत होईल. 

श्री भासुरानंदांचे जातक असे आहे. 

जन्म तारीख - २८-४-१६८३, 

जन्मवेळ - सकाळी ६ वाजून २० मिनिटे, 

गोत्र - वसिष्ठ, वार - बुधवार, जन्मस्थान - हैद्राबाद, 

लग्न - तूळ, राशी - वृषभ, नक्षत्र - कृत्तिका, चरण - चौथे, 

नाडी - अंत्य, योनी - मेष, गण - राक्षस, वर्ण - शुद्र, तत्व - पृथ्वी. 

यात म्हैसूरच्या अडियार ग्रंथालयातर्फे प्रकाशित 'वरिवस्यारहस्य” हा ग्रंथ 
आणि फेब्रुवारी १९८७ च्या 'कल्याण' या मासिकातील भासुरानंदचरित्र 
तसेच उमानंदनाथ यांनी लिहिलेले 'भास्करविलास' नावाचे चरित्र या 
ग्रंथांचा आधार घेतला आहे, शिवाय श्रीविद्योपासक श्री. वासुदेवभट्ट - 
राजपुरोहित यांची मदतही घेतली. उमानंदांनी लिहिलेल्या 
भास्करविलास या काव्यात लिहिल्याप्रमाणे श्री. एकनाथ हे श्री. 
भास्कररायांच्या वंशाचे मूळ पुरुष. ते वशिष्ठ गोत्राचे होते. त्यांचे पुत्र 
शुकदेव. त्यांचे पुत्र यमाजी पंडित. यमाजी पंडितांची पत्नी चंद्रलांबा. या 
दाम्पत्याच्या पोटी श्री. गंभीररायांचा जन्म झाला. 

कोणमांबा हे त्यांच्या पत्नीचे नाव आणि या दाम्पत्याच्या उदरी 
भास्कररायांचा जन्म झाला. रायांच्या शिष्यपरंपरेत प्रामुख्याने तिघांना 
दीक्षा दिली ते म्हणजे 

१) श्री. अंबिकानंदनाथ 

२) श्री. खिस्ते (श्री. काशिनाथ खिस्ते वाराणसीला असणारे मोठे 

३) श्री. जगन्नाथ पंडित (श्री. उमानंदनाथ - भास्करविलास हे आपल्या 
गुरुचरित्रात्मक काव्य लिहिणारे आणि नित्योत्सव या ग्रंथाचे लेखक) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


68 


१ 


~— 


(येथे संशोधिका नमूद करते की, श्री. उमापत्यनाथांची माहिती नंतर 
मिळाली कारण वसमतच्या शुकानंदनाथांचे वडील श्री उमापत्यानंदनाथ 
यांना श्री. भास्कररायांनीच षोडशी दीक्षा देऊन शिष्यत्व दिले होते.) 
त्यामुळे 

४) श्री. उमापत्यानंदनाथ हे चवथे शिष्य होत. 

आपल्या या स्थूल शरीराला अन्नमय कोष म्हटले जाते. याच्या आत 
सूक्ष्मशरीर आहे. सूक्ष्म देहात प्राणमय कोष व मनोमय कोष आहेत. 
भौतिक तत्वांनी आपले केवळ स्थूल शरीर निर्माण झाले. सूक्ष्म शरीर हे 
अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिये, PARA यांनी बनलेले असते. या सूक्ष्म शरीरात 
चैतन्य रुपात महामायेची ज्योत तेवत असते. जेवढ्या शक्ती ब्रहमांडात 
आहेत तेवढ्या मानवी शरीरात निद्रितावस्थेत एकवटलेल्या आहेत. 
प्रकृतीने मानवात सुस्तशक्तींचे भांडार भरले आहे. आराधनेने या शक्ती 
जागृत करता येतात. शक्ती उपासनेत इच्छा व प्रवृत्तींचे सर्वथा दमन 
करावयाची आवश्यकता नाही, तर त्यांना परिमार्जित केले जाते. शक्ती 
उपासना ही प्रवृत्तीमार्गीथांची साधना आहे. आमच्या प्रवृत्ती दूषित वा 
कलुषित न होतील याची मात्र अखंड काळजी घेतली पाहिजे. 

या साधनेत वैराग्याची शुष्कता नाही तर उपासनेत सौंदर्य, माधुर्य, रस व 
गोडवा आहे. भगवतीच्या विधीवत आराधनेतून जीवनाचा चरम उत्कर्ष 
प्राप्त होऊ शकतो. हे निःसंदेह अनुभवगम्य आणि साधनासापेक्ष आहे. जन्म 
- मरणाच्या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी जे अनेक मार्ग आहेत; त्यापैकी 
अव्दैत मार्गातील निवृत्तीमार्ग श्रीमद आद्य - शंकराचार्यांनी स्वीकारला 
तर याच अव्दैत मार्गातील प्रवृत्तीमार्ग श्री भासुरानंदांनी स्वीकारला, 
यालाच शाक्तपंथ म्हणतात. 

श्रीशंकराचार्यानी एकदा ग्रंथालयातून आपल्या शिष्याला 
ललितासहस्रनाम हा ग्रंथ आणावयास सांगितला. तो ग्रंथ घेऊन आला. 
पण तो विष्णुसहस्रनाम हा ग्रंथ निघाला. असे दोन - तीनदा झाले. त्याला 
कारण विचारल्यावर शिष्य म्हणाला, प्रत्येकवेळी ग्रंथ शोधताना एक 


लहान मुलगी येते व मला एक पुस्तक देऊन 'तुझ्या गुरुंना हेच पुस्तक दे' 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


69 


२ 


~— 


असे म्हणते. आचार्यांनी दिव्यदृष्टीने बघताच भगवती म्हणाली, 
ललितासहस्रनामावर दुसरीच महान व्यक्ती टीका लिहिणार असून तू 
विष्णुसहस्रनामावर टीका लिही. 

श्री शंकराचार्यांच्या प्रिय कार्यातील शिवोपासनेचे कार्य पुढे दक्षिणेकडील 
श्री. अप्पय्या दीक्षितांनी केले व शक्ती उपासनेचे कार्य भास्कररायांनी 
केले. तसेच रायांनी सत्यंप्रदायाचे रक्षण, पाखंड किंवा नास्तिकमतखंडण, 
वैदिक धर्माची प्रतिष्ठा जपणे, वेद व आगमांचा समन्वय, मीमांसादी 
शास्त्रीय ग्रंथांची व तंत्रग्रंथांची व्याख्या करणे, देवालयांचा जीर्णोधार 
करणे इ. महत्त्वपूर्ण कार्य केले. बनारसचे चक्रेश देवालय, मूलहृद देवालय, 
रामेश्वर येथे वज्रेश्वर देवस्थान बांधले. 

तसेच गुलबर्गा जिल्ह्यातील चितापूर तालुक्यातील नलवार 
रेल्वे स्टेशनपासून १८ कि.मी. अंतरावरील सन्नती येथे चंद्रलांबादेवीचे 
मंदिर बांधले. आपल्या सद्गुरूंचे म्हणजे गंगाधर वाजपेयींचे गाव 
तिरुवलंडकाडू जे कावेरी नदीच्या दक्षिण तीरावर आहे त्याच्याजवळ 
राहता यावे म्हणून कावेरीच्या उत्तर तीरावर त्यांनी भास्करपुरम येथे 
बराच काळ वास्तव्य केले. भास्करपुरम हे गाव त्यांना तंजावरच्या राजाने 
अग्रहार म्हणून दिले होते. रायांनी आपला शेवटचा काळ माध्वर्जुन या 
क्षेत्री चालविला. याला हल्ली तिरूविडै मरूडूर हे नाव प्रा झाले आहे. 
याच गावात महादान रस्त्यावर भासुरानंदांचे घर आजही पाहावयास 
मिळते. 

गंभीररायांनी महाभारताचा फार्सी भाषेत जो अनुवाद केला, त्यामुळे 
त्यांना राजाने 'भारती' ही पदवी दिली याचा उल्लेख भासुरानंदांनी 
आपल्या 'बंधकौस्तुभ' या ग्रंथात केला आहे. गंभीररायांनी भास्कररायास 
बाल्यावस्थेतच सारस्वत उपासना दिली व ब्रह्मी नावाची लता सेवन 
करण्यास दिल्यामुळे त्यांना सर्वतोमुख प्रतिभा प्राप्त झाली. आंध्र 
प्रदेशातील नारायणपेठ जवळच्या लोकापल्ली गावचे श्री नृसिंहध्वरी 
यांनी भास्कररायास अष्टादश विद्या शिकविल्या. तसेच भास्कररायांनी 
रुक्मण्णा पंडिताकडून छंद व अलंकारशास्त्र व गंगाधर वाजपेयीकडून 


न्यायशास्त्र आणि गौडतारकाचे अध्ययन केले. 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


70 


३) श्रीरुक्मण्णा पंडिताच्या आनंदी नावाच्या मुलीबरोबर भास्कररायांचा 


x 


५ 


~— 


~— 


विवाह झाला. तिच्यापासून रायांना मुलगा झाला त्याचे नाव पांड्रंग. 
पुढे रायांनीच आपल्या पत्नीला दीक्षा दिली व दीक्षानाम ठेवले 
पद्मावत्यांबा. रायांचा दुसरा विवाह त्यांनी वादात जिंकलेल्या 
मध्वसंप्रदायाच्या आचार्यांच्या भावाची मुलगी पार्वती हिच्याशी झाला. 
(लग्नानंतरचे नाव माध्वी) 
एकदा एका विव्दानाने भास्कररायांची परीक्षा घेतली. मंत्रशास्त्राविषयी 
प्रश्न विचारले. उत्तरे बरोबर आली. परंतु जे कार्य हाती घेतले त्यातील 
धोके लक्षात घेऊन सुरक्षिततेसाठी आणि श्रीविद्येच्या पूर्णाधिकार 
प्राप्तीसाठी त्याने रायास, गुजरात प्रांतातील सुरतनिवासी प्रकाशानंदांकडे 
पाठविले. 
भासुरानंद वाराणसीस असताना तेथील पंडित मंडळींनी राय अनुसरत 
असलेल्या वामाचार उपासनेचे खंडण करण्याचे ठरविले. या वादासाठी 
नारायणभट्ट यांना मुख्य म्हणून नेमण्यात आले. तेव्हा नारायणभट्टांनी 
चौसष्ट हजार योगिनींच्या चरित्राविषयी सांगण्याबद्दलप्रश्न भासुरानंदास 
तयारीनिशी बसलेल्या विविध पंडित लेखकांना कानात चतुश्यष्ठि 
योगिनींच्या वेगवेगळ्या कथा ऐकू येऊ लागल्या. हा चमत्कार पाहून श्री. 
कुंकुमानन्द स्वामींना आश्चर्य वाटले. त्यांनी आपल्या कमंडलूतील पाणी 
डोळ्यांना लावताच त्यांच्या दिव्य दृष्टीला असे दिसले की, गंगेच्या 
गगनमंडलात आपापल्या वाहनावर बसलेल्या योगिनी स्वचरित्र 
स्वमुखाने वर्णन करीत आहेत आणि श्रीललितांबा भासुरानंदांच्या उजव्या 
खांदयावर बसली आहे. परंतु नारायणभट्टांचा या गोष्टीवर विश्वास 
बसेना. तेव्हा त्यांच्याही डोळ्यास श्रीकुंकुमानंदांनी कमंडलूतील जल 
लावताच त्यांनादेखील तेच दृश्य दिसले, म्हणून तो वाद थांबला. 
श्री भासुरानंदांच्या संबंधित गावाची माहिती - 


अ) मूलिमडू :- 


हे ठिकाण महबूबनगर जिल्ह्यातील (आंध्र प्रदेश) आत्मकूर तालुक्‍यात 

आत्मकूरपासून ११ कि. मी. अंतरावर कृष्णानदीच्या तिरी आहे. इथेच 

राजा चंद्रसेनाच्या मुलास पुरुषत्व प्रदान करण्याविषयीची माहिती आपण 

मागेच वार्चली"आहि “वीच गावीत र यिनी त्याचे केले दैवैतै असलेल्या श्री 
71 


विठ्ठलाचे मंदिर स्थापिले आहे. हे देवस्थान शाक्तांचे आहे हे 
समजण्यासाठी विठ्ठलाच्या डोक्यावर शिवलिंग आहे हे तेथील स्थानिक 
लोक अजूनही दाखवितात. हे मंदिर रायांनी स्थापिले हे समजण्यासाठी 
त्यांनी गर्भगृहाच्या चौकटीवर खालील श्लोक कोरला आहे. 


“भावत्या पारन्य गंभीरराज दीक्षित सूरीज: | 
भास्कर: स्थापायामस Fast कुलदैवतम्‌ ||” 


ब) सन्नति :- 


येथे चंद्रलांबा देवीचे मंदिर आहे जे श्री भास्कररायांनी श्रीचक्राच्या 
आकारात स्थापन केले आहे. काही जेष्ठांनी सांगितल्याप्रमाणे या 
नदीकाठच्या मंदिरात रायांनी अनुष्ठान केल्याने त्यांना देवीचे प्रत्यक्ष दर्शन 
घडले होते. हे क्षेत्र गुलबर्गा जिल्ह्यातील चितापूर तालुक्यातील नलवार 
रेल्वेस्थानकापासून १८ मैल अंतरावर आहे. चैत्र वद्य पंचमीस इथे उत्सव 
होतो. 

क) भास्करपुरम :- 

भास्कररायांना तंजाऊर संस्थानाकडून मिळालेला एक अग्रहार. इथे 
भास्करेश्वर देवस्थान आहे. रायांची पत्नी पद्मावतीने स्थापिलेली 
आनंदवल्ली (पार्वती) या मंदिरात आहे. देवस्थानातील शिवलिंगात एक 
बोट जाइल एवढे छिद्र आहे. भास्करराय या छिद्रात गंध भरीत असत. 
हल्ली या गावातील एका अर्चकाच्या घरात राया पूजित असलेला मेरू 
आहे. इ. स. १९७९ मध्ये कांचीपीठाच्या शंकराचार्यांच्या हस्ते 
भास्करेश्वर देवस्थानात महाकुंभाभिषेकाचा कार्यक्रम पार पडला. आताही 
दरवर्षी दसऱ्यास तसा अभिषेक करतात. कदरेमंगलम मार्गाने जाणाऱ्या 


कंभकोणम - मैलादुलुरै या बसने गेल्यास भास्करपुरम हे स्थान वाटेत 
लागते. 

ड) तिरूविडैमरडूर :- 

या स्थळाला मध्य महालिंगश्वर (मध्वार्जुन) असे म्हणतात कारण या 
स्थळाच्या EN e EAR ऽउत बील आहे. या 


72 


ड्‌) 


मंदिरापासून सुमारे अर्ध्या मैलावर भास्कर निलयम म्हणजे भास्कर 
निवास नावाचे घर आहे. इथेच भास्करराय राहात असत. मंदिरात 
रायांनी स्थापिलेला सोन्याचा मेरू आजही पहावयास मिळतो. 
लोकापल्ली :- 

हे गाव नारायणपेठपासून दोन मैलाच्या अंतरावरच आहे. मागील काळात 
इथे एक संस्थान होते, त्याचा हत्ती खान करावयाची विहीर आजही 
पहावयास मिळते. याच गावी रायांचा अभ्यास श्री नृसिंहध्वरी गुरुंजवळ 
झाला. काही कारणांनी येथील लोक पुढे नारायणपेठ येथे राहावयास गेले. 
नारायणपेठेस रायांची मुलगी देवाजीच्या घरी अंबिकानंदनाथास दिली 
होती. त्यांच्या घराण्यातील धीरानंदांची समाधी येथे आहे. रायांच्या 
पादुकादेखील समाधीच्या डाव्या बाजूस आहेत. तसेच उजव्या बाजूस 
चक्रनंदांच्या पादुका आहेत. देवजींच्या हैद्राबादेस आजही आहेत. 


श्रीभासुरानंदांची ग्रंथसंपदा 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या वरिवस्यारहस्यम्‌ या 
डॉ. श्यामकांत व्दिवेदी आनंद यांनी हिंदीत भाषांतर केलेल्या ग्रंथाधारे 
शुद्ध करून दिलेली आहे. ग्रंथांची अनुक्रमणिका लिहिण्यापूर्वी त्या ग्रंथांचे 
विषय लिहिले आहेत. 
वेदान्त - अ) चंडभास्कर ब)नीलाचल चपेटिका 
हे दोन्ही ग्रंथ द्वैतमतवादी Weed’ या ग्रंथाच्या खंडनार्थ लिहिले 
होते. 
न्यायशास्त्र - अ) न्यायमंडन - नामक ग्रंथ लिहिला. 
मीमांसा - भासुरानंदांनी आपले सद्गुरू श्री. नृसिंहध्वरींच्या 
मुलाच्या सहकार्याने (स्वामी शास्त्री) ग्रंथ लिहिला. 
त्याचे नाव होते.अ) पूर्वमीमांसा कुतुहलम्‌ किंवा 
वादकौतुहल, 
भट्टचन्द्रोदय हा ग्रंथ खंडदेवविरचित भट्रदीपिका या 


ग्रंथावरील टीका आहे. 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


73 


तंत्रग्रंथ - 


व्याकरण - 


छंदशास्त्र- 


काव्य - 


स्मृति - 


स्तोत्र - 


'सेतुबंध' हा ग्रंथ गोव्यातील सप्तकोटेश्वर या 
महादेवाच्या मंदिरात लिहिला असे त्या ग्रंथांच्या 
शेवटच्या श्लोकात त्यांनीच नमूद केले आहे. हा ग्रंथ 
म्हणजे वामकेश्वरतंत्र या ग्रंथावरील टीका आहे. 
“रसिक रंजनी” हे श्री. वरदराज विरचित 'मध्व सिद्धांत 
कौमुदी' यावरील भाष्य. 

अ)चंडभास्कर हे पिंगलाच्या छंदसूत्रावरील भाष्य 
ब) छंदकौस्तुभ 

क) वृत्तचंद्रोदय 

ड) वार्तिकराज 

इ) मृतसंजीवनी 

अ) चंद्रशाला 

ब) मधुराम्ल 

क) भास्कर सुभाषित 

अ) स्मृतितत्व 

ब)सहस्रभोजनखंडटीका हे बौधायनाच्या'सहस्रभोजन'” 
या धर्मसूत्रावरील भाष्य आहे. 

क) शंखचक्रायन प्रायश्चित्त 

ड) एकादशी निर्णय 

इ) प्रदोष निर्णय 

ई) त्रिक भास्कर 

फ) कुंडभास्कर 

अ) शिवस्तव 

ब) देविस्तव 

क) शिवदंडक 


(वाणिविलास प्रेस श्रीरंगम्‌ यांच्याकडून प्रकाशित झालेले आहेत.) 


ड) “शिवस्तोत्र शतनाम स्तोत्र व्याख्या” ही व्याख्या 


TPA ARR aL ae पाती Pe कैली, आहे. 


74 


मंत्रशास्त्र - 

अ) 'नित्यषोडशिकार्णव - व्याख्या' हा ग्रंथ म्हणजे वामकेश्वर तंत्राच्या 
एका भागाची व्याख्या असून त्यात बहिर्याग व अंतयगि पूजा विधानाने 
श्री त्रिपुरसुंदरीची आराधना कशी करावी याचे विवरण आहे. 

ब) 'सौभाग्यभास्कर - भाष्य' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहे. 

प्रौढ - 


अ) गंभीर विवेचन याच ग्रंथांचा आधार घेतला आहे. 'ललितासहस्रनाम 
स्तोत्रावरील' ही टीका आहे. भगवतीचे एकेक नाव तिला कसे प्राप्त झाले 
याचे हे विवेचन आहे. 

क) “तत्वभास्कर' या ग्रंथात सूर्योपासनेची महत्वपूर्ण माहिती उपलब्ध 
केली आहे. 

ड) 'चंद्रलांबा महात्मका' 

इ) 'नाथनवरत्रमाला मंजूषा' यात त्यांच्या दीक्षागुरूंचे वर्णन आहे. 

ई) भावनोपनिषद्‌ या ग्रंथात प्रयोगाच्या माध्यमातून बाह्यमुद्रांचे वर्णन 
आहे. 

'श्रीचक्र अंतर्याग' देहाच्या आतील पूजा विधींचे विवरण 

'श्रीसूक्त भाष्य' 

'कौलोपनिषद भाष्य. हा ग्रंथ सर जॉन वुड्रफ यांनी प्रकाशित केला. या 
ग्रंथात कौलाचारी लोकांच्या चुकीच्या क्रमाची (पद्धतीची) कल्पना येते. 
'त्रिपुर महोपनिषद भाष्य' 

'सौभाग्य चंद्रोदय' हे विद्यानंदांच्या सौभाग्यरत्वाकर या ग्रंथावरील भाष्य 
होय. यात श्रीविदयेचे वैज्ञानिक व धार्मिक विवेचन आहे. 

त्रिपुरसुंदरी बाह्य वरिवस्या' यात त्रिपुरसुंदरीची बाह्यमुद्रांच्या साह्याने 
बहिर्याग पूजापद्धतीचे विवरण आहे. याबद्दल आपल्याच 
ललितासहस्रनाम भाष्यात रायांनी उल्लेख केला आहे. 

'रत्नलोक' हे परशुराम कल्पसूत्र या ग्रंथावरील भाष्य आहे. 

'गुप्तवती' ही टीका म्हणजे दुर्गासप्तशतीवरील भाष्य आहे. 

'शतक्षोकी' ही सप्तशतीतील मंत्राविषयी विश्लेषणात्मक टीका आहे. 


0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


75 


“माला मंत्रोद्धार' ४४ 'खद्योत'(गणपतिसहस्रनामावरील भाष्य) 
म्हैसूरच्या 'अड्यार लायब्ररीत” संस्कृत हस्तलिखितांच्या संग्रह यादीत 
'भास्करविलास' या भट्टोजी दीक्षितांच्या “सिद्धांतकौमुदी' या ग्रंथाच्या 
भाष्याचा उल्लेख आहे. तसेच तंजाऊरच्या सरस्वती महाल ग्रंथालयात 
रायांचा 'मत्वर्थलक्षण विचार' हा मीमांसा ग्रंथ देखील आहे. 
भासुरानंदांच्या साहित्यकृतींचे परिशीलन केले असता, त्यांचे अतुलनीय 
पांडित्य दिसून येते. त्यांनी त्यांचे पांडित्य देवाच्या जनसमुदायाच्या 
सेवेसाठी कसे वापरले याची प्रचिती येते. कै. श्री. मुरलीधर माधव 
घाणेकर यांनी ललितासहस्रनामस्तोत्र (हृदयरोग बरे करणारे एकमेव 
स्तोत्र) या शीर्षकाखाली जो ग्रंथ लिहिला त्याच्या प्रस्तावनेत त्यांनी 
खालील विवेचन केले आहे. 
वेदांतशास्त्रानुसार प्रस्थान - त्रयी म्हणजे 
१) उपनिषदे २) ब्रहमसूत्रे ३) भगवद्वीता 
वारकरी संप्रदायानुसार प्रस्थानत्रयी म्हणजे 
१) माउलींची ज्ञानेश्वरी २) तुकारामगाथा ३) नाथांचे भागवत 
याचप्रमाणे श्रीविद्येची (शाक्त पंथाची) प्रस्थानत्रयी म्हणजे 
१) सौभाग्यभास्कर २) सेतुबंध ३) वरिवस्यारहस्य 
हे तीन ग्रंथ आहेत. हे तीनही ग्रंथ श्रीभासुरानंद यांनीच लिहिले. हे ग्रंथ 
म्हणजे तांत्रिक साधनेचे विश्वकोष आहेत. सौभाग्यभास्कर हा ग्रंथ म्हणजे 
ललितासहस्रनामावरील टीका आहे. पुढे ही टीका अधिक सुलभ व्हावी 
म्हणून, छलार्णवसूत्रांनी या टीकेची उकल केली. सौभाग्यभास्कर ही टीका 
त्यांनी बनारस येथे लिहिली. या टीकेसाठी भासुरानंदांनी ३०० प्राचीन 
ग्रंथांचा आधार घेतला. ललितासहस्रनाम त्याचे मुख्यत: तीन भाग पाडले 
जातात. पूर्व भागात ५१, द्वितीय भागात १८२.५ तथा उत्तर भागात 
म्हणजे फलश्रुतीत ८६.५ श्लोक आहेत. 
भगवतीच्या प्रत्येक नावाचे त्यांनी विश्लेषण केले आहे. 
*व्याकरणाप्रमाणे 
*संधी साधून 
“संधी विग्रह करून 
*कधी ACMA. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


76 


१) 


२) 


*गूढार्थ 

संदर्भासहित अर्थ सांगून तर कधी भावार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ अशा 
विविधप्रकारे अर्थ लावले आहेत. अर्थ सांगत असता विव्दत्तेला अक्षरश: 
पूर आलेला आहे. त्यामुळे नावातील मोहकता आणि गंभीरता, तेज आणि 
औदार्य, व्यापकता आणि उदात्तता अधिकाधिक खुलून दिसते. मुख्य 
म्हणजे भगवतीशी असलेला त्यांचा शरणागतीचा आणि एकनिष्ठतेचा 
भाव प्रतीत होतो. सेतुबंध हा ग्रंथ, नित्यषोडशिकार्णव टीका किंवा 
वामकेश्वरतंत्र या ग्रंथावरील टीका या नावाने प्रसिद्ध आहे. हा ग्रंथ त्यांनी 
इ.स.१७३३ साली गोव्यात सप्तकोटीश्वर या क्षेत्री लिहिला असा उल्लेख 
आहे. 
वरिवस्यारहस्य हा ग्रंथ म्हणजे श्रीविदयेवर प्रकाश टाकणारा उत्कृष्ट ग्रंथ 
आहे. वरिवस्या या शब्दाचा अर्थ आहे पूजा, उपासना वा सपर्या. 

“पूजा नमस्यापचितिः सपर्याचर्हिणाः समाः | 

वरिवस्या तु शुश्रुषा परिचर्याप्युपासना ||” 
मंत्राची व्याख्या करताना भासुरानंद म्हणतात 

“मननातत्वरूपस्य देवस्यामिततेजसः| 

त्रायते सर्वभयतस्तस्मान्मत्रं इतीरित ||” 
मंत्रसाधनेचे उपकरण आहे, देवता या साधनेचे लक्ष्य आहे. देवता ऋण 
म्हणजे रक्षण करणारी अचिंत्य शक्ती आहे. ही शक्ती उपासकाच्या 
शरीरात स्थिर होऊन आपल्या वरदानाने उपासकाच्या तापत्रयाचे शमन 
म्हणजे शांत करते. देवतांच्या तात्विक स्वरूपावर वरिवस्यारहस्यात 
प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 
चौखंबा सुरभारती प्रकाशनाने अर्थासह प्रकाशित केलेल्या ह्या ग्रंथात डॉ. 
श्यामकांत द्विवेदी लिहितात :- 
“वरिवस्यारहस्यम, श्री विद्यापर प्रकाश डालनेवाला उत्कृष्ट ग्रंथ है | इसके 
प्रणेता भास्करराय है | ग्रंथकारने प्रारंभिक क्षोकों में 'प्रकाश' एवं “विमर्श” 
के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए अर्थमयी, शब्दमयी, चक्रमयी, एवं देह्ययी 
सष्टीके ज्ञान हेतू चौदह विद्याओं के सारभूत वेदों के सारतम गायत्री मंत्र 


पर प्रकाश डालते हुए उसे पंचदशी मंत्र से अभिन्न प्रतिपादित किया है | 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


77 


अगले श्लोकों में 'वाग्भव' 'कामराज' एवं 'शक्तिकूट' एवं उनके संघटक वर्णो 
पर प्रकाश डाला गया है | इसके बाद उल्लेखा के स्वरूप के अंतर्गत आने 
वाले व्योम, अग्नि, वामलोचन, बिंदू, अर्धचंद्र, रोधिनी, नाद, नादांत, 
शक्ति, व्यापिका, समाना, उन्मनी, के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है | 
अगले क्षोकों में त्रिकुटों के वर्णो मे अवस्थापंचक की स्थिती पंच विषुव, 
जप के स्वरूप, गायत्री के पंद्रह अर्थ, गायत्री मंत्र एवं पंचदारी मंत्र मे 
अभिन्नता, आदी की मीमांसा की गयी है | इस के बाद कूटत्रय के प्रतिकार्थ 
पर प्रकाश डाला गया है | इसके बाद श्रीविद्या के आंतरिक एवं बाह्य अंगो 
पर प्रकाश डाला गया है | अंत मे गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है | 
वरिवस्या रहस्या पर अद्वैत का प्रभाव है | 

भास्करराय ने आजीवन त्रिपुरा की उपासना की और अपने धार्मिक दर्शन 
की नींव श्री. अपय्या दीक्षित के 'रत्रत्रयपरीक्षा' पर रक्खा | उन्हे 
श्रीशंकराचार्य के अद्वैतवाद पर पूर्ण विश्वास था | उन्होने पंचपादिका, 
वार्तिक, विवरण, भामती, पंचदशी एवं शरीरभाष्य आदि वेदांत ग्रंथों का 
उल्लेख करते हुए उनके क्लोकों को उद्धृत भी किया है | 

दे' का अर्थ होता है भक्तो का देह, 'व' का अर्थ होता है वरदान, 'ता' का 
अर्थ होता है तापत्रय से त्राण | इसी ध्येय तत्व को ध्यान एवं साधना का 
विषय बनाया जाता है | मंत्र को इसीलिए विशेष महत्त्व दिया जाता है 
क्योंकि यह यम, भूत, आदि सभी भयकारक शक्तियोंसे साधक का त्राण 
(रक्षण) करता है | भास्कररायने मंत्र एवं देवता के अतिरिक्त यंत्र के 
रहस्यात्मक पक्ष पर भी प्रकाश डाला है | वे यह मानते है की श्रीचक्ररूप 
यंत्र केवल ज्यामितीय रचना मात्र नही है”| भासुरानंदांचे चरित्र अलौकिक 
दिसून येते. यापुढील प्रकरणात आपण भाष्यात आलेल्या 
दर्शनशास्त्रविषयक नामांचा आढावा घेऊया. 


जै मै नै नेः K K 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


78 


तृतीय प्रकरण 
'सौभाग्यभास्कर' भाष्यातील दार्शनिक चिन्तन 


दर्शन - व्युत्पत्ति, स्वरूप आणि भेद 


मागील प्रकरणात आपण 'सौभाग्यभास्कर' भाष्यकारांचे चरित्र पाहिले. 
आता आपण या तिसऱ्या प्रकरणात ललितेच्या नामांमागील 
भाष्यकारांनी विशद केलेल्या दर्शनशास्त्रीय संदर्भाचा आढावा घेऊ. 
तत्पूर्वी दर्शनशास्त्राचा थोडक्यात परिचय करून घेऊया. 

व्युत्पत्ति- 

'दर्शन' शब्द दृश्‌ धातूपासून करण अर्थाने ल्युट्‌ प्रत्यायाच्या 
संयोगाने बनतो, ज्याचा अर्थ आहे- ज्याद्वारे पाहता येते (दृश्यते अनेन 
इति). येथे 'पाहणे' चा अभिप्राय 'ज्ञान प्राप्त करणे' असा आहे. तात्पर्य हे 
की ज्या साधनाद्वारे ज्ञानप्राप्ती होते ते दर्शनशास्त्र होय. ज्ञानप्राप्तीच्या 
साधनांच्या संदर्भात प्राचीन तत्त्ववेत्ता ऋषींमध्ये वैमात्या आढळून येते, 
त्यामुळे ज्ञानमार्गाशी संबंधित अनेक पद्धतींचा प्रादुर्भाव झाला. 
ज्ञानप्राप्तीचे साधनच प्रमाण म्हणवले जाते (प्रमाकरणं प्रमाणम्‌) या 
प्रमाणांच्या संख्येच्या वैमत्याच्या आधारावर अनेक प्रकारच्या दार्शनिक 
धारांचा विकास होताना दिसतो. 
स्वरूप आणि भेद 
या शृंखलेत चार्वाक- प्रत्यक्ष, बौद्ध- प्रत्यक्ष आणि अनुमान, सांख्य- प्रत्यक्ष, 
अनुमान आणि शब्द, न्याय- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आणि उपमान, 
मीमांसा- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान आणि अर्थापत्ति, वेदान्त- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति आणि अनुपलब्धि तसेच काही 
दार्शनिकांद्वारा या प्रमाणाव्यतिरिक्त संभव आणि ऐतिह्य या प्रमाणांना 
स्वीकारले गेले. प्रमाणांच्या संख्येतील भिन्नतेबरोबरच दार्शनिकांच्या 
परम लक्ष्याच्या स्वरूपातसुद्धा भिन्नता दिसू लागली. जसजशी 
चिंतनातील सूक्ष्मता तसेच गूढता वाढू लागली तसतसे परमतत्त्वाचे 
स्वरूपसुद्धा सूक्ष्मतर होत गेले. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


79 


प्राय: सर्व दर्शनांचे परम लक्ष्य एकच असूनही त्यांचे भिन्न वर्गीकरण 
दिसून येते. या परंपरेचा सूत्रपात छान्दोग्य उपनिषदाच्या सातव्या 
अध्यायातील नारद-सनत्कुमार यन्च्य संवादात दिसून येतो, त्याचे 
विभाजित रूप उपनिषद्‌ कालाच्या परवर्ती आहे. यच समयी सुत्रयुगाचा 
प्रादुर्भाव झाला. न्यायसूत्र, मीमांसासूत्र, ब्रह्मसूत्र, सांख्यसूत्र, 
आचारांगसूत्र, भगवतीसूत्र, सुत्तपिटक, वैशेषिक(सूत्र)दर्शन, योगसूत्र, 
शिवसूत्र आदी ग्रन्थ याचे प्रमाण आहेत. 

या दार्शनिक पद्धतींच्या संख्येच्या बाबतीत कोणतीही निश्चितता प्रतीत 
होत नाही. हे जरी अवश्य असले की, षड्दर्शनांचे नाव प्राय: विद्वानांद्वारा 
घेतले जाते तरीही हे निश्चित केले जाऊ शकत नाही की, षड्दर्शना अंतर्गत 
कोण कोणत्या दर्शनांचा स्वीकार केला जावा. कारण ज्या विद्वानाला जे 
दर्शन प्रमुख वाटले ते त्यांनी मुख्य मानले व त्यामागील उद्देश कथन केले. 
उदाहरणार्थ पुष्पदन्तांच्या “शिवमहिम्न' स्तोत्रात संख्या, योग, पाशुपत 
तसेच वैष्णव; कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात सांख्य, योग तथा लोकायत; 
गुरुगीतेत गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, व्यास तथा जैमिनी; 
शंकराचार्यांच्या 'सर्वसिद्धांतसंग्रहात' लोकायत, आर्हत, बौद्ध, वैशेषिक, 
न्याय, ATE, प्राभाकर मीमांसा, सांख्य, पतंजलि, वेदव्यास तथा वेदान्त; 
याच क्रमात मध्वाचार्यांच्या 'सर्वदर्शनसंग्रहात' चार्वाक, बौद्ध, आर्हत, 
रामानुज, पूर्णप्रज्ञ (mea), नकुलीश, पाशुपत, शैव, रसेश्वर, औळूक्या, 
अक्षपाद, जैमिनि, पाणिनि, सांख्य, पातंजल आणि शंकर आदींचा 
नामोल्लेख झालेला आहे. 

त्यामुळे दार्शनिक धारांच्या संख्येला मर्यादेत बांधणे शक्य होत नाही. 
सारांश हा की, ज्या शास्त्राद्वारे परमतत्त्वाची अनुभूती होते ते 'दर्शनशास्त्र” 
होय. भास्कररायमखींच्या भाष्यात बहुतांश स्थानी अद्वैत वेदान्त आणि 
प्रत्यभिज्ञादर्शनाचे संदर्भ सापडतात. 

'सौभाग्यभास्कर' भाष्यातील नामांचे दर्शनशास्त्रीय संदर्भ- 

सोयीसाठी सौभाग्यभास्करात आलेले नामांचे विवरण हे जीव, जगत्‌, 
सृष्टि संकल्पना, ईश्वर, मोक्ष, मोक्षसाधन या विभागात दिले आहे. 


दर्शनशास्त्राच्या या प्रमुख संकल्पनांनुसार नामांचे वर्गीकरण संशोधिकेने 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


80 


केले आहे. द्वितीया तापनी कला ते एकादशी धारिणी कलेअंतर्गत जीव- 
माया विषयासंबंधी आलेल्या- 


दर्शनशास्त्रीय नामांची एकूण संख्या ४४ आहे. तर 

सृष्टि / जगत्‌ विषयासंबंधीची दर्शनशास्त्रीय नामे एकूण ३१ आहेत. 

प्रमाण विषयासंबंधीची नामे एकूण ०८ आहेत. 

ईश्वर संकल्पनेविषयक आलेली नामे एकूण ६२ आहेत. 

तर मोक्ष-मोक्षसाधन यासंबंधी आलेली नामे एकूण ८९ आहेत. 

परिशिष्टात दर्शनशास्त्रीय, तंत्रशास्त्रविषयक आणि इतर शास्त्रासंबंधी 
आलेली नामे अशा तीन विभागात नामांच्या वर्गीकरणाचा तक्ता दिलेला 
आहे. काही नामे तिन्ही विभागातदेखील येतात. कृपया यासाठी परिशिष्ट 
पहावे. 

काश्मीर शैव मताचे साहित्य आणि काल- 

भास्कररायांच्या भाष्यावर बहुतांश काश्मिरीय शैवदर्शनाचा प्रभाव 
दिसून येतो. नामांचा आधार शैव दर्शन किंवा प्रत्यभिज्ञादर्शन दिसतो. तो 
कसा ते पुढे पाहू.. तत्पूर्वी शैव साहित्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ.. 
काश्मीरमधील शैव तत्त्वज्ञान प्रत्यभिज्ञा', 'स्पन्द', 'षडर्धशास्त्र', 
'षडर्धक्रमविज्ञान याही नावांनी ओळखले जाते. त्यांच्या मूळ 
सिद्धान्तांकडे लक्ष ठेऊन विद्वानांनी त्याला ही नावे दिलेली आहेत. यात 
“प्रत्यभिज्ञा दर्शन' अधिक महत्त्वाचे गणले जाते. प्रत्यभिज्ञा’ म्हणजे 
ओळखणे. या दर्शनाचा मूळ सिद्धांत असा आहे की, जीवाची 
अज्ञानापासून निवृत्ति झाल्यापासून गुरुकडून त्याला 'अहं शिवोऽस्मि'-मी 
शिव आहे' असे ज्ञान होते व त्याला त्वरितच आत्मस्वरूप शिवाचा 
साक्षात्कार होतो; म्हणजे जीवाला आपल्या खऱ्या परमेश्वर (शिव) 
स्वरूपाची ओळख पटते. म्हणून त्याला 'प्रत्यभिज्ञा' असे नाव मिळाले 
आहे. त्याचे 'त्रिक' हे नाव तंत्रत्रयाला सर्वात अधिक महत्त्व मिळण्याचे 
कारण आहे. “सिद्धान्ततंत्र', 'नामकतंत्र' आणि 'मालिनीतंत्र' ही तीन तंत्रे 
या स्पन्दशास्त्राचे आधार मानले जातात. या मतानुसार पर, अपर व 
परापर हे तीन 'त्रिक' आहेत. “शिव”, 'शक्ती' आणि संघट्ट 'परत्रिक'; “शिव” 


शक्ती' आणि नर्‌ 'अपरत्रिक', आणि (प्रा, 'परापरा', 'अपरा' या तीन 
C-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


81 


अधिष्ठात्री देवी 'परापरत्रिक' या नावाने प्रसिद्ध आहेत.नाम क्र.३६६, 
३६९ या त्रिकांच्या आधारावर उभारणी करणे हा त्याला 'त्रिक' नाव 
देण्याचा उद्देश आहे. 

शंकराचार्यांनी जसा विशुद्ध अद्वैतासाठी उपनिषदात शोध केला तसाच 
काश्मीरमधील प्रसिद्ध पंडित 'वसुगुप्त' याने शैव आगमात विशुद्ध 
अद्वैतवाद शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्याने जी सूत्रे रचिली ती 'शिवसूत्र' 
म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या सिद्धांतांचा प्रसार त्याचा शिष्य 'कल्लट' याने 
आपल्या टीका लिहून केला व ती आता 'स्पन्द्सूत्र' किंवा 'स्पन्दकारिका' 
नावाने प्रसिद्ध आहे. वसुगुप्त (इ.स.८२५) हा 'शिवसूत्रा'चा कर्ता असून 
आगमांच्या शिकवणीची तात्त्विक मांडणी करणारा तो पहिलाच होता. 
आगम मताच्या भाष्यकारांची परंपरा खूप मोठी दिसून येते. पण 
शोधप्रबंधाच्या उपयोगितेपुरताच संदर्भ येथे दिला जात आहे. कारण 
भास्करमखींनी 'शिवसूत्र' ग्रंथाचा आधार भाष्यात बहुतांश स्थानी 
घेतलेला आढळतो. आता भाष्यात आलेल्या दर्शनशास्त्र विषयक नामांचे 
विवेचन पाहूया. 

जीव - जगत्‌ - सृष्टिप्रक्रिया 

१.जीव 

शैवमतानुसार जीव वस्तुतः परमेश्वर स्वभाव आहे. अर्थात जीव शिवाहून 
भिन्न नाही. जोपर्यंत जीव आपल्या शिवस्वभावाला जागे करत नाही 
तोपर्यंत जीवाचे जीवन व त्याचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहील. अनंत शक्तींनी 
संपन्न असलेला शिवभाव हीच भगवत्ता आहे. शिवाने किंवा परमेश्वराने 
आपल्या लीला प्रसंगात स्वातंत्र्याने आपला संकोच करून पशुभाव किंवा 
जीवभाव धारण केला आहे. हा परशिव प्रकाश आणि विमर्श यांनी युक्त 
आहे. त्यात 'प्रकाश' याचा अर्थ स्वत: प्रकाशरूप असून दुसऱ्याला 
प्रकाशमान करणारे असा आहे; आणि ; 'विमर्श' म्हणजे दुसऱ्यावर 
अवलंबून नसलेली इच्छाशक्ती किंवा स्वातंत्र्य होय. या दर्शनानुसार 
जीवांच्या अवस्था पुढीलप्रमाणे आहेत. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


82 


जीवावस्था- 

जाग्रतावस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था, सुषुप्तिअवस्था, तुर्यावस्था या 
जीवाच्या अवस्था आहेत. 

नाम क्र- २४२, ५८८, ६२२, ८०७ 

अ.जाग्रतावस्था - 


ईश्वरप्रत्यभिज्ञेनुसार जाग्रतावस्था सर्वांनाच प्रिय असते आणि याच 
अवस्थेत बाह्य कर्म कर्मेंद्रियांद्वारा केली जातात. जीवाला 'जागरी' म्हटले 
आहे कारण याच अवस्थेत जीव आपल्या स्थूल शरीराचा भार स्वत:वर 
घेतो आणि विषयांनी भ्रमित होऊन जातो. 

नाम क्र.२५७ 

ब.स्वप्रावस्था - 


ईश्वरप्रत्यभिज्ञेनुसार स्वप्नावस्था ती आहे ज्यात जीव त्या आभासांना 
प्रत्यक्षरूपात उपस्थित करतो ज्या भावांना त्याने मनात अप्रत्यक्ष रूपात 
लपविले आहे. स्वप्रावस्थेतील जीवाला 'तैजस' म्हणतात. त्याचा अहं 
सूक्ष्मशरीरात लय होऊन जातो. तैजसलाच हिरण्यगर्भ म्हणतात. जे 
जीवांचे सामुहिक स्वरूप आहे. 

नाम क्र.२५८, २५९, ४५२ 

क.निद्रावस्था - 


सूप्त वा निद्रावस्था शिवसूत्रानुसार, ज्या अवस्थेत प्रभेद करण्याची क्षमता 
नसते तिला निद्रावस्था म्हणतात. काही लोक म्हणतात की, मी खूप गाढ 
झोपलो, मला काहीच कळले नाही. हे जे कथन आहे त्याला केवळ 
स्मरणशक्तीचा आधार आहे. यातून अविद्येची तीन रूपांतरणे अर्थात 
अज्ञान, अहं आणि प्रसन्नता कळते. गाढ निद्र तिलाच म्हणतात ज्यात ही 
तिन्ही रूपांतरणे असतात. अशा व्यक्तीला 'प्राज्ञ' म्हणतात. कारण तिचा 
अहं कारण शरीरात लय होऊन जातो. ललिता देवी स्वयं प्राज्ञा आहे. 
प्राज्ञा ईश्वर आहे, जी जीवांचे सामुहिक स्वरूप आहे. 

भाष्यातील नाम क्र. २६०,२६१ हाच अर्थ प्रगत करतात. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


83 


ड. तुर्यावस्था - 

पुढील जीवावस्था आहे तुर्यावस्था- आनन्दमय अवस्था. ज्यात शुद्धविद्येची 

प्राप्ती होते आणि ज्यात कोणताच प्रभेद राहत नाही ती ही अवस्था. 

तात्पर्य हे की, हा पूर्व अवस्था - जाग्रत, स्वप्न आणि निद्रावस्थेच्या भेदाचा 

परिणाम आहे. शिवसूत्रानुसार, जरी जाग्रत, स्वप्न आदि विभिन्न अवस्था 

आहेत, पण या चौथ्या अवस्थेतच वास्तविक आनंदाची अनुभूति होते. 

नाम क्र.२६२. 

सौन्दर्यलहरीतसुद्धा आचार्य म्हणतात, 'हे देवी, तू तुरीया आहेस, अनंत 

रहस्यमयी आहेस आणि तुझी प्राप्ती सुलभ नाही. शिवसूत्रानुसार, 

तुर्यावस्था प्राप्त करण्याच्या साधनांबरोबरच असाही उल्लेख आहे की, 

आपल्या भाव व विचारांद्वारा आपल्या मानसाला पुढे नेणे. 

इ. तुरीयातीता - 

जीवाची ही पाचवी अवस्था आहे. याचे काही विशेष नाम नाही. ही 

तुरीयातीत आहे. ही अवस्था दोन प्रकारची आहे- व्यष्टि आणि समष्टि. 

चौथी तुरीयावस्था दृढ झाल्यानंतर परिणामस्वरूप ही अवस्था येते. ही 

सर्वोच्च अवस्था आहे. हिलाच सर्वावस्थाविवर्जिता' असे 

ललितासहस्रनामात म्हटले आहे. या अवस्थेत साधक शिवतुल्य होतो, जो 

समस्त ब्रह्मांडाचा आत्मा आहे आणि शुद्ध सत्‌-चित्‌-आनंदमय आहे. 

नाम क्र.२६३, ८०. 

योगसूत्रानुसार,'पूर्ण शुद्धावस्थेत संकल्प-विकल्पहीन झाल्यानंतर आत्मा 

परमानंदाची प्राप्ती करतो. या अवस्थेत ज्ञान ऋतम्भरा होते.' 

सौंदर्यलहरीतदेखील या अवस्थेचे वर्णन येते. 

२. जगत्‌ 

प्रकाशविमर्शमय स्वरूप 

येथे 'विमर्श' या शब्दाचा अर्थ अधिक खोलात समजावून घेणे आवश्यक 

वाटते. “विमर्श” ही संज्ञा वि+मृश्‌ या धातूपासून झालेली असून ती मुळात 

बुद्धीने ग्रहण करणे अशा अर्थापासून निष्पन्न झालेलि आहे. पण 

त्रिकशास्त्रासध्ये. Stata Ra Meh TARA -शंब्रंत्रिविरहित व 
84 


अवयवरहित) अहंतेची (मीत्वाची) जाणीव (विस्फुरण) असा आहे. 
क्षेमराजाने 'पराप्रवेशिके'त म्हटले आहे, 'विमर्शामुळे विश्वाची उत्पत्ती, 
स्थिती व संहार होतो.' शंकराचार्यांच्या केवलाद्वैती वेदान्तात आत्मा 
विश्वोत्तीर्ण (अतीत), एक, सत्य, निर्मल, सच्चिदानंद, निरहंकार, अनादि, 
अनंत, शान्त, सृष्टि-स्थिती-संहाराचे कारण, भावभावविहीन, स्वप्रकाश, 
नित्यमुक्त आहे. पण त्याच्यात कर्तृत्व नाही; परंतु शैवांच्या आगम-संमत 
अद्वैतमतानुसार 'विमर्श' हाच आत्म्याचा स्वभाव आहे. ज्ञान व क्रिया ही 
त्याच्या मते एकसारखेच किंवा एकच आहेत. त्याची क्रिया हे त्याचे ज्ञान 
आहे. कारण तो ज्ञात्याचा धर्म आहे, आणि त्याचा कर्तृस्वभाव असल्यामुळे 
त्याचे ज्ञान हीच क्रिया आहे. या ज्ञानाच्या व क्रियेच्या उन्मुखतेचे नाव 
इच्छा आहे. याचमुळे तो इच्छामय आहे किंवा इच्छादि शक्तीत्रयाने युक्त 
असा स्वातंत्र्यमय आहे. 'ऐश्वर्य', “विमर्शः, 'पूर्णाहन्ता' वगैरे स्वातंत्र्याची 
नावे आहेत. प्रकाश' याचा अर्थ स्वतः प्रकाशरूप असून दुसऱ्याला 
प्रकाशमान करणारे असा आहे; आणि ; 'विमर्श' म्हणजे दुसऱ्यावर 
अवलंबून नसलेली इच्छाशक्ती किंवा स्वातंत्र्य होय. यामुळे 'इदम्‌' (विश्व) 
हे अहम्‌' (आत्मस्वरूप) असल्याची जाणीव (संवित्ति) होते. 

amia: असे म्हणता येईल की ही जाणीव पोकळ किंवा आशयविरहित 
नसून ज्याप्रमाणे मोठा न्यग्रोधवृक्ष सूक्ष्म न्यग्रोधबीजात शक्तीरूपाने 
सामावलेला असतो त्याप्रमाणे हे विश्व परमशिव बीजात असते.' जसा 
दर्पण हा जड असतो, पण शिव चिन्मय आहे व म्हणून त्याच्यात 
पडणाऱ्या प्रतिबिम्बाने आपल्या विमर्श शक्तीमुळे विश्वाचे ज्ञान होते. 
परमशिव आरशापेक्षा सागराच्या लाटांप्रमाणे समजणे अधिक योग्य 
ठरेल. कारण लाटा उसळल्या तरी त्यामुळे सागराच्या पाण्यात कमी- 
जास्तपणा होत नाही. शिवशक्तीचे हेच प्रकाशविमर्शमय स्वरूप 
दर्शवणारी ही नामे सौभाग्यभास्करात दिसून येतात. 

नाम क्र.१, ३, ६, ९०, २०३, २६४, २६६, VEC, २७०, ३९७, ४१७, 
४२८, ५४८, ६४८, ६८०, ७९०, ८१९, ८२६, CRY, ८५४ 

पञ्चशक्ति- 

शिवाच्या ठिकाणी असंख्य शक्ति आहेत. शक्ति ही शिवाची सर्जनशक्ती 
आहे. या चिद्वेषिणी"शक्तीली ति विशेष era करेर्ीव्था “विमर्श, 


85 


पराशक्ती, परासंवित्‌, परावाक्‌, स्वातंत्र्य, ऐश्वर्य, कर्तृत्व, स्फुरता, स्पन्द' 
अशा विविध संज्ञा आहेत. या शक्तीचे अनेक पैलू किवा स्वरूपे आहेत. 
अभिनवगुप्ताच्या मते, 'परासंवित्‌ चा स्वभाव विश्वरुपात प्रकट होणे असा 
आहे. परमशिव एकाच मूळ स्वरुपात अप्रगट राहिले असते तर त्यांचे 
महेश्वरत्व आणि संवित्‌ स्वरूप प्रगत न होता ते घटासारखे जड राहिले 
असते.” शैव तत्त्वज्ञानानुसार शिव हे निष्क्रिय, निश्चेष्ट, केवळ स्थिर व 
अपरिवर्तनीय, ब्रह्मसदृश तत्त्व नसून ते जीवंत, गतिमान, क्रियाशील, 
सर्जनशील अंतिम तत्त्व आहे. कोणतीही कृती होण्यासाठी शक्ति किंवा 
ऊर्जा लागते. अशी शक्ति शिवाच्या स्वरूपाचे अविभाज्य व अवियोज्य 
अंग आहे. म्हणून शिव व शक्ति हे दोन वेगळे नसून दोन्ही मिळून एक 
आहेत, व ती दोघे परस्परांपासून अलग राहू शकत नाहीत, म्हणून त्याला 
'शिवशक्तीअद्वैत’ म्हटले आहे. शिवसृष्टीत आणि सौंदर्यलहरीत हाच भाव 
प्रगटला आहे. 

तंत्रसारातील वर्णनानुसार शिवाचे-चिच्छक्ती, आनंदशक्ती, इच्छाशक्ती, 


ज्ञानशक्ती आणि क्रियाशक्ती हे पाच शक्तीविशेष आहेत. 

पंचशक्तींचे विवेचन पुढीलप्रमाणे- 

1. चिच्छक्ती- 

चिच्छक्ती ही शिवाची आत्मप्रकटीकरण करणारी व परावलंबी नसलेली 
शक्ति आहे. विश्वाची उत्पत्ती, स्थिती व लय करण्यासाठी तिला बाह्य 
उपादानाची आवश्यकता नसल्यामुळे तिला 'स्वतन्त्रा' म्हटले आहे. शिव 
या चिच्छक्तीमुळे स्वत: सूर्यासारखा प्रकाशमय असून इतरांनाही प्रकाशित 
करतो. अभिनवगुस्ताने तंत्रालोकात या शक्तीला 'शिवतत्त्व” असे म्हटले 
आहे. ललितादेवीचे चिच्छक्ती स्वरूप प्रकट करणारी ही पुढील नामे- 

नाम क्र. ४, ५४, २५१, २६४, २६२, २६४, २६७, ४१६, ४१७, ४२८, 
६२५, ७२८, ८०७, ९१८, ९८० 

२.आनंदशक्ती- 

परम आनंद ही परमशिवाची शक्ति मानण्यापेक्षा त्याचा स्वभाव मानणे 
सयुक्तिक ठरेल. या शक्तीला अभिनवगुस्ताने 'स्वातन्त्र्य' म्हटले आहे. 
परावलंबी न्‌ होता म्हृणजे बाह्य साधनांवर अवलंबून न राहता काहीही 


. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramfek Collecti: 


86 


करण्याची व होण्याची ही शक्ति असते. परावलंबी म्हणजे इतर 
उपदानांवर अवलंबून नसणारा हा आनंद आह्लादप्रधान, स्वावलंबी, 
स्वाश्रय, स्वात्मविश्रांतिस्वभाव आहे. प्रकाश व आनंद या दोन्ही विशेषात 
परशिव स्वतंत्र आहे. परशिव व वेदांत्यांचे ब्रह्म या दोन्ही संकल्पना समान 
असल्या तरी सच्चिदानंद' हे विशेषण शिवाला न लावता त्याला 
“चिदानंदघन' म्हणतात. कारण चित हे सत चे समावेशक असते, कारण 
सत असेल तरच ते चित होईल. येथे भाष्यकार ललितामातेच्या 
आनंदशक्ती स्वरूपाचा हाच अर्थ प्रकट करून अभिनवगुप्ताच्या या मताला 
दुजोरा देतात. ललितेची पुढील नामे वरील अर्थ प्रतिपादित करतात. 

नाम क्र. २६४, २६४, ४१८, ६४६, ७९१. 

३.इच्छाशक्ती- 

स्वतःला वाटेल ते होण्याची किंवा निर्माण करण्याची शक्ती म्हणजे 
इच्छाशक्ती होय.शिव योग्याप्रमाणे आपल्या केवळ इच्छेने हे विश्व निर्माण 
करतो असे सोमानंदाने 'शिवसृष्टी'त म्हटले आहे. 'ज्याप्रमाणे योग्यांच्या 
बाबतीत केवळ त्यांच्या इच्छामात्रेकरून निरनिराळ्या रूपांची उत्पत्ती 
होते, त्याप्रमाणे प्रभूला फक्त इच्छेव्यतिरिक्त पृथ्वी वगैरे कोणतेही साधन 
लागत नाही. भगवंताची इच्छाच विश्वरूपाने व्यक्त होते. विश्व निर्माण 
होण्यासाठी शिवाची केवळ इच्छा हे कारण पुरेसे होते.' 'तथात्त्वेन' याचा 
अर्थ येथे भगवदिच्छामात्रमेव विश्वरूपं संपद्यते |! असा अर्थ उत्पलदेवाने 
केला आहे. 

ईश्वराला नुसती इच्छा झाली की केवळ त्या इच्छेतून काहीही निर्माण 
करण्याचे सामर्थ्य त्याच्या इच्छेमध्ये सामावलेले असते. हे परमावधीचे 
इच्छास्वातंत्र्य होय. त्याच्या आड कोणीही व काहीही येऊ शकत नाही. 
या शक्तीमुळेच शिवाला 'सदाशिव' किंवा 'सदाख्य' म्हणतात. हा भाव 
प्रगट करणारी पुढील नामे भाष्यात आली आहेत. 

नाम क्र. ८, ९, ५२, ५४, ६७, ८४, २६४, २७४, २८१, २९५, ४४९, 
६२८, ६५८, ८५४, 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


87 


४, ज्ञानशक्ती - 

अभिनवगुप्ताने हिला 'आमर्षात्ककता' म्हणजे कोणत्याही वस्तूबद्दल काही 
भावना वा इतर प्रतिक्रिया न वाटता वस्तुजाताचे ज्ञान किंवा जाणीव 
होणे असे नाव दिले आहे. या शक्तीमुळे परशिवास 'ईश्वर' म्हटले आहे. हे 
विवरण देणारी ही नावे भाष्यात येतात. 

नाम क्र. ४, ९, ५४, २९५, २६४, २७९, ६१९, ६५८, ९८१, 

५. क्रियाशक्ती - 

कोणताही आकार घेण्याचे, स्वतःपासून वस्तुजात निर्माण करण्याचे 
सामर्थ्य म्हणजे ही क्रियाशक्ती. या शक्तीमुळे परशिवास 'सद्विद्या' वा 
'शुद्धविद्या' म्हटले आहे. शक्तीचे जरी असंख्य प्रकार असले तरी वरील 
पाच शक्तींच्या द्वारा शिव आपल्या स्वतंत्र व उत्फूर्त इच्छाशक्तीने व बाह्य 
उपादानाशिवाय स्वत:मध्ये किंवा स्वत:च्या पार्श्वभूमीवर (स्वभित्तौ) 
विश्व निर्माण करतो. त्याला मायेची आवश्यकता नाही. या भावाशी 
साधर्म्य साधणारी नामे अशी- 

नाम क्र. ९, ५४, १८२, २६४, २७४, २९५, ३७९, ४१८, ६१९, ६२५, 
६५८, ८५४, ८९५. 

वर्णांचे अर्थ आणि विमर्शलीला-स्फुरण लीला वा सृष्टिप्रक्रिया 

१.जी वर्णमातृका आहे, तिच्यातील प्रत्येक वर्ण वेगवेगळ्या भावांची 
शाब्दिक अभिव्यंजना मात्र आहे. त्यानुसार “अ' हे अनुत्तराचे किंवा चित्‌ 
शक्तीचे नाव आहे. 'आ' हे आनंदशक्तीचे नाव आहे, 'इ' हे इच्छाशक्तीचे 
नाव आहे; 'उ' हे उन्मेषाचे किंवा ज्ञानशक्तीचे द्योतक आहे; 'ए, ऐ, ओ, औ' 
हे चार वर्ण अस्फुट व स्फुट रूपांनी वेगवेगळ्या अवस्थातील क्रियाशक्तीचे 
वाचक आहेत. 

२.क्रियाशक्तीनंतर शक्तीचे आणखी पुढे प्रसरण होत नाही. त्यावेळी शक्ती 
तेथेच थांबते आणि तेथून मागे फिरते. व मधल्या सर्व शक्तींना आपल्यात 
सामावून घेऊन समष्टिरूप धारण करता करता तिला बिंदू अवस्था प्राप्त 
होते आणि तो बिंदू अनुत्तर शक्तीत मिळून एक होऊन जातो. हाच बिंदू 
'शिवबिंदू' होय.परंतु बिंदूभावपतीनंतर हा बिंदू आपले विभाजन करून 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


88 


दोन वेगवेगळ्या बिंदूत प्रकट होतो त्यालाच 'विसर्ग व स्फुरण' असे नाव 
आहे. वास्तविकदृष्ट्या ही बिंदूची 'विसर्गलीला व स्फुरणलीला' आहे. 
३. या विसर्गलीलेतून पुढे क्रमश: तत्त्वांची व भुवनांची निर्मिती होते. 
शिवबिंदू वस्तुतः विसर्गाच्या प्रभावाखाली हकार आणि प्रसृत होऊन 
अहंभावाचा विकास करतो. 
४.तंत्रसारानुसार 'अ' प्रकाशात्मक आहे आणि 'ह' विमर्शात्मक असल्यामुळे 
'अ' व 'ह' हे दोन वर्णनामधल्या इतर सर्व वर्णाचे द्योतक आहेत. ही सर्व 
वर्णमाला ईश्वराची 'रश्मी' किंवा शक्तींची द्योतक आहे. 
५. चित्‌ शक्ती ही प्राणशक्तीच्या रूपाने विकसित होऊन पुन्हा 
विलोमक्रमाने माघारी येते. तिच्यात पुन्हा क्रियेचा आविर्भाव होऊन ती 
'अ' या अनुत्तरात मिळून जाते; त्याचे नाव आहे 'अहं'. हा परमात्म्याच्या 
स्वभावसिद्ध प्रकाश-विमर्शात्मक स्वरूपाचा परिचायक आहे. 
६. अहंभावाचा प्रतियोगी जो इदं भाव तो विश्वाचा द्योतक आहे. सर्वांच्या 
आधी स्वातंत्र्याच्या प्रभावामुळे अहंपासून विभक्त न होताही 
विभक्तरूपाने इदंचे स्फुरण होते. हाच महासमष्टि सृष्टीचा पूर्वाभास आहे. 
इदंचे हे प्रथम रूप महाशून्याच्याही अतीत परमशून्यरूप मानले जाऊ 
शकते. महासमद्टीच्या सृष्टीपासून समष्टीचा व समष्टीच्या सृष्टीपासून 
व्यष्टीचा क्रमाने उद्धव होतो. 
७.वेगवेगळ्या स्तरांवर विभिन्न शून्यानंतर बुद्धी, प्राण, मन, इंद्रिय आणि 
विषय यांचे क्रमाने स्फुरण होत जाते. व याच क्रमाने सृष्टीचे बाह्यरूप 
तयार होते. प्रकृतीच्या सदृश परिणामापासून विसदृश परिणाम होतात. 
सदृश परिणाम हे गुण स्वभावापासून होतात पण विसदृश परिणाम 
संकल्पाच्या किंवा इच्छाशक्तीच्या अंतिम रूपधर्मलक्षण आणि अवस्थांचा 
परिणाम आहे. उक्त सृष्टिप्रक्रिया दर्शविणारी पुढील नामे भाष्यात येतात. 
नाम क्र. २, २८, ८९, ११०, २९९, ३०१, २२२, ३६६, ५७७, ६२२, 
७६६, ८२०, ८५४, ९०१, ९०५, ९९९. 
माया- 
शैवागमानुसार 'अद्वैत' या शब्दाचा अर्थ 'दोघांचे नित्य सामरस्य' असा 
आहे. शंकराचार्य ब्रह्माला सत्य आणि मायेला अनिर्वचनीय म्हणतात. 
शैवतत्त्वज्ञार्नतिसारे शक्ती" जीव Se ye Sree नाहीत. 
89 


सर्वच वास्तविकदृष्ट्या शिवमय आहे. जगाचे व विश्वाचे वैचित्र्य हा 
शिवाचा विलास आहे. भेद हा अभेदाचाच आत्मप्रकाश आहे. शक्तिरूप 
किरणराशी शिवरूप सूर्याचे स्वत:चे केवळ स्फुरण आहे, इतर काही नाही. 
आगमशास्त्रानुसार पुरुष व प्रकृति, चैतन्य व शक्ती यांना परस्परापासून 
अलग करता येत नाही. स्पन्दशास्त्रकारांच्या मते, जीवन्मुक्त हा संपूर्ण 
जगाकडे आत्मक्रीडा म्हणजे आत्मशक्तीचा विलास अशा दृष्टीने पाहत 
असल्यामुळे त्याची योगावस्था कधीच भंगत नाही. भेद आणि अभेद, 
व्युत्थान आणि निरोध या दोघांकडे तो समत्त्वाने पाहतो. त्याला 
शिवशक्तीचे सामरस्य गवसते व चिदानंदाची प्राप्ती होते. हेच 
ईश्वराद्वयवादाचे वैशिष्ट आहे. 

गोपीनाथ कविराज यांनी म्हटले आहे की, माया व तिच्यापासून निर्माण 
होणारे जग यांचा त्याग करून नाही तर उलट ब्रह्माचा प्रत्यक्ष ब्रह्मशक्तीत 
व तिच्या विकासरूपात अनुभव घेण्यानेच जीवनाची सार्थकता आहे. 
प्रत्याभिज्ञाशास्त्रातील मायेचे स्वरूप वेदान्ताच्या मायेपासून भिन्न आहे. 
माया शिवाच्या 'अहं' अंशाला 'पुरुष' आणि 'इदं' अंशाला 'प्रकृति' चे 
स्वरूप प्रदान करते. मायेला काश्मिरी दर्शनाअंतर्गत 'कञ्चुक' असे 
संबोधले आहे. मायेच्या कला, विद्या, राग, काल एवं नियति या पाच 
उपाधि आहेत. याचमुळे माया 'कञ्चुक' संबोधली जाते. 'कला' जीवातील 
वर्तमान सर्वकर्तृत्व शक्तीला संकुचित करते. याचमुळे जीवात 
अल्पशक्तित्त्व येते. जीव अल्पज्ञ आहे, तसेच त्यात अल्पज्ञता आणणारी 
'विद्या' आहे. जीव स्वभावाने नित्यतृप्त आहे, पण त्याच्यात संकोच 
आणणारे 'राग' तत्त्व आहे. स्वभावतः विषयांमध्ये राग (आसक्ति) 
वाढल्याने नित्यतृप्तत्वाची हानी होते. नित्यत्त्वाला अनित्यत्त्व प्रदान 
करणारे तत्त्व 'काल' आहे. मायेचे 'निर्यात' (नियमन) स्वरूप जीवाच्या 
स्वातंत्र्यशक्तीला संकुचित करते. अशा प्रकारे उक्त कथनानुसार माया, 
कञ्चुक जीवाच्या विविध स्वाभाविक शक्तींमध्ये बाधा उत्पन्न करते. 
शंकराचार्य मायेला सत्य मानू शकत नसल्यामुळे त्यांचा अद्वैतभाव 
व्यावृत्तिमूलक किंवा व्यावर्तक (Exclusive), संन्यासमूलक (Based on 
Elimination) असा बनला आहे. तो अनुवृत्ती, ग्रहणमूलक वा समावेशक 
(All embracing) तै रि? "उदा हिरेणानि अधिक स्पट Se मैंधांनी सूर्याचे 

90 


दर्शन जर झाकून टाकले तर आपण म्हणतो की मेघांनी सूर्याला झाकून 
टाकले, पण खुद्द मेघ हे सूर्यापासूनच तयार होतात. मेघ हा सूर्याचाच 
महिमा नाही का? निश्चितच जो सूर्यआहे तोच मेघ आहे, कारण मेघ 
सूर्याचीच शक्ती आहे. मायामेघही याच रीतीने ब्रह्मापासून उत्पन्न होतो. 
त्याच्याच आश्रयाने स्वतःला प्रकट करीत असतो व त्याच्यातच शेवटी 
विसावत असतो वा शांती पावत असतो. म्हणून स्पन्दकारिकेनुसार, जी 
माया आहे तेच ब्रह्म आहे. 
ब्रह्म सत्य आणि माया मिथ्या म्हटल्यानंतर प्रकारांतरामुळे द्वैताभास 
निर्माण होतो. ज्या अवस्थेत माया मिथ्या आहे, त्या अवस्थेत ब्रह्मही 
मिथ्या आहे. कारण मायेच्या मिथ्यत्वाचा अनुभव घेण्यात मायेच्या 
अस्तित्त्वाचा स्वीकार करणे अपरिहार्य ठरते व माया मान्य करण्याने त्या 
अवस्थेत जो ब्रह्मबोध होतो ती एक मायाकल्पित वस्तू असते. ही गोष्ट 
वेदान्तालासुद्धा मान्य करावी लागते. तसेच मायेला सत्य समजण्यात 
ब्रह्मही सत्य होते. मायेला असत्य व मिथ्या समाजण्याने व जगाचा 
अस्वीकार करण्याने सर्वं खलु इदं ब्रह्म! हे सत्य ठरणार नाही. या 
विवेचनामागील उद्देश हा की भाष्यात आलेली 'माया' संकल्पनेशी 
निगडित नामे हाच संभ्रम निर्माण करतात. कारण काही नामांचा आधार 
शांकरमत आहे तर काहींचा आधार प्रत्यभिज्ञा आहे. त्यामुळे वरील भेद 
सांगणे संशोधिकेला आवश्यक वाटले. 
amia: असे म्हणता येईल की, वेदान्तातील माया ब्रह्म स्वरूपाला 
आवृत्त करणारी दिसते, तर प्रत्यभिज्ञादर्शनातील मायासुद्धा कञ्चुक 
(आवरण) संबोधल्याने जीवाच्या शक्तीला आवृत्त करणारी व जीवाला 
पुरुष रूप प्रदान करणारी दिसून येते. मायेचे अगदी हेच स्वरूप व्यक्त 
करणारी पुढील नामे सौभाग्यभास्करात येतात. 
नाम क्र. १०, ७६, ७७, २१५, २५०, २७३, २८५, २९४, २९५, २२९, 
२५४, २९७, ६६१, WOR, ७०५, ७१६, ८९५, ९०८. 
परासंवित्‌ / ब्रह्मस्वरूप / ईश्वरस्वरूप /आत्मतत्त्व- 
परमतत््वच चित्‌ अथवा परासंवित्‌ नावाने विज्ञात आहे. 
प्रत्याभिज्ञादर्शनाचा हा अद्‌भुत सिद्धांत सौभाग्यभास्करात बहुतांश 
नामांच्या "विवरात श"और्धॉरिशिंला सहेन? उर्थर्थार्जिलेलषे दिसतो. 
91 


ज्याप्रमाणे परप्रकाशस्वरूप ब्रह्म समस्त विश्वाचे प्रकाशक आहे, त्याप्रमाणे 
परासंवित्‌ सुद्धा जगताची प्रकाशिका आहे. परन्तु वेदांतातील ब्रह्माच्या 
तुलनेत चित्‌ अथवा परासंवित्‌ याची ही विशेषता दिसते की, परमतत्त्व 
अर्थात परासंवित्‌ प्रकाशाबरोबर विमर्शस्वरूप सुद्धा आहे. विमर्शाचा अर्थ 
प्रत्यभिज्ञादर्शनाअंतर्गत “स्वतःच्या पूर्णतेचे ज्ञान' असा आहे. 

तसे पाहता स्वत:च्या पूर्णतेचा अनुभव (मी स्वतंत्र आहे वा पूर्ण आहे), 
अद्वैत वेदान्ताच्या 'अहं ब्रह्मास्मि अनुभवासारखाच तर आहे. पण 
काश्मिरीय दर्शनात याला 'विमर्श' म्हटले गेले आहे. ज्याचा आधार 
भाष्यकारांनी बहुतांश स्थानी घेतलेला आढळतो. सामान्यत: विमर्शचा 
अर्थ अनुसंधान आहे. तदनुसार परमशिव केवळ प्रकाश स्वरूप नाही जर 
असे असते तर तो केवळ जड आहे पण विमर्शशक्तीद्वारे परमशिवाला 
आपल्या शिवत्त्वाचे ज्ञान होते. ही काश्मीर दर्शनाच्या आत्मबोधाची 
सहज प्रक्रिया आहे. शंकराचार्य सौंदर्यलहरीत परमशिवाच्या शक्तीचा 
उल्लेख असाच करतात. 

अद्वैत सिद्धांतानुसार जीव स्वरूपत: ब्रह्मच आहे, त्याची जीवसंज्ञा 
अविद्याजन्य आहे. शक्त्यद्वैतवादाअंतर्गतसुद्धा जीवाला शिवरूप म्हटले 
आहे. अद्रैतवादात जीव आणि परमात्मा यांच्या ऐक्यज्ञानाद्वारे मुक्ती 
सांगितली आहे. तर याच प्रकारे शक्त्यद्वैतवादानुसार सुद्धा जीव आणि 
आत्मा यांच्या ऐक्यास योग संबोधले आहे. अद्वैतवादानुसार मुक्त जीव 
स्वयं ब्रह्मरूप होऊन जातो तर शाक्तवादानुसार साधक स्वयं शक्तिरूप 
होतो. हेच शक्तीस्वरूप ईश्वर स्वरूप म्हणून ख्यात आहे. 

देवीचे हेच ईश्वरतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व, आत्मतत्त्व किंवा परासंवित्‌ स्वरूप प्रकट 
करणारी पुढील नामे भाष्यकार देतात. 

नाम क्र. ५५, ६४, ६५, ६९८, ७१, ८१, ८२, ११३, १३२, १३२, १२४, 
१२५, १२९, १४०, १४१, १४२, १४६, १४८, १५०, १५१, १५२, 
१५०३, १५६, १५७, १६१, १७४, १७६, १७८, १७९, १८०, १८६, 
२०३, २१२, २२९,२५२, २५३, २५५, २५६, २६५, २७१,२८२, 
२८९, २९६, ३००, ३४३, ३४८४, ३६३, ३६५, २८४, ३८५, ३९८, 
२९९, ४०२, ४६७, ५४९, ५५०, ५७२, ५८३, ५८९, ६०९, ६१७, 
६१८, ६२६, ९४५,११४ ९१ २७०३ हा 9६, ७००; 


92 


७०१, ७१०, ७२७, ७६२, ७६५, ७८२, ७८४, ७९०, ७९२, ८०८, 
८०९, ८२२, ८४१, ८४५, ८५४, ८५५, ८६६, ८७८, ९००, ९०२, 
९०७, ९९०, ९९९. 


मोक्ष संकल्पना 
भारतीय दर्शनानुसार मोक्ष मानवाचे परम उद्देश्य आहे, म्हणून प्राय: 
प्रत्येक भारतीय दर्शनपद्धती अंतर्गत मोक्षासंदर्भात भिन्न विचार केला 
गेला आहे. सौभाग्यभास्करानुसार प्रत्यभिज्ञादर्शन हा नामांच्या 
विवेचनामागचा आधार दिसून येतो. त्यामुळे प्रत्यभिज्ञेतील मोक्ष 
संकल्पना काय आहेत आणि त्यांचा आधार नामांच्या भाष्यात कसा आला 
आहे ते पाहू.. 
मोक्ष मार्गात अज्ञानाची बाधकतासुद्धा सामान्यत: स्वीकृत आहे. जीवाचे 
आपले चित्‌ स्वरूप न जाणणेच अज्ञान आहे. त्रिकदर्शनाअंतर्गत अज्ञानाचे 
कार्य मल करते. आणव, मायीय आणि कार्मण हे त्रिविध मल मोक्षात 
बाधक आहेत. मलांचे प्रकाशनसुद्धा शिवाच्या स्वतंत्र शक्तीनेच होते. उदा. 
आणवमल शिवाच्या आपल्या स्वरूपाला आवृत्त करण्याची क्रिया आहे. 
आणवमलाच्या या क्रियेचा परिणाम असा होतो की, स्वतंत्र चिद्रूप एवं 
प्रकाशस्वरूप शिवाला अणुत्त्व प्राप्त होते. 
मायीय मल भेदबुद्धि उत्पन्न करणारा आहे. आणवमलाच्या 
परिणामस्वरूप जीव स्वतःला प्रमाता समजतो, भेदबुद्धीमुळे चित्‌ तत्त्व 
ज्ञेय विषयांना जडतत्त्व स्वरूप समजू लागतो. मायीय मलामुळे जेव्हा 
साधक शुभाशुभ कल्पनांद्वारा शुभ आणि अशुभ कर्मात प्रवृत्त होतो, तेव्हा 
तो कार्मण मलाचा प्रभाव असतो. जीवाच्या आत्मस्थ शिवाच्या स्वतंत्र 
शक्तीची प्रतीतीच मोक्ष आहे. अभिनवगुप्तानुसार 'स्वरूपप्रथन' मोक्ष आहे. 
'स्वरूपप्रथन' शिवत्त्वाच्या स्वरूपाची प्रतीती आहे. 
मोक्षाची हि स्थिति विमर्शस्वरूप संवित्‌ चा अनुभव आहे. ज्याप्रकारे 
अद्वैतवेदान्ताच्या अंतर्गत अविद्यानिवृत्ति मोक्ष आहे, त्याच प्रकारे काश्मीर 
दर्शनातसुद्धा अज्ञान ग्रंथीचा भेद न होण्याने स्वतंत्र शक्तीची अभिव्यक्तीच 
मोक्ष म्हणवला०*्जाक्वोएप प्काश्मीस्डर्शमासपिले/ रियर" आणवादि 
93 


मलांच्या प्रक्षालनार्थ 'समावेश' सिद्धांत सांगितला आहे. 'समावेश' 
त्रिकशास्त्राचा पारिभाषिक शब्द आहे. 

काश्मीर शैवदर्शनात समावेशांतर्गत चार उपायांचा निर्देश आहे. हे उपाय 
आणवोपाय, शाक्तोपाय, शांभवोपाय तथा अनुपाय आहेत. 
आणवउपायांतर्गत साधक बाह्यवस्तूंवर स्वतःची भावना करत, समस्त 
जगतात शक्तीचा प्रसार तथा व्यापक तत्त्वाचे ज्ञान प्रकट करतो. हा उपाय 
ध्यानादि क्रियांद्वारा साध्य आहे, म्हणून याला 'क्रियोपाय' सुद्धा म्हटले 
आहे. सिद्धीनिमित्त क्रियमाण जपादि अनुष्ठानसुद्धा आणवोपायातच 
येतात. शाक्तोपायाच्या माध्यमाने साधक शिवाशी सामरस्य प्राप्त करत 
अद्वैत ज्ञानाची अनुभूती करतो. म्हणूनच शाक्तोपायाला 'ज्ञानोपाय' सुद्धा 
म्हणतात. शाम्भवोपायाअंतर्गत साधक आपल्या इच्छाशक्तीद्वारा शिवत्त्व 
प्राप्ती करतो. म्हणून याला 'इच्छोपाय' सुद्धा म्हणतात. शाम्भवोपाय 
यासाठी म्हटले आहे कारण या शंभु अर्थात्‌ शिवाच्या प्राप्तीचा प्रयत्न 
वर्तमान आहे. शाम्भवोपायाची पराकाष्ठा 'अनुपाय' आहे. मुळात हा 
उपाय विशेष नाही म्हणून याला 'अनुपाय' म्हटले गेले आहे. 
अनुपायांतर्गत वेदान्ताच्या 'तत्त्मसि' इ. उपदेशासमान गुरुपदेशच 
साधकाला शिवच्व प्राप्तीसाठी पर्याप्त आहे. 

अद्वैतवादानुसार मुमुक्षुसाठी शुभाशुभ कर्मांचा त्याग एवं ज्ञान अनिवार्य 
साधनरूपात सांगितले आहे, त्याच प्रकारे शाक्तदर्शनातसुद्धा त्याचे महत्त्व 
स्वीकारले आहे. शंकराचार्यांनी जसे निर्मल अन्तःकरणाच्या साधकाला 
मोक्षाचा पात्र मानले आहे, त्याच प्रकारे शाक्तदर्शनातसुद्धा ज्यांचे अज्ञान 
क्षीण झाले आहे अशा निर्मल अन्तःकरणाच्या ज्ञानीजनांना मोक्षास पत्र 
मानले आहे. अशा प्रकारे शक्त्यद्वैतवाद्यांच्या ज्ञानपक्षावर अद्वैतवादाचा 
पूर्ण प्रभाव स्पष्ट दिसून येतो. यावरून असे सिद्ध होते की शाक्त मतात 
विदेहमुक्तीला स्वीकारत शंकराचार्यांच्या मताचा संकेतसुद्धा दिला गेला 
आहे. अगदी हाच संकेत भाष्यातील पुढील नामे देतात. 
भाष्यकारांवरसुद्धा शंकराचार्यांच्या अद्वैतमताचा प्रभाव दिसून येतो. 
मोक्षाचे उक्त स्वरूप दर्शविणारी ललितात्रिपुरसुंदरीची नामे पुढीलप्रमाणे- 


नाम क्र.- ५२, द्‌ १ 5 ६६९, ६७. ७०, ७२, ८४, २५४, ४०७, ६२५, 
६४४, ९२ द Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


94 


इतर दर्शनांशी संबंधित नामे- 

श्री भास्कररायमखींनी प्रत्यभिज्ञादर्शनाशिवाय ज्या इतर दर्शनांचा संदर्भ 
घेतला आहे, त्या निवडक दार्शनिक संकल्पनांचा आता आढावा 
घेऊ..प्रथमत: सांख्यदर्शनाशी संबंधित नामांचा विचार करत असताना, 
शोधप्रबंधाची व्याप्ती पाहता भाष्यकारांनी उपयोजिलेल्या निवडक 
तत्त्वांचाच विचार केलेला आहे. 

सांख्यदर्शन 

सृष्टीप्रक्रिया - 

सांख्यदर्शनानुसार प्रकृतीत उत्पन्न होणारा प्रथम विकार हा Aad’ होय. 
यालाच व्यष्टिरुपात बुद्धि म्हणतात. महत्‌ पासून अहंकार, अहंकाराचे तीन 
भेद सात्त्विक, राजस, तामस. पैकी सात्त्विक अहंकारापासून अकरा इंद्रिय. 
पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेद्रिय आणि मन यांची उत्पत्ती होते. व त्यापासून 
पंचमहाभूते उत्पन्न होतात. अशा प्रकारे सांख्यदर्शनात सृष्टीप्रक्रिया 
सांगितली आहे. भाष्यकारांनी येथे २३ विकार भेद सांगितले जे 
सांख्यकारिकेच्या टीकेनुसार अर्थात वाचस्पति मिश्र (९०० ई.) लिखित 
सांख्यतत्त्वकौमुदीनुसार सांगितले आहेत. 

हा मतितार्थ नाम क्र. १४५, १६१, २५६, ३९७, ४८१, ६०४, ६५५, 
६६२ मधून प्रकट होतो. 

ईश्वर संकल्पना - 

सांख्यदर्शन हे निरीश्वरवादी दर्शन मानले जाते. याबाबतीत अनेक मतभेद 
आहेत. डॉ.राधाकृष्णन सांख्यसूत्रांच्या आधारे सांख्यात एका व्यवस्थापक 
ईश्वराच्या सत्तेला स्वीकारतात, जो सृष्टीकालात प्रकृतीच्या क्रमबद्ध 
विकासाची व्यवस्था करतो. सांख्यदर्शनात जरी कर्तव्यशक्तीने युक्त 
ईश्वरसत्ता मानलेली नसली, तरी जगताच्या साक्षी रूपात ईश्वराचे वर्णन 
अवश्य मिळते. साक्षी ईश्वराच्या केवळ सानिध्यानेच प्रकृति जगत्‌ 
व्यापारात अशा प्रकारे चिकटून कार्य करते जसे लोह चुंबक. लोहाला 
चुंबकाने जी गती प्राप्त होते त्याप्रमाणे ईश्वराचे आहे. विज्ञानभिक्षूंनी तर 
सांख्यांना निरीश्वर न मानता सेश्वरच मानले आहे. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


95 


अशा प्रकारे या विवेचनावरून हा निष्कर्ष निघू शकतो की, मूळ 
सांख्यदर्शनात ना ईश्वरवादाचे खंडन केले आहे ना अनीश्वरवादाचे मंडन 
केले आहे. भाष्यकारांनासुद्धा माता ललितेचे सांख्यभाषित हेच ईश्वरी 
तत्त्व नाम क्र. १५५ मधून अपेक्षित आहे. 
सत्कार्यवाद - 
हा सांख्यांचा एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत आहे. ईश्वरकृष्णांच्या सांख्यकारिकेत 
सत्कार्यवाद सिद्धांत प्रतिपादिला आहे. जी वस्तू कारणात पहिलेपासून 
विद्यमान नाही, तिची उत्पत्ती होऊ शकत नाही. कार्याची सत्ता 
कारणाच्या तत्त्वांवर पूर्णत: आधारित असते. सर्व कारणांपासून सर्व 
कार्यांची उत्पत्ती संभवत नाही. शक्‍य कारणातूनच शक्‍य कार्याची उत्पत्ती 
होते. अर्थात कार्याची सत्ता कारणात अव्यक्तरुपात विद्यमान असते. आणि 
वस्तुतः कार्य आणि कारणात ऐक्य आहे. सांख्यांच्या मते, कोणतेही कार्य 
कारणाशिवाय व कारण कार्याशिवाय असत नाही. 
श्रीललितात्रिपुरसुंदरीच सर्वांचे निमित्त कारण आहे. भाष्यकारांच्या मते 
या सृष्टीचे कारण आणि कार्य श्रीललितादेवी आहे. पुढील नामे हा 
मतितार्थ व्यक्त करतात. 
नाम क्र. १५२, १७४, ८६२ 
आत्मतत्त्व /ब्रह्मतत्त्व - 
भगवद्गीतेत भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनास आत्मतत्त्वाचा उपदेश करतात. 
निराधारा, निरंजना, निर्गुणा, नित्या, निर्विकारा, निष्प्रपंचा, निराश्रया, 
निर्मला आदि नामांतून आत्मतत्त्वाची वैशिष्ट्ये प्रतीत होतात. 
सांख्यदर्शनातील आत्मतत्त्व संकल्पनेशी ही नामे साधर्म्य साधणारी दिसून 
येतात. आत्मा हा स्वयंप्रकाशी, परम आनन्दयुक्त आणि अव्यक्त असतो. या 
तत्त्वानेच ही सृष्टी व्यापली आहे, ते नाशरहित आहे. जे 'अव्ययस्य' म्हणजे 
अविनाशी आहे. त्या अव्यय तत्त्वाचा नाश करण्यास कोणीही समर्थ नाही. 
ही सर्व वैशिष्ट्ये ललितेची आहेत. हे आत्मतत्त्व कधी जन्मत नाही व 
कधी मरतही नाही. कारण ते केवळ वस्त्र बदलत असते. ते जन्मरहित, 
नित्य, शाश्वत आणि पुरातन आहे. 

CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


96 


तत्त्वत: सर्व नामांचा अर्थ मुळात एकच आहे. मग आत्मा, ब्रह्म, कैवल्य, 
मोक्ष, सच्चिदानंदतत्त्व इ. संज्ञा जरी असल्या, नाव रूप, साधना या भिन्न 
असल्या तरी मूळ तत्त्वत बाधा येत नाही. 'ब्रह्मसूत्रार्थदर्शिनी' या ग्रंथात 
प्रा.अ.दा.आठवले खूप सुंदर भाष्य करतात. 'अनेन 
सर्वगतत्त्वमायामशब्दादिभ्यः |' ब्रह्मसूत्र, ३.२.३७ या सूत्रावरील भाष्यात 
ते म्हणतात- ब्रह्मावेगळा कुठलाही, एकही पदार्थ या विश्वात अस्तित्त्वात 
नाही. ब्रह्म हे अमर्याद आहे, भिन्नत्त्वाचे वर्णन उपाधींमुळे वा 
उपासनेकरता व लोकव्यवहाराकरता येते ते गौण मानावे. हे लक्षात घेतले 
की त्या ब्रह्माची सर्वव्यापकता लक्षात येते. श्रुति, स्मृती, व तर्कही तेच 
सांगतात. वेदांनी अनेक ठिकाणी त्या तत्त्वाची वा ब्रह्माची सर्वव्यापकता 
सांगितलेली असल्यामुळे, उपमेमुळे ते मर्यादित आहे असे मानू नये.' 
यावरून भाष्यातील देवीनामातील भिन्नता, वैशिष्ट्य, उपमा, दृष्टांत, 
रूपकाची योजना दिसते. परंतु या सर्व नामांचे सार “सर्व खल्विदं Fey’ हा 
सिद्धांत आहे, हे निश्चितपणे जाणवते ते पुढील नामांतून - 

नाम क्र. १३४, १३५, १३९, १४०, १४२, १४४, १४५, १५३ 

जैनदर्शन 

नास्तिक दर्शनांपैकी एक असणाऱ्या जैनदर्शनाचा संदर्भ भास्करराय नाम 
क्र.१४९ (नित्याबुद्धा) मध्ये देतात. जैनमतानुसार, देवीच्या आराधनेचे 
सहा मार्ग सांगितले गेले आहेत. त्यात श्वेतांबर संप्रदायानुसार अंग, पूर्व 
(पुब्ब), छेदसूत्र, मूलसुत्र एवं चूलिकसूत्र या पाच आगमग्रंथांचा समावेश 
जैन ग्रंथसाहित्यात होतो. जैनोपासनेत देवी तारा मुख्य आहे, जिची 
उपासना तीर्थकरदेखील करतात. अर्थात देवी ही तारारूपातसुद्धा 
विराजित आहे. 

नाम क्र. १४९ 

बौद्धदर्शन 

बौद्ध प्रत्येक वस्तूला क्षणिक मानतात. बौद्धांनुसार जगत्‌ सर्वथा अनित्य 
आहे. तसेच ते दोन क्षणसुद्धा कोणत्याही रुपात स्थिर राहत नाही. बुद्धांनी 
तत्त्वविभाजन स्कंध, आयतन एवं धातु या भेदात केले आहे. बौद्धदर्शनाचे 


आचार्य धर्मपाल हे, क्षणिक विज्ञानवाद एवं शून्यवादाचे व्याख्याते आहेत. 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


97 


विज्ञानवादानुसार चित्त वा मनाला विज्ञानाचा पर्यायवाची म्हटले आहे. 
'निराकारा, नित्या' नामाची चर्चा करत असताना भाष्यकार क्षणिक 
विज्ञानवादाचे खंडन करतात. जे अधिक संयुक्तिक वाटते. सृष्टीतील 
कोणतीही वस्तू क्षणापेक्षा जास्त अस्तित्त्वात असू शकत नाही असे 
बौद्धमत वा क्षणभंगूरवादी मानतात. सृष्टीच्या उत्पत्तीचे तर्कशुद्ध कारण 
बुद्धमतात सापडत तर नाहीच, पण अविद्यादीतून (द्वादश निदानातून) 
उत्पत्तीही संभवत नाही.अविद्यादी द्वादश निदानातून समुदाय होतात हे 
बौद्धमत त्यांच्या क्षणभंगूरवादानेच खंडित होते. दुसरे जेव्हा निर्माण होते 
तेव्हा पहिले नष्ट होते असे असेल तर कार्यकारणभावाला अस्तित्वच उरत 
नाही. मग अविद्यादींचे समुदाय निर्माण तरी कसे व्हावेत? क्षणभंगुरत्त्व 
मानले तर उत्पत्ती, नाश व विकार हे वस्तूंचे पर्याय ठरतील. पर्याय हा 
शब्द सामानार्थाने घेतला जातो. उत्पत्ती हा नाशाचा विरुद्धार्थी शब्द 
आहे. उत्पत्तीचा नाश हा पर्याय मानणे, याच्याइतका विसंगत विचार 
नाही. जसे जगणे म्हणजेच मरणे असा त्या शब्दाचा अर्थ कधीही होणार 
नाही. वस्तू ही स्थिती आहे, आदी व अंत, उत्पत्ती व विनाश या तिच्या 
दोन अवस्था आहेत. हे भाष्यकार ठासून सांगतात. 

हे लक्षात घेतले तर किमान तीन क्षणांचे जीवन तरी मानावेच लागेल. 
पहिला क्षण उत्पत्तीचा, दुसरा स्थितीचा व तिसरा विनाशाचा! त्यामुळे 
क्षणभंगुरवादाला सोडून द्यावे लागते. विनाश व उत्पत्ती या वस्तूहून भिन्न 
अवस्था मानल्या तर वस्तू नित्य मानवी लागेल. भाष्यकारांच्या मते 
बौद्धांची मते ही विसंगती दर्शवितात. त्यामुळे भाष्यकार या नामाच्या 
भाष्यात बौद्धमत अमान्य करतात. 

नाम क्र.१३६, १२७, १३८ 

चार्वाकदर्शन 

चार्वाकदर्शन हे नितांत भौतिकवादी, औपनिषददर्शन एवं गीतादर्शनाच्या 
आध्यात्मिक विचारधारेच्या तीव्र प्रतिक्रियेचे फळ आहे. औपनिषद 
आत्मवादाची घोर निंदा, पुनर्जन्म एवं मोक्षादि आस्तिक, दार्शनिक 
सिद्धांतांचे तर्क, भौतिकतावादी तर्काच्या आधारावर अनौचित्यपूर्ण खंडन 
आणि सर्वथा भौतिक सुखवादाचे एकमात्र समर्थन हाच चार्वाकदर्शनाचा 
उद्देश दिसूर्न येती वारी विरे aT तंते चॉर्वीकीची सिंरर्थकता सिद्ध 


98 


केलेली आहे. चार्वाकांच्या मते, सर्व काही क्षणिक असून देह आणि आत्मा 
अभिन्न आहेत. आणि ब्रह्म शरीराचे अभिन्न अंग आहे. म्हणून हर प्रकारे 
देहाच्या इच्छा पूर्ण केल्या पाहिजेत. 

'निराश्रया' नामाची चर्चा करताना भाष्यकार, चार्वाक सिद्धांताला 
अमान्य करतात. चार्वाकमतानुसार, ब्रह्म शरीराचे अभिन्न अंग आहे, पण 
समस्त ब्रह्मांड जिच्यावर आधारित आहे, तिला आधाराची काय 
आवश्यकता? ती अशरीरी असून कुणावरही अवलंबून नाही. चार्वाकांच्या 
मतेसुद्धा सर्व काही क्षणिक आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक क्षणाचा कर्ज 
करूनसुद्धा आनंद उपभोगावा. जो काहीही शाश्वत न मानता केवळ 
देहाला त्याच्या वासनांना महत्त्व देतो वा जो रस्ता विशिष्ट ठिकाणी, 
ध्येयापर्यंत पोचतच नाही त्या मार्गाने निष्कारण चालण्यात काय अर्थ? 
शरीर हेच सर्वस्व असून ब्रह्म हा शरीराचा भाग मानणारा चार्वाक प्रत्येक 
गोष्ट तर्काधिष्ठित आहे असे मानतो. ब्रह्म असेल तर ते प्रत्यक्ष दाखवा. 
प्रत्येक गोष्ट ही प्रत्यक्ष दाखवल्यानंतरच सिद्ध होते असे नाही. काही गोष्टी 
या अनुभवाने सिद्ध होतात. तसे असेल तर 'मन' या अवयवाची 
शरीरातील जागा मोठ्यातला मोठा सर्जनही दाखवू शकणार नाही. पण 
याचा अर्थ मन नाही असा होत नाही.,कारण ती अनुभवजन्य वस्तू आहे, 
अगदी तसेच ब्रह्म ही अनुभवाने सिद्ध होणारी गोष्ट आहे. येथे अनुभव हेच 
प्रमाण मानावे लागते. कारण जेथे तर्काचे क्षेत्र संपते तेथून पुढे अनुभवाचा 
प्रांत सुरु होतो. कारण देहालाच सर्वस्व मानून आत्म्याचे अस्तित्त्व अमान्य 
करणे ही एक प्रकारे आत्महत्या आहे. भाष्यकारांच्या या मताशी 
संशोधिका पूर्णत: सहमत आहे. 
नाम क्र. १३७, १४७ 
योगदर्शन 
योगदर्शनाचे प्रथम प्रतिष्ठित आचार्य महर्षि पतंजली आहेत. 
पातंजलयोगात योगाच्या आठ साधनांची चर्चा केलेली आहे. ही साधने 
यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान तसेच समाधि 
आहेत. ही आठ योगाची अंगे आहेत. पैकी 'धारणा' म्हणजे एखाद्या देशात 
वा स्थानी चित्ताला एकाग्र करणे. देश शब्दाचे तात्पर्य नाभिचक्र, 
हृदयकमल, TTT अयीति TT TT ae rea TAT 


99 


आदींशी आहे. 'ध्यान' म्हणजे उपर्युक्त देश विशेषात ध्येय वस्तूचे ज्ञान 
जेव्हा एकाकार होऊन प्रवाहित होते त्याला 'ध्यान' म्हणतात. 
ध्यानावस्थेतील एकाकार रूपाच्या ज्ञानापेक्षा बलवान्‌ दुसरे कोणतेच 
ज्ञान नाही. जेव्हा ध्यान वस्तूचा आकार आकार ग्रहण करते व आपल्या 
स्वरूपापासून शून्यता प्राप्त करते त्याला समाधि म्हणतात. समाधीत 
ध्यान व ध्याता यात अभेद असतो. पतंजलींनी धारणा, ध्यान व समाधि 
या तिघांना मिळून संयम म्हटले आहे. यांनाच उन्मनी वा मनोन्मनी 
अवस्था संबोधले आहे. योगाशी संबंधित असणारी पुढील नामे भाष्यात 
येतात. 

नाम क्र.६८, २०७, २२४, ३१५, ७१७, ९१२ 

योगाभ्यासाच्या साधकाला विशिष्ट शक्तींची प्राप्ती होते. या शक्तींनाच 
सिद्धी म्हणतात. या सिद्धी आठ आहेत. अणिमा-महिमा-गरिमा-लघिमा- 
प्राप्ति-ईशित्त्व एवं वशित्त्व. 

नाम क्र.२२४. 

केवळ सिद्धीप्राप्ती हे योगसाधनेचे उद्दिष्ट नसून सिद्धीप्रा्तीनंतर खऱ्या 
योगाभ्यासाला प्रारंभ होतो. असम्प्रज्ञात समाधीअंतर्गत येणारी 
“उपायप्रत्यय' समाधि ही योगसाधकाचे सर्वोच्च लक्ष्य मानले आहे. 
ध्यानयोगानेसुद्धा देवीची पूजा केली जाते. जो मतितार्थ नाम क्र.३१५ 
मध्ये येतो. ज्याचे लक्ष्य निर्विकल्पक समाधि आहे. 

अद्वैतवेदान्त 

अट्वैतवेदान्तशास्त्राचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपात हाच आशय आहे की, ब्रह्म 
ही परम सत्ता आहे जे अद्वैत तत्त्व आहे. 

अद्वैत शब्दाचा अर्थच द्वैतविरोधी एवं भेदरहित तत्व असा आहे. 
भाष्यकारसुद्धा द्वैतवादाचा पूर्णतः निषेध करत अद्वैतवादाचा पुरस्कार 
करताना दिसतात. 

नाम क्र. ६६७, ६६८, ७०६, ७०७ 

निष्कर्ष - 


'सौभाग्यभास्कर' भाष्यातील दर्शनशास्त्रीय नामांच्या प्रकरणाच्या 


निष्कर्षाप्रत पोचत असताना शोधप्रबंधाची व्याप्ती लक्षात घेऊन भाष्यात 
C-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


100 


अधिकांश संदर्भ ज्या दर्शनाचे आलेले आहेत, केवळ त्यांचाच उहापोह 
केलेला आहे. भाष्यातील बहुतांश नामांचा आधार हा प्रत्यभिज्ञादर्शन 
आणि अद्वैतवेदान्तदर्शन हा दिसून येतो. काही नामे प्रत्यभिज्ञा आणि अद्वैत 
वेदान्त या दोन्हीपैकी नेमक्या कोणत्या दर्शनात येतात, याबद्दल संभ्रम 
निर्माण करतात. पण अगदी सूक्ष्म फरकाने त्या एकाच भावाशी निगडित 
दिसतात. तो सूक्ष्म फरक लक्षात यावा यासाठी जिथे गरज असेल तिथे तो 
फरक दाखविला गेला आहे. नामांच्या वर्गीकरणासाठी हा फरक दाखविणे 
आवश्यक वाटते. 

या दर्शनांशिवाय सांख्यदर्शन, योगदर्शन, जैन-बौद्ध-चार्वाक आदि दर्शनांचे 
संदर्भ भाष्यात आढळून आलेले दिसतात. भाष्यकारांनी द्वैतवादाचे, 
शून्यवादाचे, देहात्मवादाचे स्थानोस्थानी नामांच्या विवेचनात 
सडेतोडपणे खंडन केलेले दिसते. यावरून भासुरानंदांमधील कट्टर अद्वैती 
आणि ललिताभक्त दिसून येतो. वाचनाच्या सोयीसाठी प्रत्यभिज्ञा 
दर्शनातील जीव-जगत-ईश्वर-ब्रह्म-मोक्ष संकल्पनांच्या शीर्षकाखाली 
नामांचे विवरण दिले गेले आहे. 

भाष्यकार देवीच्या नामांतून मोठे गहन तत्त्वज्ञान सांगतात.नामांमागे 
दर्शनशास्त्राची पार्श्वभूमी दिल्यामुळे नामाला एक प्रकारचे शास्त्रीयत्त्व 
प्राप्त झालेले दिसते. हे संदर्भ देताना भासुरानंदांनी त्यांच्यातील प्रगाढ 
तत्त्वचिंतकाची ओळख करवून दिली आहे. प्रत्येक नामामागे दडलेला 
इतका विलक्षण व्यासंग पाहून वाचक चकित होतो. 

ललितासहस्रनाम उपासना ही मोक्षशास्त्राची उपासना आहे, हेच 
भाष्यकार सांगतात. चार पुरुषार्थापैकी अर्थ व काम धर्माच्या 
नियंत्रणाखाली असतील तरच त्यांच्या शक्तीचा विकास मोक्षाचे ध्येय 
गाठण्यास व जीवन उन्नत करण्यास होतो. नावाड्याला ध्रुवावर पोचायचे 
नसते पण त्याची नजर सतत जेव्हा ध्रुवताऱ्याकडे राहते तेव्हाच तो 
इच्छित स्थळी पोहचू शकतो. नजर ढळली की तारू भटकणारच.. सारांश 
हाच की, धर्ममार्गाने अर्थ व कामाचा उपभोग घेत साधकाने मोक्षाकडे 
वाटचाल केली पाहिजे. आणि या मोक्षापर्यंत पोचण्याचे चार मार्ग कर्म- 
भक्ती-ज्ञान-योग हे आहेत. श्रीललितेच्या उपासनेने मोक्षाछे ध्येय साधक 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


101 


गाठू शकतो, हे जागोजागी भाष्यकार उद्धृत करताना दिसतात. यावरून 
त्यांच्यातील 'मुमुक्षु' प्रत्ययाला येतो. 

मार्ग कोणताही निवडा पण ध्येय एकच सांगितले आहे. देवीची उपासना 
कोणत्याही मार्गाने केली तरी तत्त्व एकच आहे. संत तुकाराम महाराज 
म्हणतात, 'हे भगवंता, अद्वैतने माझ्या जीवाला समाधान मिळत नाही, 
म्हणून मी भक्त आणि तू भगवंत असाच द्वैतभाव माझ्या ठिकाणी राहू दे.' 
तर एके ठिकाणी ते म्हणतात, 'जसे गूळ आणि गुळाची गोडी एकत्र नांदते 
तसेच भक्त आणि भगवंताचे असते.' ही विधाने विसंगत नाहीत, 
साधकाची योग्यता तो ज्या अवस्थेपर्यंत आला आहे ती लक्षात घेऊनच 
संत उपदेश करतात. तर स्वत: योगियांचा राजा, योगेश्वर माऊली 
असूनही ते योगमार्गाची निंदा करतात. ते म्हणतात, जे योगमार्गाने 
चालत जातात त्यांच्यावर आपत्ती येते. योगाचरण म्हणजे पतीवाचून 
अग्नीमध्ये रोज सती जाण्याची शिक्षा. तेच ज्ञानेश्वर पुढे म्हणतात, हा 
योगमार्ग पावलापावलाला मोक्षाची खाण उघडून देतो. यासारखे सोपे 
साधन नाही. भक्तिमार्ग हा फार सोपा आहे. लहान, थोर, वृद्ध कुणीही 
यावे. यावरून चालण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. ज्ञानासारखा सूक्ष्म 
पंथ, योगासारखा दुर्गम मार्ग, त्यावरून चालताना पडणारे अतीव कष्ट 
--त्यामुळे संतांनी भक्तीपथाचा राजपथही दाखविला. पण त्यांनीच एके 
ठिकाणी, भक्ती ही इतकी कठीण जणू सुळावरची पोळीच, कुण्या एखाद्या 
भाग्यवंतालाच लाभते असे म्हटले आहे. हा विरोधाभास नसून आपल्या 
आवडीनुसार, प्रकृतीनुसार कोणताही उपासना मार्ग निवडण्याची शास्त्राने 
दिलेली मुभा आहे. भाष्यकारांच्या लेखनातही हाच विचार दिसून येतो. 
कधी कुठे कुठे ते कट्टर अद्वैती तर कुठे द्वैताच्या बाजूने दिसतात. 
भास्कररायांचे संप्रदायाचे रक्षण, पाखंड किंवा नास्तिकमतखंडण, वैदिक 
धर्माची प्रतिष्ठा, वेद व आगमांचा समन्वय, मीमांसादी शास्त्रीय ग्रंथांची व 
तंत्रग्रंथांची व्याख्या हे भाष्यामागील मुख्य उद्देश दिसतात. 

तात्पर्यं हेच की जसे औषधालयात परस्परांच्या विरुद्ध गुणधर्माची 
औषधेसुद्धा एकत्र दिसतात, पण वैद्य आपल्याला लागू पडेल तेच औषध 
देतो. अगदी तसेच संतांनी व शास्त्राने आपल्याला लागू पडेल तोच, भावेल 
तोच मार्ग अनुर्सरधविधास सांगितला! ORT ` निर्भुणौकेडे असाच 


102 


प्रवास सामान्य साधकाला उपयुक्त ठरु शकतो. आणि ही शक्ती उपासना 
अशीच आहे. जी क्रमाक्रमाने साधकाला मुमुक्षु बनविते. व ब्रह्मतत्त्वापर्यंत 
पोचविते. 

'महामाया'(क्र.२१५) बद्दल बोलताना भास्करराय म्हणतात, ही मायाच 
जीवाला बंधनात टाकते, पुन्हा जन्म घ्यायला लावते, सुख दुःखात 
अडकविते, श्रद्धेवर संशय घ्यायला लावते. येथे भाष्यकार श्री 
शंकराचार्यांच्या मायावादाचा पुरस्कार करताना दिसतात. पण पुढे ते 
म्हणतात, माया ही शक्तीचाच एक भाग आहे. शिवशक्तीचे हे 
प्रकाशविमर्शमय स्वरूप दर्शविले आहे. वास्तविकत: परब्रह्म ही एकच 
वस्तू आहे, पण ज्याला जशी दिसेल, जशी भासेल त्याप्रमाणे तो ती 
मानतो. भास्करराय निर्विकल्पा, निराबाधा ते निर्ताशा निरपाया' इ. सर्व 
नामांतून परब्रह्माची वैशिष्ट्ये, अद्वैतवादाची तत्त्वे प्रतिपादित करतात. 
ब्रह्म म्हणजे उपाधिविरहित सत्तामात्र तत्त्व आहे. जेथे उपादान कारण जड 
आहे, तेथे निमित्त कारण चेतन असणार हे उघड आहे. जसे सोन्याची 
लगड घेऊन सोनार अलंकार घडवतो. विणकर सुतापासून वस्त्रे, सुतार 
लाकडापासून फळी, फाळ, नांगर तयार करतो. चेतनाच्या सहाय्यावाचून 
जडापासून काहीही निर्माण होऊ शकत नाही. उलट चैतन्य जे आहे त्याला 
दुसऱ्याच्या सहाय्याची गरज लागतेच असे नाही. एखादा नट भूमिका 
करतो तेव्हा आपल्या भूमिकेचे उपादान कारणही तोच आणि निमित्त 
कारणही तोच असतो. तसेच संपूर्ण विश्वाचे ते शक्तीतत्त्व-ब्रह्मतत्त्व आहे. 
विश्वरचनेमागे कुणी तरी सामर्थ्यशाली कर्ता असलाच पाहिजे, हे सिद्ध 
होते. भाष्यकार येथे शुक्ति-रजत दृष्टान्त देतात. त्यांचा रोखदेखील याच 
केवलाद्वैत आणि शक्त्यद्वैताकडे झुकणारा दिसून येतो. 

व्यवहार करणे सोपे जावे म्हणून जडावर चेतनाचा आरोप करण्याची 
भाषेची सोय आहे. चेतनावर जडाचा आरोप केल्यावरच त्यातून हवा 
असणारा अर्थ लक्षात येतो. देवीची बहुतांश नामे ब्रह्मवाचक आहेत. त्यात 
थोडाही फरक नाही. सर्वाच्या आधी तीच होती. सत्तामात्र होती. 
कोणाचेही अस्तित्त्व नव्हते. कोणाचीही कशाचीही सत्ता नव्हती. कारण 
श्रीदेवीतत्त्व हे अनादि आहे. हे भाष्यकार येथे सिद्ध करतात. अनेक 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


103 


अन्वर्थक दृष्टांतांनी हे स्पष्ट झाले आहे, जसे स्फटिक आणि पुरुष, शुक्ति- 
रजक..इ. 

जैन-बौद्ध-चार्वाक यांच्या मतांचे खंडन करताना भास्कररायांचे विचार 
तर्कशुद्ध दिसतात. बौद्ध मताचे खंडन करताना ही बाब विशेषत: जाणवते. 
संयमाने, विवेकाने वागावे, सदाचरणाने जगावे, आसक्ती-मोह यापासून 
दूर असावे ..याच गोष्टींवर गौतम बुद्धांनी समाजाचे लक्ष वेधले. तसाच 
उपदेश केला. पण हा विचार काही नवा नाही. वेदांतातही तेच सांगितले 
आहे. न्याय, नीती, सदाचरण ही सर्व तत्त्वे वेदातीलच आहेत. गौतमांनी 
काही नव्याने सांगितले असे नाही. वेदांचेच आदेश पण खूप वर्षात त्यांना 
उजाळा देणारा कोणी न मिळाल्याने त्यावर धूळ साचली होती. वेदातील 
तत्त्वज्ञानाकडे समाजधुरीणांचे बराच काळपर्यंत दुर्लक्ष झाल्याने 
कालांतराने ह्या विस्मरणाचा परिणाम म्हणून अनेक मते समाजात नवे 
तत्त्वज्ञान म्हणून पुढे आली. बौद्धमतात या जगाला कुणी नियंता आहे 
अशी कल्पना नाही वा भोग्य व भोक्ता हाही विचार नाही. या 
जगघडामोडींमागे सदा अविचल असणारी एक सत्ता आहे, असे मानीतच 
नाहीत. प्रेरक कुणी नाही, त्यामुळे प्रेरणा मिळत नाही. जग तर समोर 
दिसते आहे. भाष्यकारांच्या मते, कार्य व कारणभाव स्पष्ट होत नसल्याने 
बौद्ध मत मानता येत नाही. या मताशी संशोधिका पूर्णपणे सहमत आहे. 
या सर्व दर्शनविषयक नामांच्या भाष्यावरून, आपण या निष्कर्षाप्रत पोचू 
शकतो की, ब्रह्मावर उपाधी आरोपित केली की ते सगुण ब्रह्म होते. 
सहजच उपाधीला अनुसरून विविध नावांनी ते ओळखले जाते. 
भाष्यकारांच्या तात्त्विक भाष्यामागे हा भगवतीबद्दलचा भक्तीभाव 
दिसल्यावाचून राहत नाही. भाष्यकारांमधील निस्सीम देवीभक्त पदोपदी 
त्याचा नितांत श्रद्धामय भाव सिद्ध करतो. स्पष्टीकरण करताना येथे 
थोडेसे स्वातंत्र्य अवश्य घेतले आहे पण तात्पर्याची कुठेही उपेक्षा केलेली 
नाही. हे नम्रपणे नमूद करू इच्छिते. 


जै नै नै नेः नेः K 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


104 


चतुर्थ प्रकरण 


सौभाग्यभास्कर भाष्यात अनेक तंत्रशास्त्रासंबंधी संदर्भ 


सौभाग्यभास्कर भाष्यात अनेक तंत्रशास्त्रासंबंधी संदर्भ आहेत. ते या 
प्रकरणात मांडले जात आहेत. सर्वप्रथम तन्त्र शब्दाची व्युत्पत्ति, निरुक्ती, 
व्याप्ति, उपासना पंथ आदींचा विस्तारपूर्वक आढावा घेऊया. 
व्युत्पत्ति :- 
तंत्र ही शक्तिउपासनेची सर्वात प्राचीन आणि विशेष शाखा आहे. तंत्र 
शब्दाची व्युत्पत्ति ही तन्‌ धातूपासून (पहा- पाणिनी धातुपाठ-तनु 
विस्तारे) अर्थातू-ताणणे, खेचणे, पसरवणे, रचणे, लिहिणे अशा अनेक 
अर्थांनी येतो. 
व्याख्या :- 
क्रमिक आगमानुसार तंत्र शब्दाची व्याख्या अशी- 
“तनोति विपुलान्‌ अर्थान्‌ तत्त्व - मन्त्र - समन्वितान्‌| 
त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रम्‌ इति अभिधेयसे ||” 

या व्याख्येमध्ये दोन अर्थ आहेत -तन्‌ - वाढवणे, त्रै - रक्षण करणे / 
वाचविणे. महाभाष्यानुसार तंत्राची व्याख्या अशी- 

“अयं तन्त्रशब्दो अस्त्येव विताने वर्तते | 

तद्‌ यथास्तेनमि तन्त्रं प्राक्तं तन्त्र इति ||” 
येथे तंत्र शब्द धारण करणे आणि ताणणे या अर्थी आलेला आहे. चरक 
संहितेमध्ये तंत्र हा शब्द वैज्ञानिक संज्ञेच्या बरोबरीने उपयोजिला आहे. 
“तत्र आयुर्वेद : शाखा विद्यासूत्रं ज्ञानं शास्त्रं लक्षणं तन्त्रं इत्यनर्थांतरम्‌ ||” 
राजशेखराच्या काव्यमीमांसेमध्ये तंत्राला चार शास्त्रांपैकी एक शास्त्र 
मानले आहे. 

“पुरुषेयं तु पुराणम्‌ आन्वीक्षिकी मीमांसा 

स्मृति तन्त्रम्‌ इति चत्वारि शास्त्राणि |” 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


105 


मनुस्मृतिभाष्यात कुल्लुकभट्ट म्हणतात :- श्रुति दोन प्रकारच्या आहेत - 
वेद आणि तंत्र. वरील दोन्ही स्वरुपात तंत्राला एका पवित्र आणि 
आधिकारिक रुपात तसेच एक श्रुतिचा व शिक्षेचा महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून 
उपयोजिले आहे. 
तंत्र शब्दाची निरुक्ति 
वैदिक साहित्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या तंत्र शब्दाच्या 
उपयोगावरून त्याच्या पुरातनतेचा अनुमान लावला जाऊ 
शकतो.ऋग्वेदात तंत्राचा अर्थ जाळे असा आहे. आणि हे यज्ञाचे एक 
महत्त्वपूर्ण अंग मानलेले आहे. यज्ञात हे अंग जरी केवळ एकदाच आले तरी 
ते अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेआणि ते संपूर्ण यज्ञादि कार्य पूर्णत्वास नेण्यास 
साहाय्य करते. अशाप्रकारे तंत्र ही एक रचनापद्धती आहे. यज्ञ हा मुख्य 
संस्कारांसहित केला जातोआणि तंत्रामुळे यज्ञयाग जणु एखाद्या खोलीतील 
दीपाप्रमाणे उज्वलित होतो. 
वेदोत्तर काळात जसे संहिता आदींमधे तंत्राचा अर्थ जसे (देवता 
उपासनेसाठी असणारे) धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक शिकवण, चमत्कारिक सूत्रे 
असा आहे किंवा अमानवीय शक्तींच्या प्राप्तीसाठी केली जाणारी उपासना 
असा आहे. साधु शांतिदेव मनुस्मृतिचे भाष्यकार कुल्लूकभट्टांच्या भाष्यात 
सांगतात की, श्रुति दोन प्रकारच्या आहेत. १)वैदिकी २) तांत्रिकी 
तंत्र ही अशी ज्ञानशाखा आहे जी, मनुष्याला मोक्षप्रा्तीसाठी आध्यात्मिक 
शक्तींची योजनाबद्ध आणि वैज्ञानिक पद्धत दर्शवते. ज्यामुळे आध्यात्मिक 
शक्तींची प्राप्ती होते आणि हा मार्ग आत्मसाक्षात्कारापर्यंत पोचतो. 
भारतीय संस्कृती कोषातील विविध अर्थापैकी खालील काही महत्त्वपूर्ण 
अर्थ - 
तंत्र - सिद्धान्त वा निष्कर्ष 

-श्रुतींची शाखा वा वेदशाखा 

-इतिकर्तव्य 

-प्रबंध वा रचना 

-शास्त्रविशेष वा विशिष्ट शास्त्र 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


106 


शतपथ ब्राह्मण आणि तैत्तिरीय ब्राह्मणानुसार एखाद्या गोष्टीचा मुख्य भाग 
म्हणजे तंत्र. तंत्र म्हणजे नियमसुद्धा. एक असा संस्कार जो एक धार्मिक 
आणि चमत्कृतीपूर्ण संस्कार असून पुराणांनंतर उदयास आला आणि 
अशाप्रकारे हा धर्माचा नंतरच्या काळातील विकास दर्शवतो. तंत्र हा असा 
एक धार्मिक ग्रंथ आहे ज्याचे स्वरूप हे शिवपार्वतींच्या संवादाच्या रुपात 
दिसते, ज्यात देवतेच्या साधनेसाठी अद्भुत आणि रहस्यमय पद्धत 
दाखवली आहे किंवा जी उपासना परमोच्च तत्वाच्या प्राप्तीसाठी केली 
जाते ते म्हणजे तंत्र. तंत्र म्हणजे साधनाप्रक्रियेचा विस्तार. मौलिक 
सिद्धान्त आणि पायाभूत तत्वांची चर्चा तंत्रात तर्क आणि विज्ञानाने 
केलेली असते. 

तंत्र म्हणजे हिंँदुधर्मातील एक विशेष शक्ति पंथ, ज्यात शक्तिच्या विविध 
अवतारांचे सौंदर्य आणि आध्यात्मिक चेतनत्व वर्णिले आहे. हा पंथ जो 
वैश्विक लौकिकतांमधील परमानंदावर केंद्रित आहे.पाठांमधे जीवनपद्धती, 
संस्कार, रहस्ये, दंतकथा, आणि तत्वज्ञान, मंत्र आणि विशिष्ट चिन्हे, 
पंथांची यंत्रे, या सर्वांना मिळून तंत्र म्हटले जाते. 

तंत्राने वेद आणि उपनिषदातून अनेकदा छायाचित्रे घेऊन त्यांना योग्य 
आकार देऊन, त्यांना दृश्यमान अशी प्रतीकात्मक आकृति प्रदान 
केल्या.अशाप्रकारे तंत्र हा विषय सामान्यांचा विश्वास आणि प्रथा आणि 
रुची/आवडी यांच्याशी संबंधित आहे.सर्वमान्य आजच्या तंत्राच्या 
व्याख्येनुसार, तंत्र म्हणजे साहित्याच शरीर जे ज्ञान प्रसृत करते. विशेषतः 
ज्यात अशा गहन गोष्टी रहस्यमय आकृतीद्वारे अर्थात यंत्र आणि गूढार्थ 
असणारे शब्द अर्थात्‌ मंत्र, जे तंत्राचे साधन आहेत. 

असे म्हटले जाते की, तंत्र हा भगवान्‌ शिवांनी दिलेला गुप्त उपदेश आहे, 
तो शाब्दिक पद्धतीने मिळत नसून त्याला दीक्षेनेच प्राप्त करावे लागते. 
ज्ञानी ही विद्या गुप्त ठेवतातपण त्यावर त्यांचा अंमल असतो. तंत्र हा असा 
एक वैशिष्टपूर्ण संस्कार आहे, ज्यात शिवांच्या स्त्रीशक्तीची उपासना केली 
जाते. जे शक्तिरूपातील व्यक्तित्व आहे. या शक्तिचा संबंध संभोग आणि 
देवी शक्तींशी आहे. 

शक्त्यद्वैतवाद तंत्रशास्त्राच्याच अंगभूत शाक्ततंत्राचा दार्शनिक सिद्धांत 
आहे. “तन्यते PATA TT दति तत्रमे चया औधीरीधिर ज्याद्वारे 


107 


ज्ञानाचा विस्तार केला जातो, त्याला तन्त्र म्हणतात. ही तन्त्र शब्दाची 
व्युत्पत्ति विस्तारार्थक तनु धातू पासून औणादिक ष्ट्रन्‌ प्रत्ययाच्या योगाने 
सिद्ध होते. याव्यतिरिक्त शैव सिद्धांताच्या क्रमिक आगमा” अंतर्गत प्रदत्त 
तंत्राच्या परिभाषेच्या आधारावर जे तत्त्व एवं मंत्रांनी समन्वित विविध 
विषयांच्या विस्ताराने वर्णित आहे आणि साधकांचे रक्षण करते त्याला 
तंत्र म्हटले आहे. 

क्रमिक आगमाच्या उक्त परिभाषेत ज्ञानाबरोबर साधना पक्षालासुद्धा 
सम्मिलित केले गेले आहे. सामान्यतः तंत्र शब्दाचा प्रयोग सांख्य, योग, 
न्याय आणि धर्मशास्त्र आदींसाठी देखील मिळतो. परंतु त्याचा 
साधनामूलक तंत्रशास्त्राशी काही संबंध दिसून येत नाही. संक्षेपात, साधना 
विशेषाला तन्त्र म्हटले जाऊ शकते. 

येथे असे म्हणता येईल की, तंत्राच्या वैदिकतेचे अनेक पुरावे मिळतात. 
काही तंत्र संप्रदाय असेसुद्धा दिसतात जे वेदबाह्य आहेत. या वेदबाह्य 
पद्धतींमध्ये प्रायः साधकांसाठी पंचमकारांच्या (मद्य, मांस, मीन, मुद्रा, 
मैथुन) प्रयोगाचे समर्थन करणारा कौलाचार संप्रदाय विशेषतः दिसून 
येतो. परंतू तन्त्र ग्रंथांचे सूक्ष्म अध्ययन केल्यावर हे सिद्ध होते की, मद्यादि 
स्थिती बाह्य नसून सूक्ष्म आहे. प्रायः तंत्राचा अर्थ केवळ शक्ति संप्रदायाशी 
लावणे अनुचित आहे. तंत्रशास्त्राचे ब्राह्मणतंत्र, बौद्धतंत्र आणि जैनतंत्र असे 
तीन प्रधान भेद आहेत. ब्राह्मण तंत्रांचे सुद्धा पांचरात्र, शैवागम आणि 
शाक्तागम असे तीन भेद पडतात. शक्तिसिद्धांत तेवढाच प्राचीन आहे 
जेवढी ऋग्वेदसंहिता. ऋग्वेदसंहितेच्या वागाम्भृणी सूक्ताअंतर्गत 
वाग्देवीचा उल्लेख मिळतो, तो शाक्ततंत्रात मूलाधार मानता येईल. 
प्राचीन उपनिषदात शक्तीला सर्वोच्च तसेच संसाराची पालनकर्त्री म्हटले 
आहे. पुराणात शक्तीचे वर्णन चंडी एवं अन्य विविध देवींच्या रुपात 
मिळते. सप्तशती अंतर्गत समस्त विद्या आणि स्त्रियांनादेखील देवीच्याच 
भेद रुपात चित्रित केले गेले आहे. शक्तीचे हे मातृ उपासनेचे रूपही अत्यंत 
प्राचीन आहे. प्रारंभी ही उपासना अर्धनारीश्वर रुपात होत होती. या 
अतिरिक्त शबर एवं पुलिंद सुद्धा शक्तीचे उपासक होते. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


108 


तन्त्र - समानार्थक 
एका वेगळ्या नावाने प्रसिद्ध आहे - मंत्रशास्त्र 


अर्थात - “मंत्रविषयकम्‌ शास्त्रम्‌ |” 

याचे मुख्य कारण, वेद वा त्याच्या शिकवणातील गूढ शब्दावलीच्या अनेक 
भागातील मंत्रांचा उपयोग हा अधिक असल्याने हे मंत्रशास्त्र आहे. प्रत्येक 
संधीला तंत्र मंत्राचा वापर करते म्हणून योग्य वाटते. तंत्र हे मंत्रांची 
निर्मिती योजणे आणि उपयोग करण्यात स्वतंत्र आहे. ही तंत्राची विशेषता 
आहे.वेदाबरोबरच पुराणांतील मंत्रांचासुद्धा तंत्रात उपयोग/ वापर 
झालेला आहे. आगम सुद्धा तंत्राचा समानार्थक आहे. 

तंत्र - उपप्रकार 


अग्निपुराणात यज्ञाचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. ते असे -वैदिक. 
तांत्रिक. मिश्र 

तंत्र हा एक शास्त्रवर्ग आहे, जो तांत्रिकांद्वारा उपासिला जातो जसे - 
निगम, आंगम, यामल डामर,उड्डिशस इ...तांत्रिक साहित्य हे सामान्यत: 
शिव आणि पार्वती यांच्यातील संवादाच्यारुपात पहावयास 
मिळते.संवादावर आधारित या साहित्याचे विभक्तीकरण दोन वर्गात झाले 
आहे - आगम आणि निगम. जे शिवांद्वारे बोलेले गेले ते आगम म्हटले जाते 
आणि जे देवीद्वारे बोलले गेले ते निगम किंवा तंत्र म्हटले आहे. अशा प्रकारे 
आगम, यामल, डामर इ. सर्व वर्ग तंत्रसाहित्याच्या अंतर्गत येतात. 

आगम- व्युत्पत्ति 

आगमांचा उगम हा दैवी मानला जातो आणि सृष्टी उत्पत्तीच्या वेळी 
भगवान्शिवांमार्फत प्रणवाचा उदय झाला, ज्यातून मातृकाक्षरांचा उदय 
झाला आणि त्यातूनच भाषेचा जन्म झाला. अशा प्रकारे भाषेची प्रथम 
अभिव्यक्ति म्हणजे आगम. आगम शब्द मूळ धातू, गम, आणि 'आ' हा 
उपसर्ग लागून व्युत्पन्न होतो. अशा प्रकारे आगम हे ते ज्ञान आहे जे थेट 
निरीक्षणाद्वारे, अनुमानाद्वारे किंवा ध्वनी साक्ष याद्वारे घेतले जाते. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


109 


“सिद्धम्‌ सिद्धहि प्रमाणैस्तु हितम्‌ वा अत्र 
परत्र च आगमम्‌ शास्त्रम्‌ आप्तानाम ||” 

आगम ही अशी प्राचीन परंपरा आहे. जी उपसानेशी निगडित असून 
तत्वज्ञानपर, मानसशास्त्रीयदृष्ट्या, धार्मिक विधी आणि वर्तवणुकीतील 
पैलू दर्शवणारे आहे. आगम हा असा स्त्रोत आहे, ज्यातून सर्व दिशांना 
आध्यात्मिक ज्ञान प्रसृत होते. 
आगमांमध्ये शिव हे वक्ते आहेत, तर देवी ही श्रोता आहे. आगम शब्दाच्या 
प्रत्येक अक्षरात वैशिष्ट्यपूर्ण अर्थ दडलेला आहे. 
तो असा - 
आ = आगतम अर्थात्‌ शिवांकडून आलेले आहे. 
ग = गतम्‌ अर्थात्‌ जे देवी पार्वतीच्या मुखात प्रवेशिले आहे. 
म = मतम्‌ अर्थात्‌ जे वासुदेवामार्फत स्वीकृत झालेले आहे. 
जे परिणामत: शिवांच्या मुखातून आले आहे. ते आगतम्‌, जे देवी 
पर्वतींकडून प्राप्त झाले ते गतम्‌ आणि जे वासुदेवांकडून स्वीकृत झाले ते 
मतम्‌. अशा प्रकारे असे म्हणता येईल की आगम हे असे पवित्र ज्ञान आहे 
जे शिवांपासून निर्मिले गेले आणि शिवांकडून पार्वतीस आले आणि विविध 
आचार्य आणि परंपरांद्वारे सर्वत्र पोचले. 
आगम - स्वरूप आणि व्यासि 
आगमांचा संबंध संदर्भ प्रत्येक प्रकारच्या उपसानेशी येतो, ती उपासना 
मंदिरातील असो वा घरातील, वैयक्तिक असो वा सामुहिक, सगुण असो 
वा निर्गुण. ते मंदिर संस्कृतीचे मूळ आजही पहावयास मिळते. 
आगमांची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :- 
सृष्टीची उत्पत्ति,सृष्टीचा लय, देवी आणि देवतांची उपासना , आध्यात्मिक 
पद्धती , पुरुषाचार वा पुनरुक्ति , षट्कर्माचे कार्य 
आगमांचे विभाग आणि वर्गीकरण - 
सामान्यतः अगमांचे वैदिक आणि अवैदिक असे वर्गीकरण केले जाते. शैव, 
वैष्णव आणि शक्ति हे वैदिक आगम मानले जातात तर जैनआगम अवैदिक 
आगम मानले जातात. आगमांचे आणखी तीन प्रकारे विभाजन केले जाते 


- शिवागम, शाक्तागम आणि वैष्णवागम असे 
c Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


110 


आगम साहित्याचे दोन प्रभाग आहेत - पूर्व आणि उत्तर, पूर्वभागात मंदिर 
रचना, देवतांच्या आकृति - आकार जसे शिल्पित तसेच धातूमिश्रित मूर्ती, 
दैवी क्रिडा, पवित्र स्थळे वा मंदिरातील उत्सव इ. उत्तर भागात दीक्षा, 
स्थळांची संकल्पना, आचार, उपचार, आवरण इ. बद्दल वर्णन मिळते. 
निगम 

निगम हा देवीचा आदेश मानला जातो. तंत्रात शक्ति हीच गुरु असून 
तिलाच निगम असे संबोधले आहे. निगमामध्ये शिवाला देवीचा उपासक 
म्हटले आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्र रहस्य शिकण्याची, समजून 
घेण्यासाठी हे शास्त्र आहे. साधारण अर्थाने निगम हे जे सर्वसामान्य 
स्तरावर नसून एका उच्चतम अशा पवित्र आणि दैवी स्तरावर आहे. 
दक्षिणाचारींकडून निगम हे पवित्र ग्रंथांत ध्वनित केले गेले नाही, निगम हे 
पूर्ण रहस्य आहे. 

सामान्य / समान घटक :- 

आगम आणि निगम या दोन्ही संकल्पना वेदात आलेल्या असून आगम 
म्हणजे जे खाली आले आहे आणि निगम म्हणजे जे रहस्य आहे आणि उघड 
व्हावयाचे आहे. वाराही तंत्र सांगत असताना बी. उपाध्याय म्हणतात की 
आगम मुख्यत: कृती भाग आहे आणि निगम मुख्यत: ज्ञान भाग आहे. 
तंत्र - आचारानुसार वर्गीकरण 

आचार म्हणजे अशी पद्धती वा प्रक्रिया जी हेतुपुरस्सर राबविण्यात येते वा 
प्रचारात आणली जाते. तंत्राचे आचारानुसार तीन वर्ग प्रचारात आहेत. 
दक्षिणाचार,वामाचार , मिश्राचार 

दक्षिणाचार - ही विचारांची अशी धारा आहे. ज्याचे शक्तिउपासना हे 
मुख्य केंद्र आहे. शक्तिचे शिवांशी सदैव सामरस्य असते. सौप्या शब्दात 
सांगायचे झाले तर दक्षिणाचारींसाठी शिवाशिवाय शक्ति ही अनाकलनीय 
आहे. या दक्षिणाचारी नावाचा अर्थ आहे - दक्षिण - कर - उपासना, 
सनातनी वैदिक 

वामाचार - वाम अर्थात सर्वोत्तम, डावा आणि वामा म्हणजे स्त्री. 
वामाचार हा असा पंथ आहे ज्यात शक्ति वा स्त्री ही मुख्य आहे वा त्या 
एकमेव देवतेची उपासना करून तिला सर्व समर्पित केले जाते. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


111 


साधकाच्या पत्नीला शक्ती संबोधले आहे. वामचाराचे साधक उपासनेत 
केवळ स्पष्ट डाव्या हाताचाच वापर करतात. 
या पंथाचे उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे पंचमकारातील शब्दशः सहभाग. 
वामाचारात, मद्य - मांस - मत्स्याशिवाय संभोगावर विशेष भर दिलेला 
आहे. ज्यात स्त्री साथीदार ही साधकाच्या पत्नीशिवाय असावी, जिला 
शक्ति मानले आहे. वामाचारालाच कौलाचार असे संबोधले जाते. 
कौलाचाराचे दोन उपप्रकार आहेत. - १) पूर्वकौल २) उत्तरकौल 
पूर्वकौलातशिवआणिशक्तिअनुक्रमेआनंद- भैरव म्हणून ओळखले जातात. 
आनंद भैरवी.ते परस्परांशी शेश आणि शेशी या नात्याने जोडलेले 
असतात. उत्तरकौलात शक्ति ही सदैव प्रबळ वर्चस्व असणारी आहे. शिव 
हे तत्वाच्या स्वरुपात येतात आणि जातात, परंतु शक्ति ही 
शिवतत्वापलीकडची आहे आणि कधीही अंत न होणारी आहे. 
मिश्राचार- मिश्र म्हणजे मिश्रण वा संयोजन, असा आचार ज्यात 
दक्षिणाचार आणि वामाचाराचे मिश्रण वा संयोजन आहे. आचारांच्या 
संयोजनाचे प्रमाण भिन्न भिन्न वा बदलणारे असते. नेपाळ दरबार 
वाचनालयातील ब्रह्म यामल तंत्रात तंत्राचे तीन प्रकारात वर्गीकरण केले 
आहे. 

१)दक्षिण २) वाम ३) मध्यम 
दक्षिण आणि वाम - समीकरण 
दक्षिणाचार वा समयाचार पंथ दिग्दर्शक आहे तर वाम वा कौलाचार पंथ 
हा वैदिक प्रक्रियेचे उत्क्रमण करणारा आहे. शक्तिवादाच्या उगमाच्या 
दरम्यान, अर्थात्‌ मध्ययुगीन कालखंडात शक्तिवाद हा वेगळा आणि स्वतंत्र 
दिसून येतो.परंपरागत दक्षिणाचारावर वामाचर अधिग्रहित झाला. पण, 
आधुनिक युगाच्या प्रारंभीत, एक तीव्र बदल दिसून येतो, समयाचार पंथ 
त्याच्या साधेपणासह उपासनापंथ म्हणून कायम आहे. 
*विचारधारांनुसार वर्गीकरण- तंत्राचे वर्गीकरण करण्याची आणखी एक 
पद्धती म्हणजे देवतांनुसार केलेले वर्गीकरण. हे वर्गीकरण शाक्तांमधील 
पाच शाखांच्या आधारे केले आहे. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


112 



































शाखेचे नाव आम्नाय संबंधित देवता 

पूर्व पूर्वा्राय उन्मनी 

दक्षिण दक्षिणास्राय भोगिनी 

पश्चिम पश्चिमास्राय कु 

उत्तर उत्तरास्राय कालिका 

वरिष्ठ उर्ध्वाम्नाय महात्रिपुरसुन्दरी 
प्रदेशांनुसार वर्गीकरण 


काही विद्वानांच्या मते तंत्रांचे वर्गीकरण प्रदेशानुसार झालेले आहे.त्यापैकी 
वुडूफ जॉन यांनी नमूद केलेल्या माहितीनुसार त्यांचे वर्गीकरण अश्वक्रान्त, 
रथक्रान्त आणि विष्णुक्रान्त असे करण्यात आले आहे. अशा रीतीने हे 
भारतातील तीन भौगोलिक प्रभाग आहेत. विष्णुक्रांत भारताच्या 
उत्तरेपासून ते पूर्वीय भागाकडे वसलेला आहे. रथाक्रांत उत्तरेपासून 
पश्चिमीय भारतात वसलेला आहे आणि उरलेला भाग आणि दक्षिणीय 
भागात अश्वाक्रांत येते. 

६४ तंत्रांची तीन भागातील वर्गीकरणासह विस्तृत यादी. परिशिष्टात 
दिली आहे. सम्मोहन तंत्रात ६४ तंत्रांचा समावेश होतो जे शाक्ताशी 
संबंधित आहे. या ६४ तंत्रांचा स्वीकार महान्‌ विद्वान श्री. शंकराचार्यांनी 
सौंदर्य लहरीत केला आहे. तंत्रांचे वर्गीकरण अजून एका प्रकारे केले जाते. 
ते म्हणजे भारतातील उपासनेच्या काही प्रसिद्ध स्थळानुसार. जसे 
काश्मीर, गौड, विलास आणि केरळ. त्यांच्यातील भेद हा प्रदेशाशिवाय 
पंचमकार साधनेत दिसून येतो. 

गौड पंचमकारांचे अनुसरण करतात, आणि केरळ दक्षिणाचाराचे 
अनुकरण करते आणि ते केवळ मकारांचे चिंतन करतात. दोन्ही 
प्रभागातील तंत्रात साधक आणि देवता एकरूप असतात. काश्मीर हे 
वरील दोन तंत्रांचे विभागांचे मिश्रण आहे. येथे साहित्यिक अथवा शब्दशः 
उपासनेपेक्षा मुख्यत: पंचमकारांचे चिंतन केले जाते, पर्याय वापरले 
जातात आणि वरीलप्रमाणेच देवता ही साधकाशी तादात्म्य पावते. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


113 


बृहदौतमीय तंत्रात असे लक्षात येते की, विविध प्रदेशातील तंत्राचारांच्या 
प्रतिष्ठेचे भिन्न-भिन्न स्तर अस्तित्वात आहेत. 

प्रारंभिक अक्षरानुसार वर्गीकरण 

तंत्रांचे वर्गीकरण प्रारंभिक अक्षरानुसार करण्याची अजून एक पद्धत 
अस्तित्वात आहे. या पद्धतीत तंत्र हे कादि आणि हादि अशा दोन भागात 
वर्णिले आहे. कादि अर्थात्‌ ज्याच्या प्रारंभी का हे अक्षर आहे आणि हादि 
अर्थात्‌ ज्याच्या प्रारंभी हा आले आहे. या तंत्रांतील मंत्र हे वरील दोन 
देवनागरी अक्षरांनी सुरु होतात. तंत्रांचे आणखी एक वर्गीकरण म्हणजे 
मधुमती वा कादिमत ज्याला श्रीकुल असेही म्हणतात आणि मालिनी 
किंवा कालिमत यांना कालिकुल असे म्हणतात. 

देवीच्या नामांनुसार वर्गीकरण 

तंत्रांचे वर्गीकरण दहा महान ज्ञान देवी वा दशमहाविद्यानुसार आणि 
नामानुसार संबोधले आहे. जसे कालीतंत्रम्‌, भुवनेश्वरी तंत्रम्‌, छिन्नमस्ता 
तंत्रम्‌, इ... 

तंत्र आणि देवी 

तंत्र ही अशी प्रसिद्ध शाखा आहे ज्यात उपासनेच्या प्रक्रिया आणि पद्धतींचे 
विस्तृत वर्णन केलेले असते. तंत्राचा भर हा विशेषतः देवीचे महत्त्व वा 
शक्ति, जी सामान्यतः शिवाची असून जी शाक्त तंत्र या नावाने प्रसिद्ध 
आहे. ही तंत्रे देवी उपासनेची प्रक्रिया विस्तृतपणे वर्णन करतात. ज्यात 
उपासनेचे प्रकार, साधने आणि प्रक्रिया आदींचा समावेश होतो. यात 
देवीच्या निवास स्थानाचे वर्णन, तिचे प्रत्यक्ष वर्णन आणि गुणधर्म, तिचे 
उपासक आदि. तंत्रात देवीच्या पौरुषेय गुणांचे आणि स्वभावाचे सुद्धा 
वर्णन येते. तंत्र म्हणजे देवीने शिवाला दिलेला आदेश, आणि ज्याचे स्वरूप 
पाचांचा संच, चार तांड, पाच चेहरे असे बाहेर असून आले या वीसापैकी, 
चार-चार तंत्रांचा संच शिवांच्यावरून आणि खालून बाहेर आला, अशा 
प्रकारे सर्व तंत्रे देवीच्या आदेशानुसार शिवांकडून निर्माण झाली. आठ तंत्रे 
जी अधोगामी आणि ऊर्ध्वगामी अशी प्रोदगीतापासून प्रारंभ होतात. 

ही २८ शिवतंत्रे देवीच्या विविध शारीरिक अवयवावरून, अलंकारांवरून 
आणि वस्त्रांवरून कामिकागमम्‌ यात ओळखली आहेत. उरलेले भाग आणि 
तिच्या उपर्करणीवरूने केशर्स FO “उर्वरित तत्र aT औतात. 


114 


देवी ही शिवांशी एकरूप असून ती तंत्राच्या स्वरुपात दिसते. शाक्तांच्या 
दृष्टीकोनातून परमोच्च तत्त्वाला महात्रिपुरसुंदरी किंवा श्री असे संबोधले 
आहे. 

खालील तमक्त्यादेवी आणि देवता यांची तुलना दर्शवितो. 


























| देवी देवता 
दुर्गा वा महाकाली [| रुद्र 
महालक्ष्मी विष्णु 
महासरस्वती ब्रह्मा 
तन्त्रशास्त्रात शक्तितत्वाचा विकास 


शक्तिउपासना अनादि कालापासून सार्वभौमिक आहे. ई.स. ४००० वर्ष 
पूर्व वैदिक काल (ऋग्वेद १०.१२५, १-८ देवी सूक्त वा वाक्सूक्त) पासून 
ही परंपरा चालत आलेली आहे. विद्वानांचे मत आहे की, वैदिक संहितांची 
संस्कृति, सिन्धू सभ्यतेची पूर्वगामिनी आहे. त्यामुळे शक्ति उपासनेला 
आपण वैदिक कालापर्यंत नेतो. शक्ति उपासनेचे मूळ जेवढे खोलवर 
भारतात आहे, तेवढे कोणत्याही अन्य देशात नाही. शक्ति उपासनेची 
चिन्हे प्रत्येक नगरात आणि देशाच्या कणाकणात पाहायला मिळतात. 
सिन्धुघाटी तसेच सुनेरियन संस्कृतीच्या समीप जाणारे अनेक पुरावे 
मिळतात. ज्यातून शक्ति उपासनेची तात्कालिन सार्वभौमिकता सिद्ध होते. 
वैदिक साहित्यातील शक्तिउपासना 
प्रत्येक देवी शक्तीचेच प्रतीक आहे. वैदिक संहिता या देवतांच्या सूक्तांनी 
भरलेल्या आहेत आणि त्यातील काही सूक्तेच देवीशी संबंधित आहेत. जसे 
cay आणि 'पृथ्वी' साठी एक - एक सूक्त, 'सरस्वती' ची तीन सूक्ते, 
“आप' देवीसाठी चार आणि 'उषस्‌'साठी वीस सूक्तांची रचना केली गेली 
आहे. 
परंतु याचबरोबर ऋषिंची भावना शक्ति माहात्म्यापासून दूर होती, 
असेही म्हणता येत नाही, कारण की, ऋक संहितांमध्ये ४० देवींची नामे 
उपलब्ध आहेत -उषसू, रात्री, सिनीवाली, राका, गंगु, पृथ्वी, अदिति, 
afer, दिति,“ श्वस्तिः शेध, पुरेस्थिं, अनति arate सरस्वती, 


115 


सिन्धु अरण्यानी, इन्द्राणी, वरुणानी, रुद्राणी, आग्नेयी, सरण्यू, सूर्यी, 
राब्धी, रोदसी, सीता, दक्षिणा, श्रद्धा, घिष्णा, इला, मही, भारती, गौरी, 
स्वाहा, उर्वशी, अलक्ष्मी, कृत्या, निर्क्रति आदि... 

ऋग्वेदात (<.१२७) खिल रात्रिसूक्तात शक्तीला 'माता' म्हटले आहे, याच 
सूक्ताचे दोन मंत्र दुर्गेचा संकेत करतात, जिला सायाग परमशक्तीच्या 
रुपात स्वीकार करतात. ऋक्‌ संहितांच्या परवर्ति साहित्यातसुद्धा 
शक्तीची अनेक रूपे प्राप्त होतात. वाजसनेयी संहिता (॥।.५३) रुद्राची 
(बहिण) स्वसाच्या रुपात अंबिकेला संबोधित केले आहे. या अतिरिक्त 
तैत्तिरीय संहिता ॥.८.६४), तैत्तिरीय ब्राह्मण (1.६.१०) तसेच शतपथ 
ब्राह्मण (॥.६.२६) यात अंबिकेचा उल्लेख मिळतो. तैत्तिरीय आरण्यकात 
उमेचा तसेच शिवासाठी उमापति असा संदर्भ मिळतो. शक्तिच्या 
औपनिषदिक धारणेचा विकास आपल्याला श्वेताश्वतर उपनिषदात प्राप्त 
होतो. जेथे शक्तिशी संयुक्त ब्रह्माचे निरुपण केले गेले आहे. तेथे शक्तीला 
माया तसेच शिवाला मायिन्‌ म्हटले गेले आहे. 

शाक्त उपनिषदातील शक्ति उपासना 

शाक्तमताचा दार्शनिक आधार शाक्त उपनिषदांत प्राप्त होतो. ब्रह्माच्या 
सर्जनशक्तीचे क्रियात्मक रूप त्याच शक्तीत उपलब्ध होते. जे ब्रह्मापासून 
भिन्न नाही, शाक्त तंत्र तर हे स्वीकारच करतात की, ब्रह्म आणि त्याची 
शक्ति परस्पर अभिन्न आहे. हाच अभेद शाक्तमताचा मूलाधार आहे. शाक्त 
उपनिषदे हे स्वीकार करतात की शक्तीशिवाय सूष्टीकार्य पूर्ण करू शकत 
नाही. 

ती संपूर्ण ब्रह्माण्डाची जननी आहे. ती पुरुष प्रकृति तसेच जीवात्मा आणि 
जगताचे सर्जन करणारी आहे. कधी कधी ती प्रकृति आणि मायेच्या रुपात 
जाणली आहे. सुमुखी उपनिषदात शक्तीचे ध्यान षोडशवर्षीय एक सुंदर 
कुमारीच्या रुपात केलेले आहे, जी शिवावर विराजमान आहे, रक्तरंजित 
हार तसेच आभूषणांनी अलंकृत आहे. बहवृचोपनिषदात अनेक प्रकारच्या 
देवींचे वर्णन आले आहे. 

महात्रिपुरसुंदरी, बालाम्बिका, बगला, मातङ्गी, स्वयम्बरा, कल्याणी, 
भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चन्द्रा, वाराही, तिरस्करिणी, राजमातङ्गी, 
शुकश्यामर्ला, लयाला. अवीर मिती?” सावित्री? सरस्वती, 


116 


ब्रह्माण्डकला इ. शाक्त उपनिषदांचे एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हे की, ती 
तान्त्रिक शब्दावलींनी ओतप्रोत आहेत.ती शक्ति ब्रह्मरुपिणी आणि 
जगद्रपिणीआहे त्याहून भिन्न काही नाही. तीच नाना प्रपञ्च, देवता तथा 
अन्य शक्तींची सृष्टीकर्त्री आहे. तीच महाविद्या आणि विश्वरुपिणी आहे. 
अशा प्रकारे शक्ति उपासना संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषदात 
आढळून येते. 

संस्कृत महाकाव्यातील शक्ति उपासना 

लौकिक संस्कृत महाकाव्यातसुद्धा शक्ति उपासना विपुल प्रमाणात दिसून 
येते. लौकिक संस्कृत साहित्याचे उपजीव्य काव्य रामायण आणि 
महाभारतात शक्तीचे महत्वपूर्ण स्थान सांगितले आहे. रामायणकाळात 
शक्ति उपासना जरी एका स्वतन्त्र मताच्या रुपात दिसत नसली तरी जे 
कार्य देवतां करू शकले नाहीत त्या कार्याला शक्तीने संपन्न केले, - हे तथ्य 
कुबेराला दिल्या गेलेल्या देवीच्या शापावरून स्पष्ट होते. येथे सुद्धा ती 
शिवाच्या शक्तीच्या रुपात वर्णित आहे. तिला उमा, गिरिजा, रुद्राणी 
आणि पार्वती - या नामांनी अभिहित केले गेले आहे. 

रामायणाच्या अनेक प्रसंगांमध्ये शक्तीला अनेक नामांनी उद्धृत केले गेले 
आहे. सुरसा, सिंहिका, विद्या, बला अतिबला आदि. महाभारतकालात 
शक्तिउपासनेचे महत्वपूर्ण स्थान दिसते. दोन संपूर्ण अध्याय देवीसाठी 
प्रसुक्त आहेत. ती जीवांना कष्टांपासून वाचविते. ती तिन्ही लोकांच्या 
रक्षणासाठी देवांद्वारा पूजिली जाते. देवीची प्रात: उपासना करणारे धन 
धान्याने पूर्ण होतात. भीष्म पर्वात अर्जुनाद्वारा केली गेलेली दुर्गेची प्रार्थना 
तिच्या अनेक नामांचा कृष्णापिङ्गला, भद्रकाली, महाकाली, चण्डी, 
चण्डा, तारिणि, वरवर्णिनी, कात्यायनी, कराली, विजया, जया इ. चा 
संकेत आहे. शक्ति उपासनेचा हा क्रम पुराण, काव्य, नाटक आदि 
साहित्यात आजपर्यंत चालत आलेला आहे. 

महाभारताच्या वनपर्वात बऱ्याचशा देवी-तीर्थांचा उल्लेख आला आहे. 
जसे कामारण्य तीर्थ (३.८४२.१०५), श्री पर्वत (३.८५.११९), भीमा 
देवीचे स्थान (३.८२.१३३), कालिका संगम (३.८४.५६) गौरी शिखर 
(३.८४.५ १),शाकम्भरी (३.८४.१३.१८), धूमावतीचे स्थान (३.८४.२१- 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


117 


२२), श्रीतीर्थ (३.८३.४६), देवीतीर्थ (३.८५.५१), मातृतीर्थ 
(३.८३.५८). 

शल्यपर्व (४६.११.१४.३६-३८) मधे भगवतीच्या काली, कालिका, रौद्री, 
सौम्या, कौबेरी, वारुणी, माहेन्द्री, आग्नेयी, वायवी, कौमारी, ब्राह्मी, 
वैष्णवी, वाराही आदि नामांचा उल्लेख येतो. या अतिरिक्त हरिवंशपुराण 
(१०९.५०.५२) तसेच (७४-३३) मधे देवीच्या रुद्राणी, एकानंसा, 
कूण्माण्डी, भीमा, आर्या, अम्बिका, त्रिभुवनेश्वरी, सहस्रनयना, किराती, 
जगन्माता आदि नामांचा उल्लेख येतो. 

उक्त विवेचनावरून स्पष्ट होते की, शक्ति उपासनेचा क्रम आदिम 
जातिंद्वारा प्रागैतिहासिक कालापासून चालत आलेला आहे. जिथवर 
वैदिक कालाचा प्रश्न आहे त्या समयी सुद्धा वैदिक धर्म मतावलंबीद्वारा 
सुद्धा शक्तिपूजेचे अनुष्ठान केले जात असे. 


शक्ति प्रकार 

शक्तीचे एकूण दहा प्रकार तंत्रशास्त्रीयग्रंथांत पाहायला मिळतात. ते असे - 
भैरवी शक्ति काकिनी शक्ति योगिनीशक्ति 
शाकिनी शक्ति कन्दवासिनी शक्ति डाकिनी शक्ति 

रुद्राणी शक्ति राकिणी शक्ति लाकिनी शक्ति 
भेदिनी शक्ति छेदिनी शक्ति 


उपासना पंथांमध्ये ललिता पंथ प्रामुख्याने शक्ति उपासनेत महत्त्वपूर्ण 
दिसून येतो. त्याची विस्ताराने माहिती पुढीलप्रमाणे. 

ललिता पंथ 

१.श्रीनगराची निर्मिती 

भंडासुराच्या निर्दालनानंतर देवी ललितेबद्दलचा आदर समस्त देवगणांसह 
सर्वत्र शतगुणित झाला. देवी ललितेला वैश्विकदृष्ट्या पराशक्तीच्या 
रूपात, सर्व देवतांची माता म्हणून आणि समस्त जगताची जननी म्हणून 
गौरविले जाते. ललिता पंथाच्या उदयाला हेच कारण आहे. ब्रह्माण्ड 
पुराणात अनेक पंथांचा उल्लेख दिसून येतो, ज्या पंथांची निर्मिती ही 
पुराणकाळापासून प्रचलित आहे. या पंथांचा उल्लेख हा प्राधान्यक्रमाने 
येतो, वैदिक मंत्र दुर्गा मंत्र, गणपती ,(गाणपत) मंत्र 


CC-0 नि वि alidas Sanskrit University Ramtek Collection 


118 


(सारस्वत) सरस्वती मंत्र, शैव मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, अर्क मंत्र, गिरीजा मंत्र, 
श्यामा मनु मंत्र आणि ललिता मंत्र. 

वैदिक साहित्याला प्राधान्य देणारे हे पंथांचे बाहुल्य नि:संशयपणे 
आगमशास्त्रांच्या उपयोगितेचा विस्तार दर्शविते. ह्यातूनच वैदिक 
उपासना पद्धती आणि प्रार्थना उदयाला आल्या आणि ह्या असंख्य 
पंथांच्या मुळाशी वैदिक मंत्र आहेत आणि ते पंथ वेगाने वाढत गेले. काही 
मोजके पंथ सोडले तर, शक्ति पंथाच्या केंद्रस्थानी वरील बरेच पंथ दिसून 
येतात. गिरिजा (पार्वती), वाराहा, श्यामा आणि ललिता (पंथांच्या 
केंद्रस्थानी शक्ति पंथ दिसून येतो) हे पंथ शक्ति पंथातच मोडतात. अर्थात 
या विविध पंथांकडून देवी, आई, अम्बिका तिच्या अवतारांसाठी विविध 
मार्गांनी पूजिली गेली. हे सर्व पंथ परस्परांशी जोडलेले आहेत. 

ब्रह्माण्ड पुराणाच्या मते ललिता पंथ हा अत्यंत सामर्थ्यवान होता. 
पुराणात उल्लेखिलेली या शक्ति उपासनेची मूळ तत्त्वे श्रीनगर आणि 
कांची आहेत. असा उल्लेख आहे की, त्रिपुरसुंदरीची प्रतिष्ठापना अयोध्येत 
झाली. असाही विस्तृत उल्लेख आहे की, भंडासुराशी केलेल्या युद्धानंतर 
देवी ललिता श्रीनगरात निवास करू लागली. पुराणातील उल्लेखानुसार, 
देव आणि असुरांचे वास्तुविद्याविशारद अनुक्रमे विश्वकर्मा आणि माया 
यांच्यावर श्रीनगराच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. 
षोडशीक्षेत्राच्या मध्यभागी उभारलेले श्रीनगर मूलत: नऊ पर्वतांनी 
स्थापित केलेले होते (मेरूपृष्ठ, निषध, हेमकूट, हिमवान, गंधमादन, नील, 
मेष, शृंगार, महेन्द्र) आणि सात समुद्र (लवण, इक्षु, सूर, घृत, दधि, क्षीर, 
जल) यांनी स्थापिले होते. श्रीनगराचे प्राचीन नाव अतस्तदीय होते. 
त्याची अन्य नावे कामेश्वरीपुरी, भगमालापुरी, नित्यक्लिन्नापुरी आहेत. 
असा उल्लेख आहे की, मेरू हा चार उंच शिखरांनी बनलेला आहे, 
ज्यातील तीन अनुक्रमे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक आणि शिवलोक यांनी 
व्यापला आहे. उरलेल्या शुंगावर महान श्रीपुर वा श्रीनगर वसलेले आहे. हे 
श्रीनगर ४०० योजन लांबी आणि रुंदीने व्यापले आहे. सात प्राकारांच्या 
विस्तृत माहितीबरोबरच, त्याच्या चार प्रवेशद्वाराशी असलेले शाल, 
गोपूर आणि दरवाजे सुसज्जित केले आहेत. हे प्राकार अनुक्रमे लोह, 
पितळ, तांर्बे अस्ती कये, पवाते) चांदी आणि सुवर्ण अचि ्वनलेले आहे 


119 


जे की, प्रत्येकी सात योजन अंतरावर आहेत. हे प्रत्येक प्राकार एका स्वतंत्र 
किल्ल्यासारखे आहे, जे सुयोग्य रक्षकांनी रक्षित आहेत. 

लोहकिल्ल्याचे संरक्षण पूर्ण शक्ती एकवटून गडद रंगाचे महाकाल करतात. 
ते कालचक्रातील ललितेचे पूजन करतात, जे कालचक्र त्रिकोण, पंचकोण, 
सोळा पाकळ्यांचे कमळ आणि आठ पाकळ्यांच्या कमळाचे बनलेले आहे. 
उर्वरित सहा किल्ल्यांचे रक्षण सहा ऋतू त्यांच्या शक्तीसहित करतात, जे 
अनुक्रमे त्यांच्या विशिष्ट चक्रांमधून आश्रय घेतात. 

या चक्रांमध्ये एकूण ३० शक्ती आहेत, ज्या मधुशुक्ल १ ते मधुशुक्ल १५ 
आणि मधुकृष्ण १ ते १५ यात असतात. येथे अनेक शाल आहेत, जे की 
गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष व रुद्र यांनी युक्त आहेत. असाही उल्लेख आहे 
की, सुमारे २५ शाल बनलेले आहे, जो एक स्वतंत्र किल्ला आहे. हे शाल 
विभिन्न घटकांनी बनलेले आहेत. हे ८ शाल लोह, पोलाद, तांबे, जस्त, 
पितळ, पंचधातू, चांदी आणि सुवर्णाने बनलेले आहेत. या शालांना 
वृक्षवाटिका विभक्त करतात. उदा. कदंबवाटिका या चांदी व सुवर्ण यांच्या 
शालांना वेगळे करतात जे की, मंत्रिणीदेवीचे निवासस्थान आहे. 

हे ११ शाल अमूल्य रत्नांनी बनलेले आहे. ही अमूल्य रत्ने म्हणजे पुष्कराज, 
पद्मराग, गोमेदक, वञ्ज, वैडूर्य, इंद्रनील, मौक्तिक, हरितरत्र, शिंपले, 
नवरल्नांचे मिश्रण व एक विभिन्न रत्न. यात मौक्तिकाला विशेष स्थान 
आहे. सोळा आवरणांच्या चक्रात निवास करणारे महारुद्र सदैव ललितेचे 
ध्यान करतात, जे की अनेक रुद्र आणि रूद्राणींनी वेढलेले आहे. हे रुद्र 
तटबंदीचे रक्षण करतात. काही आसनस्थ असतात, काही जागृतावस्थेत 
असतात, काही निद्रिस्त असतात, काही उभे असतात तर काही इकडे- 
तिकडे धावत असतात. ही सोळा आवरणे खालीलप्रमाणे आहेत- 

त्रिकोण- येथे तीन रुद्र आहेत-हिरण्यबाहु, सेनानी, दिशांपति 

षटकोण- येथे वृक्ष, हरिकेश, पशुपति, सस्मिंचर, द्विषीमत, पतीनांपति 
अष्टकोण- येथे आठ रुद्र येतात, TAM ते हेति 

दहा पाकळ्यांचे कमळ- येथे दहा रुद्र, ज्यातील शेवटचा वृक्षपति 

बारा पाकळ्यांचे कमळ- येथे बारा रुद्र, ज्यांची सुरवात मंत्रि तर शेवट 


सत्वपति. 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


120 


तेरा पाकळ्यांचे कमळ- AY तेरा रुद्र, ज्यांची सुरवात सहमानर व शेवट 
निशेरू 

सोळा पाकळ्यांचे कमळ- जे की पंचरातील सोळा रुद्रांचे निवासस्थान 
आहे. 

अठरा पाकळ्यांचे कमळ- ज्यात अठरा रुद्रगण निवास करतात जे की 
आसिनर, शयानर, जाग्रतर, तिष्ठंतर, धावंतर व अन्य ज्याचा संदर्भ वर 
दिला आहे. 

वीस पाकळ्यांचे कमळ- येथे वीस रुद्रगण आहेत. 

बावीस पाकळ्यांचे कमळ- कर्मारर, निषाधर, श्वपति व अन्य 

चोवीस पाकळ्यांचे कमळ- इषुमत, हरस्वत, वैनानर व अन्य या जागेचे 
रक्षण करतात. 

२६ पाकळ्यांचे कमळ- येथे २६ रुद्रगण ज्यांच्या शेवटी तृष्णु येतो. 

३० पाकळ्यांचे कमळ- ३० गण ज्यांचा शेवट वास्तुपर व सोमर 

३० पाकळ्यांचे कमळ- पुन्हा ३० रुद्रगण येथे निवास करतात. 

३२ पाकळ्यांचे कमळ, ज्याच्या शेवटी देवक्रदयर आहेत. 

भूपूरम्‌ ज्याला चार प्रवेशद्वार असून त्याचे रक्षण अनुक्रमे शस्त्रधारी 
विक्षीनकर, विचिन्वत्कर, आनिरहतर, आमिवत्कर करतात. 

उरलेले सहा शाल हे महापद्माटवी प्राकार या साधारण नावाने उल्लेखले 
जातात. हे मनोमय (कल्पनेतून निर्माण झालेले), बुद्धीमय (ज्ञानातून 
उत्पन्न), अहंकारमय (स्मृतीतून उत्पन्न), सूर्य व चंद्राचे प्राकार आणि 
शृंगार प्राकार (शब्दश: शाश्वत आनंद) आहेत. हे शाल दैवी वापी जसे की 
अमृत आणि आनंद यांनी भिन्न झालेले आहेत. शृंगार प्राकारापासून सात 
योजन अंतरावर चिन्तामणिगृह आहे. जेथे मतंगकन्या लीला आणि 
मंत्रिणीदेवीची सेवा करताना दिसतात. असा संदर्भ आहे की, मतंग 
नावाचे खूप ज्ञानी ऋषि होते. त्यांचा मुलगा मातंग हा वडिलांपेक्षाही 
थोर ऋषि होता. त्याने मुद्रिणी म्हणजेच मंत्रिणीचा तप केला. तपावर 
प्रसन्न होऊन देवीने वरदान मागण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी इच्छा प्रगट 
केली की, या सृष्टीने तिला त्यांची दत्तककन्या म्हणून ओळखावे. आणि 
तिने वर दिला. तेच महापद्माटवी या नावाने ओळखले जाते. यामध्ये 
१०० गोपुर औशि"९%&"किल्लि आहेत. He ee oe Sarr पू्धेसा अर्घ्यपात्र 


121 


आहे,ज्यात अग्नी, सूर्य, चंद्र शिव, हरी आणि ब्रह्म या कला ते भरतात. या 
पात्रातील हे पेय कितीही प्राशन केले तरीही कमी होत नाही. 
महापद्माटवीत चक्रराज नावाचे तेजस्वी चक्र चमकते. हा एक रथ आहे 
ज्याला नऊ थर आहेत, ज्याची चार चाके जे चार वेद आहेत, याचे चार 
घोडे चार पुरुषार्थ (धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष) आहेत, जे अनेक ध्वज आणि 
त्रिकोणी पताकांनी सुशोभित आहेत. जे मौक्तिकाच्या छत्रीने आच्छादित 
आहेत. येथे गेयचक्र आणि किरिचक्रदेखील आहेत. आग्नेय दिशेला एक 
कायम धगधगणारे अग्निकुंड आहे. जे चिदग्निकुंड आहे. संपूर्ण 
चिन्तामणिगृह हे असंख्य दिव्यांनी झगमगलेले आहे. असा हा चिन्तामणि 
महाल श्रीनगराच्या मध्यात उभा आहे. चिन्तामणिगृहाच्या मधोमध 
बिंदुपीठ, देवीचे सिंहासन आहे. ललितेच्या मूळ निवासस्थानाची माहिती 
एकप्रकारची वैश्विक भव्यता दर्शविते. 
पद्माटवी आणि चिन्तामणिगृहाच्या मधील तीन कुंपणे अणिमा आणि 
अन्य सिद्धीदेवी, ब्राह्मी आणि अन्य मातृकादेवी, संक्षोभिणी आणि अन्य 
मुद्रादेवींची आहेत. ही तीन कुंपणे त्रैलोक्यमोहनचक्र या एकत्रित नावाने 
ओळखली जातात. चौथे सौभाग्यदायक, पाचवे सर्वार्थसाधक सहावे 
सर्वरक्षाकर आहे. मुद्रादेवी यात अनुक्रमे चौथ्या ते सहाव्या सर्ववश्या, 
सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशा आहेत. जेव्हा आपण सातव्या कुंपणाकडे 
जातो, जे रहस्ययोगिनीने व्याप्त आहे, तेथे केसरी ही मुद्रादेवी आढळते. 
आठव्या कुंपणाला षडांगदेवीव्यतिरिक्त आयुधमंडल, गुरुमंडल आणि 
नित्यामंडल असेही ओळखले जाते. याच्याच वर बिंदुपीठ आहे, जे श्रीपीठ, 
महापीठ, विद्यापीठ आणि आनंदपीठ या नावाने ओळखले जाते. इथेच 
एक दैवी मंचक आहे, ज्याचे चार पाय म्हणजे ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वर व 
ईश्वर आहेत. सदाशिव तक्ताचे प्रतिनिधित्त्व करतात. येथेच मस्तक आणि 
चरणांसाठी हंसफलिक तल्प आहे, त्याचबरोबर दोन उशा आहेत, येथे 
कामेश्वर शिव स्थित आहेत. इथपर्यंत पोचण्यासाठी ३६ तत्त्वरुपी पायऱ्या 
आहेत. याच मंचकावर रेशमी बैठकीवर चिरतरुण अशी ललितादेवी 
कामेश्वरांच्या मांडीवर बसलेली आहे. 
चक्रांपैकी अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण चक्र मुद्रांनी चिन्हांकित आहेत. प्रत्येक मुद्रा 
ही वेगळे A जसै कीं! ट्राविणिक'ऑणि कर्षणिक aT ऑकछैखली जाते. 


122 


चक्राच्या कुंपणामध्ये राहणाऱ्या या मुद्रा चक्राच्या रक्षक आहेत, ज्यांमध्ये 
सर्व काही त्यांच्या नियंत्रणात आणण्याचे सामर्थ्य आहे. सर्वज्ञानांतर, 
वशिन्याद्यन्तर ही दोन चक्रे बिंदुपीठाचे पूर्णत: संरक्षण आणि सर्व रोगांवर 
निर्बंध घालतात. 

या चक्राच्या उपासनेची पद्धती पुढे दिलेली आहे. प्रातःकाळी दैवी कमळ 
आणि गुरूंचे ध्यान करूनच शय्येवरून उठावे. शौच आणि खानानंतर 
धूतवस्त्र किंवा रेशीम परिधान करुन गंध धारण करावे. संध्यादि कर्मे व 
सूर्याची प्रार्थना केल्यावर तीन अर्घ्य देवी ललितेला द्यावीत. एकाग्र 
चित्ताने पूजाघरात जावे व व्यवस्थित आसन घालून श्रीनगराचे एकाग्रतेने 
ध्यान करावे. 

आगमशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे पूजाविधी झाल्यानंतर उपासकाने 
पवित्रमंत्र ३६ लाख वेळा उच्चारावा व त्यानंतर ३६ लाखाच्या एक 
दशांश वेळा होम करावे. त्यानंतर त्याच्या एक दशांश वेळा तर्पण व 
त्यानंतर त्याच्या एक दशांश इतक्या ब्राह्मणांना भोजन अर्पण करावे. 
यानंतर वेळ येते ती, उपासकाने स्वतःला काम्य जपात गुंतवण्याची. 
काम्य जप म्हणजेच सकाम जप. या जपाची फलश्रुति जपसंख्येवर 
अवलंबून आहे. असेही म्हटले जाते की, अष्टसिद्धी सुद्धा या जपाने प्राप्त 
होतात. 

ललिता पंथ आणि कांची 

ललितेच्या अन्य पवित्र स्थानांपैकी एक कांची आहे, जिथे ती कामाक्षी या 
नावाने ओळखली जाते. याच जागी देवी कामाक्षीच्या रुपात व्यक्त झाली. 
असा संदर्भ मिळतो की, शिवाच्या दोन नेत्रांपैकी एक कांची आणि दुसरा 
नेत्र काशी वा बनारस आहे. जरी कांची परंपरेने विष्णुक्षेत्र म्हणून 
ओळखले जाते तरी तिथे शिवाच्या दैवी साक्षात्काराची अनुभूति येते. असे 
म्हटले जाते की, कैक युगांपूर्वी श्री देवीच्या दर्शनासाठी ब्रह्मदेवांनी येथे 
उग्र तपश्चर्या केली होती. त्या तपावर प्रसन्न होऊन आदिलक्ष्मी तेथे 
विष्णूंसहित प्रगट झाली. आदिलक्ष्मी, जी तिन्ही देव ब्रह्मा-विष्णू- 
महेशांची माता आहे तिला त्या सूष्टिकर्त्याने कामाक्षी अशी हाक मारली. 
निवडक शब्दात तिचे स्तुतिगान केल्यानंतर ब्रह्मदेवाने तिला त्याच पवित्र 
स्थानी लोर्ककल्याणिर्थिश्स्थार्पिते केले? 'दवी'तेथास्तु'ऑर्हणाली”व तिने तेथे 


123 


विष्णूंनाही प्रगट होण्याची विनंती केली. शिवसुद्धा तिथे वास्तव्यास आले 
व त्यानंतर शिव आणि देवी जी सर्वांगसुंदर अशा कामाक्षीच्या स्वरूपात 
प्रगटली त्यांचा विवाह संपन्न झाला. असाही पौराणिक उल्लेख आहे की, 
पार्वती माता शिवाशी क्रीडेत मग्न असताना तिने वैदिक कर्माना प्रतिबंध 
घडल्यामुळे पार्वतीला, प्रायश्चित्त घेण्यासाठी कंपा नदीच्या काठी तप 
करण्यासाठी सांगण्यात आले. असे म्हटले जाते की, या विरहकाळात शिव 
एका आम्रवृक्षाखाली वास्तव्यास होते. (एकाम्रमूला) 

अशा प्रकारे तन्त्रशास्त्राचा उद्गम, विकास, व्यासि, तंत्रोपासनेतील 
उपासना पंथ यांचा आढावा घेतल्यानंतर आता भाष्यात आलेल्या 
तन्त्रविषयक नामांचे भास्कराचार्यांच्या दृष्टीकोनातून विवेचन पाहूया. 
तंत्रशास्त्रविषयक नामांचे विवेचन 

आत्तापर्यंत आपण तंत्रशास्त्राची माहिती घेतली. आता सौभाग्यभास्कर 
भाष्यात आलेल्या तंत्रशास्त्रविषयक नामांचा आढावा घेऊया. 

चक्र - व्युत्पत्ति 

क्रियते अनेन, कृ - घञ्‌ अर्थाने क पासून 'चक्र' शब्द संबद्ध आहे. चक्र 
शब्दाचा शाब्दिक अर्थ वृत्त वा मण्डल, दल, गोल, अस्त्र, क्षितिज इ. आहे. 
साधना जगतात चक्र शब्दाचा प्रयोग उपासनेशी संबंधित केला जातो. 
चक्रांची अवस्थिति प्रत्येक शरीरात होते, पण ज्या शरीरात चक्र विकसित 
नाहीत, त्या शरीरात ती निष्क्रिय बनून राहतात. विकसित झाल्यानंतर 
ती नवीन चैतन्य तसेच शक्ति देणारी असतात. याद्वारे मनुष्यात 
असाधारण सामर्थ्य उत्पन्न होते. 

ही चक्रे एक प्रकारची प्रतीकात्मक यन्त्र आहेत, ज्यांचे एकेक वा समूहाने 
ध्यान केले जाते. ही मनुष्यात जरी सूक्ष्म संयंत्र रुपात आहेत, तरीसुद्धा ही 
मनुष्यात उच्चस्तरीय आत्मिक क्षमता प्रदान करतात. शरीर तसेच 
ब्रह्माण्डात, जीव तथा शिवात कोणताच भेद नाही हे स्पष्ट केलेले आहे. 
बाह्य जगतात नानारुपात व्यक्त तत्त्व आणि सत्त्व गुणांचे केंद्र चित्त, जे 
अनुभूति घेते, तेच व्यक्तीच्या शरीरात षट्चक्राच्या रुपात विद्यमान आहे. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


124 


षट्चक्रे - 
शरीराच्या विभिन्न ग्रन्थि-स्थलांवर योग्यांनी चक्रांची कल्पना केलीआहे. 
जी चक्रे जीवात्म्याचे परमात्म्यात विलीन होण्याचे साधन किंवा मोक्षद्वार 
आहेत. या चक्रांची संख्या सहा आहे. ज्यांना क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध आणि आज्ञा चक्र म्हणतात. या चक्रांमधूनच 
महाशक्ति कुण्डलिनी सहस्रारात पोचू शकते. ही सारी चक्रे सुषुम्नेच्या 
मार्गात स्थित आहेत. जेथे या नाड्या एकमेकींना काटतात, तेच चक्रस्थल 
आहे. इडा, पिड्गला आणि सुषुम्णा या तिन्ही नाड्या भूमध्यात मिळतात, 
जेथे आज्ञाचक्राची संरचना केली आहे. 
हेच योग्यांचे तीर्थराज आहे. साधनामार्गाचे योगी सर्वप्रथम येथेच ध्यान 
करतात आणि पवित्र होऊन पुढील साधना मार्गावर जातात. 
मूलाधारचक्र - 
मेरूदण्डाच्या (पाठीचा कणा) मध्यात चन्द्र-सूर्य-अग्नि स्वरूप (डावीकडे) 
इडा, (उजवीकडे) पिङ्गला आणि मध्यात सुषुम्णेची कल्पना केली गेली 
आहे. ही सुषुम्णा कन्दस्थानाच्या मध्यातून शिराकडे प्रसरित होते. याच्या 
आत वज्रा नाडी आहे. त्याच्याही आत चित्रा वा चित्रिणी नाडी आहे. 
चित्रिणीच्या देखील मध्यात त्याचे प्रवाह साधनरूप ब्रह्मनाडी आहे, ही 
ऋषींच्या चित्तात विलसित होते. याचे मुख ब्रह्मद्वार आहे. हे सुषुम्णेचे 
मुख तसेच अमूतधारामय प्रदेशाचे प्रवेशस्थल आहे. हेच मूलाधारचक्र 
आहे.हे शरीरातील अवयवांच्या दृष्टीने गुदद्वाराच्या ऊर्ध्वदिशेला आणि 
जननेंद्रियाच्या खाली स्थित आहे. या स्थानाला कन्द म्हणतात. 
मूलाधारात रक्तवर्णाचे चार दल आहेत, ज्यांवर दक्षिणावर्त मार्गातून 'वं 
शं षं सं' या चार स्वर्णिम मातृका आहेत. 
आधार पद्माच्या कर्णिकेच्या मध्यात एक चतुष्कोण आहे, ज्याला 
'धरामण्डल' म्हणतात. जे आठ शूलांनी आवृत आहे. याच्या मध्यात 
धराबीज 'लं' आहे, जे चार भुजांचे मानले जाते. तसेच जे ऐरावतावर 
आसीन आहे. धराबीज 'लं' च्या बिन्दूत (अनुस्वारात) चतुर्मुख ब्रह्मा 
विराजमान आहेत. ज्यांच्या चार भुजा, दण्ड, कमण्डलु, रुद्राक्ष आणि 
अभय मुद्रा Ai ka ANKER bns VAs R ER TTT कमल 
125 


आहे, ज्यावर शूल, खट्वांग, खड्ग आणि चषकयुक्त चार भुजांची 

अधिष्ठात्री देवी डाकिनी विराजमान आहे. कर्णिकेच्याच मध्यात 

विद्युत्प्रभावत्‌ 'त्रैपु नामक त्रिकोण आहे, ज्याच्या आत कामरूप पीठ, 

कामवायु आणि काम बीज 'क्लीं' आहे. याच्याच जरासे वर स्वयम्भू 

लिङ्ग आहे, ज्याचा वर्ण श्याम आहे. यालाच 

कुण्डलिनीने चारही बाजूंनी साडे तीन वलयाने आवेष्टित केलेले आहे. 

याच्याच वर चित्‌ कला विराजमान आहे.देवीचे हेच मूलाधारात स्थित 

स्वरूप वर्णन करणारी पुढील नामे भाष्यात येतात. 

नाम क्र.९९, १०८, ११३, ३५२, २७६, ३८१, ४६७, ५१४,५१५, 

५१६,५१७,५१८, ५१९, ५२०, ६२२, ७२०, ९४७. 

स्वाधिष्ठान चक्र - 

लिङ्गमूलात सहा दलांचे हे चक्र सिन्दूरी वर्णाचे आहे. या सहा दलांमधे 

दक्षिणावर्तात बं भं मं यं रं लं' मातृका आहेत. कर्णिकेच्या मध्यात आठ 

दल श्वेतवर्ण असणारे जलमण्डल आहे, ज्यात अर्धचन्द्र विराजित आहे. 

याच्या मधे वरूणबीज 'वं' आहे, जे मकरावर अधिष्ठित आहे. 

बीजाच्या बिंदूत (अनुस्वारात) गरुडारूढ विष्णु आहेत, जे आपल्या चार 

भुजांत शंख, गदा, चक्र आणि पद्म धारण करून आहेत. तसेच गळ्यात 

वनमाला तसेच वक्षःस्थलावर श्रीवत्साचे चिहनआणि कौस्तुभमण्याने 

सुभोषित आहेत. कर्णिकेच्या आत विष्णुच्या जवळ रक्तकमलावर 

श्यामवर्णा राकिणी शक्ति अधिष्ठित आहे. जिच्या चार हातात त्रिशूल, 

अब्ज, डमरू तसेच टंक सुशोभित आहे. या शक्तीचे तीन नेत्र आहेत तसेच 

तिच्या नासिकेतून रक्तधारा सतत प्रवाहित असते. स्वाधिष्ठान चक्राचे 

वर्णन करणारी पुढील नामे भाष्यात येतात. 

नाम क्र.१००, १०८, ११३, २८१, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, 

५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ९४७ 

मणिपूरचक्र - 

नाभिमूलात १० दलांनी युक्त कृष्णमेघासमान वर्णाच्या या चक्राच्या 

दलांवर दक्षिणावर्तक्रमात 'डंढंणंतंथंदंधंनं पं फं' दहा मातृका आहेत, 

ज्या FAH EC KMART nA RAL aL त्याल रक्तवर्णाचे 
126 


अग्निमण्डल आहे. जो त्रिकोण आहे आणि ज्याच्या तीनही भुजांवर 
स्वस्तिक चिह्न आहे. या त्रिकोणाच्या मधे अग्निबीज 'रं' आहे जे 
मेषाधिरूढ आहे. तसेच त्याच्या चार भुजांमधील दोघात वज्र आणि शक्ति 
अस्त्र आहे, तसेच दोन हात वर आणि अभय मुद्रांचे आहेत. वहिनबीज ररं' 
या बिन्दुमधे रक्ताभ रुद्र वृषभारूढ आहे, जो त्रिनेत्र आणि भस्मालिप्त 
अङ्गाचा आहे. रुद्राच्या समीप कर्णिकेच्या आत रक्तकमलावर लाकिनी 
शक्ति विराजमान आहे. ती श्यामा आहे, तिची तीन मुखे तीन तीन नेत्रांनी 
युक्त आहेत. तिच्या चार भुजा आहेत, दोन भुजात वज्र आणि शक्तिनामक 
अस्त्र आहे तसेच दोन भुजा वर आणि अभय मुद्रांनी युक्त आहेत. मणिपूर 
चक्राचे वर्णन करणारी पुढील नामे भाष्यात येतात. 

नाम क्र.१०१, १०२, १०८, ११३, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, 
५००, ५०१, ५०२, ५०३, ९४७. 

अनाहतचक्र - 

हे चक्र बन्धूक पुष्पाच्या रंगाचे आहे. याच्या १२ दलांमधे 'कंखंगंघंडंचं 
छं जं भं षं टं ठ' वर्ण आहेत. कर्णिकेच्या मध्यात qa सदृश षट्कोणीय 
वायुमण्डल आहे. याच्या मध्यात (वर) दशकोटि विद्युत्रभायुक्त 
त्रिकोणांनी युक्त सूर्यमण्डल आहेत, ज्याच्या मध्य धूमावलीने धूसरित 
वायुबीज 'यं' आहे, जे कृष्णमृगावर अधिरूढ आहे. हे बीज चार हातांचे 
आहे तसेच अंकुशाने युक्त आहे. वायुबीज A च्या बिंदूत हंसासमान 
त्रिनेत्री ईश आहे. ज्याचे दोन हात अभय आणि वरमुद्रांचे आहेत. 
कर्णिकेच्या आत ईशाच्या बाजूला रक्ताभ कमलावर त्रिनेत्र देवी काकिनी 
अधिष्ठित आहे, जिचे चार हात पाश, कमल, वर आणि अभय मुद्रांनी युक्त 
आहेत. ते कङ्काल माळ धारण केलेले आहेत. त्रिकोणाच्या मध्यात बाण 
लिङ्ग नामाने 'शिव' विराजमान आहेत. ज्याच्यावर बिन्दुयुक्त अर्धचंद्र 
विराजमान आहे.अनाहतचक्राचे वर्णन करणारी पुढील नामे भाष्यात 
आलेली आहेत. नाम क्र.१०४, १०८, ११३, २७५, ३५२, ३७६, ४८५, 
४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ८४३, 
९४७ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


127 


विशुद्ध चक्र - 
धूम्र आभाससदृश कण्ठस्थानीय या चक्राच्या १६ दलांत अं आं इं ई उं ऊं 
त्र ऋं लुं लुं एं ऐं ओं औं अं ay हे रक्तवर्णीय १६ स्वर विराजमान आहेत. 
कर्णिकेत वृत्ताकार श्वेतवर्णाचे नभमण्डल आहे. याच्या आत पूर्ण 
चन्द्रमण्डल आहे आणि याच्या वरच्या भागात श्वेत वर्णाचे आकाश बीज 
हं' ऐरावतावर अधिरूढ आहे व ज्यांचे चार हात, पाश, अंकुश, वर आणि 
अभय मुद्रांनी सुशोभित आहेत. 'हं' बीजमंत्राच्या बिंदूंत वृषभाच्या 
पाठीवर सिद्धासनावर अर्धनारीश्वराच्या रुपात सदाशिव विराजमान 
आहेत, ज्यांचे अर्धे शरीर हिमवत्‌ तसेच अर्धशरीर सुवर्णाभ आहे. ते 
पञ्चमुख तसेच दहा भुजांनी युक्त आहेत. दहा भुजा शूल, टंक, कृपाण, वज्र, 
दहन (आग्नेयास्त्र), सर्प, घण्टा, अङ्कुश, पाश आणि अभय मुद्रेने युक्त 
आहेत. जे व्याघ्राम्बर तसेच भस्मधूसरित आहेत आणि गळ्यात सापांची 
माळ धारण करून आहेत. त्यांच्या मस्तकावर सुधावर्षी चन्द्रमा सुशोभित 
आहे. कर्णिकेच्या आत चन्द्रमण्डलात धवल वर्णाची शाकिनी देवी 
अस्थींवर अधिष्ठित आहे, जी चार भुजा, पाच मुखे तसेच तीन नेत्रांनी युक्त 
आहे. जिच्या भुजांमधे शर, चाप, पाश आणि अङ्कुश विराजमान आहेत. 
विशुद्धि चक्रावर स्थित देवीस्वरुपाचे वर्णन करणारी ही नामे भाष्यात 
येतात. 
नाम क्र.१०८, ११३, ३७६, ३८१, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, 
४७९,४८०, ४८१, ४८२, ४८२, ४८४, ६५५ 
आज्ञाचक्र - 
हे चक्र भूमध्य स्थानीय आहे. याच्या दोन श्वेत दलांमधे 'हं' आणि क्षं' वर्ण 
आहेत.कर्णिकेत हाकिनी शक्ति विराजमान आहे, जिची सहा मुखे आहेत 
आणि प्रत्येकीचे तीन नेत्र आहेत तसेच या शक्तीच्या सहा भुजा असून ही 
शक्ति शुक्ल वर्णीय कमळावर अधिष्ठित आहे. हिच्या भुजा वर, अभय 
मुद्रा, रुद्राक्षमाला, मनुष्यकपाल, डमरू आणि पुस्तकाने सुशोभित आहेत. 
या शक्तीच्या वर कर्णिकेच्या आतल्या त्रिकोणाच्या आत प्रकाशित 'इतर' 
नामक शिवलिङ्ग आहे ज्यावर प्रणव (ॐ) आहे. हीच अग्निशिखेसमान 
अन्तरात्म्यात्वी RATA राते FART RT aA. सितः प्रणव (३०) 
128 


वर अर्धचन्द्राकाररूप बिंदूने युक्त आहे. याच्यावर वक्राकृत नाद आहे, जो 
जलकणाच्या अमृतधारेसमान दीप्तीदायक आहे. आज्ञाचक्राच्या वरच्या 
बाजूला काही विशेष पदे आणि अवस्था आहेत, ज्या अतिसूक्ष्म आहेत.या 
संदर्भातील षट्चक्रनिरूपणात बिन्दु कला, निबोधिका, अर्धेन्दु, नाद 
नादान्त, उन्मनी, विष्णुवज्ज आणि ध्रुवमण्डल आणि शिवपदाचा क्रम 
निर्दिष्ट आहे. भास्कररायांनी ध्यानाच्या सूक्ष्म तीर्थांचा क्रम असा दिला 
आहे - आज्ञाचक्र,बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त शक्ति, व्यापिका 
समना, उन्मनी आणि महाबिन्दु. आज्ञाचक्राचे वर्णन करणारी पुढील नामे 
भाष्यात येतात. 
नाम क्र.१०३, १०८, ११३, १४०, २७६, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, 
५२५, ५२६, ५२७, ६२२ 
सहस्रार चक्र - 
आज्ञाचक्राच्या साधनेनंतर गुरूंच्या चरण कमलांची सेवा करून योगी 
महानादाचे दर्शन करतात. हे वायूचे लयस्थान आहे. येथे शिव वर आणि 
अभय भाव प्रदान करतात. या सर्वांच्या वर जेथे शेखिनी नाडी आहे, 
विसर्ग स्थानाच्या खाली सहस्र कमल दल आहे. यालाच अकुल सुद्धा 
म्हणतात. हे सहस्रार अधोमुख आहे आणि हे पूर्णचन्द्रापेक्षाही शुभ्र आहे. 
याचे तन्तु पुञ्ज तरुण रवीच्या कांतीने रंजित आहेत. सहस्राराचा संपूर्ण 
वपु अकारापासून लकारापर्यंत ५० वर्णांनी विलसित आहे तसेच 
केवलानंदरूप आहे. 
सहस्राराच्या आत शशकविरहित स्फुरद्‌ ज्योत्ख्रेने युक्त संपूर्ण चन्द्र 
अवस्थित आहे, जो अमृतासमान fara तसेच शीतल आहे. 
चन्द्रमण्डलाच्या आत सतत विद्युत्प्रभावत्‌ प्रकाशित त्रिकोण आहे व या 
त्रिकोणाच्या आत सर्व देवतांद्वारा सेवित महाशून्य आहे. हा शून्य मुक्तीचे 
मूळ आहे आणि जो अमा कलेबरोबरच निर्वाण कलेचेही आभासन करतो. 
हेच परमशिवाचे पद आहे, तो सर्वात्मा आहे आणि रस तथा विरसाचा 
(शिव शक्ति योग सामरस्यरूप) ऐक्य आहे. तो अज्ञान आणि मोहरूप 
अन्धकाराला नष्ट करणारा सूर्य सदृश हंस आहे. अमाकलेच्या आत 
निर्वाणकलेपेक्षाही परतर आहे, जो केशाग्राच्या सहस्र भागासमान सूक्ष्म 


avikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


129 


आहे तसेच अर्धचंद्राच्या आकाराचा आहे. तो नित्यप्रबोधरूप तसेच सर्व 
प्राण्यांमधे व्याप्त आहे आणि एकूण १२ सूर्य प्रभावशाली आहेत. हेच 
शिवाचे नित्यपद आहे, जो मायारहित आहे. तसेच योग्यांद्वारे गम्य आणि 
नित्यानंद नामाने प्रसिद्ध आहे. हे संकल सुखमय, शुद्धज्ञानमय, ब्रह्मरूप 
आणि हंसरूप आहे. हेच विष्णुपद, आत्मज्ञानाचे स्थान तसेच 
मुक्तिपदसुद्धा म्हटले जाते. सहस्रारचक्राचे विवेचन करणारी पुढील नामे 
भाष्यात भाष्यकार देतात. 

नाम क्र.९६, १०५, १०६, १०८, ११३, २५२, २८१, ५२८, ५२९, 
५२०, "३१, ५३२, ५२२, ५३४. 

बिन्दु विसर्ग चक्र - 

हे एक अतिसूक्ष्म चक्र आहे, जे विशुद्ध चक्राशी संबंधित आहे. बिन्दूचा 
सामान्य अर्थ थेंब तसेच अति सूक्ष्म टोकदार स्थान. येथे बिंदूचा अर्थ - 
थेंब किंवा टिंब. बिंदु विसर्गाचा अर्थ आहे - थेंबाचा / टिंबाचा प्रवाह. 
मासिकाच्या अंत:भागात एक थोडीशी गर्त आहे, जी एका विशिष्ट स्रावाने 
युक्त आहे. याला भौतिक शरीरात सुद्धा पाहिले जाऊ शकते. याच 
स्रावाच्या मध्यात एक उंचवटा आहे. खेचरी मुद्रेद्वारे जेव्हा या बिन्दूला 
प्रवाहशील बनवले जाते, तेव्हा ती बिंदु विसर्ग चक्राची साधना म्हणवली 
जाते. या बिंदूचा प्रवाह बिंदु विसर्गचक्र आहे.बिन्दु विसर्ग चक्राशी 
संबंधित नामे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

नाम क्र.३, १०८, १४०, २२३७, ८४५, ९०१. 

चक्रातील दलांचे रंग 

विभिन्न चक्रांच्या दलांना विभिन्न रंगांनी रंगवले गेले आहे. वस्तुस्थिति ही 
आहे की, प्रत्येक चक्राची दले भिन्न भिन्न वर्णांची आहेत ज्याचे कारण 
वैज्ञानिक आहे. रक्ताच्या लाल रंगावर तत्व (क्षिति, आप्‌, तेज्‌, मरुत्‌, 
व्योम) आदींची प्रतिबिंबे पडल्याने लाल रंगात विभिन्न स्थानी जे विकार 
दिसतात तेच त्या चक्राचे रंग म्हटले जातात. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


130 


दलांची अक्षरे- 

दलांवर ध्यान केल्या जाणाऱ्या अक्षरांची सुद्धा वैज्ञानिकता आहे. 
बोलताना वायूच्या आघाताने जे दल ज्या अक्षराला उत्पन्न करते, तेच त्या 
दलाचे अक्षर मानले जाते. 

चक्रांचे मंत्र - 

मूलाधारादि चक्रांचे मंत्र क्रमशः चतुष्कोण, अर्धचन्द्राकार, त्रिकोण, 
षट्कोण, गोलाकार, लिडूगाकार तसेच पूर्ण चन्द्राकार आहेत. तात्पर्य हे 
की, नाडींचा समूह (चक्र) वायूच्या आघाताने भिन्न - भिन्न तत्वांच्या 
स्थानात विशेष विशेष रूपाच्या आकृति ग्रहण करतो, ज्याप्रकारे अग्नीची 
ज्वाला वायूच्या आघाताने नाना रुपाची दिसून येते. 


तत्वांचे बीज - 


एकाद्या इंजिनात ज्याप्रकारे भिन्न भिन्न स्थानांवर ध्वनि वायूच्या प्रवेशाने 
विशेष प्रकारचे शब्द उत्पन्न करतो, त्याच प्रकारे शरीरात स्थित 
तत्वविशेषांच्या स्थानावर वायूच्या संचाराने भिन्न भिन्न प्रकारचे शब्द 
निर्माण होतात. हाच चक्राचा बीज मंत्र आहे. 

जसे पृथ्वी तत्वाच्या स्थानातून मल निघाल्यानंतर लं लं लं ध्वनि होतो, 
मुत्राशयाच्या स्थानावर जलतत्वाच्या प्रवाहामुळे वायु वं वं वं शब्दन 
करतो. अन्नादि पाचन समयी नाभिस्थानातून (अग्नि तत्व) वायु सञ्चार रं 
रं रं ध्वनीबरोबर होतो. त्याचप्रकारे हृदयातून (वायुतत्व) यं यं यं, तसेच 
कण्ठा (आकाश) तून हं हं हं शब्दन होते. 

बीजांचे वाहन - 

विभिन्न चक्रांत बीजमंत्रांची वाहने भिन्न भिन्न आहेत. अर्थात्‌ त्या त्या 
स्थानी वायुगति त्या त्या पशूंप्रमाणे असते. जसे पृथ्वी तत्वामुळे वायूची 
गति हत्तीप्रमाणे मंद असते. जलतत्वामुळे वायूची गति मगरी सारखी, 
पात्रातील भोजन शिजताना वायुच्या बुडबुडाटासमान जटराग्रीमुळे 
वायुगति मेषासमान (मेंढीप्रमाणे), हृदयातील वायुतत्वाच्या प्रधानतेमुळे 
वायुची गति हरणाप्रमाणे उडी मारून चालणारी, तसेच कण्ठस्थानातील 
व्योमतत्वाच्या विशालतेमुळे वायुगति हत्तीप्रमाणे होते. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


131 


कंदाची अवस्थिति - 

लिङ्ग आणि गुदा यांमधील मेरूदण्डाचा अध:प्रदेश सामान्यतः कन्दाचे 
स्थान मानले जाते. फतेहगढ जिल्ह्यातील शृंगीरामपुरनामक गावातील 
श्री. भगवती प्रसाद सिंह डेप्युटी कलेक्टर यांना प्राप्त एका चित्रात कंदाचे 
स्थान नाभि दाखवले गेले आहे. येथेच मिळालेल्या एका अन्य चित्रात 
खालच्या दिशेला सात लोकशेषनाग तसेच आदिकूर्म सुद्धा चित्रित आहे. 
जी केवळ याच चित्राची विशेषता आहे. या चित्रात गर्भपूरनामक 
स्थानावर कुण्डलिनी दर्शवली आहे. त्यावर हत्पुण्डरीक आहे. 

कुण्डलिनी योग 

परमात्मा वा परमलक्ष्याच्या प्राप्तीसाठी दोन प्रमुख मार्ग स्वीकारले गेले 
आहेत. ध्यान वा भावनायोग, क्रिया वा हठयोग. कुण्डलिनी योग, 
क्रियायोग वा हठयोगाशी संबंधित आहे. 

स्वरूप तसेच स्थान 

डॉ. वसन्त जी. रेळेंनुसार कुण्डलिनी ही शरीराच्या आत उजव्या बाजूची 
नाडी आहे जेथून कुण्डलिनी योगात वर्णित समस्त अंगांच्या स्थानांचा 
योग दिसतो. सर जॉन वुडूफने याला ती संगृहित शक्ति म्हटले आहे जी 
व्यष्टि शरीरात विश्वमहाशक्तीच्या प्रतिनिधी रुपात विश्वाला उत्पन्न आणि 
धारण करते. यांच्यानुसार या शक्तिची दोन रूपे आहेत. 

१) स्थिर वा संगृहीत २) कर्तृत्वशील 

संत ज्ञानेश्वरांनी गीता ज्ञानेश्वरीत (गीता ६.१४ - भाष्य) कुण्डलिनी 
विषयी म्हटले आहे की, “ज्याप्रकारे नागिणीचे पिल्लु कुंकवात 
नाहिल्याप्रमाणे शरीराला वेटोळे घालून झोपलेले असते त्याचप्रकारे 
कुण्डलिनी आपल्या देहाला ३- वेटोळे गुंडाळून अधोमुखी होऊन निद्रिस्त 
असते. जागृतीनंतर ती प्राणस्वरूप होते.' संपूर्ण ब्रह्माण्ड पिण्डातच 
आविष्ट आहे, असे योगी मानतात.सप्तव्दीपाशी समन्वित मेरू, समस्त 
मुनि, समस्त नक्षत्र, समस्त ग्रह, पुण्य, तीर्थ, पीठ, पीठदेवता, शशि, सूर्य, 
नभ, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, संपूर्ण शरीरातच आहेत. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


132 


कुण्डलिनी जागृति 

भूमण्डलाचा आधार मेरूपर्वत, तसेच मानवी शरीराचा आधार मेरूदण्ड 
आहे,म्हटले जाते की, याची रचना ३३ अस्थिखण्डांच्या योगाने झाली 
आहे. अशी शक्यता आहे की, हे तेहतीस कोटी देवतांचे प्रतीक वा 
प्रजापति, इन्द्र, अष्टवसु, व्दादश आदित्य आणि एकादश रुद्राचे प्रतीक 
आहे. मेरूदण्डाचा खालील भाग लहान असतो. याच्याच समीपवर्ती 
भागाला कन्द म्हणतात. यालाच महाशक्ति कुण्डलिनीचे अधिष्ठान मानले 
गेले आहे. 

शरीरात ७२००० नाड्या आहेत असे मानतात, ज्यात १४ प्रमुख आहेत. 
त्यातील सुद्धा ३ सर्वप्रमुख आहेत - इडा, पिङ्गला आणि सुषुम्ना. मेरू 
दण्डाच्या बाहेर डाव्या बाजूने इडा तसेच उजव्याबाजूने पिङ्गला 
गुंडाळलेली आहे. मेरूदण्डाच्या आत सुषुम्ना नाडी कन्दाकडून 
सहस्रारापर्यंत (ब्रह्मरन्ध्र) पर्यंत जाते. कदली स्तम्भाप्रमाणे सुपुस्रेच्या आत 
वज्रा, चित्रिणी (चित्रा) आणि ब्रह्मनाडी आहे. याच ब्रह्मनाडीद्वारे यौगिक 
क्रियांच्या प्रभावामुळे महाशक्ति कुण्डलिनी ब्रह्मरन्धापर्यंत जाऊन पुन्हा 
परत येते. ब्रह्मनाडीतच षट्चक्रांची अवस्थिति आहे. याच चक्रांचे भेदन 
करणारी कुण्डलिनी सहस्रारापर्यंत जाते. प्राणायामाने ही शक्ति जागृत 
होऊन विद्युल्लतेच्या रुपात ब्रह्मनाडीत प्रविष्ट होऊन वर ऊर्ध्वगमनशील 
होते. 

कुण्डलिनी जागरणाची प्रक्रिया विशद करणारी पुढील नामे भाष्यात 
येतात. 

नाम क्र.६७, ७८, ९०, ९१, ९२, ९४, ११०, १११, १२२, १४३, 
२०१, २०४, २०६, २१५, २२६, २२७, २३०, २३५, २३९, २४०, 
२४८, २४९, २५१, २७७, २८७, २९०, २९९, ३३०, ३४०, ३५१, 
२६६, २७९, ३८०, २९७, ४४०, ४४१, ६१०, ६११, ६२६, ७२२, 
७२४, ७८६, ७९७, ८२४, ८४६, ८५०, ८७९, ८९७, ९१२, ९२३, 
९२५, ९४५, ९४८, ९७७, ९७९, ९८२, ९८३, ९८५. 

अशा प्रकारे सुद्धा साधना करणारे योगी ऊर्ध्वरेतस्‌ म्हणवले जातात. 


चक्रांचे देव तथा शक्ति पुढील प्रकारे आहे. 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


133 



































चक्रे देवता शक्ति 

मूलाधार | ब्रह्मा डाकिनी 
स्वाधिष्ठान | विष्णु राकिणी 
मणिपूर रुद्र लाकिनी 
अनाहत ईशानरुद्र काकिनी 
विशुद्ध पंच-वक्त्र सदाशिव | शाकिनी 
आज्ञा इतर लिंग हाकिनी 





मन्त्र - उत्पत्ति आणि स्वरूप 

गायत्रीतन्त्रानुसार मननामुढेच मन्त्राचे अभिधान केले जाते, ज्याद्वारे 
जीवबंधनातून मुक्ति, स्वर्गानंद, मोक्ष तथा चतुर्वर्गाची प्राप्ति होते. 
मानसिक प्रक्रियेद्वारा ग्रहण केले जात असल्याने मन्त्राची संज्ञा व्याहृत 
होते. “AA पद 'मनन'च्या प्रथम अंशाने तसेच AAMT वा बन्धनातून 
मुक्ति या अर्थाने ग्रहण केले जाते. 'मन्‌' आणि त्र' यांचे समन्वित रूपच 
'मन्त्र' आहे जे चतुर्वर्गाचे आमंत्रण करते. वर्णापासूनच मन्त्रांची रचना 
होते, वर्ण आणि त्यांचा सन्निधीपासून शब्दांचे प्रकाशन होते. जे 
ब्रह्मस्वरूप मानले जाते. जे शब्द वाणीतून उच्चरित होतात, कर्णेद्रियांकडून 
ऐकले जातात, बुद्धीकडून ग्रहण केले जातात. ते सर्वच सर्जिका शक्तीचे 
स्वरूप आहेत. सामान्यतः मन्त्र असे ध्वनिआहेत जे पूजा वा साधनेत 
प्रयुक्त केले जातात, ज्यात काही विशेष वर्ण असतात वा काही विशेष 
ध्वनीत आबद्ध काही वर्ण असतात. जे प्रतीकात्मक रूपाने प्रतिनिधित्व 
करतात. परमात्म्याच्या तेजोमय रूपाचे मनन करणे तसेच सर्व प्रकारच्या 
भयापासून रक्षण करणे या दोन कारणांनीच 'मन्त्र' संज्ञेचे अभिधान केले 
जाते. 

'मननात्तत्वरूपस्य देवस्यामिततेजसः | त्रायते सर्वभयतस्तस्मान्मन्त्र 
इतीरितः ||’ 

एके स्थानी सृष्टी विज्ञानाचे मनन, संसारबन्धनातुन मुक्ति तसेच त्यातून 
संसिद्धि करणारे ते 'मन्त्र' होत -प्रत्येक मंत्रात दोन शक्ति असतात. 

१) वाच्य शक्ति २) वाचक शक्ति 

प्रतिपाद्य देवता वाच्यशक्ति आहेत आणि मन्त्रमयी देवता, ज्या मन्त्राचे 
स्वरूप आहत "त्यी विक OER SHR aa भर शक्ति साधिम! शक्तिद्वारा 


134 


जागृत होते. साधनाशक्ति आणि मन्त्र शक्तीच्या सामंजस्यानेच मन्त्र 
साधनेचे फल प्राप्त होते. 

मन्त्र संस्कार - 

असे म्हटले जाते की, भगवान्‌ शिवांच्या डमरूतून सात करोड मन्त्राची 
उत्पत्ति झाली. कालान्तराने ते मन्त्र अनेक दोषांनी युक्त झाले. प्राय: सर्वच 
मन्त्रात दोष आले. मन्त्र संस्काराद्रारा या दोषांना दूर केले जाते. 
संस्कारित मन्त्रच अभीष्टाची सिद्धी करण्यास समर्थ आहेत. मन्त्र 
संस्काराचे दशप्रकार आहेत. मन्त्रांचे जनन, जीवन, बोधन, 
ताडन,अभिषेक,विमलीकरण, आऱ्यायन, तर्पण, दीपन, तथा गोपन - हे 
दहा संस्कार सांगितले आहेत. 

मन्त्रदोषादि निर्णय - 


काही कारणांनी मन्त्र ऋषिंद्वारा अभिशप्त होत राहतात. याचमुळे त्याच्या 
जपाचे फल तो पर्यंत मिळत नाही. जो पर्यंत मन्त्राचा संस्कार केला जात 
नाही. मन्त्रांचे साठ दोष सांगितले आहेत. रुद्र, कुटाक्षर, मुग्ध, बद्ध पासून 
ते उदासीन, लज्जित, मोहित, अलस इ. मुख्यतः मन्त्राच्या आठ दोष असे. 
अभक्ति, अक्षरभ्रान्ति, लुप्त, छिन्न, हृस्व, दीर्घ, कथन, स्वप्रकथन इ. 
मन्त्र सिद्धि लक्षण - 
दुष्ट मन्त्राचा संस्कार करून शास्त्रोक्त विधिपूर्वक मन्त्र जप केल्याने अभीष्ट 
सिद्धीची प्राप्ति होते. साधकाला आपला मन्त्र सिद्ध झाला वा नाही याचे 
ज्ञान तेव्हा होते जेव्हा सिद्धीची काही लक्षणे अनुभवाला 
येतात.मन्त्रसिद्धीची लक्षणे अशी - चित्त प्रसन्न राहते, मन संतुष्ट राहते, 
स्वल्पाहारिता येते, स्वप्रातसुद्धा पराङ्मुखता येते, स्वप्नात परिपक्क फळे 
दिसू लागतात. समस्त शरीरात ज्योतिच ज्योति दिसू लागतात, सारे 
शरीर प्रकाशयुक्त होऊन जाते. समस्त शरीरात देवतामय अवस्थेचे ज्ञान 
होऊ लागते. 
मन्त्रसिद्धी झालेले साधक निरोगी, वैराग्यहदयी, त्यागी, सुस्मृति, 
शमद्यायुक्त, मायारहित होतात. ते ऐश्वर्य, कवितारस, धनजन, लक्ष्मी, 
जापन, उल्लास, सुतधन, सन्मान, सन्मार्ग, इच्छासागररल्राचीपूर्णता, 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


135 


कान्तासमूहाचा आमोद, सङ्केत मन्त्रप्रियत्व, हरिहर ब्रह्नैक्यभाव, 
लोकगुरुत्व तसेच शिवानन्दैकमुद्रेने युक्त होतात. 

मन्त्रभेद आणि मन्त्रोद्धार 

सामान्यतः व्यवहारात दोन प्रकारचे मन्त्र दिसून येतात. - 

संयुक्त वर्णात्मक २) बीज 

संयुक्तवर्णात्मक मन्त्रात काही वर्ण वा अक्षरे असतात. परंतु बीजमन्त्रात 
एकच मातृकारूप असते.या अतिरिक्त षट्कर्मे (मारण, मोहन, उच्चाटन, 
स्तम्भन, विद्वेषण तथा स्वस्त्ययन) यांच्या प्रयोगाच्या दृष्टीने 
मन्त्रविभाजन सहा प्रकारे केलेले आहे. 

1) पल्लव २) योजन ३) रोध ४)पर ५) सम्पुट ६) विदर्भ 
मन्त्रात ध्वनिप्रयोग - 


विभिन्न प्रकारच्या कार्यात मन्त्राबरोबर अनेक प्रकारच्या ध्वनींचा प्रयोग 
केला जातो. 
उच्चाटन, आकर्षण तथा विद्वेषण कार्य - “हुँ 
छेदन तथा मारण कार्य - “फट्‌” 
ग्रहशान्ति तसेच अनिष्ट निवारणात - “हुँ फट्‌” 
पुष्टि कर्मात - “वौषट्‌” 
यज्ञकार्यात - “स्वाहा” 
पूजन कार्यात - “नमः” 
शान्तिकार्यात - “स्वाहा” 
वशीकरणात - “स्वधा” 
विद्वेषण तसेच उच्चाटनात -“वषट्‌” 
बीजमन्त्र 
अनेक प्रकारच्या देवदेवींच्या नामातून त्यांच्या बीज मन्त्रांचे ज्ञान होते. 
कधी कधी बीजमन्त्राचा संकेत न करता देवबीज वा शक्तिबीजाचा 
(विष्णुबीज, शिवबीज, शक्तिबीज, सरस्वतीबीज इ.) उल्लेख केला जातो. 
यावरून त्यांच्या बीजमंत्रांचे ज्ञान होते. बीजमन्त्र हे विशेष ध्वनींनी युक्त 
असल्यामुळे अन्य मंत्रांच्या तुलनेत शक्तिशाली असतात. 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


136 


मन्त्रोद्धार - 


अभिशप्त मंत्र उद्धार केल्याशिवाय फल देत नाहीत हे पूर्वीच स्पष्ट केले 
आहे. मन्त्रोद्धार करताना मूलमन्त्राला काही बीजमन्त्रांनी सम्पुटित करून 
मन्त्राचे उच्चाटण केले जाते. कधी कधी बीजमंत्राचे यथानिर्दिष्ट संख्येनुसार 
जप करूनही मन्त्रोद्धार होतो. मन्त्रांच्या दहा संस्कारांद्वारा मूलमंत्राला 
बीजमन्त्राशी संपुटित करून मन्त्रोद्धार करतात. कधी कधी सम्पुटयुक्त वा 
बीज मंत्राव्यतिरिक्त देवतेच्या मूलमन्त्राचाच शास्त्रानुसार संख्येने जप 
केल्याने त्या मन्त्राचा उद्धार होतो. 
महामन्त्र (हंसः)- 
'हंसः'च पुरुष - प्रकृति तत्व आहे. 'हं' पुरुष आणि 'स' स्त्री लिङ्ग वा 
शक्तिस्वरूपआहे. शिव आणि शक्ति हंस स्वरूप आहेत. याच हंसाने 
ब्रह्माण्डाची रचना होते. संपूर्ण सृष्टी हंसस्वरूप आहे. 

“पुं. प्रकृत्यात्मको हंसस्तदात्मकमिंद जगत्‌ |” 
भक्त अनाहत कमलाच्या त्या भास्वर दम्पतीला नमस्कार करतो जो हं 
आणि सं स्वरूप आहे. तसेच जो ज्ञानाच्या विकसित कमलाच्या परागात 
निरन्तर आनन्दरत परममानसात पोहत राहतो. या अतिरिक्त एक बृहद्‌ 
हंस मन्त्र सुद्धा आहे, ज्याच्या कृपेने षट्चक्रांचे भेदन होते. 
मन्त्र असा -३ हंस ॐ ॐ तर्पयामि ॐ फट्‌ |’ 
हंस मन्त्राला आपल्या श्वास प्रश्वासाबरोबर अशा प्रकारे जपण्याचा 
अभ्यास करावा की मन्त्र स्वतःच जपला जाईल, यालाच अजपा जप' 
म्हणतात. ललितासहस्रनाम हे मंत्रशास्त्र सुद्धा आहे. मंत्राशास्त्राशी 
संबंधित विवेचन करणारी नामे पुढील प्रमाणे आहेत. 
नाम क्र. २, २०४, २२७, २४६, २९०, ८५०, ९९९, 
श्रीविद्या 
तंनत्रांच्या विविध वर्गीकरणांपैकी उपास्य देवतांच्या भेदाच्या आधारावर 
वर्गीकरण केले आहे. हे वर्गीकरण विशेषतः दशमहाविद्यांशी संबंधित 
आहे. दशमहाविद्यांची नावे - १) काली २) तारा 
३) श्री विद्या (षोडशी)४) भुवनेश्वरी ५) भैरवी ६) छिन्न ७) 
धूमावती Loea) Kriegs rig o egratpc tek Collection 

137 


श्रीविद्या (षोडशी) 

श्रीविद्येचे तीन भेद आहेत - कादि, हादि आणि कहादि. कादिविद्येत 
वाग्भव, कामराज आणि शक्तिकूट नामक तीन कूट आहेत. वाग्भवात १२ 
वर्ण, कामराजात २२ वर्ण तसेच शक्तिकूटात १२ वर्ण आहेत. सर्वांची 
एकूण संख्या ५८ होते. या विद्येत मात्रांचासुद्धा विचार होतो. वाग्भवात 
७ मात्रा, कामराजात साडेसात मात्रा, शक्तिकूटात साडेचार मात्रा आहेत. 
सर्व कूटांबरोबर अवस्थित हृल्लेखा (हलीं)मधे १ लव - ४ मात्रा मानल्या 
जातात. वाग्भवकूटात बिन्दुहीन वर्णसमूह अनाहतापासून 
आज्ञाचक्रापर्यंत, कामराजकूटात वर्णसमूह मूलाधारात अनाहत, 
शक्तिकूटात आज्ञाचक्र ते ललाट पर्यंत व्याप्त आहे. 

कादि आणि हादि मताचे ग्रंथ यात येतात. कादि विद्येचे ग्रंथ आहेत - 
त्रिपुरोपनिषद्‌, आणि भावनोपनिषद्‌. हादि विद्येचे ग्रंथ आहेत - 
त्रिपुरातापिनी उपनिषद्‌. याअतिरिक्त कहादि विद्येचे ग्रंथ आहेत - 
तन्त्रराज, मातृकार्णव, योगिनीहदय आणि त्रिपुरार्णव. 

श्री विद्येशी संबंधित ग्रंथ आहेत - 116 परमानन्द तन्त्र, सौभाग्य कल्पद्रुम, 
नित्याषोडषिकार्णवतन्त्र, ज्ञानार्णव, श्रीक्रमसंहिता, बृहत्‌ श्रीक्रमसंहिता, 
दक्षिणामूर्तिसंहिता, स्वच्छन्द तन्त्र, कालोत्तर वासना, श्रीपराक्रम, 
ललितार्चनचन्द्रिका, सौभाग्यतन्त्रोत्तर, सौभाग्यरत्नाकर, 
सौभाग्यसुभगोद्य, शक्तिसङ्गमतन्त्र, (सुन्दरी खण्ड), त्रिपुरारहस्य, 
श्रीक्रमोत्तम, सुभगार्चा पारिजात, सुभगार्चारल, आज्ञावतार, 
संकेतपादुका, चन्द्रपीठ, सुन्दरीमहोदय, हदयामृत, नित्योत्सव निबन्ध, 
लक्ष्मीतन्त्र, ललितोपाख्यान, त्रिपुरासार समुच्चय, श्रीतत्त्वचिंतामणि, 
शाक्तक्रम, विरूपाक्ष पञ्चाशिका, कामकलाविलास, सौभाग्यचन्द्रोद्य, 
वरिवस्यारहस्य, वरिवस्याप्रकाश, शाम्भवनन्द कल्पलता, त्रिपुरासार, 
संकेतपद्धति, सौभाग्यसुधोद्य, परापूजाक्रम आदि. 

तंत्रशास्त्राला साधनाशास्त्र मानले जाते. या साधनेत तंत्र, मंत्र आणि यंत्र 
या तिन्हींचा समागम आहे. सर्वोच्चसत्तेची आराधना आद्याशक्तीच्या 
स्वरुपात केली जाते. महाविद्येचे दश भेद मानले गेले आहेत. अर्थात्‌ 
आद्याशक्तीची दहा स्वरूपे अथवा दश महाशक्ति आहेत. ज्यांच्या 
आधारावर त्याची उपेसिनिविली ओति त्िपुरेसुदैरीची सी्थिनीच श्रीविद्या 


138 


होय. श्रीविद्येचेपंचदशी, षोडशी, दीपनी आणि कामराज आदि अनेक भेद 
आहेत. याचे मंत्र वर्णमूलक आणि उपासना मूलक दोन प्रकारचे आहेत. 
पंचदशी मंत्रात पंधरा अक्षरे तर षोडशीत सोळा अक्षरे आहेत. 
ज्ञानार्णवतंत्रात याची चर्चा येते. महामुनि दुर्वासांनी त्रिपुरामहिम्नस्तोत्रात 
श्रीविद्येचा महिमा वर्णिला आहे. तसेच ब्रह्माण्डपुराणात, 
ललितोपाख्यानात श्रीविद्येला मोक्षप्रदान करणारी एकमात्र विद्या म्हटले 
आहे. 

ब्रह्माण्डपुराणात पंचदशीच्या बीजाक्षरांसंदर्भात उल्लेख मिळतो. पंचदशी 
मंत्रात शिवाचे तीन ककार व दोन हकार आहेत. ही बीजाक्षरे शिवाची 
आहेत व अन्य बीजाक्षरे शक्तीची आहेत. अन्य तीन बीजाक्षरे शिव आणि 
शक्ती दोहोंची संयुक्त रुपात आहेत. बाला पंचदशी आणि षोडशी ही 
पराविद्या आहे. हिला सर्वत्र गुह्मतमा म्हटले आहे.श्रीविद्या परंपरेनुसार 
सर्वप्रथम साधकाला श्रीविद्येचा बालामंत्र प्रदान केला जातो. त्यानंतर 
त्याच्या योग्यतेनुसार अन्य मंत्र प्रदान केले जातात.विष्णुपुराणातसुद्धा 
श्रीविद्येला गुह्यविद्या म्हटले आहे. कुलार्णवतंत्राचे कथन आहे की, 
‘ada हि मन्त्राणाम्‌’ अर्थात्‌ मंत्रांमधे श्रीविद्या श्रेष्ठ आहे, 
मार्कण्डेयपुराणातही दुर्गासप्तततीत समस्त विद्यांना विभिन्न रूपांत 
देवीचेच स्वरूप संबोधले आहे. 

श्रीविद्येशी संबंधित सौभाग्यभास्कर भाष्यातील नामे पुढीलप्रमाणे आहेत. 
नाम क्र. १, २, २, ११, २५, ५७, ५९, ८५, ८६, ८७, ८९, ९२, १९९, 
२२८, २५६, २८०, २८४, २०१, २१५, २२१, २७५, २८२, २९२, 
४२८, ४४७, ४५६, ४५७, ४५९, ४७२, ५८२, ५८४, ५८५, ५८७, 
५८८, ५९२, ५९३, ५९७, ६०९, ६२२, ६२४, ६२८, ६३०, ६४७, 
६८१९, ७०५, ७१०, ७१२, ७२२, ७६६, ७९०, ८१२, ८१६, ८२९, 
८३३, ८३८, ८४०, ८४४, ८५३, ८७२, ९०७, ९६५, . 

श्री चक्र 

श्री विद्येच्या पूजायंत्राला श्रीचक्र म्हणतात. समग्र विश्वच चक्रस्वरूप 
आहे. 'श्री' शब्द विद्या आणि चक्र यंत्राचा द्योतक आहे. एकमात्र हेच चक्र 
आहे जे संपूर्ण ब्रह्माण्डाचे प्रतीक आहे. याचा आविर्भाव आणि लय दोन्ही 
बिंदूत मानली जीती" ST SP Saat कि अक Fats (देहाची) 


139 


सृष्टीसुद्धा बिंदूतूनच उद्भवते. बिंदूच चक्राचे मूल आहे. आणि हाच बिंदू 
शिव आणि शक्तीचे सामरस्य आहे.शिवांना संहारात्मक अग्नि तसेच 
शक्तीला सर्गात्मक सोम मानले जाते. दोन्ही शक्तींचे सामरस्य रवि आहे. 
हाच बिंदू चक्राच्या मध्यात असून त्याच्यानंतर त्रिकोण, अष्टकोण, 
अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल, षोडशदल, तीनवृत्त व तीन 
भूपुर आहेत. 

श्री चक्राचा संदर्भ सौंदर्यलहरीत आचार्य असा करतात, चार श्रीकण्ठ 
आणि पाच शिवयुवति मिळून नऊ प्राकृतींपासून तुझ्या निवासाचे ४३ 
त्रिकोण बनतात, जे शिवांच्या बिंदुस्थानापासून भिन्न आहेत. ते तीन वृत्त 
आणि तीन रेखांसहित आठ आणि सोळा दलांनी युक्त आहेत. देवीचा 
प्रासाद ज्या कोणांनी बनतो. अर्थात्‌ श्रीचक्रामुळे कोण त्यांना शरण आहेत. 
प्रत्येक चक्राचा एकवर्ण आहे तसेच देवी ही त्यांची चक्रेश्वरी सुद्धा आहे. 
प्रत्येक चक्राच्या विशेष योगिनी आहेत. प्रत्येक चक्राची मुद्रादेवतासुद्धा 
आहे. 

योगिनीची संख्या ६४ करोड मानली जाते. प्रत्येक चक्राचा आपला एक 
वर्ग वा समूह आहे. त्यांना क्रमशः प्रकट, गुस, गुसतर, सम्प्रदाय, 
कुलोत्तीर्ण, निगर्भा, रहस्या, अतिरहस्या आणि परापर रहस्या 
म्हणतात.नऊ चक्रांच्या नऊ मुद्रादेवता मानलेल्या आहेत. यांत योनिमुद्रा 
अत्यंत महत्वपूर्ण मानली गेली आहे, जिला त्रिखण्डा म्हणतात. ही पूर्ण 
श्रीचक्राची मुद्रा आहे. नऊ मुद्रादेवता अशा सर्वसंक्षोभिणि, सर्वविद्राविणी, 
सर्वकर्षिणी, सर्वशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वगुहांकुशा, खेचरी, सर्वबीजा 
आणि योनि.श्री चक्रातील नऊ चक्रे अशी - चतुरस्र, षोडशदल, अष्टदल, 
चतुर्दशार, बहिर्दशार, अन्तर्दशार, अष्टार, त्रिकोणआणि बिन्दु म्हणतात. 
पण तंत्रानुसार यांची नावे क्रमशः त्रैलोक्यमोहन, सर्वाशापरिपूरक, 
सर्वसंक्षोभण, सर्वसर्वसौभाग्यदायक, सर्वार्थसाधक, सर्वरक्षाकर, 
सर्वरोगगहर, सर्वसिद्धिप्रद आणि सर्वानन्दमय मानली जातात.या 
चक्रांच्या अधिष्ठात्री देवींची नावे अशी - त्रिपुरा, त्रिपुरेशी, त्रिपुरसुन्दरी, 
त्रिपुरवासिनी, त्रिपुराश्री, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरासिद्धा, त्रिपुराम्बा आणि 
महात्रिपूरसुन्दरी. नऊ चक्रांनाच सृष्टि, स्थिति, संहाराचा द्योतक मानले 
जाते. यार्चा सदै शिपशसेर्दरी चिक्र जिरते वीति सिछेती ०००४० 


140 


श्रीचक्रस्थित देवीस्वरूपाचे वर्णन करणारी पुढील नामे भाष्यात येतात. 
नाम क्र. ४, २८, ५५, ५६, ५८, ६०, ६८, ६९, ७१, ७३, ७४, ८१, 
८८, ९५, ९७, ९८, १२६, २०५, २२८, २४५, २७६, २९७, २२२, 
२५४, २९१, ४२८, ४८८, ५७७, ५७८, ६१२, ६८६, ७७५, ७८४, 
७८५, ७८७, ८९५, ८९६, ९०५, ९५०, ९७४, ९८५, ९९१, ९९६, 
९९९, १००० 

निष्कर्ष 

मागील प्रकरणात आपण सौभाग्यभास्करात आलेल्या तन्त्र शब्दाची 
व्युत्पत्ति, निरुक्ती, व्यासि, संबंधित उपासना पंथ इ. आणि तंत्रविषयक 
नामांची चर्चा केला. आता तंत्रशास्त्रीय नामांच्या प्रकरणाचा निष्कर्ष पाहू. 
भगवान वेदव्यासांनी लिहिलेले शेवटचे पुराण म्हणजे 'ब्रह्माण्डपुराण' 
होय. याचे वैशिष्ट्य आणि श्रेष्ठत्व अशामुळे मानले जाते की, अन्यत्र न 
सांगितलेल्या गूढ तंत्र-मंत्र विद्या येथे प्रकाशात आणल्या आहेत. त्या सर्व 
विद्यांमध्ये श्रीविद्या ही सर्वश्रेष्ठ मानली जाते. आणि तिचे प्रकाशन 
ललितासहस्रनाम स्तोत्राद्वारे केले आहे. पूर्णावतार हयग्रीव आणि 
अगस्त्यमुनी यांच्या संवादातून ही रहस्यमय श्रीविद्या उपासना 
सहस्रनामाच्या आवरणातून कथन केली आहे. या संवादाचे तीन अध्याय 
आहेत. या श्रेष्ठ स्तोत्राची रचना स्वतः अष्ट वाग्देवतांनी केल्याची घटना व 
याचा योग्य ग्रहणाधिकारी कोण असावा, हा भाग पहिल्या अध्यायात 
आला आहे. दुसरा अध्याय म्हणजे अनुष्टुभ छंदातील संपूर्ण 
श्रीललितासहस्रनाम स्तोत्र होय. तिसरा अध्याय फलश्चुतिपर आहे. हे 
यापूर्वी आपण पाहिलेच. 

भाष्यकारांच्या मते, हे स्तोत्र म्हणजे खरोखरी वेदानुसारी तंत्रशास्त्राचे 
दर्शन आहे. येथे दक्षिणाचार तथा समय मार्ग याची संपूर्ण आचारसंहिता 
अंतर्भूत आहे. या तंत्रपरंपरेप्रमाणे आदिशक्ती श्रीललितेची विविध स्वरूपे 
व उपासना सांगितल्या आहेत. त्यामुळे असा विचार चमकून जातो की, 
तंत्रशास्त्र व श्रीविद्यासिद्ध आद्य शंकराचार्य यांनी हे 
श्रीललितासहस्रनामस्तोत्र अभ्यासूनच तर त्यांना श्री 
ललितापंचरल्रस्तोत्र' रचण्याची प्रेरणा झाली काय? सारांश या स्तोत्राचे 


महत्त्व अमेर्य दिर्सनि यैः Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
141 


भाष्यावरून असे लक्षात येते की ल.स. चा नित्य पाठक हा अभावितपणे 
स्थूलमूर्ति पूजा, सांकेतिक पंचब्रह्मासनाची पूजा, श्रीचक्र पूजा, कुंडलिनी 
रूपांची अंतर्यागपूजा, त्रिकूटात्मक साधी व समंत्र पूजा, समष्टि 
योगचक्रपूजा आणि विभुस्वरूपाची पूजा करीत असतो. हीच कृती 
अर्थाकडे लक्ष देऊन भावनोत्कटतेने जाणीवपूर्वक करावी, अशी अपेक्षा 
आहे. तरच ती जगज्जननीची आराधना होईल. अशा प्रकारे सर्व अंगांनी 
परिपूर्ण होणाऱ्या आदिशक्तीच्या अर्चनेला तंत्रशास्त्रात 'श्रीविद्या' असे 
सर्वसमावेशक नाव दिले आहे. आणि ही विद्या भाष्यकारांनी मोठ्या 
कौशल्याने सर्व अंग उपांगांसह नामांतून मांडली आहे. त्यामुळे श्री 
ललितेचा महिमा गाता गाता वाचकावर शक्ती उपासनेचे संस्कार 
आपोआपच जडावेत अशी अपेक्षा आहे. भाष्यकारांच्या मते ही केवळ 
नामावली नाही तर प्रत्येक नामाचा उच्चार हा निर्मळ भक्तीची परमोत्कट 
भावधारा असलेल्या अन्त:करणानेच व्हावयास पाहिजे. परिणामी या 
स्तोत्राच्या नित्य पठणाने व मननाने वैदिक तंत्रशास्त्राचे तत्त्वज्ञान कळावे, 
विविध प्रकारे आद्या देवीची पूजा घडावी आणि अध्यात्मज्ञानाच्यायोगे 
'शिवसायुज्यता' (त्रह्मात्म्यैक्यता) सुलभतेने संसिद्ध व्हावी हा 
भास्कररायांचा उद्देश दिसून येतो. सर्व सहख्ननामांपेक्षा ललितासहस्रनाम 
श्रेष्ठ आहे, कारण येथे अतिरहस्यमय सर्वश्रेष्ठ श्रीविद्येचे प्रकाशन आहे. 
वाचकाच्या मनात असा प्रश्न येऊ शकतो की, येथे श्रीविद्येचे प्रकाशन भले 
असेल पण म्हणून हे सहस्रनाम सर्वश्रेष्ठ कसे ठरते? याचे उत्तर असे की, 
श्रीविद्या म्हणजे सर्व अध्यात्ममार्गाचे व विद्यांचे सम्मेलन आणि संमीलन 
आहे. पराभक्ती, आत्यंतिक अद्वैत ज्ञान, हठयोग, पातंजल योग, कुंडलिनी 
योग, श्रीचक्रोपासना आणि पंचदशी मंत्रविद्या हे विविध प्रवाह एकत्र 
येतात, एकरूप होतात. या महाश्रीविद्येने साधकास न मागता ऐहिक 
उत्कर्ष आणि आत्मज्ञान व मोक्ष प्राप्त होतात. म्हणून जेथे जेथे श्रीविद्या 
प्रकाशन आहे ती उपासना सर्वोत्तम होय. 

अन्य सर्व साधना, तत्त्वप्रणाली, उपासना उघडपणे सांगितली जातात, 
तरी श्रीविद्या ही सदा गुप्त ठेवली जाते. ती सूचित असली तरी प्रकट मात्र 
कुणीही करत नाही. श्रीविद्येसंबंधी उपनिषदे, तंत्रग्रंथ आणि स्तोत्रे यात जे 
प्रकाशन अहि," ते सैकिंतिक पे तीन केले''ञीवे'“श्रललितासहस्रनाम 


142 


स्तोत्रसुद्धा त्यात श्रीविद्या असल्याने योग्य अधिकारी शिष्यावाचून 
कोणासही देऊ नये, प्रकटसुद्धा करू नये, असे येथे सर्वज्ञ श्रीहयग्रीव 
अगस्त्यमुनींना सांगतात. कोणाही विचारी मनुष्यास प्रश्न येईल की ही 
गुप्तता कशासाठी ? याचे उत्तर कोणीही सरळपणे सांगितले नाही. 
प्रश्नाच्या गर्भातच जी संभाव्य कारणे व उत्तरे लक्षित होतात ती अशी- 

-ही श्रीविद्या, तंत्रोक्त शक्ति-साधना सोपी नाही. सर्वांनाच सर्वांगाने 
संसिद्ध करता येणार नाही. सत्पात्र ग्रहणाधिकारी विरळाच असतो. 
ज्याच्या पदरी अनेक जन्मकृत पुण्यसंचय नाही, असा प्राकृत मनुष्य या 
जगन्मातेचे तंत्रोक्त पूजन, स्तवन करण्यास कसा बरे समर्थ होईल? असे 
श्री शंकराचार्य श्री विद्याप्रकाशक अशा सौंदर्यलहरीत (श्लोक १) म्हणतात. 
सारांश श्रीविद्या सर्वांसाठी नाही म्हणून सामान्यांपासून गुप्त ठेवावी. 
-श्रीविद्या म्हणजेच ज्या सर्वसमर्थ पराशक्तीपासून हे विराट विश्व व 
त्यातील चतुर्विध जीवसमूह निर्माण झाले, त्या चित्शक्तीची मातृभावनेने 
करावयाची ही उपासना आहे. त्यामुळे श्रीविद्याउपासकास अपवाद न 
होता एकापेक्षा एक वरचढ सिद्धी प्राप्त होतात. अप्राप्य भोगवस्तू, 
कल्पनातीत यश, वैभव, सुख, समृद्धी आणि काही योगसिद्धी प्राप्त होतात. 
आणि उपासक जर निरिच्छ व सात्विकवृत्तीचा नसेल तर तो मोहवश 
होईल, मिळणाऱ्या सुखविलासात व मानसन्मान, सत्ता अधिकार यात 
गुरफटल्यावाचून राहणार नाही. तो आपली तपस्या आणि पुण्याई 
धुळीला मिळवील! आणि जर शक्तिउपासक महत्त्वाकांक्षी व तामसी 
मनोवृत्तीचा असेल तर मिळणाऱ्या वैभवाच्या सत्तेच्या व सिद्धी 
सामर्थ्याच्या बळाने तो जुलमी सत्ताधीश, समाजपीडक राक्षस होईल. 
असे घडू नये, या अमोल ईश्वरी विद्येचा दुरुपयोग होऊ नये, तसेच 
अनधिकाऱ्याच्या हाती ही विद्या जाऊ नये, याचसाठी सर्वप्रकारे गुप्तता 
ठेवली जाते. ही महाविद्या सत्पात्र, सत्त्वगुणी साधकास (गृहस्थी असो वा 
संन्यासी असो) सिद्ध गुरूंच्या द्वारेच मिळू शकते. 

-श्रीविद्येचे फल खरोखरी मिळते काय अशी आशंका वरील विवेचनावरून 
येऊ शकते. याचे उत्तर स्वतः भगवान हयग्रीव ललितासहस्रनामाच्या 
प्रस्तावनेत देतात. थोडक्यात तंत्रोपासना हे प्रयोगाने सिद्ध होणारे शास्त्र 
असल्याने तकाच्यों A वेसणिरिं नाहीं याया Hea परीक्षा 


143 


कोणासही घेण्याची मुभा आहे. त्यामुळे या ललितासहस्रनामाचा 
सद्धावना व अर्थज्ञान यांसह नित्य पठन करणे, हे सुद्धा मंगलकार्य आहे. 
वाग्यज्ञ आहे. त्यामुळे उपासकाला त्या त्या प्रमाणात त्याच्या मनिषेप्रमाणे 
शुभ फल हे मिळणारच. जर श्रीदेवीचा भक्त प्रथमपासूनच वैराग्यशील, 
मोक्षपरायण असेल तर त्यांच्या उज्ज्वल निष्कामभक्तीने या 
ब्रह्म॒स्वरूपिणी श्रीदेवीच्या चैतन्याशी संपर्क साधून अल्पावधीतच ज्ञान, 
मुक्ती व ब्रह्मस्वरूपता पावेल, असा भाष्यकारांचा विश्वास आहे. 


KK नै नेः KK 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


144 


परिशिष्ट 






















































































नामांचे वर्गीकरण 
कला व्दितीया तापनी 
क्र. नाम दर्शन तंत्र | इतर 
१ श्रीमाता | vo | ४ | ४ | 
२ श्रीमहाराज्ञी | च | १ | x 
३ श्रीमत्सिंहासनेश्वरी EE | १ | > 
¥ चिदग्निकुण्डसम्भूता | १५ | ४ | > 
५ देवकार्यसमुद्यता x x V 
द उद्यद्धानुसह्राभा Eze x 
७ चतुर्बाहुसमन्विता | v | x x 
८ रागस्वरूपपाशाढ्या । १ | x x 
९ क्रोधाकाराइ्कुशोजूज्वला | १ | x x 
१० | मनोख्पेक्षुकोदण्डा N x x 
११ पञ्चतन्मात्रसायका | १ | ४ | ४ 
१२ | निजारुणप्रभापूरमज्जदूब्रह्माण्डमण्डला x | १ |x 
१३ चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा १ | १ | | ov | 
१४ कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता | X x EA 
१५ अष्टमीचन्द्रविश्राज दलिकस्थलशोभिता | x x FAZ] 
१६ मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका | x x | " | 
१७ वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका > > | ४ | 
१८ वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलीचना | xX x | | 
१९ नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता | x ® I] 
२० ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा | X x zal 
२१ कदम्बमञ्जरीक्लुप्तकर्णपूरमनोहरा | X x | * | 
33 ताटङ्कयुगली भूततपनोडुपमण्डला | X x EJ 
२३ पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभू: | X x | * | 
२४ नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिदशनच्छदा | X x [Es] 
२५ शुद्धपिण्याएङ्त्रासयाङाद्रिराड्ल्कक्वसोऊकाला॥ ersit Ran&k Collectio x 














145 




























































































२६ कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरा | X x IES] 
२७ निजसंलापमा धुर्यविनिर्भ त्सिंतकच्छपी | X x 2 
२८ मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा | X ER x 
२९ | अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता x x | Vv | 
३० कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा | X x | * | 
३१ कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता | X x | 
३२ रत्रग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफ़लान्विता | X x EJ 
33 कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी | X x | * | 
३४ नाभ्यालवालरोमालिलताफ़लकुचद्वयी | X x EA 
३५ लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा | X x wa 
२६ स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया | X 2 [Ls] 
३७ अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी | X x कि 
३८ रत्नकिड्किणिकारम्यरशनादामभूषिता | X x | " | 
३९ कामेशज्ञातसौ भाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता | X x ES 
So माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता | X x | " | 
४१ | इन्द्रगोपपरिक्षिपरस्मरतूणाभजडूघका | X > हि 
४२ | गूढगुल्फा १ x N 
४३ | कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता | X % he] 
vx नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमोगुणा | X x | * | 
wu पदव्दयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा | X x | " | 
४६ सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा | X x He] 
४७ | मरालीमन्दगमना | Xx x V 
४८ महालावण्यशेवधि: | X x es 
४९ | सर्वारुणा | Xx x | * | 
५० अनवद्याङ्गी | X 2 ES 
५१ सर्वाभरणभूषिता | X x EN 
५२ शिवकामेश्वराङ्कस्था | | * | x x 
43 शिल्त |) Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramiek CollectioX चिं 

















146 




























































































५४ स्वाधीनवल्लभा | | ४ | x ie] 
uu सुमेरुशृङ्गमध्यस्था | १ | |__| ms 
५६ | श्रीमन्नगरनायिका | xX A x 
५७ | चिन्तामणिगृहान्तस्था | | * | EJ x 
KC पञ्चब्रह्मासनस्थिता | | ४ | | * | x 
५९ महापद्यारवीसंस्था | X Ra x 
६० | कदम्बवनवासिनी | x [ssh x 
६१ | सुधासागरमध्यस्था | Bs ae | x x 
६२ कामाक्षी | | * | x | ४ | 
६३ कामदायिनी | | ४ | > | * | 
६४ | देवर्षिगणसड्घातस्तूयमानात्मवैभवा | EA 2 x 
६५ भण्डासुरवधोदयुक्तशक्तिसेनासमन्विता | | x X 
६६ सम्पत्करीसमारुढसिन्धुरत्रजसेविता| ॥ 5 x x 
६७ अश्वारुढाधिष्ठिताश्चकोटिकोटिभिरावृत्ता | | ४ | [555 x 
६८ चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता | | ४ | Eg k 
६९ गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेविता | X IE x 
७० किरिचक्ररथारूढदण्डनाथपुरस्कृता| १ x x 
७१ ज्वालामालिनिकाक्षिवहिनप्राकारमध्यगा | Vv | v | x 
७२ भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता | [a x x 
७३ नित्यापराक्रमारोपनिरीक्षणसमुत्सुका | X | * | x 
७४ | भण्डपुत्रवधोदयुक्तबालाविक्रमनंदिता | X EA ल 
७५ मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषङ्गवधतोषिता | X x १ 
७६ विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दिता | गी | x x 
७७ | कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा | ५४५४ | * १ | 
७८ महागणेशनिर्भिन्नविष्नयन्त्रप्रहर्षिता | X छा x 
७९ भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी | शिडी x wg 
८० कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृति: | १ x x 
८१ V y x 





महापाताला मिनि घासुरसैनिक |, Ramtek Collection 














147 

































































८२ कामेश्वरास्त्रनिर्दगधस भण्डासुरशून्यका | | ४ | x x 
८३ | ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा | xX x i 
८४ | हरनेत्राग्निसन्दरधकामसञ्जीवनौषधिः | [eae + x x 
८५ श्रीमद्वारभवकूटैकस्वरुपमुखपङ्कजा | x ai x 
८६ कण्ठाध:कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरुपिणी | x |» | x 
८७ | शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी | x ॥ | x 
८८ मूलमन्त्त्रात्मिका | TEE 
८९ | मूलकूटत्रयकलेवरा | १७ v | % 
९० कुलामृतैकरसिका | jee | |» | x 
९१ | कुलसङ्केतपालिनी | xX A] x 
९२ | कुलाङ्गना | x Ea x 
९३ कुलान्तस्था | x a x 
९४ | कौलिनी | x |. || x 
९५ कुलयोगिनी | x शिकता x 
९६ अकुला | IE 
९७ समयान्तस्था | x | १ | x 
९८ समयाचारतत्परा | xX | _५ | x 
९९ मूलाधारैकनिलया | TERE 
१०० | ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी | xX J x 

















CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


148 





तृतीया ध्रूम्रिकाकला 











































































































| क्र. | नाम दर्शन तन्त्र इतर 
१०१ | मणिपूरान्तरुदिता x छ x 
१०२ | किण्णुग्रन्थिविश्नेदिनी x | Vv [x 
१०३ | आज्ञाचक्रान्तरालस्था x | v | x 
१०४ | रुद्रग्रन्थिविभेदिनी x V x 
१०५ | सहस्राराम्बुजारूढा x | १ | x 
१०६ | सुधासाराभिवर्षिणी x | १ | x 
१०७ | तडिल्लतासमरुचिः| x x CA] 
१०८ | षट्चक्रोपरिसंस्थिता | x | Vv | x 
१०९ | महासक्ति:| x शकि x 
११० कुण्डलिनी | | १ | | १ | x 
१११ | बिसतन्तुतनीयसी | x | |. x 
११२ | भवानी | x x | ५४ | 
११३ | भावनागम्या | | १ | १ x 
११४ | भवारण्यकुठारिका | x x | ५४ | 
११५ | भद्रप्रिया | x x | ५४ | 
११६ | भद्रमूर्ति: | x x १ | 
११७ | भक्तसौभाग्यदायिनी | x x | ५४ | 
११८ | भक्तिप्रिया | | १५ | > | ५४ | 
११९ | भक्तिगम्या | [छ छार ताक Oe 
१२० | भक्तिवश्या | N x N 
१२१ | भयापहा | x x | ५४ | 
१२२ | शाम्भवी | x | ४ | x 
१२३ | शारदाराध्या | x x | ४ | 
१२४ | शर्वाणी | x x | ५४ | 
१२५ | शर्मदायिनी | x x | १ | 
१२६ | शाङ्करी | x x | ४ | 
१२७ | श्रीकरी | x x | १ | 
१२८ | साध्वी | x x | १ | 
१२९ | शरचन्द्रनिभानना | x x | ५४ | 
१३० CCA gr Kalidas Sanskrit niverRfty Rafmtek Collection y 





























































































































१३१ | शान्तिमती | x x | ४ | 
१३२ | निराधारा | | १ | x x 
१३३ | निरञ्जना| | १ | x x 
१३४ [| निर्लेपा | | v | x x 
१३५ | निर्मला | । १ | x x 
१३६ | नित्या | १ | १ | x 
१३७ | निराकारा [EE x 
१३८ | निराकुला । १ | x x 
१३९ निर्गुणा | १ | x x 
१४० निष्कला | १ | | १ | x 
१४१ | शान्ता । १ | x x 
१४२ | निष्कामा | १ | x x 
१४३ | निरुपप्लवा | | १ | ४ x 
१४४ | नित्यमुक्ता | | च | x | v | 
१४५ | निर्विकारा | | v | x x 
१४६ निष्प्रपञ्चा | | =| x x 
१४७ | निराश्रया | V x x 
१४८ | नित्यशुद्धा | | v | x x 
१४९ | नित्यबुद्धा | | १ | x x 
१५० | निरवद्या | | १ | x x 
१५१ | निरन्तरा | | च | x x 
१५२ | निष्कारणा | । १ | x x 
१५३ | निष्कलङ्का | । १ | x x 
१५४ | निरुपाधि:| al x x 
१५५ | निरीश्वरा | | v | x x 
१५६ | नीरागा | | १ | > | ५४ | 
१५७ | रागमथना | | v | x x 
१५८ | निर्मदा | x x | y | 
१५९ | मदनाशिनी | x x छ ol 
१६० निश्चिन्ता | x x y 
१६१ | निरहङ्कारा | छ अह का. x 
१६२ | निर्मोहा | x x | ५» | 
१६३ | मोहनाशिनी x ee | 
१६४ CCIE kulguru Kalidas Sanskrit niveRfty Ramtek Collection V 








150 














































































































१६५ | ममताहतन्त्री x x | ५४ | 
१६६ | निष्पापा x x | ५४ | 
१६७ | पापनाशिनी x x ४ | 
१६८ | निक्रोधा x x | १ | 
१६९ | क्रोधशमनी x x | ५४ | 
१७० | निर्लोभा x x | १ | 
१७१ | लोभनाशिनी x x V 
१७२ | निःसंशया x x शिका 
१७३ | संशयघ्नी x x १ | 
१७४ | निर्भवा | y x x 
१७५ | भवनाशिनी | x x | ५४ | 
१७६ | निर्विकल्पा | | = १ | x x 
१७७ | निराबाधा | | १ | x x 
१७८ | निर्भेदा | | १ | x x 
१७९ | भेदनाशिनी | । १ | x x 
१८० | निर्नाशा | ae | 2 x 
१८१ | मृत्युमथनी | x x | | 
१८२ | निष्क्रिया | | v | x x 
१८३ | निष्परिग्रहा | x x | ४ | 
१८४ | निस्तुला | x x V 
१८५ | नीलचिकुरा | x x | ५४ | 
१८६ | निरपाया | । १ | x x 
१८७ | निरत्यया | x x १ | 
१८८ | दुर्लभा | | | x x 
१८९ | दुर्गमा | | Vv | x x 
१९० दुर्गा | x x | १ | 
१९१ | दुःखहन्त्री x x Ea 
१९२ | सुखप्रदा x x | ५४ | 
१९३ | दुष्टदूरा x x | १ | 
१९४ | दुराचारशमनी x x | ५४ | 
१९५ | दोषवर्जिता x >... 
१९६ | सर्वज्ञा x x १ | 
१९७ | सान्द्रकरुणा x x V 
१९८ CCira aidas Sanskrit University Ramtek Kollection J 

















151 














































































































१९९ | सर्वशक्तिमयी x | १ | x 
२०० | सर्वमङ्गला x x | ५४ | 
चतुर्थी मरीच्याख्या कला 
| क्र. | नाम दर्शन | तन्त्र | इतर 

२०१ | सदूतिप्रदा x | ४ | | 
२०२ | सर्वेश्वरी x x [N 
२०३ | सर्वमयी | v | x x 
२०४ सर्वमन्त्रस्वरुपिणी x | v | x 
२०५ सर्वयन्त्रात्मिका x | १ | > 
२०६ | सर्वतन्त्ररूपा [EE 
२०७ | मनोन्मनी | च | १ | x 
२०८ | माहेश्वरी | च | १ | x 
२०९ | महादेवी x x [Vv | 
२१० महालक्ष्मी x x [च | 
२११ | मृडप्रिया x x | | 
२१२ | महारूपा V x x 
२१३ | महापूज्या x x [Vv | 
२१४ | महापातकनाशिनी x x [Vv | 
२१५ | महामाया | | v | x 
२१६ | महासत्त्वा x x [Vv | 
२१७ | महाशक्ति: x x | | 
२१८ | महारतिः x x ES 
२१९ | महाभोगा x x y | 
२२० | महैश्चर्या x x [Vv | 
२२१ | महावीर्या x x | | 
२२२ | महाबला x x [Vv | 
२२३ महाबुद्धिः x x Ew 
२२४ | महासिद्धिः x x | 
२२५ | महायोगेश्वरेश्वरी x x [Vv | 
२२६ | महातत्त्रा x | ४ |X 




















CC-0. Kavikuliguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


152 























































































































२२७ | महामन्त्रा x | १ % 
२२८ | महायन्त्रा x | ४ [x 
२२९ | महासना || ४ | x |x 
२३० महायागक्रमाराध्या x | ४ [x 
२३१ | महाभैरवपूजिता x x [Vv | 
२३२ | महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसा | x x ॥ | 
क्षिणी 
२३३ महाकामेशमहिषी x x | | 
२३४ | महात्रिपुरसुन्दरी | v | x x 
२३५ | चतुःशष्ट्युपचाराढ्या x V x 
२३६ चतुःषष्टिकलामयी x x Em 
२३७ | महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगणसे | * | x 
विता 
२३८ | मनुविद्या x | १ | > 
२३९ | चन्द्रविद्या x | १ | x 
२४० | चन्द्रमण्डलमध्यगा x V x 
२४१ | चारुरूपा x x y | 
२४२ | चारुहासा x x [Vv | 
२४३ | चारुचन्द्रकलाधरा x x | | 
२४४ | चराचरजगन्नाथा x x [Vv | 
२४५ | चक्रराजनिकेतना x | v | > 
२४६ पार्वती x SE | 
२४७ | पद्मनयना x x [Vv | 
२४८ | पद्मरागसमप्रभा x | v | > 
२४९ | पश्चप्रेतासनासीना x | १ | x 
२५० | पञ्चब्रह्मस्वरुपिणी V x x 
२५१ | चिन्मयी । 1 १ | > 
२५२ | परमानन्दा | १५ | > x 
२५३ | विज्ञानधनरूपिणी | १ | x x 
२५४ | ध्यानध्यातृध्येयरूपा | v | x x 
२५५ | धर्माधर्मविवर्जिता | v | x x 
२५६ | विश्वरूपा | च | १ | x 
२५७ | जागरिणी | v | x x 
२५८८-0० Auru Kalidas Sanskrit University Ramt¢k Coffectiqn % 





153 




















































































































२५९ | तैजसात्मिका | च | x | x 
२६० | सुस्ता | v | x x 
२६१ [| प्राज्ञात्मिका | १ | x x 
२६२ | तुर्या | ४ | x |x 
२६३ [| सर्वावस्थाविवर्जिता | v | x x 
२६४ | सृष्टिकर्त्री | १ | x x 
२६५ ब्रह्मरूपा N x |x 
REE गोप्त्री | v | x x 
२६७ | गोविन्दरूपिणी x x [+ | 
२६८ | संहारिणी | १ | x x 
२६९ _| रुद्ररूपा x x y | 
२७० | तिरोधानकरी | v | x | | 
२७१ ईश्वरी | | x x 
२७२ | सदाशिवा | v | x fv | 
२७३ | अनुग्रहदा । 1 | % | > 
२७४ | पञ्चकृत्यपरायणा | च | x x 
२७५ | भानुमण्डलमध्यस्था x V | 
२७६ भैरवी x | ४ 0 | 
२७७ | भगमालिनी x | ४ | | 
२७८ | पद्मासना x x |१ | 
२७९ भगवती x x [Vv | 
२८० | पद्मनाभसहोदरी x | ४ 0 | 
२८१ | उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवना W x x 
वली | 
२८२ | सहस्रशीर्षवदना | १५ | > x 
२८३ | सहस्राक्षी x x | | 
२८४ | सहस्रपात्‌ x | v | x 
२८५ | आब्रह्मकीटजननी | ५ | x fv | 
२८६ | वर्णाश्रमविधायिनी x x | | 
२८७ निजाज्ञारूपनिगमा x | _४ | x 
२८८ | पुण्यापुण्यफलप्रदा x x [Vv | 
२८९ | श्रुतिसीमन्तरसेन्दूरीकृतपादाब्ज ea x x 
धूलिका 
२९०८८-0 | ARE A eit Kamtdk Collectidn 





154 


























































































































क्तिका 
२९१ [| पुरुषार्थप्रदा x x [Vv | 
२९२ पूर्णा | | x x 
२९३ | भोगिनी x x [Vv | 
२९४ | भुवनेश्वरी | Vv | x x 
२९५ | अम्बिका | v | x x 
२९६ | अनादिनिधना V x x 
२९७ | हरिब्रह्नेन्द्रसेविता x | v | x 
२९८ | नारायणी x x | | 
२९९ | नादरूपा | १ | x x 
३०० नामरुपविवर्जिता | ४ | x x 
पंचमी ज्वालिनी कला 
क्र. नाम दर्शन तन्त्र इतर 
३०१ ह्वींकारी | १ । | १ | x 
३०२ ह्लीमती x x IEAS] 
३०३ | हद्या x x | ५४ | 
३०४ | हेयोपादेयवर्जिता x x | ४ | 
३०५ | राजराजार्चिता x x | ४ | 
३०६ राज्ञी x x | | 
३०७ | रम्या x x | ४ | 
३०८ | राजीवलोचना x x V 
३०९ रञ्जनी x x | १ | 
३१० रमणी x x | | 
३११ रस्या x x | १ | 
३१२ | रणत्किक्डिणिमेखला x x | ४ | 
३१३ रमा x x | १ | 
३१४ | राकेन्दुवदना x KAT] 
३१५ | रतिरूपा | १ | ४ | > 
३१६ रतिप्रिया x x [छक 
३१७ रक्षाकरी x x डिक 
३१८ [| राक्षसच्ची x x V 
३१९ COofrpviulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek (९६००० J 

















155 














































































































३२० रमणलम्पताटा x x | १ | 
३२१ | काम्या x x | ५४ | 
३२२ कामकलारूपा x | १ | x 
३२३ कदम्बकुसुमप्रिया x x | | 
३२४ | कल्याणी x x | Vv | 
३२५ | जगतीकन्दा x EE 
३२६ करुणारससागरा x % १ 
३२७ | कलावती x KLAT 
३२८ कलालापा % x |_४ | 
३२९ | कान्ता x x | ४ | 
३३० कादम्बरीप्रिया x | | x 
३३१ | वरदा x | ५४५ | ४ | 
३३२ वामनयना x x | १ | 
३३३ वारुणीमदविह्वला x x | १ | 
३३४ | विश्वाधिका x १८ | १४ | 
३३५ | वेदवेद्या x x | १ | 
३३६ विन्ध्याचलनिवासिनी x x V 
३३७ | विधात्री x x Ema 
३३८ | वेदजननी x x | ४ | 
३३९ विष्णुमाया | १ | x x 
३४० | विलासिनी TR 
३४१ क्षेत्रस्वरूपा x x | १ | 
३४२ | क्षेत्रेशी x Ma |...) 
३४३ | क्षेत्रक्षेत्रजपालिनी | v | x x 
३४४ | क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता । १ | x x 
३४५ क्षेत्रपालसमर्चिता x x वि 
३४६ | विजया x x V 
३४७ | विमला x x | | 
३४८ वन्द्या x x | | 
३४९ | वन्दारुजनवत्सला x x | १ | 
३५० वाग्वादिनी x x Km 
३५१ वामकेशी x | _५ | ॥ a | 
३५२ वहिनमण्डलवासिनी x a x 

“किम ATs Lh mE 











156 























































































































३५४ | पशुपाशविमोचिनी EE SE 
३५५ | संहृताशेषपाखण्डा x 20 i का 
३५६ | सदाचारप्रवर्तिका x ae | 
३५७ तापत्रयाग्रिसन्तप्त- x x । | 
समाहलादनचन्द्रिका| 
३५८ तरुणी x x शिक 
३५९ | तापसाराध्या x x | ५४ | 
३६० | तनुमध्या x x | Vv | 
३६१ | तमोपहा x कुछ क छा 
३६२ चितिः | _५४ | x x 
३६३ | तत्पदलक्ष्यार्था | v | x x 
३६४ | चिदेकरसरुपिणी Rak: x 
३६५ | स्वात्मानन्दलवीभूत [| x x 
ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः| 
३६६ |परा । १ | ४ | > 
३६७ | प्रत्यक्चितीरुपा | v | x x 
३६८ | पश्यन्ती x x | ५४ | 
३६९ | परदेवता x x | ४ | 
३७० मध्यमा x x | | 
३७१ वैखरीरूपा x x km 
३७२ | भक्तमानसहंसिका x x | ४ | 
३७३ कामेश्वरप्राणनाडी x x y 
३७४ | कृतज्ञा x x | ५४ | 
३७५ | कामपूजिता x | ४ | x 
३७६ | शुङ्गाररससंपूर्णा x 0 | ४ | 
३७७ जया x x | ५४ | 
३७८ | जालन्धरस्थिता x x | Vv | 
३७९ | ओड्यापीठनिलया । १ | ४ x 
३८० | बिन्दुमण्डलवासिनी x | १ | x 
३८१ रहोयागक्रमाराध्या x | _५ | x 
३८२ | रहस्तर्पणतर्पिता HE 
३८३ सद्यःप्रसादिनी x x J 
३८४ | विश्वसाक्षिणी । १ | x x 
३८५ C-0_Kavilntouru Kalidas Sanskrit University Ramfek Coflectio} x 

















157 




















































































































158 








३८६ | षडङ्गदेवतायुक्ता x x | ४ | 
३८७ | षाङ्गुण्यपरिपूरिता x KTA] 
३८८ | नित्यक्लिन्ना x ee | 
३८९ | निरुपमा x x | ४५ | 
३९० | निर्वाणसुखदायिनी x x | v | 
३९१ | नित्याषोडशिका x | v | x 
३९२ | श्रीकण्ठार्शरीरिणी V x y 
३९३ | प्रभावती । १ | x x 
३९४ | प्रभारूपा x x | ४ | 
३९५ | प्रसिद्धा | १ | x x 
३९६ | परमेश्वरी x x | Vv | 
३९७ | मूलप्रकृतिः | * | | "भज = x 
३९८ | अव्यक्ता Bak: x 
३९९ | व्यक्ताव्यक्तस्वरुपिणी | v | x x 
Yoo व्यापिनी x x दिड 
षष्ठी रुच्याख्या कला 
| क्र. |नाम दर्शन | तन्त्र इतर 
४०१ | विविधाकारा x x | १ | 
४०२ | विद्याविद्यास्वरुपिणी | १ x x 
४०३ | महाकामेशनयनकुमुहलादकौमुदी | x x | * | 
४०४ | भक्तहार्दतमोभेदभानुमद्धानुसंततिः || X x | अ | 
४०५ | शिवदूती | x x | * | 
४०६ | शिवाराध्या | x x ma 
४०७ | शिवमूर्तिः | । १ | x x 
४०८ | शिवङ्करी | x x | * | 
४०९ | शिवप्रिया | x x bE] 
४१० शिवपरा | x x हि 
४११ | REET] x x Eg 
४१२ ( शिष्टपजिता | .... x x | | 











































































































४१३ अप्रमेया | x x mel 
४१४ स्वप्रकाशा | x x ai 
४१५ | मनोवाचामगोचरा | za x EA 
४१६ | चिच्छक्तिः | EEE 
४१७ | चेतनारूपा | | १ | x x 
४१८ | जडशक्ति: | ae x x 
४१९ | जडात्मिका | | १ x x 
४२० गायत्री | x x | ४ | 
४२१ | व्यास्वृतिः | x x | १ | 
४२२ | संध्या | ४ | > | १ | 
४२३ | व्दिजवृन्दनिषेविता Ee | हे a 
४२४ तत्त्वासना | x x ma 
४२५ | तत्‌| x x eal 
४२६ त्वम्‌ | x X v 
४२७ | अयी | x x a] 
४२८ | पञ्चकोशान्तरस्थिता | [४ | ४ | > 
४२९ | नि:सीममहिमा | x x | ४ | 
४३० नित्ययौवना | x x | * | 
४३१ | मदशालिनी | x x y 
४३२ | मदघूर्णितरक्ताक्षी x x | १ | 
४३३ मदपाटलगण्डभूः x x EA 
४३४ | चन्दनद्रवदिग्धाङ्गा x x | १ | 
४३५ | चाम्पेयकुसुमप्रिया x x | १ | 
४३६ कुशला x x | ४ | 
४३७ | कोमलाकारा x x | १ | 
४३८ | कुरुकुल्ला x | ४ | x 
४३९ | कुलेश्वरी x x | ४ | 
XLo कुलकुण्डालया x y x 
४४१ | कौलमार्गतत्परसेविता x | ४ | x 
४४२ | कुमारगणनाथाम्बा x x | ४ | 
CER caf Ravikulguru Kalidas Sanskrit University Raintek Collection | ४ | 

















159 














































































































४४४ | पुष्टि: x x ol 
४४५ मतिः x x | ४ | 
४४६ | धृतिः x x | ४ | 
४४७ शान्ति: x | १ | x 
४४८ | स्वस्तिमती x x | १ | 
४४९ | कान्तिः x x | १ | 
४५० | नन्दिनी x x | १ | 
४५१ | विघ्चनाशिनी x x | १ | 
४५२ | तेजोवती | १ | x x 
४५३ | त्रिनयना y x x 
४५४ | लोलाक्षी कामरूपिणी x x |v | 
४५५ | मालिनी x x | १ | 
४५६ | हंसिनी x | १ | > 
४५७ | माता x | १ | x 
४५८ मलयाचलवासिनी x x | ४ | 
४५९ सुमुखी x | १ | | ४ | 
४६० नलिनी x x | ४ | 
४६१ | सुभूः x x | अ | 
४६२ | शोभना x x | ४ | 
४६३ | सुरनायिका x x |v | 
४६४ कालकण्ठी x x | ४ | 
४६५ | कान्तिमती x x | १ | 
४६६ क्षोभिणी x x y 
४६७ | सूक्ष्मरूपिणी | v | ४ | > 
४६८ | वज्रेश्वरी x १ | x 
४६९ | वामदेवी x x ES 
४७० | वयोवस्थाविवर्जिता x x | १ | 
४७१ सिद्धेश्वरी x x | ४ | 
४७२ | सिद्धविद्या x | १ | > 
४७३ | सिद्धमाता x x | ४ | 
४७४ | यशस्विनी x x | १ | 
४७५ | विशुद्धिचक्रनिलया x | ४ | > 
४७६ | रक्तवर्णा x V x 
४७७ ८भिक्मीम्चमपाडणाप Kalidas Sanskrit University Raxntek Colleption J 

















160 

















































































































४७८ | खट्वाङ्गादिप्रहरणा x x |v | 
४७९ | वदनैकसमन्विता x x | ४ | 
४८० पायसान्नप्रिया x 26% "| 7४ ॥ 
४८१ ।त्वक्स्था | च x x 
४८२ | पशुलोकभयङ्करी x x | १ | 
४८३ | अमृतादिमहाशक्तिसंवृता x | १ | > 
४८४ | डाकिनीश्वरी x V x 
४८५ | अनाहताब्जनिलया | १ | > 
४८६ | श्यामाभा x | १ | x 
४८७ | वदनव्दया x x | ४ | 
४८८ | दंष्टोज्वला x x | १ | 
४८९ अक्षमालादिधरा x x | ४ | 
४९० | रुधिरसंस्थिता x x | १ | 
४९१ | कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता x | ५४ | १ | 
४५९२ | खिग्धौदनप्रिया x x | ४ | 
४९३ | महावीरेन्द्रवरदा | v | x x 
४९४ | राकिण्यम्बास्वरुपिणी x V x 
४९५ | मणिपूराब्जनिलया x | ४ | x 
४९६ वदनत्रयसंयुता x x | ४ | 
४९७ | वज्रादिकायुधोपेता x x y] 
४९८ डामर्यादिभिरावृता x EAN x 
४९९ | रक्तवर्णा x x | १ | 
५०० | मांसनिष्ठा x x | १ | 
सप्तमी सुषुम्ना कला 
क्र. नाम दर्श | तन्त्र | इतर 
न 

५०१  गुडान्नप्रीतमानसा x | x | ५४ | 

५०२ | समस्तभक्तसुखदा x | x | ५४ | 

५०३ | लाकिन्यम्बास्वरुपिणी xi १ | x 

५०४ | स्वाधिष्ठानाम्बुजगता x | १ | x 

५०५ | चतुर्वक्त्रमनोहरा x x | ५४ | 

५०६ CC Ogkerraarepereqtedpg Banskrit Universigy RamtekColldction J 




















161 

















































































































५०७ पीतवर्णा x x | १ | 
५०८ | अतिगर्विता x x | ५४ | 
५०९ | मेदोनिष्ठा x x | ४ | 
५१० | मधुप्रीता x | x | ५४ | 
५११ | बन्धिन्यादिसमन्विता x x | ५ | 
५:१२ दध्यन्नासक्तहृदया x x | १ | 
५१३ | काकिनीरूपधारिणी x V x 
५१४ | मूलाधाराम्बुजारूढा > | १ | x 
५१५ | पञ्चवक्त्रा x x | १ | 
५१६ | अस्थिसंस्थिता x x ५४ | 
५१७ | अङ्कुशादिप्रहरणा xi > | ५४ | 
५१८ वरदादिनिषेविता x x | ov 
५१९ | मुद्गौदनासक्तचित्ता x x | ५४ | 
५२० | साकिन्यम्बास्वरुपिणी x | १ | x 
५२१ | आज्ञाचक्राब्जनिलया > | १ | x 
५२२ शुक्लवर्णा x x | १ | 
५२३ | षडानना x x V 
५२४ | मज्जासंस्था x x | ५४५ । 
५२५ | हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्विता x १ | x 
५२६ | हरिद्रानैकरसिका x} ४ | ५४ | 
५२७ | हाकिनीरूपधारिणी x १ | x 
५२८ सहस्रदलपद्यस्था x | ४ | x 
५२९ | सर्ववर्णोपशोभिता x | १ | x 
५३० | सर्वायुधधरा x “मु छि | 
५३१ | शुक्लसंस्थिता x x ५४ | 
५३२ | सर्वतोमुखी x x | ५४ | 
५३३ | सर्वोदनप्रीतचित्ता x x V 
५३४ | याकिन्यम्बास्वरुपिणी x x | ५ | 
५३५ | स्वाहा x x ४ | 
५३६ | स्वधा x x | ५४ | 
५३७ अमति x x | १ | 
५३८ | मेधा x x | ४ | 
५३९ अति. xf | 
५४० CCR guru Kalidas Sanskrit University RamtekColldction V 

















162 











































































































५४१ | अनुत्तमा x x | ५ | 
५४२ | पुण्यकीर्तिः x x | * | 
५४३ पुण्यलभ्या x x | १ | 
५४४ | पुण्यश्रवणकीर्तना x x | ५ | 
५४५ | पुलोमजार्चिता xi > | ५४ | 
५४६ | बन्धमोचनी x x | ५४ | 
५४७ | बन्धुरालका x| > | ४ | 
५४८ | विमर्शरूपिणी |v | x x 
५४९ विद्या | ४ | x x 
५५० | वियदादिजगत्प्रसूः V x x 
५५१ | सर्वव्याधिप्रशमनी x x | ५४ | 
५५२ | सर्वमृत्युनिवारिणी x | x | ५४ | 
५५३ अग्रगण्या x x | १ | 
५५४ | अचिन्त्यरूपा x x | ५ | 
५५५ | कलिकल्मषनाशिनी x x ४ | 
५५६ | कात्यायनी x > | ५४ | 
५५७ | कालहन्त्री xi x | y | 
५५८ | कमलाक्षनिषेविता x x ४ | 
५५९ | ताम्बूलपूरितमुखी x x y | 
५६० | दाडिमीकुसुमप्रभा x x | ५४ | 
५६१ मृगाक्षी x x | ov 
५६२ | मोहिनी x | > | ५४ | 
५६३ | मुख्या x x V 
५६४ मृडानी x x | १ | 
५६५ मित्ररूपिणी x x | १ | 
५६६ नित्यतृप्ता x x किक छ 
५६७ | भक्तनिधि: x x | * | 
५६८ | नियन्त्री x x | ५४ | 
५६९ | निखिलेश्वरी x x V 
५७० मैत्र्यादिवासनालभ्या x x ATZ] 
५७१ महाप्रलयसाक्षिणी x x | १ | 
५७२ | पराशक्तिः | | x x 
५७३ | परानिष्ठा |v | x x 

















163 


-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

























































































५७४ | प्रज्ञानघनरूपिणी x x | १ | 
५७५ | माध्वीपानालसा x x | ७” | 
५७६ मत्ता | ४ | x x 
५७७ मातृकावर्णरूपिणी x | ४ | x 
५७८ | महाकैलासनिलया x | ४ | x 
५७९ | मृणालमृदुदोर्लता x x | १. | 
५८० महनीया x A ५ 
५८१ | दयामूर्ति: x & Ea] 
५८२ | महासाम्राज्यशालिनी x Re | =] 
५८३ आत्मविद्या | x x 
५८४ | महाविद्या x eae a 
५८५ श्रीविद्या x | ४ | i 
५८६ कामसेविता x x |_४ | 
५८७ | श्रीषोडशाक्षरीविद्या x | ४ | A 
५८८ | त्रिकूटा ME छ रि 
५८९ | कामकोटिका |v | x a 
५९० | कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटि | > x ® | 
सेविता 
५९१ | शिरःस्थिता x FE x 
५९२ | चन्द्रनिभा x| Y| x 
५९३ | भालस्था x | १ | x 
५९४ | इन्द्रधनुष्प्रभा xX as | ४ | 
५९५ | हृदयस्था x as | ५ । 
५९६ | रविप्रख्या x x | Vv | 
५९७ | त्रिकोणान्तरदीपिका x | v | x 
५९८ | दाक्षायणी x x V 
५९९ | दैत्ययन्त्री x x | ४ । 
६०० दक्षयज्ञविनाशिनी x x | 

















164 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





अष्टमी भोगदा कला 








































































































| क्र. | नामे दर्शन तन्त्र | इतर 
६०१ | दरान्दोलितदीर्घाक्षी x x | ५ | 
६०२ | दरहासोज्वलन्मुखी x x | ४ | 
६०३ | गुरुमूर्तिः x x ED 
६०४ | गुणनिधि: | च | x | ४ | 
६०५ | गोमाता x x | ४ | 
६०६ | गुहजन्मभूः x x Es 
६०७ | देवेशी x x | ४ | 
६०८ | दण्डनीतिस्था x x | ४ | 
६०९ | दहराकाशरूपिणी | च | ४ | x 
६१० | प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजि | x aa x 
ता 
६११ | कलात्मिका x | १ | x 
६१२ | कलानाथा x | ४ | > 
६१३ | काव्यालापविनोदिनी x x | १ | 
६१४ | सचामररमावाणी x x V 
सव्यदक्षिणसेविता 
६१५ | आदिशक्तिः x x Es 
६१६ | अमेया x x | ४ | 
६१७ | आत्मा | | a x 
६१८ | परमा | १ २ x 
६१९ | पावनाकृतिः V x x 
६२० | अनेककोटिब्रह्माण्डजननी | ४ | x x 
६२१ | दिव्यविग्रहा x x | ४ | 
६२२ | कलींकारी EE SE 
६२३ | केवला x | १ | x 
६२४ | गुह्या x शिळे गेले x 
६२५ | कैवल्यपददायिनी | च | x x 
६२६ त्रिपुरा [ic er As Se ० ae 
६२७ त्रिजगद्वन्द्या x x | ४ | 
ae [Re Ralidas Sanskrit University हिका तिला 2 





165 























































































































६२९ | त्रिदशेश्वरी x TEA 
६३० त्र्यक्षरी x | १ | x 
६३१ | दिव्यगन्धाढ्या x KEAT] 
६३२ | सिन्दूरतिलकाञ्चिता x x | 4 | 
६३३ | उमा | 1 | ० | १ | 
६३४ | शैलेन्द्रतनया x x | ४ | 
६३५ | गौरी x x J 
६३६ | गन्धर्व सेविता x x | ४ | 
६३७ | विश्वगर्भा x x | Vv | 
६३८ | स्वर्णगर्भा x x | ४ | 
६३९ | अवरदा x x | | 
६४० | वागधीश्वरी x x | | 
६४१ | ध्यानगम्या x x | ४ | 
६४२ | अपरिच्छेदया x x | Vv | 
६४३ | ज्ञानदा | ४ | x x 
६४४ | ज्ञानविग्रहा | vo | x x 
६४५ | सर्ववेदान्तसंवेद्या V x x 
६४६ | सत्यानन्दस्वरुपिणी | ४ | x x 
६४७ | लोपामुद्रार्चिता x | १ | x 
६४८ | लीलाकलूसब्रह्माण्डमण्डला | vo | x x 
६४९ | अदृश्या | ४ | x x 
६५० | दृश्यरहिता | ४ | x x 
६५१ | विज्ञात्री | vo | x x 
६५२ | वेद्यवर्जिता | च | x x 
६५३ | योगिनी x क 
६५४ | योगदा x x | ४ | 
६५५ | योग्या V V x 
६५६ | योगानन्दा x x | Vv | 
६५७ | युगन्धरा x x | Vv | 
६५८ | इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरु | x x 
पिणी 
६५९ | सर्वाधारा x x | ४ | 
६६० | सुप्रतिष्ठा x TEJ 
६६१ | तुसु Sane Uae orc 
, Sanskrit University Ramtek Collection 








166 

















































































































६६२ | अष्टमूर्ति: | ४ | x EZ] 
६६३ | अजाजैत्री x x | ४ | 
६६४ | लोकयात्राविधायिनी x x १५ | 
६६५ | एकाकिनी x x | ४ | 
६६६ | भूमरूपा mE: x 
६६७ | fear | vo | x x 
६६८ | व्दैतवर्जिता | v | x x 
६६९ | अन्नदा x x | Vv | 
६७० | वसुधा x x | ४ | 
६७१ | वृद्धा x x J 
६७२ | ब्रह्मात्म्यैक्यस्वरुपिणी | | x x 
६७३ | बृहती x x | Vv | 
६७४ | ब्राह्मणी x x | ४ | 
६७५ | ब्राह्मी x x | Vv | 
६७६ | ब्रह्मानन्दा Rae: x 
६७७ | बलिप्रिया x x | ४ | 
६७८ | भाषारूपा x x | ५ | 
६७९ | बृहत्सेना x x | १ | 
६८० | भावाभावविवर्जिता | vo | x 
६८१ | सुखाराध्या x x V 
६८२ | शुभकरी x x | Vv | 
६८३ | शोभनासुलभागतिः x x FAT] 
६८४ | राजराजेश्वरी x x y 
६८५ | राज्यदायिनी x x | Vv | 
६८६ | राज्यवल्लभा x | १ | > 
६८७ | राजत्कृपा x x | ४ | 
६८८ | राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता x x | ५ | 
६८९ राज्यलक्ष्मी: x | ५४ | १ | 
६९० | कोशनाथा x ae al 
६९१ चतुरङ्गबलेश्वरी x x | | 
६९२ | साम्राज्यदायिनी x x | ४ | 
६९३ | सत्यसन्धा x x | v | 
६९४ | सागरमेखला x x J 
६९५ eaqvikulguru Kalidas Sanskrit University Kamtek Collection J 

















167 



































६९६ | दैत्यशमनी x x | Vv | 

६९७ | सर्वलोकवशङ्करी x x | Vv | 

६९८ | सर्वार्थदात्री x x Ea 

६९९ | सावित्री x x | Vv | 

७०० | सच्चिदानंदरूपिणी | ४ | x x 
अष्टमी भोगदा कला समास्ता 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


168 








परिशिष्ट - तन्त्रशास्त्राशी संबंधित नामांचा विषयवार तक्ता 


चक्र 





उपविषय 


एकूण 
नामे 


नाम क्र. 





अ.मूलाधार 
चक्र- 


१७ 


९९, १०८, ११३, ३५२, २७६, 
३८१, ४६७, ५१४, ५१५, ५१६, 
५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ६२२, 
७२०, ९४७. 





ब.स्वाधिष्ठान 
चक्र- 


१५ 


१००, १०८, ११३, ३८१, ५०४, 
५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, 
५१०, ५११, ५१२, ५१३, ९४७. 





क.मणिपूर 
चक्र- 


१४ 


१०१, १०२, १०८, ११२, ४९५, 
४९६, ४९७, ४९८, ४९९, Yoo, 
५०१, ५०२, ५०३, ९४७. 





ड.अनाहत 
चक्र.- 


१८ 


१०४, १०८, ११३, २७५, ३५२, 
३७६, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, 
४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, 
४९४, ८४३, ९४७. 





इ.विशुद्ध चक्र.- 


१५ 


१०८, ११३, ३७६, २८१, ४७५, 
४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, 
४८१, ४८२, ४८२, ४८४, ६५५. 





ई.आज्ञा चक्र.- 


१२ 


१०३, १०८, ११३, १४०, ३७६, 
५२१, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, 
५२७, ६२२. 





१४ 


९६, १०५, १०६, १०८, ११२, 
३५२, ३८१, ५२८, ५२९, ५३०, 
५३१, ५३२, ५३२, ५३४. 














०६ 





०३, १०८, १४०, २३७, ८४५, 
९०१. 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


169 





तन्त्रशास्त्राशी संबंधित नामांचा विषयवार तक्ता 





विषय 


एकूण 
नामे 


नाम क्र. 





१.कुंडलिनी 
जागृती 


५८ 


६७, ७८, ९०, ९१, ९२, ९४, ११०, १११, 
१२२, १४३, २०१, २०४, २०६, २१५, 
२२६, २२७, २२०, २३५, २२९, २४०, 
२४८, २४९, २५१, २७७, २८७, २९०, 
२९९, ३३०, ३४०, ३५१, २६६, २७९, 
३८०, ३९७, ४४०, ४४१, ६१०, ६११, 
६२६, ७२३, ७२४, ७८६, ७९७, ८२४, 
८४६, ८५०, ८७९, ८९७, ९१२, ९२२, 
९२५, ९४५, ९४८, ९७७, ९७९, ९८२, 
९८२, ९८५. 





२.मन्त्रशास्त्र 


०७ 


२, २०४, २२७, २४६, २९०, ८५०, ९९९. 





३.श्रीविद्या 


६१ 


१, २, रे, ११, २५, ५७, ५९, ८५, ८६, 
८७, ८९, ९२, १९९, २३८, २५६, २८०, 
२८४, ३०१, ३१५, ३३१, २७५, २८२, 
३९२, ४२८, ४४७, ४५६, ४५७, ४५९, 
४७२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८७, ५८८, 
५९२, ५९३, ५९७, ६०९, ६२३, ६२४, 
६२८, ६३०, ६४७, ६८९, ७०५, ७१०, 
७१२, ७३२, ७६६, ७९०, ८१२, ८१६, 
८२९, ८३३, CRC, ८४०, ८४४, ८५३, 
८७२, ९०७, ९६५, . 








४.श्रीचक्र 





४५ 





४, २८, ५५, ५६, ५८, ६०, ६८, ६९, ७१, 
७३, ७४, ८१, ८८, ९५, ९७, ९८, १३६, 
२०५, २२८, २४५, २७६, २९७, ३२२, 
३५४, ३९१, ४३८, ४६८, ५७७, ५७८, 
६१२, ६८६, ७७५, ७८४, ७८५, ७८७, 
८९५, ८९६, ९०५, ९५०, ९७४, ९८५, 
९९१, ९९६, ९९९, १००० 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


170 





